मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


वर्षे ३२ | 
अंक १० 


मह्वाराष्ट्‌ राज्य साहिल संस्कृति मंडळ पुरस्कृत 
प्राज्ञपाठशाला मंडळ वाई, संचालित मासिक 


नृवभार 


वषं ३२ अंक १०। जुल १९७९ 
किमत २ रुपये । वाषिक वर्गणी १८ रुपये 


अध्यक्ष घ विश्वस्त 
तकेतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


संपादक मंडळ 

मे. पुं. रेगे । कार्यकारी संपादक 
वसंत स. जोशी 

रा. ग. जाधव 

अ. ना. ठाकूर 

सु. र. देशपांडे 

अ. र. कुलकर्णी 

रंगनाथशास्त्री जोशी 

रा, पु. कोल्हटकर 

भा. ग. सुर्वे । निमंत्रक 


हिना 


निार्मेती सलछागार 
श्री, सजराव घोरपडे 


-न->-.::.:३.ननळू-- 
पत्रव्यवहार : 


संपावकीय : भा. ग. सुव 
प्राज्षपाठशाळा मंडळ, वाई-४१२ ८०३ 


ब्यवस्थापकोय : पां. गो. आपटे, 
ब्यवस्थापक * नवभारत ' मासिक 
द्वारा : प्राज्ञ प्रेस, वाई ( जि. सातारा ' 


नृवभारी 


> 
जुले १९७९ 

अनुक्रम 

संपादकीय : ' उखाहरण '-पंक अभ्यास ( पुरवणी ) ४६ 
कृष्णा द्रोपदी १। -वि, भि. कोलते 

क. इस्किळसची सहा शोकनाऱ्ये : 

आइन्स्टाइन यांचे धर्मविषयक विचार १८ प्रस्तावना (पूवाघ) ४७ 
-' आर्‌? -सोौ. कमलाबाई टिळक 

आइन्स्टाइन यांचा साक्षेपतावाद्‌ २७ | ग्रंथ-परीक्षण ष्‌८ 
-वा. ल. पुरोहित -प्र. म. बांदिवडेकर, अ. र. कुलकर्णी, 

पवित्र आत्महत्या आणि जेनांची सु. र. देशपांडे 

सल्लेखना ४० | सार-संकलन ६३ 

-तकेतीथ लक्ष्मणश्शास्त्री जोशी. 

। अथेशास्त्रज्ञ ' बसवण्णा ४३ 


-पंडित आवळीकर 


क क क र 


लेखक-परिचय 


ए] शरद्‌ पाटील : राजकीय, सामाजिक कार्येकते व माकेस्‌वादी विचारवंत, धळे. (1 वा. ल. 
पुरोहित : विश्वकोशाचे अभ्यागत संपादक व भौतिकीचे सेवानिवृत्त प्राध्यापक, फर्ग्येसन कॉलेज पुणे 
1] शै 9 


3 तकंतीर्थ लक्ष्मणशयात्री जोशी : विद्वान, विचारवंत, 


लेखक व मराठी विश्‍वकोशाचे प्रमुख 


संपादक, वाई. ए] पंडित आवळीकर'! मराठीचे प्राध्यापक व विभागप्रमुख, कर्नाटक आटेस कॉलेज 


धारवाड. 


वि. भि. कोलते : मराठीचे साक्षेपी समीक्षक, सेवानिवृत्त प्राचार्य व माजी कुलगुरू, 


नागपूर विद्यापीठ, नागपूर. (1 सो. कमलाबाई टिळक : इंग्रजीच्या सेवानिवृत्त प्राध्यापिका (बनारस 


व बडोदा विद्यापीठ ) व ' स्त्रीजीवनविषयक काही प्रश्‍न ', ' आकाशगंगा ? 

लेखिका. (1 प्र. म. बांदिवडेकर : राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक व विभागप्रमुख, 
ए॒अ. र. कुलकर्णी : मराठी कथाकार व विदवकोशातील डु 
यूरोपीय साहित्य इ. विषयांचे संपादक. [_] खु. र. देशपांडे : विश्वकोशातील 


विद्यालय, वाई. 


मानवशास्त्र, पुरातत्त्वविद्या इ. विषयांचे संपादक. 


(कथा ) इ. ग्रंथांच्या 
कला-वाणिज्य महा- 
ग्रजी, मराठी, संस्कृत, 
इतिहास, राज्यशास्त्र, 


संपादक्तीय-- 


खंचिकाल 


माझा एक मित्र मला म्हणाला, “ युरोपात कृष्णयुग ( 1)811८ ४०७8 ) सुरू होण्यापुर्वी जी 
परिस्थिती होती तशी आज सवं जगभर दिसते आहे.” 

एखाद्या भारतीयाने “ कृष्णयुगा'चा उल्लेख करावा, “ पृथ्वीला पापाचा भार फार होतो आहे, 
जगबुडती जवळ आल्यासारखी दिसत आहे ' असे म्हणू सये ह्याच्यातून भारतीय समाजाच्या एका 
लहान विभागात तरी गेल्या दिडशे वर्षांत झालेले परिवर्तन दिसून येते. कृष्णयुगाच्या निदेश्ात एक सुप्त 
आक्यावाद आहे. कृष्णयुगानंतर परत प्रबोधन ( रिनेसां ) होते, संस्कृतीचे परत चलनवलन सुरू होते, 
तिला नवीन धुमारे फुटतात असा इतिहासाचा क्रम, अस्पष्टपणे का होईना, सूचित होतो. पण प्रल्याची 
कल्पनाही पुर्णपणे निराशावादी आहे असे नाही. प्रल्यात सर्व विघटित होते आणि आपापल्या ठिकाणी 
पडून असते. पण प्रलयाची अवस्था हीसुद्धा अंतिम अवस्था नव्हे. प्रल्यानंतर परत जगाच्या अंतिम 
घटकांमधील प्रेरणा जागृत होते किंवा त्यांना ती लाभते, ते संघटित होतात, त्यांच्या वस्तू बनतात, 
त्यांची व्यवस्था होते आणि जग फिरून उदयाला येते. फार तर प्रलयाच्या कल्पनेत इतिहासाचा 
* चक्रनेमि ' क्रम अभिप्रेत आहे, तर ' कृष्णयुगा'च्या कल्पनेत इतिहासाचा रेषात्मक ( 1111091 ) क्रम 
अभिप्रेत आहे असा भेद करता येईल. प्रलयकाल जवळ आला आहे ह्या कल्पनेतून कोणत्याही कतंव्याची 
जाणीव निर्माण होणार नाही. पण कृष्णयुग जवळ येत आहे ह्या कल्पनेतून संस्कृतीविषयी आस्था अस- 
लेल्या माणसाला स्वत:चे एक कर्तव्य स्पष्ट होईल, सभोवतालचा अंधार गडद होत असताना जी 
संस्कृती आपण आत्मसात्‌ केली, तिचे जतन करावे, आपले सांगाती हेरावे, त्यांना एकत्र आणून भावी 
पिढ्यांसाठी संस्कृतीचा वारसा टिकवून धरावा, अंधार परत ओसरायला लागेपर्यंत, प्रकाश पसरू लागे- 
पर्यंत * ज्ञानदिवा ' मालवणार नाही ह्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी. विनम्रवृत्तीच्या माणसा- 
लाही हे आपले कर्तव्य आहे, असे जाणवू शकेल. माझा हा मित्र अतिशय सुसंस्कुत आणि कतंव्यदक्ष 
आहे. 

मी त्याला म्हटले, ' कृष्णयुग जवळ आले आहे असे तू का म्हणतोस ? रानटी टोळ्या वेशी- 
बाहेर येऊन थडकल्या आहेत, असे तुला म्हणायचे आहे का? ' 


तो म्हणाला, “ हा बाहेरून होणार्‍या आक्रमणाचा प्रश्‍न नाही. सर्वे काही आतूनच विघटित 
होत चालले आहे, विस्कळीत होत आहे. सुव्यवस्थित बांधीव असे कुठेच काही नाही. सवंत्र असंतोष 
आणि त्याचे स्फोटासारखे होणारे उद्रेक दिसून येतात. मागासलेल्या, ' विकसनशील ' देशात दिसून येतात 
आणि ' प्रगत ' देशात दिसून येतात. सुव्यवस्थित, संघटित कृती दिसत नाही, तिला आवश्यक असलेली 
आत्मविश्वासाची बैठक आढळत नाही, माणसे भयभ्रांत असल्यासारखी दिसतात, हे आपल्याला 
सावरून धरता येणार नाही, हे कोसळणार आहे; पण काहीतरो धडपड करीत राहिले पाहिजे अज्ला 
रीतीने माणसे वागताना दिसतात. ” 

पहिल्या मह्युद्धापूर्वीच्या जगाशी तुलना केली, तर आजच्या जगाचे असे रंगविलेले चित्र 
कदाचित्‌ खरे भासेल. त्या जगात स्थैयं होते, व्यवस्था होती, स्वास्थ्य होते. तो ' ब्रिटिजञ. शांतते'चा 


(२) 


काळ होता. ही घडी का विसकटली ? गोऱ्या माणसांच्या प्रभुत्वावर आधारलेली ती घडी होती. 
मूठभर इंग्रजांनी सबंध भारत कबजात ठेवावा, असा तो काळ होता. सबंध गौरेतर जगात हीच 
परिस्थिती होती. औपचारिक दृष्ट्या राज्य कुणाचेही असो, सत्ता गोऱ्यांच्या हाती होती; मुल्क 
बादशहाका, अंमल राणी सरकारका, गोऱ्यांचे वेगळेपण आणि त्यांचे श्रेष्ठत्व सर्वेसामान्य गोरेतरांनी, 
उदा. सर्वेसामान्य भारतीयांनी मान्य केले होते. त्यांचा पोषाख वेगळा, त्यांची रहाणी वेगळी, भाषा, 
धर्म वेगळा. आणि हे वेगळेपण त्यांना शोभून दिसत होते, त्यांना ते साजेसे होते, त्याचे लोकांना कौतुक 
होते, आदर होता आणि ते गाजवीत असलेली सत्ता ह्या वेगळेपणाचा एक भाग होता. ते वेगळे आणि 
आपण वेगळे. त्यांचे त्यांना शोभून दिसते म्हणून ते आपल्याला शोभायचे नाही, आपण त्यांच्यासारखे 
बनायचे नाही, तसा प्रयत्न केला, तर आपले हसू होईल. ते आपल्यावर गाजवीत असलेली सत्ता 
स्वाभाविक आहे आणि म्हणून रास्त आहे. इंग्रजांच्या भारतावर असलेल्या सत्तेला लोकांच्या मनात 
अधिष्ठान होते आणि हे अधिष्ठान टिकले तोपर्यंत ती सत्ता टिकली. 


सुशिक्षित भारतीयांना हे दिसत होते, को गोऱर्‍्यांचे श्रेष्ठत्व त्यांनी संपादित केलेल्या काही 
गणांवर आणि कौशल्यांवर आधारलेले आहे; त्यांचे ज्ञान, तंत्रज्ञान, सामाजिक संघटन, सांघिक. व 
वैयक्तिक शिस्त, व्यक्‍तीच्या उपक्रमश्ीलतेला वाव देणारी समाजपद्धती ह्यांच्यावर आधारलेले ' आहे. 
कुणाही माणसाला हे गुण संपादन करता येतील आणि तो सत्ता वापरायला, सत्तेत सहभागी व्हायला 
पात्र होईल. काळया माणसांना गोर्‍या माणसांचा पोषाख घालता येतो आणि तो त्याला शोभून 
दिसण्यासाठी त्याला त्याची सवय व्हावी लागते आणि वघणाऱ्याच्या डोळ्यांना तवय व्हावी लागंते. 
काळ्या माणसांना गोऱ्यांचे गुण संपादन करता येतात आणि हे गुण त्याच्या अंगवळणी पडळे आणि 
इतरांना त्यांची सवय झाली, की काळी माणसे सत्ता स्वाभाविकपणे वागवतील. मग वेस्टमीन्स्टरसारखे 
दिल्लीत भारतीयांचे पालेमेंट असेल, पालेमेंटचे सदस्य काळे असतील; पण त्यांचा पोषाख आणि त्यांची 
मने * गोरी ' असतील. जगात सर्वे देशांत अशी पालंमेंटे असतील आणि मग योग्य काळी सर्व माणसांचे 
एक पालेमेंट असेल. हे सवे सावकाश पण सुरळीतपणे होईल. 


हे भाबडे स्वप्न का विरले ! इंग्रजांची भारतावरील सत्ता ही इंग्लिश समाजातील झासक- 
वर्गाची भारतावरील सत्ता होती. आणि ह्या वर्गाची इंग्लिश समाजावरही सत्ता होती. सर्वसाधारण 
इंग्रजांनीही ह्या शासकवर्गाचे वेगळेपण आणि श्रेष्ठत्व मात्य केले होते. लंडनच्या बाँबीच्या- 
पोलिसाच्या- शिस्तीचे, क्तव्यदक्षतेचे कौतुक सर्वजण करीत; हा बॉबी इंग्किश शासकवर्गाचा, गलाम 
होता. ह्या गुलामीचा त्याला अभिमान होता. त्याच्या स्वतःच्याच दृष्टीने आदर्श गुलाम असण्यात त्याची 
प्रतिष्ठा होती. गु 

आपण इंग्रजांसारखे बनू शकू ह्या सुशिक्षित भारतीयांच्या विद्‌ 
होते. माणसे मूलतः वेगवेगळया प्रकारची नसतात, शिक्षणामुळे ती वेगवेगळी बनतात होति णे 
शिक्षणामुळे ती एकमेकांसारली बनतील. पण हया तत्त्वज्ञानाचा एक भाग असा होता, की सर्वे माणसे 
समान आहेत, सर्वे माणसांचा दर्जा एकच आहे. समतेची कल्पना सर्वसामान्य गोर्‍या माणसाच्या 
मनात झिरपल्यानंतर शासकवर्ग असा टिकून रहाणे शक्‍य नव्हते; त्याचे नैतिक अधिष्ठान नष्ट झाले, 


इंग्लिश शासकवर्गाची जागा आपण भारतातं निर्वेधपणे घेऊ 
स्वप्नही भंगले. भारतातील असंतोष दुहेरी होता. भारतीय सुशिक्षित 
नाराज होता. शिवाय भारतातील कनिष्ठ वर्ग आणि जाती, उच्च वर्गाच्या आणि जातीच्या प्रभत्वा- 
विषयी नाराज होती. कुणाचे वेगळेपण आणि त्यां बेगळेपणावर आधारलेले श्रेष्ठत्व ह्या कल्पना आता 
रद्दंबादल झाल्या. समतेवर आधारलेली नवीन सामाजिक घंडी बसविणे आवद्यक झाले. 


वासामागे प्रबोधनाचे तत्त्वज्ञान 


हे भारतीय सुशिक्षित. वर्गाचे 
वग इंग्रजांच्या प्रभुत्वाविषयी 


(३) 


सबंध जगात सुरू झालेल्या प्रक्रियेचा| हा:; भाग: होता.'. ह्या प्रक्रियेत आणखी. एक सुर उमटू 
लागला. गौरेतर छोकेसमूहांच्या.अनेक धुरिणांनी समानतेचे 'तत्त्व स्वीकारंळे;:पण साम्याचे तंत्त्व झुगारून 
दिले. आम्ही तुमच्याहून वेगळे आहोत. आमची परंपरा. वेगळी आहे, आमची संस्कृती:वेगळी आहे, पण 
गोर्‍या लोकांहुन वेगळे आहोत. म्हणून आम्ही कनिष्ठ नाही,' आमच्या वेगळेपणात आमचे वैशिष्ट्य 
आहे, स्वत्व आहे, तुमच्या मानदंडाने आम्ही स्वतःला मापणार नाही, तुम्ही आमचे आदर्श नव्हत पण 
आम्ही तुमच्याशी समान आहोत. शिक्षणाने सवे माणसे सारखी बनतील हो प्रबोधनाची आश्या माव- 
ळली. एक नवीन आत्मनिभेर राष्ट्रवाद उदयाला भाला. युरोपातील मूठभर गोर्‍या राष्ट्रांपुरता मर्यां- 
दित असलेला राष्ट्रवाद जगभर पसरला, पूर्वीही भिन्नभिन्न लोकसमूह होते आणि त्यांच्या भिन्न संस्कृती 
आणि परंपरा होत्या, त्यांनाही आपल्या परंपरेविषयी. आत्मीयता असे पण ते इतरांचे वेगळेपण मान्य 
करीत. राष्ट्रवाद ही वेगळी गोष्ट आहे. आधुनिक व्यक्‍्तिवादाचे सामूहिक पातळीवर झालेले ते प्रक्षेपण 
(070160०१०1 ) आहे. आधूनिक समाजातील व्यक्‍ती समाजापासुन फुटून तिच्यापुढे एक विशिष्ट 
व्यक्‍ती म्हणून ठाकते; आणि एक लोकसमूह मानवजातीपासून फुटून तिच्यापुढे एक राष्ट्र म्हणून 
ठाकतो. सवे व्यक्‍ती समान आहेत; सवे राष्ट्रे समान आहेत. राष्ट्रांच्या समानतेवर आधारलेली एक 
तवीन आंतर्राष्ट्रीय घडी बसविणे आता आवश्यक आहे. पण राष्ट्र हे राष्ट्र कधी वनते. 


न्याय म्हणजे ' ज्याला जे देणे योग्य आहे ते त्याला देणे ' अशी जर कल्पना केली आणि सर्वे 

एणसे सारखी आहेत आणि समान आहेत असे जर मानले, तर सर्वांना समान देण्यात न्याय असतो 

असे निष्पन्न होते. समान दर्जा, समान अधिकार, समान संपत्ती माणसे वेगवेगळ्या प्रकारची आहेत 

हे जेव्हा मान्य. होते, तेव्हा विषम वाटणीत अन्याय नव्हता, जमीनदारांना कुळांपेक्षा जास्त मिळणे 

स्वाभाविक होते, अन्याय्य नव्हते, माणसे समान आहेत हे मान्य झाल्यानतर समान वाटणोशिवाय 

गत्यंतर नाही. “ घडी योग्य प्रकारे बसविण्यात येईपर्यंत ती बसलेली नसते ' अक्षया अर्थाचे एक वचन 
आहे. ' ०७७४ 18 ४७४]6त प) ६ उज 8011600 ट्टागॉ ? 


ह्या अस्वस्थतेवर एक तोडगा आहे. माणसांना आता जेवढे मिळते आहे त्याच्यापेक्षा त्यांना 
सतत अधिक मिळत राहिले, तर ते समान वाटणीची मागणी रेटणार नाहीत. असूयेपेक्षा व्यावहारिक 
स्वार्थबद्धी प्रभावी ठरेल. हे आथिक वाढीचे तत्त्वज्ञान, पण हा तात्कालिक तोडगा आहे. श्रीमंत राष्टे 
जितकी अधिक श्रीमंत होतात, तितके त्यांच्यातील आणि गरीव राष्ट्रांतील अंतर रुंदावते आणि गरीब 
राष्ट्र जसे ' आथिक विकास ' साधत जाते, तसे त्या राष्ट्रातील श्रीमंत आणि गरीब ह्या वर्गातील अंतर 
संदावत जाते. शिवाय सबंध मांनवजातीच्या दृष्टीने पाहिले, तर आज सवे माणसे मिळून जो वस्तूंचा व 
सेवांचा उपभोग घेत आहेत, त्याने शक्य उपभोगाची कमाल मर्यादा गाठली असणे शक्‍य आहे. 
कदाचित आजच आपण भाडवलावर जगत असू. प्रदूषणाच्या स्वरूपाने हे स्पष्ट होते आहे. 


माणसामाणसात कितीही वेगळेपण आणि भेद असले, तरी मूलतः सर्व माणसे समान आहेत 
ईश्वराचे अंश म्हणून, ईइवराचे स्वतः सारखे निर्माण केलेळे आत्मे म्हणून समान आहेत अशी धर्माची 
ज्षिकवण होती. ईइवराशी असलेल्या ह्या नात्यात व्यक्‍ती आपली प्रतिष्ठा सांभाळू शकत असे, त्याचे 
शद्रत्व, त्याची गुलामीची अवस्था त्याच्या दृष्टीनेच एक बाह्य उपाधी होती. ईवरासमोर ती 
गळन पडत असे. त्याच्या शुद्ध अंतःकरणात, त्याच्य़ा भक्‍्तिभावात त्याचे सार्थक होते. ह्या आंतरिक 
संपत्तीत माणसाचे खरे श्रेष्ठत्व होते पण ही संपत्ती लाभली की श्रेष्ठत्वाची कल्पनाही गळून पडे, 
आज धर्मालाही हा मागे बद झाल्यासारखा दिसतो. माणसे जर मूलतः समान असतील, तर त्यांची 
वास्तव सामाजिक परिस्थितीही समान असली पाहिजे हे तत्त्व धर्मानेही स्वीकारल्यासारखे दिसते. 


त च्डा' 
2 :.) 9४-20: 
"करखगघरचि्जसज घि नचिघजसुज? 


(४) 


धर्माची आणखी शिकवण होती. एकतर माणसाच्या आत्म्यात एक खोलपणे मुरक्तेंला दुष्टपणा 
आहे-स्वार्थाच्या, लोभाच्या, द्वेषाच्या रूपाने तो प्रगट होत असतो आणि त्याला जिंकण्यात माणसाचे 
कल्याण आहे. स्वतःमधील दुष्टपणाशी सतत चाललेली झुंज आणि इतरांना कायमची क्षमा, आणि हे 
जग अमंगळ आहे. ह्या जगात तुम्हाला स्थायी सुख बांधता येणार नाही. इतरांची सेवा करण्यात, 
त्यांना साहाय्य करायला धडपडण्यात तुमचे कल्याण आहे. पण तुमचे प्रयत्न फोल ठरतील. जग तुमच्या 
काबूत नाही. खरी शांती तुम्हाला स्वत:च्या अंतःकरणात शोधली पाहिजे. पण शिक्षणाने माणसाला 
आणि वैज्ञानिक तंत्रज्ञानाने जगाला कायमचे सुधारत जाता येईल अश्शी प्रबोधनाची शिकवण आहे 
झाणि ती आपण स्वीकारली आहे. ह्या एकंदर परिस्थितीत समतेच्या पायावर सबंध मानवी 
समाजाची पुनरंचना केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. 


आजपर्यंत जी मानवी संस्कृती निर्माण झाली आहे-तत्त्वज्ञान, विज्ञान, प्रगल्भ साहित्य आणि 
कला, सभ्य रीतिरिवाज-ती शासकवर्गाने आणि त्याच्या आश्रयाने जगणार्‍या शिष्ट वर्गाने निर्माण 
केलेली आहे. ह्या वर्गाला स्वास्थ्य होते पण संस्कृतीची ओढ होती आणि ती निर्माण करण्याची क्षम- 
ताही होती. शिष्ट वर्गाने निर्माण केलेली ही संस्कृती शिष्ट वर्गासाठी होती. ह्यापुढे सबंध मानव- 
जातीचा समाइक वारसा आणि समाइक वारसा म्हणूनच संस्कृती नांदू शकेल. पण समतेवर आधार- 
लेली नवीन सवंकष समाजरचना निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांत आजची संस्कृती जळून खाक होईल. 
उदरभरण व्यवस्थितपणे झालेल्या उद्याच्या सवससामान्य माणसाला संस्कृतीविषयी ओढ असेल का? 
को काही मूठभर माणसेच संस्कृती निर्माण करू शकतात, त्यांनाच ती प्रवृत्ती आणि क्षमता असते ? 
ग्रीक शासकवर्गाने निर्माण केलेली संस्कृती रोमन शासकवरग निर्माण करू हकला नाही आणि इंग्लिश 
शासकवर्गाने निर्माण केलेली संस्कृती रशियन शासकवगं निर्माण करू शकला नाही. आणि जी मठभर 
माणसे संस्कृती निर्माण करू शकतात त्यांना स्वास्थ्य असल्याशिवाय, म्हणजे इतरांच्या कष्टांवर ते 
जगत असल्याशिवाय, ते संस्कृती निर्माण करू शकत नाहीत किंवा टिकवून धरू) शकत नाहीत असेही 
असणे शक्‍य आहे. पण हे भविष्यातील प्रश्‍न आहेत. 


आजची अंदाधुंदी पाहून कुणीही भांबावेल ! कोण भांबावणार नाही ? मानवी प्रगतीचा रथ 
इतिहासाने नेमून दिलेल्या मार्गाने अप्रतिहृतपणे परिपुर्णतेकडे जात रहातो अशी ज्याची श्रद्धा आहे तो 
भांबावणार नाही. किवा गांधीजींप्रमाणे ज्याला आजवरच्या सामाजिक घडीत दडलेल्या अघोरी 
अन्यायाची तीव्र जाणीव असेल, स्वत:मधील हिंसात्मक प्रवृत्तीच्या स्थिर द्शनामळे जो क्षमाशील 
असेल, माणसांवरील प्रेमामुळे जो अन्यायाविरुद्ध झुंजण्यात मग्न असेल हि मोबा 


[वणार नाही. 
त्याचीही एक खोल श्रद्धा असेल आणि तिला अनुरूप अशी संस्कृतीविषयीची विक ही. कारण 


कल्पना असेल, 


शरद पाटील 


इ 


जथ नावाच्या इतिहासाची नायिका 
चे 6१ 
कृष्णा द्रोपदी ! 


4 
क 


तां च अपि जातां सुभोणीं वाग्‌ उवाच भज्षरीरिणी । 
“सर्वयोषिद्वरा कृष्णा निनोषु: क्षत्रियान्‌ क्षयम्‌॥” 
[त्या सुश्रोणीचा जन्म होताच आकाशवाणी झाली- 
£ सर्वे स्त्रियांमध्ये श्रेष्ठ अशी ही कृष्णा क्षत्रियांचा 
क्षय करील ! ”] 
-महाभारत १.१६६.४८ 
कृष्णाप्रेरित अर्जुनाच्या नेतृत्वाखालील पांडवांचा 
सोमक वा चंतद्रपक्ष व धातंराष्ट्रप्रेरित कर्णाच्या 
नेतृत्वाखालील कौरवांचा आदित्य वा सूर्यपक्ष यांच्या- 
तीक क्षत्रियक्षयकारी युद्धातून कृष्णप्रणीत अराजक 
संघगणसमाजाचा विस्तार सुकर झाला. पण हे युद्ध 
क्षत्रियांतक होते का? नाही. कारण या युद्धातून 
मातृवंशक त्रैवर्ण्य राजषिशासित गणराज्ये व पितू- 
वंशक चातुवेण्ये रा्जाषिशासित गणराज्ये, म्हणजे 
एकूण राजक दासप्रथासमाज, कमजोर झाला आणि 
केवळ क्षत्रिय व दासकर्मकर या दोनच वर्णांनी बन- 
लेला पूर्ण पुरुषसत्ताक असा अराजक संघगणसमाज 
बलवत्तर होत गेला. इरावतीबाई म्हणतात त्याप्रमाणे 
युगांत झाला; यण राजकाचा, दासप्रथायुगाचा नाही, 
या युगांताची परत्वे प्रेरक होती कृष्णा द्रोपदी ! 
स्त्रीप्राधान्याचा पुर्णपणे अंत होऊन पुरुषसत्तेची 
निरंकुशता प्रस्थापित होणे, हे या युगांताचे द्रोपदीच्या 
संदर्भातले वैशिष्ट्य होते. हे विधान ना इरावतीबाई 
व दुर्गाबाई या थोर विदुषींना पटणारे भाहे, ना 
कुरुंदकरांसारख्या सव्यसाची मार्क्सवादी मीमांस- 
काला. दुर्गाबाईंना द्रौपदीची बहुपतिकता नाकारता 
येत नाही; पण ती या देशाच्या स्त्रीसत्ताक इतिहासाचा 
एक अवदयोष होती, हेही त्यांना मान्य नाही.' इरावती- 
बाईंच्या बाबतीत धामिक श्रद्धा ही त्यांच्या पांडित्य- 
न. भा. १ 


पूर्ण अन्वेषणाला अवरोधक होती, असे म्हणता येत 
नाही. “ किनशिप ऑर्गेनायझेशन इन इंडिया * - 
या त्यांच्या अभिजात ग्रंथाने त्यांच्या विदत्तेची 
वैज्ञानिकता सिद्ध केलेली आहे. 'युगान्त' ही 
त्यांची त्यानंतरची कृती आहे. तरीही त्या द्रोपदीची 
बहुपतिकता तत्कालीन धर्म नसून आपड्मे होता, 
असे प्रतिपादन करायचा प्रयत्न करतात. द्रोपदीला 
अर्जूनाने जिकून आणली तरीही त्याचे युधिष्ठिर व 
भीम या मोठ्या भावांअगोदर लग्न होणे “ पाप * 
होते आणि तिची अभिलाषा सर्वेच भावांत निर्माण 
झाल्याने त्यांची एकजूट अभंग राखण्यासाठी कुंतीने 
: शहाणपणाने ' तिचे लग्न आपल्या पाचही पुत्रांशी 
लावले, अश्ली उपपत्ती इंरावतीबाई लावतात. * 

अंतर्मनात दबा धरून वसलेली ही गतानुगतिकता 
मार्कसेवादी कुरुंदकरांमध्ये संभवू शकत नाही. पण, 
“कर्णाचा यक्षप्रश्‍न' या माझ्या लेखावर' अभिप्राय 
देताना पांडव गणाची स्त्रीप्राधान्यता व “कन्या 
कुलाला दिली जाणे हा मातृसत्तेचा नियम त्यांना 
मान्य नसल्याचे ते नमूद करतात. मातृसत्तेचा 
शेतीसारख्या उत्पादनसाधनाशी संबंध असतो, हे ते 
अमास्प्र करीत असल्याने सिंधुसंस्कृुती मातृसत्ताक 
होती, हेही त्यांना मान्य नाही. यदृच्छेने- “ काही 
मानवसमाज पुरुषसत्ताक असतात; काही मानव- 
समाज मातृसत्ताक असतात ? असा त्यांचा निष्कर्ष 
आहे. 

द्रौपदीची बहुपतिकता लोकाचार म्हणून मान्य 
असलेले दोन प्रसिद्ध भारतीय आहेत- राजवाडे व 
लोहिया. पांडव तिबेटातून आल्याने त्यांच्यात बहु- 
पतित्व होते, असे राजवाडे त्यांच्या- : भारतीय 


र र आजम: 
-करभेणर "-ऐओ जं] डाव न. 
"्कखगघर चज 
रव्या तथदध 

"-चकफनभम 


२ नवभारत 


विवाहसंस्थेचा इतिहास ' या अलौकिक प्रज्ञेच्या 
कुतीत सांगतात. हा कमेठ पुरुषसत्ताक वणेजाति- 
धमेवादी ब्राह्मण समाजशास्त्रीय अन्वेषणात शिरला, 
की निखळ वैज्ञानिक होत असे. लोहिया द्रौपदीला 
सवंश्रेष्ठ भारतीय स्त्री मानतात.' महाभारतात तिला 
तुल्य केवळ कृष्णच होता, असे ते सांगतात" 
द्रौपदीची अनन्य महत्ता त्यांच्या मते तिच्या अलो- 
किक' सावळ्या सोंदर्यात व प्रेमाच्या उन्मुक्‍ततेत, 
बुद्धिमत्तेत व कुरुसभेला- ' ज्याने स्वतःचे स्वातंत्र्य 
गमावले त्याला दुसर्‍याचे स्वातंत्र्य पणाला लावायचा 
अधिकार आहे कायर -असा विनतोड प्रश्‍न विचार- 
णाऱ्या हजरजबाबीपणात होती ?* भारताच्या पत- 
नाची पाळेमुळे स्त्रीपुर्षविषमता व जातिप्रथा यांत 
असल्याचे सांगून” ते थांबले नाहीत. या पतना- 
विरुद्ध झगडणारे ते एक थोर समाजवादी नेते होते, 
पण हा कर्मठ समाजवादी समाजशास्त्रीय अन्वेषणात 
शिरला, की पराकाष्ठेचा भावुक होत असे. काल्प- 
निक राधा व वास्तविक कृष्ण यांच्या तादात्म्या- 
बरोबर द्रौपदी व कृष्ण यांचेही ते तादात्म्य करतात. 
कृष्ण त्रिकालदर्शी होता, त्रिलोकाचा स्वामी होता, 
असे -- “ दासोः्हं तव. केशव ' -- असे भागवत- 
धर्मीयांप्रमाणे म्हणून आधुनिक समतामुमुक्षूंना-- 
“जे तत्त्व मानवी मनाला या नैर्सागक शरीरसीमे- 
पलिकडे नेऊन सर्वांभूती एकरूपता प्राप्त करून देते, 
त्या तत्त्वाचे व त्या अमर्याद प्रेमभावनेचे नाव कृष्ण 
होय' -- असे पटवू पहातात." बुद्धाच्या अब्राह्मणी 
महायान भकक्‍्तिपंथाची उचलबांगडी करण्यासाठी 
नववैदिक वणेजातिधर्माच्या ब्राह्मणी वेदांत्यांनी स्त्री- 
वैश्य व शूद्रांना मुक्ती नाकारणाऱ्या मूळ गीतेवर 
त्यांना भक्तियोगाने मुक्‍ती देणारे संस्करण केले आणि 
गीतेच्या कृष्णावर रास रचणाऱ्या कृष्णाचा अध्या- 
रोप केला, ही वस्तुस्थिती असता लोहिया दोन्ही 
कृष्ण एकच मानतात. त्यांची भावुकता त्यांना 
भारतीय धम जगातला सवेश्रेष्ठ धर्म असल्याचे 
म्हणायला लावून त्यांना नकळत स्त्रीदास्य व 
वर्णजातिव्यवस्था यांचे कडवे पुरस्कत॑ असलेल्या 
गोळवलकरांच्या जवळ आणून बसवते.'* 


*$ पहा ' नवभारत , जून १९७५, 


जुले, १९७५९ 


कृष्णा : द्रोपदीचे नाव कृष्णा ठेवले गेले, असे 
महाभारत सांगते- 
कुष्णा इत्येव भब्रुवन्‌ कुष्णां कुष्णाभूत सा हि वर्णंतः । 
-ा १११६-५४ 
कृष्णा या नावातच ' त्या ' युगाचा इतिहास 
दडलेला आहे. वुद्धोत्तर सामंतप्रथाक काळाची धर्म- 
शास्त्रे बजावतात, की धरमकर्माच्या वेळी कृष्णवर्णा 
रामाजवळ जाऊ नये; कारण रामा धमेकर्मासाठी 
नसते, रमणासाठी असते, काळ्या रंगावर अशा- 
प्रकारे दास्यमावी उपभोगाचा धामिक शिक्का- 
मोतंब झाला, काळ्या रंगाची ही दास्यनिदशकता 
* त्याच ' युगांताची परिनिष्पत्ती होती. भारतीय 
इतिहासाचा महाप्रवाहू काळी यमुना व गोरी गंगा 
यांच्या सम्मीलित प्रवाहांप्रमाणे, पण परस्परांशी 
झगडत, वहात आलेला आहे. पण भारतीय 
इतिहासाचा आद्य प्रवाह मात्र यमुनेचा आहे ! 


भारताची आद्यतम कृष्णा होती निक्रंति, 
सिंधूंच्या स्त्रीसत्ताक गणसमाजाची आद्यतम गण. 
माता व मृत्यूत्तर गणदेवता. नरकदेवी म्हणून 
पितृसत्ताक आर्यांनी पाताळात ढकललेल्या या 
अनार्य मातृदेवतेला यज्ञभूमीतून नैक्रंत्येला हाक- 
लल्याशिवाय आर्यांचा कोणताही यज्ञ सुरू होत नसे. 
* दासशूद्रांची गुलामगिरी '-या माझ्या ग्रंथाच्या 
“भूमाता” या ५व्या प्रकरणाद्वारे मला तिचे 
रसातलातुन उत्खनन करून प्रतिष्ठापन करावे 
लागले. पण नित्रुंतीपेक्षा जास्त प्रथ्यात होऊन 
भारतभर सुप्रतिष्ठित झाली तिची कन्या नेक्रंती 
वाक्‌ वा दुर्गा वा काली, ही पांडवांची कुलदेवता 
होती. अज्ञातवासासाठी विराटनगरात प्रवेश करण्या- 
आधी युधिष्ठिराने दुर्गेचे स्तवन करताना तिला 
वासुदेवाची भगिनी व कृष्णा असे संबोधले. 
वासुदेवाची भगिनी म्हणजे जी कृष्णाआधी देव- 
कीला झाली व कंसाने उपटून मारली तो. तिला 
हरिवंश केष्णा, नंदगोपसुता, क्षत्रिया इ, म्हणतो. 
हरिवंश तिचे खालील प्रमाणे वर्णन करतो. न 


कृष्णा द्रौपदी ३ 


प्रकोणक्रेशी मृत्युश्‌ च सुरामांसबलिप्रिया । 
कर्षेका्णां सौता इति भूतानां धरणी इति | 


[ मुक्‍तकेशी, मृत्यु (- देवता ), सुरामांसाचा 
बळी प्रिय असलेली, शेतकऱ्यांची सीता व भूतमा- 
'त्रांची भूमाता. ] 


४.३० या अथर्ववेदीय राष्ट्रीदेवी सुकतात दुर्गा 
स्वत:चे वर्णन करते- 


“मी राष्ट्री आहे, गणधनांचे निधान. मी ज्ञातू 
आहे, यज्ञवेत्त्यांत आद्य. ज्याच्यावर मी प्रेम करते 
त्याला बनवते शक्तिशाली, कवी महाप्रज्ञ, ब्रह्मन्‌. मी 
ज्ञातींसाठी गणभोजने संघटित करते ... 


राष्ट्रीदैवी हा स्त्रीराज्याच्या राणीचा किताब 
होता. राष्ट्री म्हणजे राष्ट्र गणभूमीची गणनियुक्‍त 
स्वामिनी आणि देवी म्हणजे या राष्ट्र गणभूमीचे 
गणाच्या ज्ञाती व कुलांमध्ये अक्षफाशांच्या साहाय्याने 
नियतकालिक गणोत्सवात समान वाटप करणारी. 


या आद्य कृष्णेची कृष्णा द्रोपदी ही वारसदार 
वंशजा होती. 

अयोनिज 4 सीतेप्रमाणे द्रोपदी अयोनिज होती. 
अयोनिज म्हणजे काय? वैज्ञानिक विवरण राजवाडे 
करतात- 


£ _,, आर्ष लोकात लोकान्तात मैथुन करण्याची 
चाल असल्याचा सुगावा अयोतिज या शब्दात 
सापडतो. द्रौपदी, सीता वगैरे अनेक व्यक्तींची 
उत्पत्ती अयोनिज झाल्याची वणने आहेत. अयोनिज 
या शब्दाचा अर्थ काय ? अयोनिज म्हणजे स्त्री 
>योनी पासून न झालेले अपत्य असा उत्तानार्थ 
करतात, परंतु असा अर्थ करणे समंजस नाही. 
स्त्रीयोनिव्यतिरिक्‍त प्रजा होणे ज्या अर्थी अशकय 
आहे, त्या अर्थी हा उत्तानाथे खरा अथं नव्हे, हे 
स्पष्टच होते. अयोनिज या शब्दाचा खरा अर्थ 
खालील प्रमाणे आहे. योनि या शब्दाचा अथे 
गृह असा मुळात आहे व वेदात या अर्थाने हा शब्द 
योजिलेला आढळतो. आरोहंतु जनयो योनिम्‌ अग्रे 
( तंत्तिरीय आरण्यक, प्रपाठक ६, अनुवाक १) 
स्त्रिया आधी घरात शिरोत, असा अर्थ आहे. योनिज 
म्हणजे घरात जन्मलेले मूल व अयोनिज म्हणजें 


घरात न जन्मलेले म्हणजे घराबाहेर जन्मलेले. घरा- 
बाहेर जन्मलेले म्हणजे कोठे जन्मलेले ? तर यज्ञमंड- 
पात जन्मलेले. क्षी वामदेव्यत्रते करीत आणि 
ही व्रते यज्ञभूमीवर करीत असतांना कोण्याही स्त्रीने 
संभोगेच्छा द्शंविळी असता ती तेथल्या तेथे पूर्ण 
करीत. वामदेव्यब्रताचे मंत्र छांदोग्योपनिषदात दिले 
आहेत. असल्या ह्या ब्रताच्या वेळी जे मूल जन्मास 
घातले गेले, त्या मुलास अयोनिज मूल म्हणजे घरा- 
बाहेर जन्मास घातलेले मूल म्हणत. यज्ञभूमीवर 
उघड्यात संभोग केल्याची उदाहरणे महाभारतात 
आहेत * ... " 


म्हणजे द्रौपदी जशी द्रुपदाची मुलगी नव्हती, तशी 
द्रुपदाची महिषी पूषती इचीही मुलगी नव्हती का ? 
इरावतीबाइईंना असेच वाटते, असे दिसते-- 


“ . यज्ञसेन द्रुपदाची मुलगी, म्हणून * याज्ञसेनी * 
,..द्रोपदी आणि द्रौपदीचे भाऊ मोठेमणी यज्ञातून 
आले. त्यांना आपल्याबद्दल काहीच वाटायचे नाही; 
अशा भीतीने दरुपदाची राणी पृषती हिने अग्निदेवाची 
प्राथना केली की, देवा, ह्या मुलांना आपल्या खर्‍या 
जन्माचा विसर पडून मीच त्यांची आई आहे, असे 
वाटावे; म्हणून द्रौपदीला “ पाषंती ' असेही आई- 
वरून आणखी एक नाव आहे... 


त्या काळी स्त्रीप्रधान वा मातृवंशक समाजात 
अपत्याचा वणे मातेवरून ठरत असे, पित्याच्या 
वर्णावरून नाही. व्यास ब्राह्मण होता, तरी त्याच्या- 
पासून विचित्रवीर्याच्या दासीला झालेला विदुर हा 
दासश्यूद्रवर्णायच होता. पण त्याच दासशूद्र विदुरा- 
पासून क्षत्रिया कुंतीला झालेला युधिष्ठिर क्षत्रिय 
होता. धृतराष्ट्र जरी क्षत्रिय होता, तरी त्याला एका 
वैश्यवर्णीय स्त्रीपासून झालेला युयुत्सु वेश्यच होता. 
या नियमानुसार धृष्टद्युम्न व द्रोपदी यांची क्षत्रिय- 
वर्णात गणना होण्यासाठी त्यांची आई क्षत्रिय असणे 
आवड्यक होते. म्हणून त्यांची आई द्रुपदमहिषी 
क्षत्रिया पूषतीच असु शकत होती. पृषती हे व्यक्‍्ति- 
नाम होते की कुलनाम ? इरावतीबाइंच्या सूक्ष्म 
निरीक्षणावरून ते कुलनाम असल्याचे दिसते- 

£ १. यज्ञसेतन द्रपदाच्या आजोबाचे ( की पणजो- 
बाचे क ) नाव ' पृषत ' असे होते. म्हणून सव 
घराणे ' पाषैेत. ' म्हणजे द्रुपदाची बायको त्याच्याच 


- नवभारत 


घराण्यातील होती. दशरथाची कौसल्या अक्लीच 
त्याच्या घराण्यातली होती.! * 


पण जेथे वर्ण मातेवरून ठरत असे, तेथे कुलनाम 
पुरुषपुवेजावरून कसे खरे. ठरू शकेल ? पांडव हे 
तपतीचे वंशज म्हणून तापत्य असल्याचे ज्याप्रमाणे 
चित्ररथ गंधर्वाने अर्जुताला सांगितले,” त्याप्रमाणे 
पृषतीचे वंशज म्हणून पंचालांचे राजकुळ पृषत वा 
पार्षत म्हटले गेले. द्रुपदमहिषीचा पृषती व पापंती 
अशा दोन्ही नावांनी उल्लेख केला गेलेला आहे.* 
पार्षेती हे दुगेचे एक नाव आहे. यावरून द्रौपदीचे 
जन्मनाव कृष्णा का ठेवले गेले, हे लक्षात येईल. 
दुर्गा हो सोमक पंचालांची गणदेवता होतो, पांडवांची 


नाहो. 
पूषती-पाषेती : इरावतीबाईंनी - “ द्रुपदाची 


बायको त्याच्याच घराण्यातली होती! - हे जे 
अथेर्गाभत विधान केलेले आहे, ते - * द्रुपद त्याच्या 
बायकोच्या घराण्यातला होता-! असे मांडले, की 
त्याची अथेर्गाभतता अभिव्यक्त होते. तक्लीच 
सुधारणा नंतरच्या त्यांच्या विधानात केली, की 
तेही वाक्य- “ दशरथही कौशल्येच्याच घराण्यातला 
होता '- असे होते. फरक एवढाच आहे : कौसल्या 
तिच्या गणनावाने संबोधी जात होती, तर पृषती 
पंचालांच्या राजकुलाच्या नावाने. 


आणखी एक वैशिष्ट्य हे की, कौसल्येची ' माल- 
कोची ' हजार गावे असल्याचे लक्ष्मण रामाला 
सांगतो. * गावांच्या संख्येत अतिशयोक्ती असली, 
तरी कोसल्येच्या ' मालकीचे, ' कोसलांच्या राष्ट्र 
गणभूमीपासुन वेगळे काढलेले असे क्षेत्र होते, हे 
यावरून स्पष्ट होते. या क्षेत्राचा पहिला निदेश 
अथवेवेदीय भूमिसुक्‍तात येतो. १२.१.४३ ही क्रचा 
देवकृत क्षेत्राचा उल्लेख करते व १२.१.६२ ही कचा 
सर्वे गणसभासद्‌ भूमातेचे बलिदाते असल्याचे सांगते. 
या देवक्षेत्रात भूमातेचा मंडप असल्याचे कालिंग- 
बोधी जातक सांगते. 

* कालिंग भारद्वाजाने श्रमणपुत्र चक्रवर्ती कालिंग 
नरेशाला भूमिभागाचे परीक्षण करून हात जोडून 


जुले, १९७९ 


सांगितले, । २॥ “ महाराज, हत्तीवरून उतरावे. 
हा प्रशंसित भूमिभाग आहे. याला अनुपम बुद्धांनी 
अभिसंबुद्ध होऊन प्रकाशित केलेले आहे. ॥३॥ 
महाराज, या भूमिभागाला जणू प्रदक्षिणा घालणाऱ्या 
तृणलता त्याला चहूबाजूंनी घेरून उभ्या आहेत. 
काय तुमच्या कानावर आलेले नाही की हा पृथ्वीचा 
मंडप आहे ? ॥ ४॥ सवे प्राण्यांना धारण करणार्‍या 
सागरापर्यंतच्या पृथ्वीचा हा मंडप आहे. उतरून 
त्याला नमस्कार करा ” ...! ९ 


हा “ पथविया मण्डो * म्हणजे दगडामातीच्या 
छोट्या ओट्यावर ठेवलेल्या निराकार दगडावर 
केलेला छोटा मंडप. असा निराकार दगड जगभर 
मातृदेवतेचा द्योतक आहे. धुळे जिल्ह्यातील आदि- 
वासींची सर्वांत मोठी जत्रा नवापुर तालुक्‍यातील 
हिंदळदेवीची. धुळे, सुरत, भडोच इ. जिल्ह्यांतल्या 
आदिवासींची सवंश्रेष्ठ जत्रा भडोच जिल्ह्यातल्या 
सागवारा तालुक्‍यातील ' याह मोग्या”ची. भिलोरीत 
याहू वा याहूकी म्हणजे आई. या देवींचे भेसूर 
पाषाणमूर्तीत व मंडपांचे बेढब देवळांत रूपांतर 
अलीकडे झाले. पण या ब इतर मातृदेवतांचे 
पुजारी अजून ब्राह्मण नाहीत, आदिवासी 
बा गुरव आहेत, हे लक्षात घेतळे, म्हणजे 
भारताच्या अन्राह्मणी परंपरेचा स्रोत लक्षात 
येईल. 


बुद्धकालीन वैशालीय लिच्छवींच्या मातृदेवतेच्या 
अंबवनाची पुजारीण ( 1716581088 ) होती 
गणिका अंबपाली, अंब म्हणजे आई आणि अंवपाली 
म्हणजे मातृदेवतेची पुजारीण. गणिकाचा अर्थ 
तेव्हा जरी उत्तम वेल्या असा होऊ लागलेला 
होता, तरी या शब्दाचा शब्दशः अथे होतो गण- 
माता, राष्ट्रोदेवी. विदेह व लिच्छवि या दोन 
गणांच्या मिळून झालेल्या बुद्धकांठीन वज्जि संघ- 
गणाच्या वशाली या राजधानीची, किंबहुना या 
या संधगणाची, भरभराट अंबपालीवर अवलंबन 


असल्याचा त्यांचा ठाम विश्‍वास गणिकेच्या एके- 
काळच्या सर्वोच्च पदाची कल्पना देतो. * 


*$ पहा- * दासक्ूद्रांची गुलामगिरी ', प्रकरण ३: 
“कुलटा ते गणिका ” , नवभारत, एप्रिल १९७५, 


कृष्णा द्रौपदी ष्‌ 


विदेहांची गणिका अहल्या ही मिथिलेजवळ 
एका उपवनात रहात असंल्याचे रामायण सांगते." 
अहल्या म्हणजे भूमाता. सीता भूमातापुत्री होती, 
म्हणजे या अहल्येची पुत्री. अहल्या म्हणजे न नांग र- 
लेली जमीन, पण जिच्यात टोकदार स्फ्य काठीने 
वाडग्याची शेती केली जाते अशी. सीता म्हणजे 
नांगरलेली जमीन, या दोन नावांतच कृषितंत्रविका- 
साचा इतिहास सामावलेला आहे. कृषितंत्राच्या 
प्रगतीबरोबर भूमाता अहल्येऐवजी सीता होणे 
क्रमप्राप्त होते. 


सीतेचा दुसरा अर्थ होतो राष्ट्रीदेवीचे * देवक्षेत्र'. 
त्याचे क्षेत्र एका कुलाएवढे, म्हणजे सुमारे १२८ते 
१६० विघे असायचे. मनु ७.११९ वर भाष्य कर- 
ताना मेधातिथि सांगतो, की काही भागात कुलाला 
घण्ट म्हणतात.*' महाभारत दुर्गेला घण्टी म्हणते. 
यावरून हे देवक्षेत्र मुळात देवीक्षेत्र कसे होते हे 
लक्षात येईल. हे क्षेत्र यज्ञासाठी नांगरताना जन- 
काला सीता सापडली; म्हणजे या क्षेत्रात केलेल्या 
कृषिमायाविधीच्या यज्ञात क्षत्र अहल्येने ब्रह्मन्‌ 
गोतमक्ी केलेल्या उघड समागमातून सीता जन्मली. 
पण सीतेचे अवशिष्ट राष्ट्रीदेवीपण नष्ट करून 
निरंकुश पुरुषसत्ता स्थापण्यासाठी व सीताक्षेत्र 
बळकावण्यासाठी राजषि जनकाने तिचे रामाशी 
लग्न लावून विदेहांमधून तिचे निवेसन केले. 


आये चातुवेण्ये गणराज्यांमध्ये पुरुषसत्तेचे हे 
विजयी अभियान चाळू असता नैक्रनूंतांमध्ये म्हणजे 
निक्रंतीच्या राक्षसादी संतानांच्या गणराज्यांमध्ये, 
स्त्रीने ते रोखून धरलेले होते असे दिसते. पांडव 
लाक्षागृहातून बचावून वनवासाची वाटचाल करीत 
असता हिंडिबेच्या राज्यात आले. ती त्या राज्याची 
राणी असून सालकटंकटी असल्याचे ती कुंतीला 
सांगते.* सोलकटंकटी म्हणजे ती सागाचे उपवन वा 
वाडी असलेल्प़रा कटक्षेत्राची वा सीताक्षेत्राची पुजा- 
रीण वा गणिका वा राष्ट्रदेवी होती. कटंकटी म्हृणजे 
मातदेवता. वरचढ होऊ पहाणाऱ्या भावाचा, हिडि- 
बचा, ती भीमाकडून वध करवते आणि भीमाशी 
एक पुत्र होईतो सहवास करायचा समय वा गण- 
कायदा करते. स्त्रीराज्याची राणी अशाप्रकारे 
ज्याच्यावर मन जडेल त्याच्याशी नियतकालिक 


अनुक्रमणिका 


समागम करीत असे. या नियतकालिक देवविवाहाचा 
प्रारंभ राष्ट्री वा क्षत्र वाक्‌ (तैक्रंती दुर्गा) व ब्रह्मन्‌ 
बृहस्पति यांनी देवविवाहू करून केला, असे ऐतरेय 
ब्राह्मण सांगते. 

पण हिडिबेंचा देवविवाह पुत्रीप्राप्त्यथ नाही तर 
पुत्रप्राप्त्यथ होता. घटोत्कच राक्षसाधिपती झाला 
यावरून त्याच्याबरोबर हे स्त्रीराज्य मातृवंशक 
झाले. पण गणाधिपत्याचा रहस्यमय गुणधम फक्त 
स्त्रीतच असू शके, पुरुषात नाही. स्त्री जन्मतः क्षत्र 
तर पुरुष जन्मतः ब्रह्मन्‌, गणाधिपत्यविरहित. म्हणून 
कोसलांची प्राकर्वदिक राष्ट्रीदेवी उवेशी १०.९५.५ 
या क्र्गग्वेदीय क्रत्चेने बोल्हीकराज्ञीपुत्र पुरूरव्याला 
सांगते -- 


“ त्रि: स्म माह्लः इनथयो वेतसेन 
उतस्म मे$व्यत्ये पूणासि। 
पुरूरवो५नु ते केतम्‌ आयं राजा 
भे वीर तन्वस्‌ तद्‌ आसी: | ” 


[ “ दिवसातून तीन वेळा तू तुझ्या लिंगाने माझ्या 
योनीत आघात करीत होतास आणि माझी इच्छा 
नसताही तू मला गर्भार केलेस. पुरूरवा ! मी तुझ्या 
इच्छेच्या अधीन झाले. वीरा ! माझ्याशी शरीरसंबंध 
करण्यातून तु राजा झालास. ” ] 

म्हणून मातृवंशक गणराज्याच्या उत्तराधिका- 
ऱ्याला गणाधिपत्याचा गुण उपजत असलेल्या 
स्वभगिनीशी लग्न करणे भाग होते. दशरथ जातक 
सांगते की, राम व सीता हे सहोदर बंधृभगिनी 
होते.” पण रामायणावरून दिसते को, कोसल्या व 
दशरथ हे बहिणभाऊ होते. जातककथांमधील' 
आणखी उदाहरणे उद्धृत करण्याऐवजी राजवाड्यां- 
नाच उद्धृत करणे श्रेयस्कर ठरेल- 

ह्या ( आदिपर्वाच्या ६६ व्या अध्यायाच्या ) 
वंशावळीत ( १) पहिली लक्षात घेण्यासारखी बाब 
म्हटली म्हणजे दक्ष व दक्षा ह्या सख्ख्या बहिण- 
भावंडांचा शरीरसंबंध ही होय. ब्रह्मदेवाच्या उजव्या 
अंगठ्यापासून दक्ष झाला व डाव्य़ा अंगठ्यापासून 
दक्षाची भार्या क्षाली. ... (२) दुसरी लक्ष्प बाब 
अशी की ब्रह्मदेवाचा नातु जो कश्यप त्याने आपल्या! 
१३ चुलत बहिणींशी समागम केला आणि (३) 
तिसरी लक्ष्य बाब ही की ब्रह्मदेवाचा पुत्र जो धर्म 


द नवभारत 


त्याने आपल्या १० पुतण्यांशी संगनमत केले. तात्पय, 
सख्खी भावंडे, चुलत भावंडे व चुलता-पुतणी यांचे 
शरीरसंबंध प्राचीन आषकाळी होत असत असे 
इतिहासकार जे महर्षी व्यास ते लिहून ठेवतात. ...! 
भारतहरिवंशादी इतिहासातून उल्लेखिलेल्या ह्या 
चालींचा निदेश क्रग्ेदादी ग्रंथांतुनही आढळतो. 
क्रग्वेदाच्या दहाव्या मंडलातील दंहावे यमयमी- 
संवादात्मक सवेप्रसिद्ध सुक्त एतत्मकरणी विचाराहं 
आहे. यम आणि यमी अज्ली दोन सोदर बहीणभावंडे 
क्ृग्वेदाहनही प्राचीनकाळी आषंसमाजात होऊन 
गेली... यमी आपल्या सोदर भावाला म्हणते की 
तू माझ्याशी पतिभावाने वाग व आपल्या बापाचा 
नांतू माझ्या ठायी उत्पन्न कर. 
। ओचित्‌ सखायं सख्या ववृत्यां 
पितुनंपातं आदधोत । ' 

यमीचे हे म्हणणे यमाला रुचले नाही. तथापि 

थमी यमाला आग्रहाने म्हणते की, 
* जायेव पत्ये तन्वं रिरिच्यां वि 
चिद्‌ गृहेव रथ्येव चक्रा । ! 

इतकेच बोलून यमी गप्प बसली नाही. ती 
यमाला आणखी असे म्हणाली को, भाऊ असताना 
बहीण अनाथ राहिली व दुःख भोगीत पडली, 
तो भ्राता कसला ? 

* कि भ्राता$सद्यदनाथं भवाति । 
किमु स्वसा यत्नित्रंति नि गच्छात्‌ |! * 

दहावे मंडल क्रर्ग्वेदांचे एक अनाद्यतम मंडल 
असले तरी स्पिड विवाह कूग्वेदपुवेकाळी, म्हणजे 
उत्तरकालीन सिंधुसंस्कृतीत होत असत हे सिंधु- 
संस्कृतीचे अस्तित्व माहीत नसलेल्या काळात राजवाडे 
यांनी सांगितले. यात त्यांच्या प्रतिभेची चमक 
दिसते. सिंधुसंस्कृती त्यांना अज्ञात असल्यामुळेच 
ते क्ूग्वेदपुर्व ब्रह्मा व दक्षप्रजापतीच्या अतिप्राचीन- 
काळी भारतीय मानवसमाज यूथावस्थेत (11010०) 
होता, म्हणजे स्त्रीपुरुषांच्या भेदाव्यतिरिक्‍त कोण- 
तीही नाती अजून निर्माण झालेली नव्हती, असे 


% कामवासनेने दुःखात झालेल्या स्त्रीने ज्या पुरुषापाशी संभोगेच्छा व्यक्‍त केली 
स्त्रीची इच्छा पुर्ण करणे हा धर्मे असल्याचे हिडिबा कुंतीला सांगते. हा स्त्रीसत्तेचा 


1 क्षत्रस्य अपत्यं क्षत्रियः । 


जुले, १९७९. 


म्हणतात. पण मनु सावणि हा आद्य राजष 
असून तो मेल्यानंतर पितरांचा राजष वा धर्मराज 
झाला असे जे ६.२८,३ ही अथर्ववेदीय क्रुचा 
सांगते" त्यावरून त्याचे राजषित्व त्याची सहोदर 
भगिनी यमी इच्याशी केलेल्या देवविवाहात होते 
असे दिसुन येईल. यमीचा अथे भूमाता होतो* 
यावरूनही हे अनुमान पुष्ट होते. या सवे प्रमाणां- 
वरून स्पष्ट होते की द्रुपद हा 'पृषती या त्याच्या 
सहोदर भगिनीचा राजषि पती होता. 


पण क्षत्र व ब्रह्मन्‌ हे दोन आद्य वण परस्पर- 
वर्जेक असल्याने ब्रह्मन्‌ने क्षत्र वा राजषि बनणे 
म्हणजे स्त्री बनणे होते, आणि क्षत्रियां अपत्याची 
उत्पत्ती क्षत्र स्त्री 5 ब्रह्मन्‌ पुरुष या सूत्राद्वारेच 
होऊ झुकत होती. इरावतीबाई सांगतात की, 
मातृवंशक केरळमधील त्रावणकोर, कोचीन इ. 
राजघराण्यांत क्षत्रिय अपत्योत्पत्तीचा नियम हाच 
होता : क्षत्रिय स्त्री 4- नंबुद्रिव्राह्मण यांच्या समा- 
गमातुन जन्मलेले अपत्यच क्षत्रिय मानले जाई; 
क्षत्रिय स्त्री - क्षत्रिय पुरुष या समागमातून जन्म- 
ठेले अपत्य क्षत्रिय मानले जात नसे.* या नियमा- 
नुसार क्षत्रिय-अपत्योत्पत्तीसाठी राज्याची खरी वारस 
जी महिषी तिचा राजपुरोहित ब्रह्मनूशी वा क्रष्यशंग, 
दमन यांसारख्या सांडसदृश ब्रह्मनूशी शरीरसंबंध 
होई, तर राजसूय यज्ञात राजषींचा स्त्री म्हणून 
राजपुरोहित ब्रह्मनुशी देवविवाहाचा मायिक विधी 
होई. यावरून द्रोपदीचा कायदेशीर पिता वा क्षेत्रिन 
(महिषी पृषतीरूपी ज्षेताचा मालक ) रा्जषि द्रुपद 
होता, पण बीजिन्‌ (बी पेरणारा) पितामात्र याज हा 
ब्रह्मन्‌ होता अशी प्रतिपत्ती लागते. स्त्रीसत्तत 
बीजिन्‌ हा गणातल्या परज्ञातीतला असल्यामुळे 
आणि तो भीमाप्रमाणे केवळ बी पेरण्यापुरता 
( रेतोधा ) येत असल्यामुळे स्त्री ही आपल्या 
क्षेत्रजाची वा अपत्यफलाची स्वामीनी असायची. 


मातृवंशकतेच्या सपिड विवाहावस्थेत स्त्रीचे अपत्य- 
फलावरचे स्वामित्व तिच्या बंधुपतीकडे गेले आणि 


धर्म होता. 


कृष्णा द्रौपदी ७ 


या बंधुपतीने या स्वामित्वाचा उपयोग आपल्या 
कन्येचे पुरुषप्रधान (0७1711001181) विवाहान्वये 
गणाबाहेर निर्वसन करून केला. अश्या वैवाहिक 
नि्वेसनातून कृष्णा शेवटची पृषती वा पार्षेती ठरली 
आणि म्हणूनच ती नंतर द्रौपदी म्हणून ख्यातनाम 
झाली. 


द्रोपदी $ पांडवांचा वारणावत ते पंचालराज- 
धानीपर्यंतचा प्रवास नेक्रूंत राक्षसांच्या गणराज्यातून 
झाला हे लक्षात घेण्यासारवे आहे. हिडिबा- 
शासित स्त्रीराज्यानंतर ते बकासुरशासित एक- 
चक्रा नगरीत आले. या विवासितावस्थेत त्यांची 
उपजीविका कशी चाले याची माहिती यावेळी 
आपल्याला मिळते. दिवसभर फिरून ते जी भिक्षा 
गोळा करीत ती ते रात्री कुंतीच्या स्वाधीन 
करीत. ती मग त्या भिक्षेचे समान दोन वाटे 
करी. अर्ध्या वाट्यात ती युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, 
सहदेव व स्वतः असे पाच भाग करी आणि उरलेला 


अर्धा वाटा भीमाला देई." वनात शिकार, कंदमूल- 
फलादींचेही असेच वाटे केले जात असावेत असे 
यावरून आपण अनुमान काढू शकतो. द्रौपदीला 
स्वयंवरात जिंकून आणल्यानंतर कुंती द्रौपदीला 
अन्नविभाजनाचा असाच उपदेश करते. फरक एवढाच 
की भीमाचा अर्धा वाटा सोडून उरलेल्या अर्ध्या 
वाट्यात आता पाच ऐवजी सहा भाग होतात. * 
यावरून वगेपूबे गणसमाजात अन्नवाटप 
॥ समान?! जरी असळे, तरी ते गणसभासदाची 
शारीरिक गरज लक्षात घेऊन केले जाई हे 
दिग्दर्शित होते. 

पण राष्ट्र गणभूमीचे विभाजनमात्र काटेकोरपणे 
समप्रमाणात होई हे द्रौपदीच्या “* विभाजनावरून ी 
दिसून येते. पत्नीला क्षेत्र म्हणत हे येथे लक्षात 
घेतले पाहिजे. हा पुराबा प्रतीकात्मक वा अप्रत्यक्ष 
असला तरी त्याची विश्‍वासाहेता कमी होत नाही. 
द्रौपदी पाची भावांची समान वा साधारणी पत्नी 
का॒व्हावी याचा खुलासा युधिष्ठिर द्रुपदाला 
खालीलप्रमाणे करतो- 


“* एष नः समयो राजन्‌ रत्नस्य सह भोजनम्‌। 
नचतं हातुम्‌ इच्छामः समयं राजसत्तमा”? ॥* 


[“ राजन्‌ ! गणधनाचा समान उपभोग हा 
आमचा समय आहे. राजश्रेष्ठा ! तो समय आम्ही 
मोडू इच्छित नाही. ” ] 


समय हा शब्द सम्‌ -- अय मिळून बनलेला आहे. 
सम्‌ म्ह्णजे एकत्र येणे व अथ म्हणजे अक्ष वा मत. 
गणसभेत वा गणपरिषदेत मतदानाने जो समय 
वा करार-कायदा होई त्याला समय म्हणत. वर्गपूर्व 
गणसमाजापासून दासप्रथाक गणसमाजाच्या वृुद्ध- 
काळापासून सुरू झालेल्या अंतापर्यंत गणराज्ये 
आपले शासन समयांनीच करीत असत. बृद्धोत्तर 
काळापासून सामंतप्रथाक राजांसाठी ब्राह्मण धमंसूत्र- 
कारांनी रचलेल्या स्मृतींचा अंमल सुरू होतो. 


हा समय कौरवांनी का केला नाही, पांडवांनीच 
का केला ? युधिष्ठिर दुर्योधनाऐवजी हस्तिनापुरचा 
राजा झाला असता तर त्याची महिषी पाची- 
भावांची साधारणी पत्नी झाली नसती. कौरवांनी 
केलेल्या निवेसनामुळे पांडवांना हिडिवाशासित वा 
बकासुरशासित गणराज्यांमध्ये रहावे लागले. 
त्यामुळे त्यांना स्त्रीप्रधान आचार कसे स्वीकारावे 
लागले हे वर दाखवलेलेच आहे. पण येथे हेही 
लक्षात घेतले पाहिजे की, राजषिशासनात दासप्रथाक 
गणसमाज पूर्ण पुरुषसत्ताक झालेला नव्हता. 
त्यासाठी त्याचे अराजक संघगणसमाजात स्िथित्यं- 
तर व्हावे लागते. खुद्द कौरवांतही पूर्ण पितृवंद- 
कता आलेली नव्हती. घोषयात्रेत गंधर्वांकडून 
पराभव झाल्यानंतर दुर्योधन प्रायोपवेशनाला बसतो 
तेव्हा तो दुःशासनाला राजा बनायला सांगतो, 
स्वपुत्र लक्ष्मणाला बनवायला सांगत नाही; या- 
वरून मातृवंशकता कोरवात कितो अवशिष्ट होती 
हे दिसुन येईल. पांडवांना विवासनातच व ते द्रौपदी- 
स्वयंवरासाठी जात असता चित्ररथ गंधवे त्यांना ते 
तापत्य असल्याची आठवण देतो हे वैशिष्ट्यपूर्ण 
आहे. तापत्य म्हणजे सूर्या-सावित्री तपती इचे 
वंशज, असा खुलासा चित्ररथ करतो. ' कौरव व 
पंचालाचा वंशवृक्ष असा" - 


ट नवभारत जुले, १९७९ 
धूमिनी अजमीढ नीली (१) करायला नकार देताना तपती त्याला सांगते- 
| | | | “ राजन्‌ ! मी स्वयंशासित नसुन पितृ्यासित 
॥। आहे. . .. ..स्त्रिया स्वतंत्र नसतात. . ....” “ यावरून 
| | तापत्यांचे गणराज्य त्यावेळी मातृवंशक झालेले 

रड त्रद्क्ष दुष्यंत परमेष्ठी (२) असावे असे दिसते. | 
। | | इ | | निवेसनात पांडवांनी स्वतःला कुरूच्य़ा वंशजां- 
तपती  संवरण पंचाल......... (३) ऐवजी तपतीचे वंशज मानावे याची उपपत्ती वरील 
| संदर्भातच लागू शकते. सम--वरण म्हणजे सामूहिक 
वरण; म्ह्णजे तपतीचे वरण संवरण नावाच्या 
कुर्‌ *- (४) एका व्यक्‍तीने नाही तर क्रटक्षाच्या सर्व पुत्रांनी, 


पंचालांनी संवरणावर आक्रमण करून त्याचा 
पराभव केल्याने तो स्वगणासह पळून सिधुकाठी 
गेला. वसिष्ठाला पुरोहित केल्याने तो राज्य परत 
मिळव शकला व वसिष्ठाकरवीच त्यानें सूर्यकन्या 
तपती्ी विवाह केला असे महाभारत सांगते. पण 
येथे वास्तवता उलट केलेली आहे. वसिष्ठाला 
पुरोहित केल्यामुळे संवरण राज्य परत मिळवू 
शकला हे मान्य केले, तर पांडवही धोम्याला 
पुरोहित करताच पंचालांच्या मदतवाचून इंद्रप्रस्थाचे 
राज्य मिळवू शकले पाहिजे होते. म्हणून संवरणाने 
तपतीशी विवाह केल्याने तो तपतीच्या गणसेनेच्या 
जोरावर आपले राज्य परत मिळवू शकला, असा अथं 
लावायला पाहिजे. 


पण तपती हे नाव सिंधु नदीचे नसून तापी नदीचे 
आहे. अहिराणीत व गुजराथीत तापीला अजूनही 
तपती म्हणतात. यादवांचा गण पळून ज्याप्रमाणे 
सौराष्ट्रात आला त्याप्रमाणे संवरणाचा गणही पळून 
तापीकाठी आला असावा, तापी व नमंदा या नद्यांची 
खोरी त्यावेळी व त्यानंतरही स्त्रीसत्ताक व मातृ- 
वंशक गणराज्यांसाठी प्रख्यात होती. राजसूय 
दिग्विजयाच्या वेळी  सहदेवाला नमंदेकाठचे 
माहिष्मतीचे स्त्रीराज्य जिंकता आले नाही असे 
सभापवं सांगते. संवरणाशी गांधवे पद्धतीने-- विवाह 


प्रधान होते हे सिद्ध होते. 


* पाणिनीच्या ४.३.९० या सूत्रावर भाष्य करताना पतंजली म्हणतो-- 
जेथे आज रहातो व अभिजन म्हणजे पूर्वजांपासूनचे वसतिस्थान. 


-- गांधर्वे, आसुर, राक्षस व पै्याच या प्रकारांनी विवाह करणारी स्त्री 
म्हणजे माहेरीच, रहाते असे धर्मशास्त्र सांगते." यावरूनही गंधर्व, 


आक्षांनी मिळून केले, असा याचा अर्थ होतो. 
द्रोपदीशी झालेल्या पांडवांच्या विवाहातूुन या 
तापत्यांनी अशाप्रकारे आपल्या पूर्वजांचे अनुकरण 
केले. पण या विवाहातून कृष्णा इतःपर पार्षती वा 
पूषती न रहाता पितृवंशक द्रौपदी व पतिअनुसारिणी 
पांचाळी बनून पंचालांच्या गणराज्याबाहेर पडली ! 


महिषी : पांडवांनी पुरोहित करावा असे चित्ररथ 
गंधवे अर्जुनाला खालीलप्रमाणे सांगतो- * 


“न हि केवल-शोयेण तापत्य अभिजनेन च | 
जयंद्‌ अ-ब्राह्मणः कडिततद्‌ भामि भूमिपतिः ववचित || 
तस्माद्‌ एव विजानीहि कुरूणां वंशवर्धन । 
नाह्मण-प्रमुखं राज्यं शक्यं पालयितुं चिरम्‌ ॥ ” 


“तापत्या ! कोणताही भूमिपती ( पुरोहित ) 
भरह्मणाच्या साहाय्याशिवाय केवळ शोर्याच्या व 
अभिजनाच्या * जोरावर राज्य जिकू (परत मिळव) 
शकत नाही. कुरूंच्या वंशवर्धना, म्हणून लक्षात ठेव 
की, क्षत्रियाला राज्याचे चिरकाल शासन तेव्हाच 


करता येते कौ जेव्हा त्याला ब्राह्मणाचे पौरोहित्य 
लाभते.” ] 


म्हणून तो धोम्याला पुरोहित- पती म्हणून 
वरायचा पांडवांना सल्ला देतो.“ त्याच्या सल्ल्या- 


नुसार धोम्याला पुरोहित- पति म्हणून वरल्या- 


(मातृ-) पितृगोत्रात' 
असुर, राक्षस व पिश्याच हे स्त्री- 


निवास म्हणजे माणस 


कृष्णा द्रौपदी ९ 


नंतर पांडवांना आपण सत्ताथ झालो असे वाटते.” 
क्षत्रियत्वामुळे स्त्रीवर्णीय म्हणून पांडवांचा ब्रह्मन्‌ 
म्हणून पुरुषवर्णीय धौम्याशी झालेल्य़ा या विवाहावर 
राजसूय यज्ञात धर्मराज युधिष्ठिर व पुरोहित धोम्य 
यांच्या मायिक देवविवाहाचे शिक्कामोतंब होते. या 
यज्ञात महिषी द्रौपदी व पुरोहित धोौम्पर हे मायिक 
संभोग करून हा देवविवाहू संपन्न करतात. 

पुरोहित करायचा दुसरा अथे होतो पांडव हे 
कायदेशीर रीत्या स्वतंत्र गण बनले. कुल व गण हे 
सातव्या पिढीत विभक्त होत असत. कुरूपासून 
पांडवांची पिढी सातवी होती. -- पंचालांच्या पाठि- 
ब्पाच्या जोरावर झालेल्या तडजोडीत पांडवांना 
अर्धे राज्य, खांडवप्रस्थ मिळाले. त्याचा राज्यकार- 
भार कसा चाले याचे वर्णन नंतर वनवासात 
द्रौपदी सत्यभामेपाशी असे करते - 


५ ज्ञतम्‌ अभवसहस्ताणि दशनाग अयुतानि च । 
युधिव्ठिरस्य अनुयात्रम्‌ इस्त्रप्रस्थ-निवासिनः ॥| 
एतद्‌ आसीत्‌ तदा राज्ञो यन्‌ महों पर्यपालयत्‌ । 
येषां संख्या-र्विधि च एव प्रदिशञामि शूणोमि च || 
अस्तःपुराणां सर्वेषां भृत्यानां च एव सवंश्ञः । 
भा.गोपाल-अविपालेभ्यः सव वेद कृत-भकृतम्‌'' | 
['“ इंद्रप्रस्थनिवासी युधिष्ठिराच्या ( पागेत ) 
एक लक्ष घोडे होते व ( हत्तीलान्यात ) एक लक्ष 
हत्ती होते. तो राजा पृथ्वीपालत करीत होता तेव्हा 
त्याच्यापाशी हे सवे होते. या ( मोतद्दारांना व 
माहुतांना ) मी त्यांची कामे नेमून देत असे व 
त्यांनी केलेल्या कामांची मोजदाद ठेवीत असे. 
त्याचप्रमाणे अंतःपुरातील सवे स्त्रिय्रांची व सेवकांची 
आणि गायक्यांपासून मेंढक्यांपर्यंत सर्वांनी केलेल्या 
वन केलेल्या कामांची मला खडान्‌खडा माहिती 
असे. ] 
“' सव राज्ञः समुदयम्‌ आयं च व्ययम्‌ एव च | 
एका अहं वेद्यि कल्याणि पाण्डवानां यशस्विनि || 
भयि सर्वं समासज्य कुटुम्बं भरतर्षेभाः । 
उपासन-रताः सर्वे घटयन्ति वरानने | कि 
[“ यशस्विनी कल्याणी ! राजाची सवे संपत्ती 
आणि पांडवांची मिळकत व खर्चे यांची माहिती 


क्लच 


मला एकटीलाच होती. सुमुखी ! कुलाचा सवं 
कारभार माझ्यावर सोपवून. ते भरतांचे सांड 
(शस्त्रास्त्रविद्धचेची) उपासना करण्यात गक रहात.”] 

यावरून खांडवप्रस्थाचे शासन पांडव नाही; 
द्रौपदी करीत होती हे स्पष्ट होते. 


खांडव हा शब्द खंडिनीपासुन बनलेला आहे. 
खंडिनी म्हणजे भूमाता. प्रस्थ हा शब्द प्रस्स्थ या 
दोन शब्दांपासुत वनलेला आहे. प्र म्हणजे श्रेष्ठ. 
स्थ हा शब्द थ पासून बनलेला आहे. स्थवा थ वा 
त पासून संस्कृत व प्राकुतातले स्त्री वा मातृवाचंक 
शब्द बनतात. स्थविरा म्हणजे वृद्ध वा पूज्य स्त्री. 
पालीत थेरी या शब्दाचा अर्थ होतो भिक्षुणी वा 
माता. भिलोरीत स्त्रीला थेई म्हणतात, अंब या 
शब्दाचे अथ आई च पाणी असे दोन्ही होतात. 
भूमीला ज्याप्रमाणे माता म्हणतात. त्याप्रमाणे नदी- 
लाही माता म्हणतात. पांडवांचा आद्यतम पूवज 
इलापुत्र वा ऐल पुरूरवा हा नदीपुत्र असल्याचे 
१०.९५.७ व १० या क्र्‌ग्वेदीय त्रदरचा सांगतात." 
मराठीतला थळ वा पाटस्थळ हा शब्द थ पासुनच 
बनलेला आहे. पंजाबातील त्रिगर्तांच्या गणाची दोती 
तीन नद्यांनी ओलवली जात होती म्हणून त्यांचे 
नाव त्रि--गर्त असे पडले आणि म्हणूनच महाभारत 
त्यांच्या सुशर्मा या राजर्षीला प्रस्थलाधिप, प्रस्थ- 
लाधिपति असे म्हणते ( ७.१७.१९ ). यावरून 
खांडवप्रस्थाची राष्ट्र गणभूमी यमुनेच्या पाण्याने 
भोलवली जात होती असे दिसते. 


पण खांडवप्रस्थाची शेती सिधुवक्त्र पद्धतीने केली 
जात होती का ? याचे उत्तर आपणाला सभापर्वात 
मिळते. नारद धमराज युधिष्ठिराला विचा रतो- 
“तुझी शेती देवमातृक तर नाही ना? ?' " देवमातू- 
कचा अर्थ होतो देवाच्या पाण्यावर ओलवलेली 
शेती. रामायण सांगते की कोसलांची शोती अ-- 
देवमातृक होती." मातृक या शब्दाचा अर्थ आईव 
कालवा असे दोन्ही होतात. अदेवमातृक म्हणजे 
नदीला तात्पुरता बंधारा घालून ओलवलेली शेती, 
बलरामाने यमुनेचे दमन करून अशी शेती सुरू केली 
असे हरिवंश सांगतो." सिंधुवक्त्र व अदेवमातक 


.... 1 . 4 
*- पहा: माझ्या पुस्तकाचे प्रकरण २ : ' प्राचीन वेदिक समाज - नवभारत, माच १९७५, 


न. भा. २ 


4... 
याः दोन कृषिपद्धतींत महत्त्वाचा फरक हा की. 
सिंधवकत्र कृंषीत नदी “ अनियंत्रित ' रहात असे तंर 
अदेवमातुक कुषीसाठी नदीचे * दमन? करावे लागे.. 
*  अंदेवमातुर्क कृर्षी ही पाटस्थळ शेतीला कोरडवाहू 
( देवमातुक ) शेतीची जोडं 'देऊने' केली. जांत 
होती अद्धे दिसते. कारण अदेवमातूक कृषी व-पशु- 
पाळेनः यांचा. विस्तार करण्यासाठी. पांडवांनी 
झेजारचे खांडववन जाळायचे. ठरवले, या. मोहिमेचे 
नेतृत्व कृष्ण करतो यावरून यादवांच्या. अराजक 
संघगणाळा या मोहिमेचा जास्त अनुभव असावा 
असे दिसते..पण खांडववन हे.खरोखरच वन होते 
काय ? खांडववनाचाःराजवि तक्षक असल्याचे. अरिन 
अर्जूनाहा सांगतो.” .; .... :-_.. |. 
""7४श्वसत्यू अन्न संखा तस्य तक्षक पंत्नग: सदा )' - 
. "स्वगणस्‌ तंत्कृते 'दांवं परिरक्षति वजंभत्‌ ॥ ” “ 
[.“ येथे त्याचा ( इंद्राचा ) सखा नाग (-राज) 
तक्षक त्याच्या नाग-) गणासह सर्दव रहातो; 
म्हणून तो वजंधारी या वनाचे संरक्षण करीत 
असतो. ” ] वी व 


तक्षक वरुणसंभेचा सभासद असल्याचे' सभापवं 
सांगते.'* विधूर जातक. सांगते. की, 'वरुण स्वतः 
नागराज होता, व 'तो भूमातेचा पती 'होता." 
नाग हे काद्रवेय, म्हणजे कद्रूची संतान. म्हटले जात; 
कंबर म्हणजे भूमाता व भूसातेळा सर्पराज्ञीही:म्हणत, 
यावरून तक्षकंशासितं नागगण सिंधुवक्त्र शेती 
करीत होता असे दिसते. इंद्र अग्नीला खांडववन 
जाळू देतं नव्हता. याचा अर्थ होतो : या नागगणाला 
जंगलं जाळून कुवारी जमीनं अनेक जोड्या जुंपेलेल्या 
मोठ्या नांगरांनी ( महांलॉडगले ) नागरूनं वाहि- 
लीला भाणायचे तंत्र मांहीत नव्हते. यां गंणराज्याचा 
महाकंवि,- विदववकर्मा, “ शिल्पवंतांवर मयासुरे 
होता यावरून येथे यभुनातीरावर ह्रंप्पां-मोहोंजो- 
दारोसारखे नंगर असांवे. ' खांडववनदहून म्हणजे 
पांडवांच्या गंणंसेनेने या नागांच्या गणराज्यावर 
झाक्केमण करून नागांचां केलेलां संहारंही होय. हे 


द असुरातःच असल्यानें ते' आर्येपुर्व होते, 


"नवभरिंत 


जुले, १९७९ 
आक्रमणे ज्या सहजगत्या पोर. पडले  त्यावख्न 
सिंधुसंस्कृतीप्रमाणे ही संस्कृतीही पतनोन्मुख झालेली 
होंती असे दिंसते. या उच्छेदात तक्षकाची महिषी 
नगी अर्जुनाकडून मारली. गेली."« या संहारातून 
अभय मिळाले पांडवांची सभा: बांधणाऱ्या मयाला 
व ती बांधण्यासाठी 'खंपलेल्या ८,० ००. किकर 
दासांना, नागींने स्वंपुत्रं नेहवसेनाला वाचवंण्यासाठी 
स्वतःची' आहुती दिली यावरून ते मातृवंशक दास- 
प्रथाक गणराज्य होते.' ' 

-नारंदाच्या आदेशावरून द्रौपदीने प्रत्येक पांडवा- 
बरोबर अनुक्रमाने एकेक वर्षे रंहावे असा समय 
झाला, असे महाभारत. सांगते. * पण. नारंदाज्ञेवरूने 
हा समय झाला असे मानलें त्तर केरळीय ' नायरां- 
मधले अंसे समयही नारदाज्ञेनें झोळे असे' मानावे 
लागेल ! महिषीं द्रौपदीच्या या समाने ' विभाज- 
नाचा ” अथ होतो की; पांडवांच्या "राजकुलाबरोबर 
आलेल्या "कौरवगणार्धामध्ये खांडवप्रस्थाची' राष्ट्र 
गणभूमी व गोधन 'समानपंणे वाटले गेले,. मांडव्य 
कृषीच्या कथेत चोरांना पकडण्योसाठी.. राजपुरुष 
( छथात8ा'110 ) जाताना दाखवले आहेत.“ पण 
खांडवप्रस्थात एका ब्राह्मणाचे गोधन ्रोरीला गेल्या- 
ततर चोरांच्या पारिपत्यासाठी स्वतः अजुन जातो, 
यावरून पांडवगण़ .अजून दासप्रथाज्यासन वा वर्ग- 
पतमाज बनला असल्याचे. दिसत नाही. .. .. 1 

अपदीला जरी अर्जुनाने जिकून आगली तरी 
ती 'पाचही' पांडवांची महिषी झाली. अर्जुनाने. 
केलेळे कोरव्यनागक्न्या उळपी व मणिपुरराजकन्या 
चित्रांगदा यांच्याशी आणि भीमाने केलेला हिडिबेशी 
ह विषांहू स्त्रीप्रधान ( ए&॥1]2019] ). होते; 
पेण अर्जुनाने -याद्वी सुभद्रेश्ी केलेला .विवाहमात्र 
पुरुषप्रधान ( 9111100151 ) होता. तिला त्याते 
इद्रप्रस्थाळा आणल्यानंतर. संत[पदुःखातिरेकाते रड" 
गाऱ्या द्रोपदीची त्याने प्रथम समजूत घातली आणि 


हहताना ती म्हणाली *मी तुझी दासी आहे! ' ४ 


क असुर राजधि वृषपर्वा याचा पुरोहित शुक्तः'हा कवि म्हणून-सर्वांत प्रसिद्ध आहे. : जे 
केवळे काव्य करणारा' नाही, तर कृषी, रोगनिवारण, रन-सर्वात प्रसिद्ध आहे. कवि म्हणजे 


शत्रुहूनन 


कृष्णा द्रौपदी 


हंत्रीसत्ताक समाजात --स्त्रीकहा सवती (.सुपली.) 
नसत. म्हणून तिच्य़ा स्त्रीसत्ताक आधिपत्याला दिले 
गेळेले-आव्हान--पःचवीत_ तितने. सुभद्रेला आशीर्वाद 
दिला- * तुझा पती . सपत्नविहीन ६ शत्रुविहीन ) 
होवो 1 7 ६३ री 

यावरून पत्ती व जाया या एकाच नात्यात 
निर्माण झालेले विरोधाचे दृंद दिसते. ' मी आद्य 
यज्ञकर्ती आहे" असे सांगणाऱ्या . कृष्णा दुर्गेच्या य़ा 
दोन वंशजा : पत्नी द्रौपदी व जाय़ा, सुभद्रा. पण 
वर्णेसमाजाच्या' क्मकांडी धर्मानुसार: द्रोपदीशिवाय 
कोणतांही'यज्ञ होऊ शकत नव्हता, . तर कोणताही 
यज्ञ-सुभद्रेसारख्या -एक :पतिक' जायेशिवायच.,होऊ 
शकतःहोता.'- -.. - 


द्रौपदीने मातुकुलं सोडून पतिकुलात येणे यात 
तिचा विवाह्‌ पुरुषप्रधान होता, तर- * कुले कन्या- 
प्रदानंमू' या ध्मंशास्त्रोत्त समयानुसार  द्रोपदींच्या 
बहुंपतिकतेतूनं तिचा . विवाह स्त्रीप्रधान होता. 
हद्रेप्रस्थाचे स्त्रीसत्ताक शासने करणारी 
महिंषी द्रोपंदी अश्या प्रकारे स्त्रीसत्ता वं पुरुष 
खंत्तां यांच्या संघिकालोत..उभी होती. 


दासी : हस्तिनापुरची कुरुसभा व यादवांची 
सुधर्मासभा यांच्या तुलनेत पांडवांच्या मयंसं पेंची अन- 
न्यृता कश्यात होती ? ती विश्‍वकर्मा मयासुराने असुर 
राजंषि वषपर्वा यांच्या संभाकुतीनुसार वं संभाद्रव्याने 
बांधली होती यांत. म्हणजे असुरांची वास्तुविद्या 
_ आर्यापेक्षा जास्त पुढारलेली होती, सभा हां शब्द 
केंवळं सभागृहाचा वाचक बनलेला आहे. विहार 
ज्याप्रमाणे अनेक वॉस्त्वश्ांनी बनलेली 'महावार्स्तू 
अंसते' त्याप्रमाणे गणसंभा. असायची. % म्यंसभा 
बांधायला ८,००० किंकर दास १४ महिने अहोरात्र 
खपले, 

वस्तुतः सभा हदी सबंध गणांची महावास्तू असा- 
यची. सेभागुहात ग्रणाच्या उपनीत पारिषदांनी 


निवडून दिळेळे सभासद (वृद्ध वा महत्तर) नियमित- 
पंणे बसूंन गणाच्या आथिक, राजकीय, धासिक व 
हक 0. य न 


$ 4 


तात्विक प्रश्‍नांवर चर्चा करून एकमताने वा मत- 
दानाने निर्णय घेत असत. राजषि वा धर्मराज हे पद 


जरी आनुवंशिक झालेले असले तरी राजंसुय यज्ञाच्या 


निमित्ताने: जी. गणप्रिषद भरे, तीत गण समयाचा 
शिकक्‍्कामोतंब झाल्याशिवाय कोणीही राजा राहू शकत 
नसे. ही परिषद्‌- आनुवंशिक उत्तराधिकाऱ्याला, तो 
हीनांग असल्यास,** राज्याभिषेक करायचे. नाकारू 
शके एवढेच . नाही, तर. राज्याभिषेकानंतर तो 
हीनांग झाल्यास त्याला पदच्युत करू हाके... . 
- -गण जोपयंत वर्गेसमाज बनलेला नव्हता तोपर्यंत 
सभा बांधायचे कॉम, इतर सवे ' नंवकर्माप्रमाणे,* 
सबंध गण करी. ते वेदोक्त “ गणकमं * होते. यण- 
वर्गसमाज बनल्यानंतर ते ' दासकरमे ” झाले, अद्या 
दासंकर्माने बांधलेल्या सभेत युधिष्ठिरोचा राजंसु्य 
यज्ञ झाला. .हा राजसूय वरगगपूवे समाजाचा नसून 
वर्गसमांजाचा असल्यांने तो “ दिग्विजयानंतर होत 
होता. तो म्हणूनच केवळ राजषींचा 'गणोत्सव 
नव्हता, तर जरासंधाच्या वघादहवारे सम्राटाचा 
विजयोत्सव होता. 

राजसुयात अभिषिक्त राजाने सारवलेल्या नमि- 
नीव्रर स्फ्य. नावाच्या . काकडी खडूंगाने चीपटाची 
आकुती काढून त्यावर प्राच फासे' ठेवायचा विधी 
आहे. मूळ वरुणसवात यावेळी अभिषिक्त. .राष्ट्री 
देवी, चौप्रटरूपी राष्ट्रयणभमीचे आअक्षफाद्यांच्या 
साहाय्याने गणकुलात समान वाटप करी. ४.३८ या 
अशुर्ववेदीय सुकतात राष्ट्रीदेवी गणसभेत नृत्यणान 
करीत ग्लहपात्रात-यअणकुलांइतके अक्ष खळखळवीत 
फिरताना व प्रत्येक कुल्मुख्याली त्याच्या कुलाच्या 
वाट्याला येणारा अक्ष काढायला देताना दाखवं- 
लेली आहे. चोपटाच्या प्रत्येक घरावर वेगवेगळी 
चित्रे . काढलेली. असत. कुलवृद्धाने बाणाचे. चित्र 
काढल्रेला अक्ष काढला, क्री ते चित्र असलेले चौपटा- 
वरचे कुलक्षेत्र त्याचे. चौपट म्हणजे. मुळात राष्ट्र- 
गणभूमीचा नकाह्या. रांजसूय यज्ञात खांडवप्रस्याची 
व खांडववनाची भूमी वाटायचे काम मात्र धर्मराज 
युधिष्ठिराने केले 


__ & सभावास्तूचा विकास इराणी यिमेच्या ( यम ) अकमंत्रजांपासूंन विहठारांपर्यंत कसा झाला 
याचे विवरण माझ्या ग्रंथ करती. या विहारवास्तूवरून ह्रप्पा-मोहोंजोदारोच्या महावास्तूंची पुनरेचना 


केली पाहिजे 


शश 


" "पणे. इंद्रपरस्थे जेव्हां द्रोपदीशासिंत होते, तेव्हा हे 
कोरम अथोर्तचे ती करीत होती. द्रौपदी (वो संव 
रौष्ट्रीदेंवीं)' हे कोम ज्यां पद्धतीने करीं त्यांतच 
द्रौपदी वस्त्रहेरेणांची विभीषिका दडलेली आहे. 
: जय "''नावोरच्या. मूळे “इतिहासात असलेला हा 
प्रसंग 'भॉगेक्सॅस्करणांमध्ये गाळला. गेळा. महिषी 
द्रॉपदो इंदरप्रस्थांच्या' काष्ठंसभेत ग्ल्ह खंळंखळवीते, 
राष्ट्रभूत अंप्सरादिकांची. सुकते गात, नग्न नृत्य 
करीत, 'कुलवृद्धांना अक्ष कॉढायंला देतं, फिरे ! 
- "आय गणमाता' नित्र्टंतीला .५०७४.८. ही अथर्व- 
वेदीय त्हंचा “ नंग्तीं म्हणते. नेक्ंती दुर्गेला वा 
वाकआम्भूणींला,ऐतरेय ब्राह्मणं महानेंग्नी 'म्हणते.? 
अथवेवेदींय विंवोहसूकतांची १४-१:३६ ही 'त्रक्वंचा 
सुर्या . सावित्रीला" मंहानर्नी' म्हणते.  नित्रटंतीची 
शेवटची अनायं वंशजा उषा इचे १.१२४.७ हे 
च्रदुंग्वेदीय सुकत जें वर्णन करते त्यावरून संहयाला 
जाया उरतनांही“ । ऱ 
अंस्राता इव पुंस एति प्रतीची 
ग्र्तादग्‌ हव सनये घनांनाम 1 
“ज्ञाया इंब पत्य्‌ उंदाती सुचासा 
उषा हँत्रा देव नि रिणीते अप्स: ” ॥. 
[ (्रणमांता म्हणून) नात्यां ( च्या बंधना- ) 
पासून मुक्‍त अंसलेंली उंषां चौपटाच्या (वं अक्षांच्या) 
साहाय्याने गेणघनाचे वाटप. करायंला गेणसदस्यां- 
संभोर अवतरण होतं आहे. नदूनथटूंन पतीला 
कामोत्सुक करणाऱ्या पत्नीप्रेमांणे सुहास्यवदना उषा 
आपले दारीर अनावृत करीत आहे. |“. 
' ' रांजंसूय यंजोनंतर मॅयर्संभा पहाणाऱ्या कौरवांच्या 
कॅजितीचा आनंद भीमांदी पांडवांनी व॑ फिकरांनी 
इंपभोगळा. भाऊबंदकीची आंग भडकून उठली 
राजसुयांने पतिसत्ताक . महिषी झालेली द्रौपदी 
थक्षांची सांगतां करणार्‍या अवभुथ स्नानाच्या ओल्या 
केसांनी व एकवस्त्रा (विटांळशी) अवस्थेत द्यूत 
खेळायला मिघालेल्या युधिष्ठिराबरोबर हस्तिना- 
पुराळीं गेळी. वगा 
ज्या अक्षपटलाने राजसुयात युधिष्ठिराने पांडव- 
गणाच्या जनपदिनांमध्ये 4- गणभूमीचे फेरवाटप 
केळे .होते व. किकर दासांच्या विरोधात जनंपदि- 


नै" जंनपदाचे द्विज दासस्वाभी, 


-नॅबेभारत 


जुले, १९७९, 


नांचीं-सेंमानतां टिंकवंली होती, त्यानेच पांडव व 


कौरव ऐकमेकांची राज्ये वं स्वातंत्र्य जिंकण्यासाठी 


कुरुसंभेत बसलें. युधिष्ठिर जिंकला असंता; तंर 
त्यांने कौरवांना दांस जरी 'केले .नसंत, तरी तो 
कोरवांचे “ राज्य सराष्ट्र ? जिकण्यासांठी बूताला 
बसला हे त्याने. नंतर वनवासात कबूल केले. 


__ नियतकालिक गणोत्सवांला- मंग तो' यज्ञ असो 


जनंपदिन्‌ विक्रेते .आपंभापल्या दासदासींची.. मोठ- 
मोठ्याने ओरडून गुणवर्णन करीत. य॒धिष्ठिराने असे 
गुणवर्णन करीत एकेक भाऊ पणाळा लावला आणि 
शेवटी द्रौपदीला पणाला.लावताना तर त्याची प्रतिभा 
दुथडी भरून वाहू लागली,” आणि मग.. द्रौपदीच्या 
ज्या केशसंभाराचे- * नीलकुंचितकेद्षी, दीर्घकेझी-' 
इ० वर्णन युधिष्ठिराने केळे होते, तेच केस धरून 
तिला ओढत दु्यासन कुरुसभेत घेऊन आला.*' 
त्यावेळी तिची बाजू केवळ शूद्रदास. विदुराने 
घेतली”. न 
“न हि वासोत्बम्‌ आपल्षा कृष्णा भंवितुंभ अहुति । 
अनौक्वोन हि राज्ञा एषा पणे न्यस्ता इति मे मति: | 
[“ कृष्णा द्वासीत्वाला प्राप्त होऊ ककत. नाही. 
कारण स्वतःचे स्वातंत्र्य गमावलेल्या राजाने तिला 
पणाळा लावली, असे माझे मत आहे. 7] 
_ सातूवंशक दासप्रथेत पती आधी. गुलाम झाल्या- ' 
नंतर पत्नीला तिच्या संमतीशिवाय पणाळा लावू 
शकत नसे." द्रोपदरीने कुरूंच्या गणवुद्धांना धर्माचा 
प्रश्‍न विचारला. विधुरजातक कुरुसभेळा धम्मसभा 
म्हणते. सभा व समिति ( परिषद ) या संस्था 
स्त्रियांनी निमिल्या आणि त्याच मंत्रणा करून धर्म 
सांगू शकत असतं, असे अथववेदीय विराट्‌ सूक्ताच्या 
८.१०.१.५-१० या कच्चा सांगतांत; आता त्या 
विराटूची हीं वंशजा दाती बंभूंन केवळ पुरुषांच्या 
बनलेल्या सभेली धर्माचा प्रश्‍न विचारीत होती. 
गरणधर्माचे सर्वश्रेष्ठ ज्ञाते भीष्म नातसुननेळा “ धर्म 
दुबंलांचा नसतो, बल्वानांचाच असतो, ” असे 


रृष्णा दोषदी १३ 


-सोंगूंन :पुढे म्हणालि-':“ पंती दास! झाला तरी 
स्वेपत्नींवरंचा त्याचा अधिकार यंथापूर्वे रहांतो. ” 
मंहिंषीः म्हणून ती पतीची दासी होती आणि आओतो' 
दासांची“पत्नी' म्हणून . ती दासाची दासी कज्ञाली ! 
ज्या: असुरराज वृषपर्व्याच्या. सभेबरहुकूम पांडवाची 
सभा बांधळी- गेली होती, त्याच्या .दासी .क्षालेल्या 
कन्येने, शमिष्ठेने, तिच्या स्वामिनीच्या. स्वामीला, 
'सजषि :ययातीला, हाच समय सांगितलेला होता. " 

- आणि येथेच भीम व अजून यांच्या खर्‍या 
साभाजिक' भूमिका स्पष्ट होतात. द्रौपदीची विटंबना 
पाहुन, ज्पाला त्याने.पांडवांच्या प्राणांचा प्रभु म्हटले, 
४५-त्या. युधिष्ठिराचे द्रोपंदीला . पणांला 'लावंणांरे 
हात जाळण्यासाठी अग्ती आणायची तो सहृदेवांला 


आज्ञा करतो. * पत्तीच काय पण स्वतःच्या बंधकी-. 


सारख्या ' ,अधमतम दासीलाही पणाला लावणे 
गहेणीय . असल्याचे तो युधिष्ठिराला खडसावतो. 
अगोदरच्या, ब- यानंतरच्या वनवासात , पांडवांचा 
आधार भीम राहिला आणि प्रत्येक -विटंबनेच्या व्र 
आपत्तीच्या वेळी.द्रीपदीचे डोळे परित्राणाथे भीमाकडे 
बरळत राहिले; तिला सर्वात. प्रिय असलेल्या अर्जूना- 
कडे नाही. स्त्रीचे जीवनाघार च प्रेमाघार या 
विरोघांची'एकपतिकतेत जी.फारकत झाली त्या 
. विरोधाच्या एकजुटीचा प्रादुर्भाव आपल्याळा 
ब्रंहुपतिकतेत झाळेळा दिसतो. | 
_ पुरषसत्तेचा काळं अस्चंबलाचा होता, धनुर्धारी 
र॒थींचा होता. म्हणून रणांगणावर पांडवांचा आंधार 
अर्जून द्वोता. बनवांसात पॉडवांचा आधार भीम व 
हिंडिंबेपॉसून क्षालेला पुत्र राक्षसराज घटोत्कच 
असायचे कारण स्त्रीसंत्तेचां व प्राकूमातूवंशकतेचा 
काळ शरीरंबलोचा होतां, शेरी खबेलावर आधारलेल्या 
गंदेसारख्या शस्त्रबळरचा होता. तरीही अंतिम 
गंदायुद्धांत कृष्णे भीमाला बली म्हणंती व दुर्योधनाला 
कृती, आणि त्यायांनें युद्ध झाल्यास दुर्योधनच जिंकेल, 
अंसे तो अर्जुतांला बंजोवतो.* म्हणजे, त्या काळात 
सर्वात पुढारलेल्या पुर॑षसत्तेचा, अराजक संधगणाचा, 
नेता छुंष्ण पांडवांचे मार्गदर्शन करायला नसती, तर 
स्त्रीप्राघांत्याचा' प्रतिनिधी भीम पुरुषसत्ताक राज- 
क्षतेच्या प्रतिनिधीकडून, दुर्योधनाकडून, मारला 
गेला असता, 


_ आणि मग दास झालेल्या भीमाचा संताप 
थिंजल्यानतर कण द्रोपदीचे एकमेव चस्व फेडायची 
दुःशासंनाला आज्ञा करतो.“ द्रौपदीच्या वस्न- 
हरणाचा' निर्देश: सभापर्वानंतर कोठेही न आल्याने 
सभांपर्वीतला' हॉ प्रसंग प्रक्षिप्त असल्याचे म्हंटछे 
जातेः करणें वरील आज्ञा देण्याआधी म्हणतो की, 
स्त्रियांना एकच पत्ती विहित असल्यानें व॑ द्रौपदी 
अनेकॅवगशा असल्याने ती अघधमतम बंधकी दासी 
आहे, आणि म्हणून तिला सभेत एकवस्त्रात आणले 
कांय किंवा विवस्त्र आणले काय, सारखेच आहे.* 
कौरवंपांडवांचे मांधूनिक - उच्चजातीय वंज दासी 
द्रौपदीच्या आधुनिक वंशजा असलेल्या हरिजन- 
आदिवासी स्त्रियांची गावातून नग्न धिंड काढतात. 
हें जेवढे प्रक्षिप्त आहे, तेवढेच दोपदीचे वस्त्रहरण 
प्रक्षिप्त आहे. प्रक्षिप्त. आहे “ परमेइवर ? कृष्णाने 
तिलॉ अक्षय वस्त्रपुरवठा करणे ! “.. 

द्रौपदीचे वस्त्रहरण हा पुरुषसत्ताक कौरवांचा 
स्त्रीप्रधान पांडवांवर सुड होता. नियतकालिक यज्ञात 
नर॒नपणे नतेनगायतत करीत अक्षपटलाद्वारे गंणभूमीचे 
फेरवाटप करणार्‍या देवी द्रौपदीला बंधको द्रौपंदी 
म्हणून नग्न करायचा हा सुड होता. आणि म्हणूनच 
बंनंवासाला निघालेल्या पांडवापुढे, विशेषत: द्रोपदी- 
पुढे, “ गौ:, गौ: ” - असे ओरडत दुःशासन 
नाचला.“ गो चा अर्थ जसा गाय होतो, तसा भूमा- 
ताही होतो. भूमातेची प्रतिनिधी असलेल्या देवी 
ब्रौपंदीला “ भूमाता ' असे हिणंवीत, तिच्या मासिक 
नग्न- नृत्याचे बेशरम (नग्न ? ) विडंबन करीत, तो 
नाचला ! 

मुक्तकेश्ी $ विटाळाच्या रक्ताने भरलेळे एकभेव 
वस्त्र नेसलेली मुक्‍तकेशी द्रोपदी रडत वंनदासांची वाट 
चालतानां म्हणाली- “ ज्यांच्यामुळे आम्हाळा ही 
दा आली त्यांच्या स्त्रिया आजपासून चौदाव्या 
वर्षी हृतपती, हतपुत्र, हतबंधुबांधव, वस्त्रे 
(विटाळाच्या) रक्ताने भरलेल्या व मुक्‍तकेव्या अशा 
जलांजलीं देऊन हस्तिनांपुराकडे परततील.“ 

तेरा वर्षे द्रौपदी सूडाने धगघगंत जगली, पण 
तिच्या प्रतिशोधाचे उद्दिष्ट कौरवांचे कंदत करून 
राज्य परत मिळवणे एवढेच नव्हते. इंद्रभ्रस्थाच्या 
तिच्या क्यासंनांत ती माता. झाडेली होती- पाच 


१४ 


पतींपासुन पाच पुत्रांची. म्हणून कुरुसभेत धृतराष्ट्राने 
तिला जेव्हा वर मांगायला सांगितला, तेव्हा तिने 
प्रथम केवळ युधिष्ठिराची अदासता मागितली. का? 
तिने कारण सांगितले की, युधिष्ठिरापासुन तिला 
झालेल्या प्रतिविध्याला कोणी दासपुत्र म्हणू नये ! 
महिषीला राजषि-पतीपासुन झालेला पुत्र म्हणून 
राज्याचा उत्तराधिकारी असलेल्या प्रतिविध्याचे 
ममत्व द्रौपदीच्या जीवनाचे प्रधान उद्दिष्ट बनलेले 
येथे स्पष्टपणे दिसते. त्याला प्रतिस्पर्धी असु नये 
म्हणूनही द्रोपदी सुभद्रेच्या आगमनाविरुद्ध रडली, 
कढली. पण सुभद्रा साधी सवत नव्हती, तर कुंतीच्या 
भावाची मुलगी होती व कृष्णाची बहीण. अर्जुनाचे 
मामेबहिणीशीं लग्न हा स्त्रीसत्ताक विवाहाला 
नकार होता आणि या पुरुषसत्ताक विवाहाच्या 
फलश्रुतीतून द्रोपदीशी झालेल्या स्त्रीप्रधान 
विवाहाच्या फलश्रुतीला पूर्ण नकार देता येणार 
होता'. म्हणूनही अभिमन्यु सर्वे पांडवांचा लाडका 
होता ! प्रतिविध्याचा उत्तराधिकार जोपासत 
असताना या उत्तराधिकारावर प्रिय व्यक्‍तींकडूनच 
येत असलेली आच तिला असहायपणे पहावी लागत 
होती ! 


बारा वर्षांचा पांडवांचा वनवास विवाहपूववे 
वनवासापेक्षा पूर्ण वेगळा होता. पहिला स्त्री- 
सत्ताक होता, हा पुरुषसत्ताक. अशा वनवासाची 
सांगता करणारा अज्ञातवास दासजीवनाने होणे 
स्वाभाविक होते. द्रोपदीने विराटनगरीत प्रवेश, 
विराटमहिषी सुदेष्णेकडे सैरंधरीपेशाची दासी 
म्हणून रहायला केला- पुनरच अतिमलीन एकमेव 
वस्त्र ल्यालेली व मुक्‍तकेशी. वैदर्भी दमयंती चेदींच्या 
राजमातेकडे सैरंध्री दासी म्हणून राहिली तेव्हा तर 
ती अधेवस्त्रा होती, केवळ कमरेला पंचासारखे 
वस्त्र असलेली. महावनात ती महासार्थाच्या नज- 
रेला अशाच अवस्थेत पडली" 


'*उन्मत्तरूपा शोकार्ता तथा वस्त्रार्ध-संवृता । 
कु्ञा विवर्णा मलिना पांसुध्वस्त-शिरोरुहा ॥? 


[ उन्मत्तरूपा, शोकार्ता, वस्त्राधैसतंवृता, कशा, 
विवर्णा, मलिना व मुक्‍त केशसंभार धुळीने भरलेला 
अशी ( ती त्या महासार्थात शिरली ) ] 


नवभारत 


जुले, १९७९ 


महासार्थ तिला देवता समजला. यावरूनही मातु- 
देवता नग्न व मुक्‍तकेशी रूपातच कल्पिली जात 
असे, हे स्पष्ट होते. आणि अश्या अवस्थेतच मातृ- 
देवतेच्या मानवी मुली दास्पजीवन कंठीत असत, 


आचारी भीमाने मत्स्यांच्या ब्रह्मोत्सवात महा- 
मल्ल जीमूताचा वध केल्यानंतर त्याच्याशी मल्ल- 
युद्ध करायला कोणीही न उरल्याने विराटाच्या 
अंत.पुरात स्त्रियांच्या रंजनासाठी त्याला सिह- 
वाघांशी युद्ध करावे लागू लागले. बृहन्नडा अर्जुन 
स्त्रीवेशात नृत्यगीताने अंतःपुराचे मनोरंजन करू 
लागला. अश्या प्रकारे दास्यकर्म करीत जगणाऱ्या 


पाच पतींकडे पाहात उसासे सोडत ती जीवन 
कंठू लागली.“ 


- “शंद्रोपदीसाठी पागल झालेल्या राजणशालक' कीचकाने 


तिचा पाठलाग करीत येऊन विराटसभेत तिचे केस 
हिसडून तिला खाली पाडले व लत्ताप्रहार केला.“ 
विराट तिचे रक्षण करू शकला नाही. विराट शब्द 
विराट्चे पुल्लिंगी रूप आहे. विराट्‌ म्हणजे राष्ट्री- 
देवी. म्हणजे मत्स्यांचा गण आठवणीत स्त्रीराज्य 
होता. विराट्‌ पद विराट होण्यातुन तो मातृवंशक 
राजषिशासित झाला होता. विराटमहिषी सुदेष्णा 
ही मातृवंशक केकयांची कन्या. अज्ञा मातृवंशक 
राजकात द्रौपदीची पुन्हा विटंबना झाली. या 
विटंबनेचा सुड म्हणून तिने कीचकाचा वध करायची 


सुदवेषी भीमाकडे मागणी केली. भी 
तेचे माने ती पुरी 


अज्ञातवासाची परिसमाप्ती पांडवांनी विराटाला 
त्रिगतेकोरवांच्या आक्रमणापासून परित्राण देऊन 
झाली, आणि पांडव व द्रौपदी खर्‍या स्वरूपात 
विराटसभेत प्रकटले, तेंव्हा त्यांच्यासह विराट 
उद्गारला-- “ दिष्ट्या. दिष्ट्या! 7 “ दैवयोगानेच 
वनवास सुखरूप झाला, दैवयोगानेच अज्ञातवास 
श्रूना अज्ञात राहून पार पडला, ” असे म्हणून 
विराटाने आपली कन्या उत्तरा अर्जुनाला प: 
केळी. पण अर्जुनाने तिचा सुन म्हणून स्वीकार 
केला.“ द्रौपदीपासून त्याला झालेल्या श्रुतकीति 
मुलासाठी नाही, तर सौभद्र अभिमन्यूसाठी पदि 
विध्याविरोधी अभिमन्यूच्या पारड्यात म्‌त््यां ही 
झालेल्या या संबंधाची भर पडली ! पो 


कृष्णा द्वोपंदी 


पांडवांनी कृष्णाला शिष्टाईसाठी पाठवताना 
इंद्रप्रस्थ राज्याऐवजी पाच गावांवर संधी करायची 
तयारी दर्शवली. मग कृष्णा आपल्या केशाग्रांपर्यंत 
मूद, कुरळा, सुदर्शन, सवे गंधांचा अधिवास व 
महानागाच्या कांतीने तळपणारा काळाभोर 
केशसंभार डाव्या हातात घेऊन कृष्णाजवळ 
आली आणि अश्रुपूर्ण नेत्रांनी त्याला म्हणाली- 
“ पुंडरीकाक्षा ! संधी करताना दुःशासनाने हिसड- 
लेल्या या केसांची आठवण ठेव, मधुसूदना ! 
भीमार्जुन जर संधीला हृपापले असतील, तर माझा 
वृद्ध पिता त्याच्या महारथी पुत्रांसह आणि माझे 
महावीर पाच पुत्र अभिमन्यूच्या नेतृत्वाखाली 
कौरवांशी लढतील. माझे केस हिसडणारा दुःशास- 
नाचा हात तुटून धुळीत पडलेला जेव्हा मी पाहीन 
तेव्हाच माझ्या हृदयाला झ्ांती मिळेल ! ”“ 
शिष्टाई विफल झाल्यानंतर हस्तिनापुराहून परत- 
णाऱ्या कृष्णाला कुंतीने पांडवांसाठी संदेश दिला- 
“* ज्याच्यासाठी क्षत्रिपा पुत्र प्रसवते, त्याचे सार्थक 
करायचा काळ आला आहे! ” “ 


वनपर्वात द्रौपदी बाहँस्पत्यमंताचा पुरस्कार 
करताना दिसते.“ जडातुन चैतन्य ज्याप्रमाणे 
अनेक कारणांच्या संयोगातुन जन्माला येते, 
त्याप्रमाणे अनेक भावांच्या समवायाने कमंसिद्धी 
होते, असे युधिष्ठाराला कर्मसिद्धीसाठी प्रोत्साहित 
करताना ती सांगते.” पण राजपाटापासून वनवासा- 
पर्यंत, महिषीपासुन दासीपर्यंत असे जीवनातले 
औत्पातिक बदल कशाने होतात ? तत्कालीन 
युगमतानुसार मानवी जीवन देवाधीन असून प्रजा 
कळसूत्री बाहुल्यांप्रमाणे देवप्रेरित असल्याचे मानले 
जात होते. ईइवर हा शब्द दासस्वामींसाठीही 
प्रयुक्त होत असल्याने दासप्रथाक समाजांच्या या ईइव- 
रांनी आपल्या समष्टीच्या पारमार्थिक प्रक्षेपणात दैव- 
रूपी ईश्वराची कल्पना करणे स्वाभाविक होते. पण 
द्रौपदी या ईश्वरावर निरीश्वरवादी आक्षेप घेते-" 


€ सम्प्रयोज्य वियोज्य अयं कामकारकर: प्रभुः । 
कोडते भगवान्‌ भूतेर्‌ बाल: क्रोडनकर्‌ इव ॥ 

न मातृपितुवद्‌ राजन्‌ धाता भूतेषु वतंते । 
रोषाद्‌ इव प्रवृत्तो$्यं यया अमरम्‌ इतरो जनः ॥ 


१५ 


तव इमाम्‌ आपदं दृष्ट्वा समृद्धि च सुयोधने । 
धातारं गहुंये पाथे विषमं यो$नपश्यति | 

[“ स्वतःच्या लहरीनुसार वागणारा हा प्रभू 
संयोग व. वियोग. करून वालक जसे खेळण्यांशी 
खेळते, तसा हा भगवान भूतमात्रांशी खेळतो. 
राजन्‌ ! विधाता भूतमात्रांशी मातापित्याप्रमाणे 
वागत नाही, तर प्राकृत जनांप्रमाणे जणू रागाने 
प्रवृत्त .होऊन वागतो. पार्था ! तुझी आपत्ती व 
सुयोधनाची समृद्धी पाहून अशी विषमता करणाऱ्या 
विधात्याला मी दोष देते! ] 

करम जर कर्त्याचे अनृगमन करीत असेल आणि 
कर्ताकरविता जर ईरवरच असेल, तर कर्माच्या 
पापांची खरी जबाबदारी ईइवरावरच पडते, असे 
प्रतिपादून ती पुढे म्हणते कौ, जर कर्ताकरविता 
ईश्वर नसेल, तर जग बलवानांचेच आहे आणि 
दुबेलांची कीवच केली पाहिजे ? * 

भीमासारखा महाबलीसुद्धा नहुष अजगराने 
विळखे घालून हतबल केला गेल्यानंतर- “ दैवच 
सवेश्रेष्ठ आहे, पुरुषार्थ निरर्थक आहे ”- असे 
हताशपणे म्हणतो. * पण द्रोपदी मात्र तस्व- 
ज्ञानात ब जीवनात पुरुषार्थाचा पुरस्कार 
करीत पुरःसर पुरुषसत्तेत जगली. 

युद्धात भीमाने दुःशासनाचा तिचे केस हिसड- 
णारा व विवस्त्र करणारा हात उपटून धुळीत 
फेकला. दुर्योधनाने कुरुसभेत तिला बसवण्यासाठी 
उघडी केलेली मांडी भीमाने गदेने फोडून महा- 
भारतीय युद्ध संपवले. पण विजयाच्या रात्री अशव- 
त्याम्याने पांडवांचे झोपलेले युद्धशिबिर कापून 
काढले. पंचाल कथामात्र उरले. मत्स्य निःशेष झाले. 
पण उत्तरेच्या. कुशीत वीरगती प्राप्त झालेल्या सौभ- 
द्रेय अभिमन्यूचा अंकूर राहिला. पुनश्च महिषी 
झालेल्या कृ6्णा द्रौपदीचे पाची पुत्र विजयाच्या 
रात्री मारले जाऊन तिचा वंक्ष बुडाला ! * पुनश्च 
मुक्‍तकेशी झालेली द्रोपदी धाय मोकलून जेव्हा 
द्रौपदेथांच्या शवांवर पडली, तेव्हा ' जय ' नावाचा 
इतिहास रचणारे व्यास म्ह्णतात- 

जयो$यम्‌ अजयकारो जयस्‌ तस्मात्‌ पराजय: ॥। 

[ हा जय अजयकारी झाला; म्हणून जय 
म्हणजेच पराजय ! ] 


शद 
टी 

सदभ- 

( १) दुर्गा भागवत, व्यासपर्व, पा. १२२. 

(२) इरावती कर्वे युगान्त, पा. १०६-१०७. 

(३ ) शरद पाटील,' वर्णाचा यक्षप्रन, ' स्वतंत्र 
भारत, दिवाळी १९७६. 

(४ ) स्वतंत्र भारत, १३-१२-७६. 

(५) नरहर क्ूरुंदकर, मागोवा, पा. २५९-२६१. 

(६) वि. का. राजवाडे, भारतीय विवाहसंस्थेचा 
इतिहास, पा. २०-२१. 

(७ ) राम मनोहर लोहिया, ललित लेणी, 
पा. १८, ७६, ८६. 

(८) उक्त, पा, ७०-७१. 

(९) उक्त पा. ४८, ७०. 

(१०) उक्त, पा. ७८. 

(११) उक्त, पा: ५७, ७०. ७४. 

(१२) उक्त, पा. ७७. 

(१३) उक्त पा. ६४-६५. रावसाहेब कसबे, 
झोत, पा० १६-१७. 

(१४) देवराज चानना, स्लेव्हरी इन एन्शंट इंडिया; 
११९, १२३. 

(१५) महाभारत, ४, ६, ४, ७. 

(१६) हरिवंश, विष्णुपर्वे, २. ४०; ३. ११, २३ 

(१७) वि. का. राजवाडे, उक्त, पा. १९. 

(१८) इरावती कर्वे, उक्त पा, १०३ 

(१९) उक्त. 

(२०) महाभारत, १. १७०. 

(२१) उक्त, १. १६६, ३६, ५१ 

(२२) उक्त, २. ३१. २२-२३, 

(२३) भदन्त आनन्द कोसल्यायन, जातक, 
चतुर्थ खण्ड, पा, ४२४-४३५. 

(२४) रामायण, १. ४८. १६. 

(२५) द सेक्रेड बुक्स ऑफ द इंस्ट, खंड २५, 
पा. २३५. 


(२६) महाभारत, ४. ६. १०. 
(२७ ) उक्त, १. १५४. ११. 
(२८) उक्त, १. १५४.१९-२१. 
(२९ ) दा. ध. कोसंबी, मिथ अण्ड रिअलिटी, 
पा. ५०, 
(३०) भदन्त आनंद कौसल्यायन, उक्त, पा, ३२५, 


नवभारत 


जुले, १९७९ 


(३१) वि. का. राजवाडे, उक्त, पा. ३१. 

(३२) उक्त, पा. ३२. 

(३३) सिद्धेशवरशास्त्री चित्राव, अथवंवेदाचे 

(३४) कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय संहिता, २.३.८.३. 
मराठी भाषांतर, पा. १५१, 

(३५) महाभारत, १, १५४. ५-१५. 

(३६) इरावती कर्वे, किनशिप ऑगेनायकज्षेशन 

(३७) महाभारत, १.१५६.५-६. 
इन इंडिया, पा. २९५. 

(३८) उक्त, १.१९१.५-६. 

(३९) उक्त, १.१९४.२५. 

(४०) उक्त, ३.२४९.२२-२३. 

(४१) उक्त, १.१७०-१७२. 

(४२) उक्त, १.९४.३०-४८, 

(४३) उक्त, २.३१.२७-५९. 

(४४) शरद पाटील, ' दासशूद्रांची गुलामगिरी, ' 
प्रकरण ३ : ' कुलटा ते गणिका, 
नवभारत, एप्रिल १९७५. 

(४५) महाभारत, १.१७१.२०-२६. 

(४६) उक्त, १.१६९.७९-८०. 

(४७) उक्त, १.१८२.२. 

(४८) उक्त, १.१८२.९ 

(४९) उक्त, ३.२३३.५०-६६. 

(५०) दा. ध. कोसंबी, उक्त, पा. ५१. 

(५१) महाभारत, २.५.७८. 

(५२) उक्त, २.१०१.४५ण. 

(५३) हरिश, उक्त, ४६.३०-५३, 

(५४) महाभारत, १.२२२.७. 

(५५) उक्त, २.९.८. 

(५६) भदन्त आनन्द कौसल्यायन, उक्त, षष्ठ 
खण्ड, पा. २९४, ३०४, ३०५,३ ०७. 

(५७) उक्त, पा. ३६६. 

(५८) महाभारत, १.२२६.८. 

(५९) उक्त, १.१११,.२८-३१, 

(६०) उक्त, १,१०६. 

(६१) उक्त, १.२२०.१९-२३. 

(६२) उक्त, १.२२०.२४. 

(६३) वेदिक इंडेक्स, खंड १, पा. ४८प्‌ 


(६४) पां. वा. काणे, हिस्ट्री ऑफ धमंशास्त्र, 


खंड २, भाग १, पा. ५५४-५५६. 
(६५) महाभारत, ५.१४९.१६-२६. 
(६६) उक्त, ३.२९४.७-८. 
(६७) ऐतरेय ब्राह्मण, १.२७. 
(६८) दा. ध. कोसंबी, उक्त, पा. ६२. 
(६९) महाभारत, ३.३४, ३. 
(७०) उक्त, २.६५.३३-३९. 
(७१) उक्त, २.६७.२१, ३१. 
(७२) उक्त, २.६६.४. 
(७३) सी. एडवडंस्‌, दि हम्मुराबी कोड, 
पा. ५०-५१. 
(७४) महाभारत, १.८२.२२. 
(७५) उक्त, २.७०.१२-१३. 
(७६) उक्त, २.६८.१-६. 
(७७) उक्त, ९.५८.३-४. 
(७८) उक्त, २.६८,१३८. 
(७९) उक्त, २.३८.३६. 


्् ढी ळर: रवर किर तीक ०2०08७ 


र “प्राज्ञ ' प्रकाशन : 


कृष्णा द्रौपदी १७ 


(८०) उक्त, २.७७.१९. 
(८१) उक्त, २.८०.१९-२१. 
(८२) उक्त, ३.६४.११५. 
(८३) उक्त, ४.१३.४१-४५, 
(८४) उक्त, ४.१६.१०. 
(८५) उक्त, ४.२२. 

(८६) उक्त, ४.७१.२९-३६. 
(८७) उक्त, ५.८२.३३-३९. 
(८८) महाभारत, ५.१२३७.१०. 
(८९) उक्त, ३.३२.६०-६२. 
(९०) उक्त, ३.३२.५१. 
(९१) उक्त, ३.३०.२१-२९. 
(९२) उक्त, ३.२३०.३७-३८, ४०, 
(९३) उक्त, ३.३०-४२-४३. 
(९४) उक्त, ३.१७९.२७, 
(९५) उक्त, १०.८.११-६२. 
(९६) उक्त, १०.१०.१२. 


२७ चि 

री. ज्ञानदेव चिकन 

र्क? संपादक : र > 
भर डॉ० बसंत स० जोशी ० 
ह प्रस्तावना : क 
त तकंतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी ४ 
द मृल्य वीस रुपये. दी 
प्र लिहा : झू 
जु चिटणीस, प्राक्ञ पाठशाळामंडळ, बाई, > 
"च्य य्याय्यार्यळऱ्याय्का ण्या प्या ्याच्यःय्या कण्या य्य, 


त. भा. ३ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


ह आर्‌ 1 


आइन्स्टाइन यांचे धमोविषयक विचार : 


आइन्स्टाइन ह्यांच्या धर्मविषयक विचारांचे 
काही विवेचन करणे आणि त्यांतून उद्‌भवणाऱ्या 
कित्येक समस्यांचा निदेश करणे हा ह्या लेखाचा 
उद्देश आहे. आइन्स्टाइन ह्यांनी धर्माविषयी मांड- 
लेल्या विचारांना असाधारण महत्त्व आहे. कारण 
ते ज्याप्रमाणे एक महान्‌, प्रतिभावंत वैज्ञानिक 
होते, विज्ञानाच्या इतिहासात त्यांच्या तोडीचे 
असे काही मूठभरच वैज्ञानिक असु शकतील- 
त्याचप्रमाणे ते गाढ धामिक प्रवृत्तीचे माणूस होते, 
युरोपिअन वैज्ञानिकांत सामान्यपणे आढळून येतो, 
नसा मानवी संस्कृतीच्या इतिहासाशी आणि त्याच्या 
अनेक अंगांशी त्यांचा चांगला परिचय होता. 
जीवनातील साध्या, महान्‌ सत्यांचे सरळ, साध्या 
शब्दात केलेले उच्चारण ज्यांच्या तोंडी शोभून 
दिसते, असे उच्चारण ज्यांना पेलते, अज्शा 
प्रेषितांच्या मालिकेत बसणारे भव्य, मूलोत्सृष्ट 
( ९101001181 ) असे त्यांचे व्यक्तिमत्त्व होते. 
अक्षया माणसाने धर्माविषयी मांडलेल्या विचारांना 
आजच्या भांबावलेल्या काळात विशेष महत्त्व आहे, 
हे उघड आहे. 

धामिक श्रद्धा, धामिक वृत्ती, धार्भिक अनुभव 
आणि भावना, आणि धामिक व्यवहार ह्यांचे 
मिळून मानवी जीवनाचे जे क्षेत्र बनते, त्याच्यामागे 
कोणत्या प्रेरणा असतात ? धर्माविषयी विचार 
करताना हा प्रश्‍न केंद्रस्थानी ठेवला पाहिजे, असे 
आइन्स्टाइन यांचे म्हणणे आहे. “ मानवजातीच्या 
सवे कृती आणि सर्व कल्पना ह्यांचे प्रयोजन म्हणजे 
माणसाला खोलपणे जाणवणाऱ्या गरजांचे समाधान 
करणे आणि वेदनांचा, दु:खांचा परिहार करणे, 
हे असते ... कोणताही मानवी प्रयत्न, कोणतीही 
मानवी निर्मिती घेतली आणि बाह्यात्कारी तिचे 


आपल्याला दिसणारे रूप कितीही उन्नत असले, 
तरी कोणतीतरी मानवी भावना, कोणतीतरी 
मानवी क्षुधा तिच्यामागे प्रेरकशक्‍्ती म्हणून असते ” 
(धर्म आणि विज्ञान, १९३०). आइन्स्टाइन यांच्या 
मते धर्मामागे कोणत्या इच्छा-आकांक्षांची, कोणत्या 
गरजांची आणि भावनांची प्रेरणा असते ? 


“आदिम मानव घेतला, तर त्याच्या धाभिक 
कल्पनांना आवाहून करणारी प्रमुख शक्‍ती म्हणजे 
भीती भुकेची, रानटी प्राण्यांची, आजारपणाची 
आणि मृत्यूची भीती. सामाजिक जीवनाच्या ह्य़ा 
अवस्थेत कार्यकारणसंबंधांचे आकलन सामान्यपणे 
क्षीण असते आणि म्हणून मानवी मन सर्वसाधारण- 
पणे आपल्यासारख्याच असलेल्या काल्पनिक व्यक्‍ती 
निर्माण करते आणि ह्या भयप्रद घटना ह्यांच्या 
इच्छांवर आणि कृतीवर अवलंबून असतात, असे 
मानते. मग पिढ्यान्‌पिढ्या चालत आलेल्या 
परंपरेप्रमाणे जी कृत्ये केली असता, ज्या आहुती, 
वली दिले असता ह्या व्यक्‍ती प्रसन्न होतात आणि 
माणसांविषयी अनुकूल भाव धारण करतात, असे 
मानण्यात येत असते. त्याप्रमाणे कृती करून माणसे 
त्यांना प्रसन्न करून घेण्याचा प्रयत्न करतात. ह्या 
अर्थाने मी ह्याला भीतीवर आधारलेला धर्म असे 
म्हणतो ” (कित्ता) . सामान्यपणे अज्ञा धर्मामध्ये 
एक उपाध्यायांची जात विकसित होते, देवता आणि 
माणसे ह्यांच्यामधील देवाणघेवाण ह्या उपाध्यायां- 
माफत होत असते आणि ह्या आधारावर ती स्वतःचे 
प्रभुत्व प्रस्थापित करते. अनेकदा ह्या पारलौकिक 
अधिकाराबरोबर ऐहिक सत्ताही-- म्हणजे राजकीय 
आणि आथिक सत्ताही- ह्या जातीच्या ठिकाणी 
एकवटलेली असते आणि पारलौकिक अधिकाराचे 
अधिष्ठान असल्यामुळे ह्या ऐहिक सत्तेला बळकटी 


आइन्स्टाइन यांचे 'घर्मविषयक विचार 


लाभलेली असते. कित्येकदा राजकीय सत्ताधाऱ्यांचा 
वर्ग आणि उपाध्यायांचा वग हे भिक्न असतात; पण 
आपापल्या हितासाठी ते एकमेकाशी संगनमत 
करतात. 


भीतीवर आधारलेल्या धर्मापेक्षा अधिक सुसंस्कृत 
स्वरूपाचा असलेला धर्मी सामाजिक प्रेरणांवर 
आधारलेला असतो. सामाजिक स्वास्थ्यासाठी आणि 
कल्याणासाठी समाजातील बहुसंख्य माणसांकडून 
नैतिक नियमांचे पालन होत रहाणे आवश्‍यक असते. 
कितीही थोर माणसे घेतली, तरी ती मत्ये असतात 
आणि स्खलनशील असतात. नैतिक नियमांचे 
प्रामाण्य, माणसांवरील त्यांचा अधिकार, त्यांची 
बंधनकारिता ही केवल (89105णप(8) असावी, 
सापेक्ष असु नये असे आपल्याला हवे असते. पण 
कितीही श्रेष्ठ अशा सामाजिक नेत्यांनी घालून 
दिलेल्या नैतिक नियमांच्या ठिकाणी अशा स्वरूपाचे 
केवल प्रामाण्य असू शकणार नाही, संकटांच्या प्रसंगी 
ज्याच्यावर विसंबून रहाता येईल, असा आधार 
व्यक्‍तीला आणि समूहाला लागतो. आईबाप किंवा 
समाजाचे महान्‌ नेते कायमचा आणि परिपूर्ण असा 
आधार देऊ शकत नाहीत. ह्या गरजांतून विशिष्ट 
समाजाचे किवा सर्वे मानवजातीचे भरणपोषण 
करणारा, नैतिक नियम घालून देणारा, त्यांना 
अनुसरून माणसांना शिक्षा करणारा किंवा बक्षीस 
देणारा कृपाळू, जगत्पालक (किंवा एखाद्या विशिष्ट 
समाजाचे पालन करणारा) ईदवर निर्माण झाला. ही 
ईशवराविषयीची सामाजिक आणि नंतिक कल्पना 
होय. 


भीतीच्या धर्मापासून नैतिक धर्माकडे माणसानी 
केलेली वाटचाल, ही मानवी संस्कृतीत झालेली 
महत्त्वाची प्रगती होती. मानवी संस्कृतीच्या इतिहा- 
सात जे महान्‌ धर्म विकसित झालेले आहेत- हिंदू, 
बौद्ध, जैन, ज्यू, स्थ्रिस्ती, इस्लाम, इ.- ते मुख्यत्वे- 
करून सामाजिक आणि नैतिक धर्म आहेत; पण हे 
धर्मही भीतीच्या भावनेपासून पूर्णपणे मुक्‍त आहेत, 
असे मानणे गैर ठरेल. “ सत्य गोष्ट अशी आहे, की 
ह्या सवे धर्मांमध्ये धर्माच्या ह्या दोन्ही ख्पांचा 
वेगवेगळ्या प्रमाणांत मिलाफ झालेला आहे; पण 
त्यांचा विशेष असा आहे, की सामाजिक जीवनाच्या 


१९ 


उच्चतर स्तरांवर नेतिक धर्म प्रभावशाली असतो ” 
( कित्ता). 

ह्या सर्वे धर्मप्रकारांचे एक समान वैशिष्ट्य 
असे, की त्यांच्यात देवाची किंवा ईश्‍वराची जी 
कल्पना अंतभूत असते, ती मानवरूपधारी (911111- 
781)0010110110 ) ईश्वराची कल्पना असते. 
ईश्वराने माणसाला स्वतःच्या प्रतिमेप्रमाणे घडविले, 
असे बायबलमधील एक वचन आहे. ह्या परिभाषेत 
बोलायचे, तर असे म्हूणता येईल, की ह्या सवे 
धर्मात ज्या स्वरूपाचा ईश्‍वर मानण्यात आला आहे, 
तो माणसाने स्वत:च्या प्रतिमेला अनुसरून घडविलेला 
ईश्वर आहे. 

पण आइन्स्टाइन यांच्या मते धर्माच्या ह्या खूपां- 
पलीकडे जाणारी अशी एक धार्मिक भावना माणसांत 
असते. “ज्या व्यक्‍तीला ह्या धमंभावनेचा स्प झालेला 
नसतो तिला तिचे स्वरूप स्पष्ट करून सांगणे 
अतिशय अवघड असते, विशेषतः मानवरूपधारी 
ईश्वराची संकल्पना ह्या भावनेशी निगडित नसल्या- 
मुळे हे काम अधिकच कठीण ठरते. ” 

“ (ही भावना ज्या व्यक्तीत जागृत असते ) 
तिला मानवी इच्छांची आणि उद्दिष्टांची व्यर्थता 
जश्यीी जाणवलेली असते, तशीच निसर्गात आणि 
मानवी विचारांच्या जगात व्यक्‍त होणाऱया व्यवस्थेची 
उदात्तता आणि अद्‌्भ्‌तताही जाणवलेली असते. 
अलग व्यक्‍ती म्हणून असलेले स्वतःचे अस्तित्व तिला 
एखाद्या तुरुंगासारखे भासते आणि विदवाचा एक 
अर्थपूर्णे सबंध म्हणून तिला अनुभव घ्यायचा असतो. 
ह्या वेशविक धामिक भावनेचा उदय मानवी विका- 
साच्या प्रारंभीच्या अवस्थेत झालेला आढळतो- उदा, 
डेव्हिडची स्तोत्रे ( 0881118 ) आणि (जुन्या 
करारातील ) प्रेषितांच्या वचनात त्याच्या गा 
आढळतात. बौद्ध धर्मात ही भावना अधिक प्रकर्षाने 
व्यक्‍त झाली आहे.... 

सर्वच युगांतील धामिक प्रवृत्तीच्या प्रतिभाशाली 
व्यक्तींच्या ठिकाणी ह्या स्वरूपाची धार्मिक भावना 
आढळून येते; ही भावना कोणत्याही बौद्धिक 
सिद्धांताचे किंवा मानवाच्या प्रतिमेला अनसरून 
संकल्पिलेल्या ईश्वराचे प्रतिपादन करीत नाही ; 
आणि म्हणून जिचे मध्यवर्ती सिद्धांत ह्या भावनेवर 
आधारलेले आहेत, अन्नी एखादी धमंसंस्था (चच) 


नरर 


'असु शकतं नाही. ह्या अत्युत्च स्वरूपाच्या धार्मिक 
भावनेने ज्यांची अंतःकरणे ओतप्रोत भेरठेली 
असतांत, अंशी माणसे प्रत्येक युगांतील.पाखंड्यां- 
मध्येच : आढळतात ओणि' ही माणसें त्यांच्या सम- 
कोलीनांकडून अनेकदा नोस्तिक म्हंणूंन ओळखली 
ग्रेंळी- ओहेतं आणि किंत्येकंदा संत म्हणूनही ओळ- 
' जर ह्या. वेश्‍विक धार्मिक  भावनेक्षी ईईंवरा- 
विषयीची कोणतीही निश्‍चित संकल्पना, कोणतेही 
निदचित धार्मिक सिंद्धांत निगडित असते नाहोतं, 
तर. तीं एका व्यक्तीपासून दुसऱ्या व्यॅक्‍तींकडे को 
संक्रांत होऊ शकते? माझ्या मताप्रमाणे, ह्या भाव- 
नेचे आवाहन ज्यांना होऊ शकंते, त्यांच्यात ती जागृत 
करणे आणि जिवंत ठेवणे, हे. कला -आणिं विज्ञान 
ह्यांचे सर्वात महत्त्वाचे कायं आहे ”-( कित्ता ). 
* तेव्हा, अंइन्स्ठाइन . जिला * वैश्विक धामिकं 
भावना * म्हणतात, तीं विदवाच्या एंका साक्षात्‌ 
दर्शनाशी निंगडिंत असठेली अल्ली भावना आहे. हे 
वस्तुजात, हा निसगं म्हणजे एक अथंपू्णे असां पूण 
आहे, असे त्याचे करण्यात. आलेले ग्रहण म्हणजे 
ह्या सर्वश्रेष्ठ धामिक अनुभवांचा गाभा. होय; आणिं 
हो अवधारणावर एक. भावंना आधारलेली. असते> 
आनंदमय विस्मयांची,' अतीव आदराची अक्षी ही 
भावनप असते. भाता सर्वेच घामिक . अनुभवांच्या 
बुडाशी. गूढवादी भावना, गूढवादी अनुभव असतो, 
असे अनेकदा म्हणण्यात येते आणि ह्या गूढवादी 
अनुभवांचे स्वख्प साधारणपणे पुढे दिल्याप्रमाणे स्पष्ट 
करण्यात येते : आपल्या नेहमीच्या अंनुभवाला जाण- 
वणारे विश्व हा भिन्ना प्रकारांच्या भिन्न वस्तूंचा 
समूह असतो; पण हा अनुभव कोणत्या तरी 
अर्थाने आभासात्मक असतो. ह्या सवे भेदांच्या 
पंढीकडे असलेले असे एक अस्तित्व असते, हे अस्तित्व 
म्हणजे एक परिपूर्ण आणि अखंड अंसा केवळ 
आनंदमय असा अंनुभव असतो, हां अतुभव हीच 
सवंश्रेष्ठ ओआणि पूर्ण वास्तवता (70७1117 ) 
असते आणि ह्या वास्तवतेचे साक्षात्‌ दर्शन घेण्यात 
मानवी, आत्म्याचे सर्वोच्च कल्याण असते. अर्थात्‌ ह्या 
दर्शनात द्रष्टा आणि दुय याच्यात भेद नसतो. हे 
दर्शेत म्हणजे सानवी आत्म्याचे ह्या वास्तवतेशी 
एंकरूप; होणे असते, 


नवभारत 


जुले, १९७९ 


गूढवादी अनुभवाचे वर्णन सामान्यपणे ह्या प्रकारे 
करण्यात येते. आणि म्हणून ह्या अनुभवाचे, 'दक्षंना वे 
विवरण बौद्धिक सिद्धांतांच्या, विधानांच्या स्वरूपात 
करण्यात येत नाही. असा प्रयत्न अर्थात्‌. अशक्य 
ठरेल, तो मूलतःच फसलेला असेळ, हा अनुभव केवळ 
काव्याच्या, प्रतीकांच्या द्वारेच व्यक्त होऊ शकेल. 
गूढवादी अनुभवाच्या स्वरूपाचे आणि आशयाचे हे 
जे पारंपरिक निरूपण आहे, त्याहून आइन्स्टाइन 
ह्यांना अभिप्रेत असलेला 'गूढवादी अनृभव' वेगळा 
आहे. विश्‍व हा क्राह्ी वस्तूंचा पसारा नाही, तो एक 
सुव्यवस्थित पूणे आहे, .असे विश्‍वाच्या- एकतेचे 
घेतलेले दर्शन ह्या अनुभवात अर्थात्‌. अनुस्यूत आहे. 
पण हे दर्शन शक्‍य होते, अथंपूर्ण असते. ह्याचे-कारण 
विश्‍व सुव्यवस्थित आहे. विश्व एक पूर्ण आहे, कारण 
ते.सुव्यवस्थित आहे. ही व्यवस्था निसर्गनियमांची 
आहे. विशिष्ट घटना सामान्य नियमांना . अनुसरून 
घडत असतात, त्या स्वच्छंदी नसतात, हे सामान्य 
नियम-अधिकाधिक सामान्य, व्यापक नियमांखाली 
आणता येतात नशा स्वरूपाची ही व्यवस्था . आहे. 
म्हणजे आपल्या विवेकशक्‍्तीला' 98 ). 
जिचे ग्रहण करता येईल . अशी, विवेकशकक्‍्तीळा 
अनुकूल अशी ही व्यवस्था आहे.. ती विवेकाधिष्ठित 
व्यवस्था आहे. निसगेनियभांची ही सुसंवादी व्यवस्था 
विष्वातील सर्वे घटनांचे नियमन करते; ही विवेका- 
नुसारी सुसंवादी व्यवस्था विश्वात मूत, दृद्य झाली 
आहे व म्हणून विदवात एकता आहे, एक पूर्ण म्हणन. 
विश्वाचे * दर्शन ' घेता येते. हे दर्शन विवेकानुसारी' 
ज्ञानात ( 78७खा8] 0०७1]७१४७), म्हणजे 
विज्ञानात फलद्रूप होते. “ ज्या नियमांना अनुसरून 
वस्तुस्थितींचा (19०8) एकमेकींशी संबंध जोडता 
येईल, भावी वस्तुस्थितींचे प्राककथन करता येईल असे 
नियम शोधून काढणे हे विज्ञानाचे एक साध्य आहे 
ही गोष्ट सत्य आहे; पण हे. विज्ञानाचे एकमेव 
साध्य नव्हे, हे जे संबंध विज्ञानाने शोधून काढलेले 
असतात त्यांचे परस्परांपासून स्वतंत्र असलेल्या म्शा 
कमीतकमी. - घंटक-संकल्पतांत. संपुर्ण विदलेंषण 
करणे हेही विज्ञानाचे उद्दिष्ट असते. अनेकविध 
वस्तुस्यितींमध्ये. अश्ली विवेकानुसारी एकता. प्रस्था- 
पित करण्यात विज्ञानाला त्योचे सर्वश्रेष्ठ यक्ष लांभ> 


ठेले आहें... ...ह्या क्षेत्रात यशस्वीपणे केलेल्या 


आहन्स्टाइन यांचे धर्मविषयक विचार 


प्रेंगतीचा उंत्कर्ट 'अंभुभव॑ ज्या कोणाला आलेली 
असेलं त्याचे -अंतःक॑रण अस्तित्वात व्यक्‍त झालेल्या 
विवेकशीलतेविषयींच्या पुज्यंभावनेने (. 7676- 
161106 ) भरून येते. ह्या आकलनाच्या. द्वारे वैय- 
क्तिक'आळा ओणि इच्छा ह्यांच्या शृंखलांपासुन तो 
स्वंतःचीः दूरगामी मुक्तता साधतो आणि त्याच्या 
योगाने अस्तित्वात मूर्त झालेल्या विवेकदक्‍तीविषयी, 
जिचा गहन तळ माणसाला नेहमीच अंप्राप्य राहील 
अश्या ह्या विवेकशक्‍्तीविषयी त्याच्या मनात विनीतं- 
भाव जागृत होतो. ही वृत्ती मेला सवंश्रेष्ठ अर्थाने 
धरामिक वाटते. ” ( विज्ञांन आणि धर्म ). . . 

तसेच पहा: “ ( वैज्ञानिकाची-) धार्मिक भावना 
ही निसर्गैनियमांच्या सुसंवादाविषयींची आनंदमय 
विस्मंयोंची भावना हे रूप धारण करतें. ह्या सुसं- 
वादातून एवढी श्रेष्ठं बुद्धी व्यकत होत असते, कीं 
तिच्यांशी तुलना करता माणसाचे सवे पद्धतशीर 
विचार आणि कुती. अत्यंत क्षुद्र अशा 'प्रतिबिबां-्‌ 
सारखी भासंतेंः ही भावना म्हणजे. वैज्ञानिकांच्या 

जीवनाचे आणि कार्याचे मार्गदर्शक तत्त्व असते. .... . 
सव येंगांतील धाभिक 'प्रेतिभावंतांची मने ज्यां 
भोंवनेने भारून गेली होंती तिच्याशी जंवळचे नातें 
असलेली भंशो ही भावना आंहे ह्यात काही संशय 
नाही. ” ( विज्ञानामांगील धाभिक चैतन्ये ). 

- आईहन्स्टाइन यांच्या ह्या विवेचनातून अनेक प्रश्‍न 
उद्‌भवतात. त्यांचा विचार पुढे करू. संध्याचा 
ऑओंपंला सुंदरा एवढीच आहे कीं ओइन्स्टाइन ह्यांना 
अभिंप्रेत.असलेला गूढवादी अनुभव हा गूढवांदी 
अनुभवाची जी पारंपरिक संकल्पना आहे ( किवा 
गूढवादी अनुभवांविषयीच्या पारंपरिक संकल्पनां- 
मधील जी सर्वांत प्रभावी संकल्पंना आहे), तिच्या- 
हूंन स्वरूपांने भिं्च आहे. ह्या संकल्पेनेप्रमाणें गूढवादी 
अनुभवाचा विषय म्हणजे विभक्त अस्तित्वांपॅलीकडें 
असलेली अशनी एंकंता-अखंड, ज्ञानैकरसं, आंतेंदमय 
असा अनुभवे-हां आहे आणि ह्यां एकतेचे साक्षात्‌ 
देशंन घेणे म्हणजे तिच्याशी एकरूप होणे, तिच्यात 
निंमॅब्जन . होणे, स्वतःच्या वेगळ्या अस्तित्वाचे 
तिंच्यात .विसंर्जने- होंणे. ह्या दंशंनामध्ये बौद्धिक 
ज्ञानाला, बौद्धिक व्यवहाराला स्थाने नसते. ह्यां 
अंतीतं (७इल्ययातेश 3 एकतेचा आणि नाना> 
विध वस्तूंचा समूह किवां व्यवस्थ असलेल्या आपल्या 


34 


नेहमींच्यां विश्‍वोचा संबंध काय असतो ? हे विव 
* माया ? आहे, कोणत्याही अर्थाने ' आभोसात्मक ' 
आहे, .ते पूर्णपणें वास्तव. नाहीं, त्याची वास्तवता 
अपुण, सापेक्ष अशी आहे, ती अंतिम किवा नित्य 
नाही. त्याच्या पंलीकंडे असलेल्या एकतेचा अनुंभेव 
आल्यावर ह्यां विश्‍वांचे निरसन होते, विदवातील 
सवे भेद ह्या एकतेत बुडून जातात, विलीन होतात. 
आईन्स्टाइन ह्यांनां अभिंप्रेत असलेला गूंढवादी 
अनुभव वेगळा आहे. दृश्य विश्‍वांपलींकडे असलेली 
एकता हा त्याचा विंषयं- तसंतो. हे दृंश्य विश्‍व हांच 
त्याचा विषयं आहे; सामान्यं, बृंडिंग्राह्ये नियमांची 
सुसंवादी व्यवस्था ह्या. विदवात मूत झाली आहे 
अश्या रीतीने . भवधारणं केलेले विष्व हांच त्यांचा 
विषय आहे. ह्या अनुभवात दृष्ये विद्व अबाधित 
रहाते आणि विदवांचे अश्या रोतीने अवेधारणं 
करणारा ज्ञाताही अबाधित रहातो. विश्वे ओंणिं 
ज्ञाता यांचा अतीत एकंतेत लोप होतं नाही. हें 
दर्शन बौद्धिक भाहे. ते बौद्धिक व्यवहाराला चालना 
आणि दिशा देते. विशिष्ट घटनांचा उलंगडां 
करणाऱ्या: सांमात्ये नियमांना अंधिक व्यापक. अंशा 
सोमोन्य नियमांच्या सूत्रांत सुसंगतपणे गोवून त्यांची 
बौद्धिक व्यवस्था लांवांयला' ते प्रंवृत्त करते आणि 
अश्या सुव्यवस्थित बौद्धिक ज्ञानात ते फलद्रूंप होते. 
: आईन्स्टाइन यांच्या ह्या देशेनाची तुलना पार॑र 
परिंक गूढवादी दशंनाशी न करतां स्पिनोझानें 
प्रतिपादन केलेल्या दशंनोश्ी ( किवा, स्पिंनोझानें 
प्रतिपादन केलेल्या दर्शनाच्या एका अंगाशी ), करणे 
योग्य ठरेल. विइव, म्हणजे निसगं हा एक स्वयंपूर्ण 
असा संबंध ( 11016 ) आहे आणि निसर्गात जे, 
जै घडते ते बुद्धिग्राह्य अशा अनिवार्य नियभांना अनं- 
सरून घंडते, मानवी मॅन विवेकशील ( "६०७११ 
असल्यामुळे ह्या नियमांचे ज्ञान करूनं घेण्यात 
मांनवी भंताचे साफल्य, ' स्वातंत्र्य, * मुक्‍ती ' असते 
हा दृष्टिकोन स्पिनोझामध्ये आढळतो. आणि हॉ 
दृष्टिकोन प्लेठोपर्यंत॑ मागे नेऊंनं भिडवितां येईल. 
प्हेटोच्या मताप्रमाणे परिपूर्ण अक्षा सद्रूपांचे (10088 
किंवा ए'०॥७७) जे जग आहें त्याची घडण विवेका- 
नुंसारी तत्त्वांनी नियमित झालेलीं नाहे. भूमितीच्या 
मूलप्रमेयांपासुन ( 9210118 ) भूमितीचे सिद्धांत 
जसे अनिवायेपंणे निष्पन्न होतात आणि मूलप्रमेयां- 


ऱ२ 
पासुन सिद्धांतांचे निगमन ज्याप्रमाणे आपल्याला 
* करता येते त्याप्रमाणे : धि आयडिया आफ्‌ धि 
गुड ' - शिव हे सद्रूप- हे जे सवंश्रेष्ठ सत्‌ आहे 
त्याच्यापासुन इतर सर्वे सद्रूपे अनिवार्यपणे निष्पन्न 
होतात आणि ज्याला शिव ह्या सदरूपाचे साक्षात्‌ ज्ञान 
झालेले असते त्याला त्यांचे त्यापासून निगमन करता 
येते, 

सारांश, आइन्स्टाइन यांचे विश्‍वाविषयीचे जे 
दशन आहे ते प्लेटो आणि स्पिनोझा ह्यांच्या वळणाचे 
आहे, ते एक बौद्धिक दर्शन आहे, त्याच्या विषयाची 
म्हणजे विश्‍वाची घडण विवेकानुसारी नियमांनी 
बद्ध अशी आहे, आणि म्हणून विठशवाविषयीच्य़ा 
बोद्धिक ज्ञानात हे दर्शन सफल होते किंवा असे 
बोद्धिक ज्ञान ह्या दर्शनाचा एक घटक असतो. 
विदववापलीकडे असलेल्या एकतेशी एकरूप होणे ह्या 
स्वरूपाचे हे दर्शन नव्हे. आता एक प्रश्‍न विचारता 
येईल. तो असा कौ, आइन्स्टाइन ह्यांची विश्‍वाविष- 
यीची ही जी कल्पना आहे तिला ' द्षन ! म्हणणे 
योग्य होईल का ? 

ह्याचे उत्तर असे आहे की आइन्स्टाइन विश्‍वा- 
विषयीची केवळ एक कल्पना मांडीत नसुन ते एका 
अनुभवाचे दिग्दर्शन करीत आहेत. ह्या अनृभवात 
एक उत्कट भावना ओतप्रोत आहे. ह्या भावनेचे 
स्वरूप दुहेरी आहे. वैयक्तिक जीवन ज्या इच्छा- 
वासनांवर आधारलेले असते त्या व्यथ, निरथंक', 
तुच्छ असतात; ह्या इच्छांना जीवनात मध्यवर्ती 
स्थान देऊन जगणे म्हणजे कोंडलेले असणे, बद्ध 
असणे ही भावना तिचा एक घटक आहे. त्याबरोब- 
रच “ एक अथंपुर्ण सबंध ह्या स्वरूपात विश्‍वाचा 
अनुभव घेण्यात ? माणसाची खरी सार्थकता आहे 
ही भावनाही तिच्यात आहे. तेव्हा विश्‍वाच्या 
स्वरूपाविषयीचा एक अभ्युपगम (]1971001118815) 
आइन्स्टाइन येथे निविकारपणे मांडीत नाहीत. ज्या 
अनुभवाचे वर्णन ते करीत आहेत त्याचा एक सबंध 
म्हणून अवधारण करण्यात आलेले विव हा विषय 
आहे. आपले नेहमीचे दशन, पहाणे धेतले तर 
एखादी विशिष्ट वस्तू, विशिष्ट परिसर हा 
त्याचा विषय असतो. म्हणजे एक विशिष्ट व्यक्‍ती 
(गगतांजांतण8] ) हा दशंनाचा विषय असतो. 
त्याप्रमाणे सबंध विश्‍व ही जी एक व्यक्‍ती आहे तो 


नवभारत 


जुले, १९७९ 


आईलन्स्टाइन ह्यांच्या दर्शनाचा विषय आहे. विश्वाची 
ब्याख्या * जे, जे आहे त्या सर्वांचा समूह अशी जर 
आपण केली तर अर्थात विशद एक आहे हे आपो- 
आप सिद्ध होईल. पण ह्या व्याख्येप्रमाणे विश्‍व 
हा एक समूह, सट ( 8९1 ) असेल. आइन्स्टाइन 
विद्वाचा एक' सबंध म्हणून जेव्हा अनुभव घेऊ 
पाहतात तेव्हा “जे, जे आहे ते सर्वे ज्याच्यात 
समाविष्ट आहे असा समूह ? ह्या अर्थाने विश्‍व एक 
नसते किंवा एक सबंध नसते. एकमेकांशी सुसंगत 
असलेल्या आणि अनेक संबंधांनी एकमेकांशी जोडले 
गेलेल्या सामान्य नियमांचा एक सुसंवादी व्यूह 
ह्या विश्‍वात मूत क्षाला आहे, नियमांच्या ह्य़ा 
व्यूहाने हे विश्‍व “ आकारित ' झाले आहे ह्या अर्थाने 
विश्‍व एक पुण, एक सबंध, एक व्यक्‍ती आहे आणि 
म्हणून विश्वाचे असे केलेले अवधारण संकल्पनात्मक 
असले तरी ते ददंनाच्या स्वरूपाचे आहे; ते एका 
व्यक्तीचे अवधारण असल्यामुळे ते ' साक्षात्‌! आहे. 
हे नियम एका अंगाने इतके सुक्ष्म असतात आणि 
दुसर्‍या अंगाने इतके व्यापक असतात, ते एकमेकांशी 
इतक्या चपखलपणे जुळतात क्ती नियमांचा हा सबंध 
व्यूह ही व्यवस्था मानवी बुद्धीच्या मर्यादा उल्लंघून, 
जाणारी एक अतिभव्य व्यवस्था म्हणून आपल्याला 
प्रतीत होते. तिच्या चितनामुळे मन * आनंदमय 
विस्मयाने १ (फंवएपा0प8 छाचटहापाही ) 
भरून येते 

मानवी बुद्धीला स्तिमित करणाऱ्या ह्या विशव- 
व्यवस्थेला उद्देशून आइन्स्टाइन ' अनंत ! हा शब्द 
वापरीत नाहीत. पण एके ठिकाणी € परिपूर्ण ' असे 
तिचे वर्णन त्यांनी केले आहे. परंतु, “ निसगनिय- 
सांच्या ह्या सुसंवादातून एवढी श्रेष्ठ बद्धिमत्ता व्यक्त 
होते की तिच्याशी तुलना करता माणसाचे सवे 
पद्धतशीर विचार आणि कृती एखाद्या क्षुद्र प्रति- 
बिबासारखी भासते! असे मात्र ते म्हणतात. * अस्ति- 
त्वात विवेकशीलता व्यक्‍त झाली आहे ' आणि 
तिच्याविषयी वैज्ञानिकता पूज्यभावना ' वाटते 
अशीही विधाने त्यांनी केली आहेत. ही बुद्धिमत्ता! 
* विवेकशीलता ' हे दृश्य विश्वाहून भिन्न त्याच्या 
पलीकडचे असे एक तत्त्व, शक्‍ती, अस्तित्व आहे 
त्याने विश्‍वाची रचना केली आहे किवा विश्व 
त्याच्यापासुन ' नि:सृत ' झाले आहे आणि म्हणून 


आइन्स्टाइन यांचे धर्मविषयक विचार 


विदवाची घडण  विवेकाधिष्ठित नियमांना 
अनुसरून झालेली आहे असा ह्या विधानांचा अर्थ 
घेता येणार नाही. ही बुद्धिमत्ता किंवा विवेक- 
शीलता (विवेकशक्ती) ह्या दृश्य विश्‍वातच व्यक्‍त, 
मू्ते झाली आहे. ह्या विश्वाला व्यापून आणखी 
दशांगुळे ती उरलेली नाही. मूतिकाराने मूर्ती 
घडवावी, कवीच्या उत्स्फूर्तावस्थेत कविता प्रकट 
व्हावी तसा विश्‍वात मूर्त झालेल्या बुद्धिमत्तेचा 
आणि विश्‍वाचा संबंध नसतो. एखाद्या सजीव 
वस्तूचे प्राणतत्त्व आणि तिचे शरीर ह्यांचा जो संबंध 
असतो, तसा काहीसा ही बुद्धिमत्ता आणि विश्‍व 
यांच्यामधील संबंध असतो. तो प्राणी सजीव असतो. 
त्याप्रमाणे हे विश्‍वच विवेकशील आहे. ज्याची घडण 
विवेकानुसारी आहे असेच हे विश्‍व आहे. 

हे विश्‍व विवेकानुसारी आहे हा * अपघात ' आहे 
का ? म्हूणजे प्रत्यक्षात विश्वाची घडण विवेकानु- 
सारी आहे हे सव्य असले तरी विश्वाची घडण 
वेगळया स्वरूपाची असणे शक्‍य होते अशी कल्पना 
सुसंगतपणे करता येईल का ? ह्या विश्‍वाची घडण 
वेगळी असु शकते ही कल्पना तरी सुसंगत आहे 
का? की ह्या विश्‍वाची घडण वेगळी असु शकते ही 
कल्पना म्हणजे आज प्रत्यक्षात जे विश्‍व अस्तित्वात 
आहे त्याच्या ऐवजी एक वेगळे विव अस्तित्वात 
असु शकले असते ही कल्पना होय असे म्हणावे 
लागेल ? अश्यी शक्‍य असलेली वेगवेगळी विद्वे 
असतात ( म्हणजे शक्‍यतेच्या कोटीत असतात ), 
असे मानले तर ह्या शक्‍यतांपॅकी कोणती शक्‍यता 
वास्तवात अवतरते ह्याचे काही कारण (1609801) 
असते का ?की हे जे वास्तव विश्‍व आहे ते अनेक शक्‍य 
विशवांतील एक शक्‍य विश्व काही कारणाने वास्तव 
म्हणून सिद्ध झाल्याने अस्तित्वात आले असे नसून 
ते अनिवार्यतेने ( 1606888111% ) अस्तित्वात 
आहे आणि त्याचे जे स्वरूप आहे ते त्याचे अनिवाये 
स्वरूप आहे असे म्हणणे योग्य आहे ? ह्या कूटप्रश्‍नात 
आइन्स्टाइन शिरत नाहीत. पण त्यांची पुढील वाक्ये 
विशववाकडे पाहण्याच्या त्यांच्या दृष्टिकोणावर काही 
प्रकाश टाकतात. “ गूढतेचा अनुभव हा आपल्याला 
शक्‍य असलेल्या अनुभवातील सर्वात सुंदर अनुभव 
होय.... . .गूढतेच्या अनुभवातूनच ( जरी त्याच्यात 
भीतीचे मिश्रणही होते ), धर्माचा जन्म झाला आहे. 


३: 


ज्याच्या अंतरंगात आपण प्रवेश करू शकत नाही 
अशा अस्तित्वाचे ज्ञान, ज्यांच्या अत्यंत प्राथमिक 
खू्पांतच ज्यांचे ग्रहण आपल्या मनाला करता येते 
अश्या अत्यंत गहन विवेकशीलतेची, अत्यंत उज्ज्वल 
सौंदर्याची आपल्याला होणारी दर्शने-हे त्ञान आणि 
ही भावना ह्यांच्यातच खरी धाभिकता असते... 
जीवनाच्या चिरंतनतेचे जे गूढ आहे त्याच्यात वास्तव 
जगाच्या अद्भुत घडणीचे जे निसटते दशन मला होते 
आणि तिची मला जी जाणीव आहे त्यांच्यांत 
आणि ह्या बरोवरच, निसर्गात जी विवेकरक्‍्ती 
व्यक्‍त होते, तिच्या एका अत्यंत अल्प का होईना 
अंशाचे आकलन करण्यासाठी निष्ठेने केलेली धडपड- 
ह्यांच्यांत माझे समाधान आहे.” ( “ जग मला असे 
दिसते, १९३१) 

ज्या गूढतेच्या अनुभवाचा आइन्स्टाइन निर्देश 
करतात त्याचे स्वरूप काय आहे ? समजा एखादी 
घटना आपल्याला अशी आढळली, को कोणत्पाच 
सामान्य नियमांना अनुसरून तिचा उलगडा अजन 
करता येत नाही. किंवा एखादा असा नियम आढ- 
ळला, की त्याची इतर नियमांशी सांगड घालता 
येत नाही, अधिक व्यापक नियमांपासुन त्याचे 
निगमन करता येत नाही. मग ही घटना, हा नियम 
ही गूढे आहेत असे म्हणता येईल. पण ही तात्पु- 
रती गूढे आहेत आणि त्यांचे स्पष्टीकरण करणारे 
सामान्य नियम शोधून काढून त्यांचे विसर्जन 
करता येईल. शिवाय ज्ञान कितीही वाढविले तरी 
अज्ञाताच्या प्रांताते ते नेहमी मर्यादित झालेले 
असेल. हा अज्ञाताचा प्रांत म्हणजे गूढतेचा प्रांत. 
ह्या प्रांतातही हळूहळू प्रगती साधून ज्ञानाच्या सीमा 
वाढविता येतील. पण अज्ञाताने व म्हणून गढाने 
ज्ञान नेहमी' वेष्टिलेले राहील. विश्‍वात मूर्त झालेल्या 
विवेकशीलतेच्या अंतरंगात आपण कितीही आत 
शिरलो, तरी अजून तिच्या पृष्ठभागाजवळच 
आहोत, तिचा गाभा दूरच आहे अशीच आपली 
धारणा राहील. ( हा विश्‍वाच्या अनंतत्वाचा प्रत्यय 
आहे ) . पण गूढतेची ही जी संकल्पना आहे- जे 
अज्ञात आहे ते अज्ञात म्हणून गूढ आहे- तिच्याहून 
वेगळी अशी गूढतेची संकल्पना आइन्स्टाइन ह्यांना 
अभिप्रेत आहे असे दिसते. हे विश्‍व विवेकशील 
आहे हेच गूढ आहे. ते तसे का आहे? ', ते तसे 


२४ 


नसणे शक्‍य होते का?! ह्या प्रश्‍नांना अथ आहे का 
हे सांगणेही कठीण आहे. पण विश्‍व विवेकशील 
विवेकग्राह्य आहे ही अंतिम वस्तुस्थिती आपण 
विनम्र भावाने स्वीकारतो आणि विश्वाच्या विवेक- 
शीलतेचा शोध घेत रहाण्यात धन्यता मानतो. 
आइन्स्टाइन जीवनाच्या चिरंतनतेचा निदेश करतात. 
पृथ्वीवरील प्राणिजीवन किवा मानवजाती कायमची 
टिकून रहाणार आहे असा ह्याचा अथे नाही. हे 
विवेकशील विदव हेच चिरंतन जीवन आहे. विश्व 
विवेकशील नसते तर विश्‍वातील घटनांना ' अर्थ * 
नसता; ते 'जड' असते. विदववाची ही विवेकशीलता 
मानवी मनामध्ये प्रतिबिबित झाली आहे. विश्‍वाची 
जी विवेकशील रचना आहे तिचे आकलन करण्याची 
प्रेणा आणि शक्‍ती माणसात आहे. आणि ह्या 
आकलनात त्याचे सर्वश्रेष्ठ कल्याण, साफल्य आहि. 
विदव आणि माणूस ह्यांच्यामधील हा सांधा आहे. 
विश्‍वाच्या केवळ प्रचंड भौतिक विस्तारामुळे, 
आपल्या कल्पनाशक्तीला भोवळ आणील अया 
विस्तारामळे विश्‍व आपल्या पूज्यभावनेचा विषय 
ठरत नाही; त्याच्या परिपूर्ण विवेकशीलतेमुळे विश्‍व 
पुज्यभावनेचा योग्य आणि पर्याप्त विषय ठरते. 
विदवाच्या विवेकानुसारी रचनेचे यथार्थ ज्ञान प्राप्त 
करून घेऊन माणूस विदवाच्या विवेकशीलतेत सह- 
भागी होतो, विश्वाशी ह्या अर्थाने * एकरूप * होतो, 
आणि ह्याच्यात माणसाचे सर्वोच्च साफल्य असते. 
विदवाचे हे जे दर्शन आहे त्यातून, आइन्स्टाइन 
यांच्या मते, एक नैतिक वृत्ती निर्माण होते. माणूस 
जेव्हा एक व्यक्‍ती म्हणून प्राकृतिक जीवन जगत असतो 
तेव्हा आपल्या वैयक्तिक इच्छाआकांक्षांच्या कोशात 
तो बंदिस्त असतो. आपल्या हितसंबंधांना प्रतिकूल 
असलेल्या व्यक्तीविषयी त्याची वृत्ती वितुष्टाची 
असते आणि ह्या हितसंबंधांशी ज्यांचा कोणताच 
संबंध येत नाही त्यांच्याविषयी तो उदासीन असतो. 
तरीही व्यक्तीला समाजात, समाजाचा एक घटक 
म्हणून जगावे लागते. समाज एकत्र रहायचा, 
सामाजिक जीवन शक्‍य व्हायचे तर सर्वांना काही 
नैतिक नियम पाळावे लागतात. नैतिक नियम 
पाळणे हे प्रसंगी व्यक्‍तीच्या स्वार्थाच्या आड येत 
असले, तरी इतर सर्वांनी हे नियम पाळणे हे प्रत्येक 
व्यक्‍तीच्या हिताचे असल्यामुळे हे नियम पाळण्याचे 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 


जुले, १९७९ 


दडपण प्रत्येक व्यक्तीवर इतर सर्वांकडूत येते. 
सामाजिक, राजकीय, धार्मिक संस्थांकडून असे दड- 
पण येऊ शकते. उदा. नैतिक नियम ईइवराने घालून 
दिले आहेत, त्यांचा भंग केळा तर ईश्‍वर शासन 
करतो, ही शिकवण समाजात नीतिनियम द्ढ 
करायला पोषक ठरेल. अशी स्वार्थकेंद्री पण नैतिक 
नियमांचे पालन करणारी वागणूक ही एक प्रकारची 
नीती होय. 

पण दुसऱ्या प्रकारची एक नीती आहे. मी नीती 
दडपणाखाली पाळत नाही. मी आपण होऊन 
स्वेच्छेने ती पाळतो. मला जसे माझ्या हिताचे महत्त्व 
वाटते तसे इतर प्रत्येकाला त्याच्या स्वतःच्या 
दृष्टीने स्वत:च्या हिताचे महत्त्व वाटते हे मी 
जाणतो आणि म्हणून माझ्या स्वार्थाला मर्यादा 
घालणारे, इतरांसारखवाच आणि इतरांतला मी 
एक आहे असे मला वागविणारे नेतिक नियम मी 
पाळतो. पण ही गोष्ट मला साधायची तर दुसऱ्याशी 
एकरूप होऊन, त्याच्या दृष्टीने जगाकडे आणि 
माझ्याकडे पाहण्याची आणि जे दिसेल त्याचे 
प्रामाण्य स्वीकारण्याची प्रवृत्ती आणि कुवत माझ्या 
ठिकाणी असली पाहिजे. व्यक्‍तीला स्वार्थाच्या 
तटबंदीपलीकडे नेणारी आणि इतरांचे समान व्यक्‍ती 
हे स्थान ओळखणे शक्य आणि आवश्यक करणारी 
एका प्रकारची आत्मौपम्य बुद्धी. ह्याच्यापलीकडची 
पायरी म्हणजे सर्वभूतहितरती किवा * ख्तरिचन ' 
प्रेम. ही पायरी गाठलेल्या माणसाचा स्वार्थ गळून 
पडलेला असतो, स्वार्थी माणसाला स्वत:च्या हिता- 
विषयी जी आस्था वाटत असते ती अद्या माणसाला 
प्रत्येकाच्या हिताविषयी वाटत असते आणि हे हित 
साधण्यासाठी स्वार्थाचा विचार बाजूला सारून तो 
झटत रहातो. 

ह्या नेतिक मूल्य़ांचा उद्घोष करणे, त्यांना 
जीवनात केंद्रस्थान देऊन त्यांना अनुरूप अशी जीवन- 
शेली घडविणे, ह्या जीवनरदैलीच्या दश्नाने 
व्यक्तींच्या मनात ह्या मूल्यांची जाणीव जागृत 
करणे हे आइन्स्टाइन यांच्या मते धर्माचे प्रमुख कार्य 
आहे. वैज्ञानिक विचारपद्धती-म्हणजेच विवेकाधि- 
ष्ठित विचारपद्धती मूल्यांविषयी उदासीन असते. 
विज्ञान काय आहे एवढेच सांगते; म्हणजे वस्तु 


तुस्थिती 

काय आहे, वस्तुस्थितींचे परस्परसंबं 
' वस्तु स्परसंबंध ह णी काय आहेत 
०००0000072 


चंफनभम४२ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 
रोज्यं मरा नन्न्न ठी 
राज्य मरार्ठ 
संगणकी 


वेकास संस्थेद्वारे 


आइन्स्टाइन यांचे धर्मविषयक विचार 


एवढेच सांगते. काय असावे, माणसाने कांय साधावे 
हे विज्ञान सांगू शकत नाही. “ पण अंतिम आणि 
मूलभूत साध्यांची आपली जाणीव आपल्याला केवळ 
विचाराकडून प्राप्त होत नाही. ही मूल्भूत साध्ये 
आणि मूल्ये स्पष्ट करणे, व्यक्‍तीच्या भावनिक 
जीवनात त्यांना दृढ स्थान देणे हे माणसाच्या 
सामाजिक जीवनात धर्म जी कार्ये पार पाडतो 
त्यांतील सर्वांत महत्त्वाचे कार्य आहे असे मला वाटते. 
आणि जर केवळ विवेकाच्या भाषेत ह्या मूलभूत 
साध्यांचे वणेत किवा समर्थन करता येत नाही, तर 
त्यांच्या प्रामाण्याचा आधार कशात असतो असा जर 
प्रश्‍न विचारण्यात आला, तर त्याचे एवढेच उत्तर 
देता येईल : निरोगी समाजात ही मूल्ये बळकट 
परंपरांच्या स्वरूपात अस्तित्वात असतात आणि ह्या 
परंपरा व्यक्तींचे आचरण, त्यांच्या आकांक्षा आणि 
निर्णय ह्यांच्यावर काये करीत असतात; म्हणजे 
ह्या मूल्यांच्या ठिकाणी चैतन्य असते आणि म्हणून 
त्यांच्या अस्तित्वाचे समर्थन करण्याची जरूरी 
भासत नाही. त्यांचे प्रामाण्य सिद्ध केल्यामुळे ही 
मूल्ये अस्तित्वात येत नाहीत; तर ती प्रकट होतात. 
श्रेष्ठ विभूतींच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या माध्यमातून ती 
अस्तित्वात उतरतात. ” ( विज्ञान आणि धर्म, 
१९३९, १९५०) 

धार्भिक-नैतिक परंपरेद्वारा ही मूल्ये व्यक्तींच्या 
मनांत संक्रांत होतात हे मात्य कख्या. पण ह्या 
बरोबरच हेही म्हटले पाहिजे की मासवी परंपरा 
मानवी व्यक्‍ती सुरू करतात, तोलून धरतात आणि 
विकसित करतात. कुणाला काही नवीन सुचते, ते 
त्याच्या जीवनात उतरते, ते इतरांना जाणवते, 
पटतें, त्यांच्या जीवनात त्यांना स्थान मिळते, त्या 
नवीन गोष्टीला सामाजिक बैठक, अस्तित्व लाभते 
आणि विशिष्ट परंपरेची सुरवात होते. आइन्स्टाइन 
यांनी ज्यांचा 'नैतिक प्रतिभावंत' म्हणून निर्देश केला 
आहे त्यांचा परंपरा प्रस्थापित करण्यात आणि तिचे 
चैतन्य वाढविण्यात सिंहाचा वाटा असतो. तेव्हा 
वरील धा्मिक-नैतिक मूल्ये निर्माण करण्याची आणि 
त्यांना प्रतिसाद देण्याची क्षमता मानवी मनाच्या 
ठिकाणी आहे असेच म्हटले पाहिजे. 

आता प्रश्‍त असा उपस्थित होतो की ही 
मानवी मनाने निर्माण केलेली मूल्ये, आणि जिचा 

न. भा. ४ 


२५ 
“ वैश्विक धार्मिक भावना ? म्हणून ते निर्देश करतात 
ती भावना व तिच्याशी निगडित असलेले विश्वाचे 
दशन यांचा काही परस्परसंबंध आहे का ? ही मूल्ये 
ह्या दशंनावर आधारलेली आहेत का ? वैदिक 
धाभिक भावना ज्याच्या मनात जागृत असते त्याला 
“<: वैयक्तिक जीवन एखाद्या तुरुंगासारखे भासते 
आणि एक अथेपूर्ण सबंध म्हणून विश्वाचा अनुभव 
घेण्याची त्याची इच्छा असते ” असे आइन्स्टाइन 
ह्यांनी म्हटले भाहे. “ विवेकशील पुणे म्हणून 
निसर्गाचा अनुभव घेण्याने वैयक्तिक आज्या आणि 
इच्छा यांच्या बेड्यातून माणूस आपली दूरगामी 
मुक्‍तता करून घेतो ” ह्यावर त्यांनी वारंवार भर 
दिला आहे. विश्‍व एक विचारशील असा सबंध 
आहे, सामान्य नियमांचा एक सुसंवादी व्यूह विश्‍वात 
मूते झाला आहे, ह्या विश्‍वाचा मी घटक आहे, 
विश्‍वात इतर कुठेही घडणार्‍या घटनांप्रमाणेच मला 
घडणार्‍या घटनाही- माझ्य़ा इच्छा, कृती, त्यांची 
फलिते, सवे काही- ह्या सामान्य नियमांना अनुसरून 
अंनिवार्येपेणे घडतात, माझे कोणत्याही प्रकारे: 
विज्षेषाधिकारी (0717110899) असे स्थान नाही 
हया दृष्टीने मी विश्‍वाकडे आणि स्वत:कडे पाहिले 
की माझा अंहंभाव गळून पडतो. आता न्याय आणि 
सर्वभूतहितरती किंवा प्रेम ह्या मूल्यांचा मन:- 
पूर्वक स्वीकार करण्यातही अहंभावाचे विसजेन 
अभिप्रेत असते हे आपण पाहिलेच आहे. पण ही 
मूल्ये स्वीकारण्यासाठी अहंभावाचे विसर्जन आवश्यक 
असले तरी ते पुरेसे नाही. इतरांच्या हिताविषयी 
आस्था बाळगण्याची वृत्तीही त्यासाठी आवश्यक 
आहेः आणि विवेकशील असा पूर्ण आहे- सामान्य 
नियमांचा पूर्णपणे सुसंवादी आणि एकात्म असा 
व्पूह विश्वात मूते झाला आहे- अंशा विदवाच्या 
दशशनामध्ये ही वृत्ती अंतर्भूत असते किवा त्याच्या - 
पासून ती निष्पन्न होते असे मानायला काही आधार 
नाही. विवेकशील पूर्ण असे विश्वाचे जे दर्शन आहे 
ते केवळ बौद्धिक दर्शन आहे. इतरांच्या कल्याणा- 
विषयी आस्था बाळगण्याची वृत्ती जरी त्याच्याशी 
सुसंगत असली तरी ती त्याच्यापासून निष्पन्न होत 
नाही. म्हणजे न्याय आणि प्रेम ही मूल्ये आणि हे 
विशवदशेन ही आइन्स्टाइन यांच्या धर्माची दोन 
स्वतंत्र अंगे रहातात, पण विशवदशनापासून एक 


२९ 


मूल्य साक्षात्‌ निष्पन्न होते. ते म्हणजे विरवरचनेचे 
बौद्धिक ज्ञाना आणि त्याच्यामाफंत विद्वाच्या 
विवेकशीलतेतील सहभाग. 
धर्माविषयीची कोणतीही विशिष्ट कल्पना घेतली 
तर तिच्यात माणसाचे एक चित्र अभिप्रेत असते 
आणि असे एक चित्र आइन्स्टाइन यांच्या धर्मातही 
अभिप्रेत आहे. माणूस हा विश्वाचा घटक आहे. 
ज्या सामान्य नियमांचा सुसंवादी व्यूह विश्‍वात 
मूर्त झालेला आहे ते नियम म्हणजे विज्ञान शोधून 
काढीत असलेले कार्यकारणात्मक' नियम. हे नियम 
त्यांच्या अत्यंत सुक्ष्म आणि काटेकोर स्वरूपात 
गणिताच्या परिभाषेत मांडता येतात. विश्‍वातील 
सवे घटना आणि म्हणून सर्व मानवी घटना- 
माणसाच्या इच्छा, कल्पना, कृती- ह्या नियमांना 
अनुसरून होतात; ह्याला काही अपवाद असत नाही. 
हा नियततावाद ( 0०९110111811) आइन्स्टाइन 
पूर्णेपणे स्वीकारतात. ईश्‍वर असा पुरुषविशेष आहे, 
ह्या मताला त्यांचा जो आक्षेप आहे तो मुख्यतः ह्या 
कारणावरून की ईदइवराविषयीच्या ह्या कल्पनेशी 
असा. ईश्‍वर निसर्गक्रमात हस्तक्षेप करू शकतो, तो 
वाटेल ते घडवून आणू शकतो ही कल्पनाही निगडित 
असते. पण असे मानणे म्हणजे निसर्गात नियमांचे 
जे अधिराज्य असते त्याला मर्यादा असतात, ते 
सर्वकष नसते असे मानणे होय आणि असे मानणे 
म्हणजे विश्‍वाची परिपू्णे विवेकशीलता नाकारणे 
ठरेल, माणसाच्या सर्वे कृती सामान्य नियमांनी 
नियत असतात ही माणसाची ' बंद्धावस्था ' होय. 
( हा शब्द आइन्स्टाइन ह्यांनी वापरलेला नाही. 
तो स्पिनोझाचा शब्द आहे ). आपल्या वैयक्तिक 
इच्छांच्या समाधानासाठी माणूस करीत असलेली 
कृत्ये, ह्या पातळीवरचे प्राकृतिक जीवन ' अर्थहीन, * 
“ क्षुद्र ' असते. 
पण माणूस ह्याच्यापलिकडे जाऊ शकतो, आपल्या 
६ स्व 'पळीकडे जाऊन तो व्यक्तिनिरपेक्ष अशी 
साध्ये, “ मूल्ये ' स्वीकारू शकतो. ही मूल्ये म्हणजे 


नवभारत 


जुले, १९७९ 


न्याय, प्रेम, इ. नैतिक मूल्ये ( चांगुलपणा, शिव ), 
विश्वाच्या विवेकाधिष्ठित व्यवस्थेचे ज्ञान ( सत्य ) 
आणि सुसंवादी रचनेतील आनंद ( सौंदर्य ). ही 
मूल्ये स्वीकारण्यात विशवाविषयीचे एक दशन 
अध्याहृत असते. विश्‍व हा परिपुर्णपणे विवेकशील 
असा सवंध आहे असे हे दर्शन असते. 

म्हणजे माणूस जसा बद्ध आहे तसाच तो स्वतं- 
त्रही आहे. तो स्वतंत्रपणे मूल्ये निर्माण करतो. 
मूल्यांच्या निमितीत आणि त्यांची परिपूर्ती कर- 
ण्याच्या प्रयत्नांत खरी धामिकता आहे. ही मल्ये 
कार्येकारणात्मक नियमांनी जखडलेल्या निसर्गापासून 
नासाला लाभू शकत नाहीत. विव परिपूर्णपणे 
विवेकशील आहे हे विःवाचे दर्शनही अनभवावर 
आणि वैज्ञानिक विचारपद्धतीवर आधारलेले नाही. 
ते विज्ञानाचे अनिवार्य असे गृहीतकृत्य आहे असेही' 
नाही. कोणतीही घटना सामान्य नियमांना अनुसरून 
घडते हे फारतर विज्ञानाचे गृहीतकृत्य आहे. भसे 
मानता येईल. पण सवे सामान्य नियमांची परिपूर्ण 
अशी व्यवस्था लावता आलीच पाहिजे हे विज्ञानाचे 
गृहीतकृत्य आहे असे म्हणता येणार नाही. अशी 
व्यवस्था लावण्याचा सतत प्रयत्न केला पाहिजे, 
कितीही अडचणी आणि अपयद्दी आली तरी हा 
प्रयत्न चाळू ठेवला पाहिजे, असा पद्धतिशास्त्रीय 
(116110१०.०४1081 ) नियम वैज्ञानिकांनी 
स्वीकारला पाहिजे असे म्हणणे योग्य ठरेल. तेव्हा 
विश्‍व विवेकशील आहे हे वैज्ञानिक ज्ञान नाही कंवा 
ते विज्ञानात गृहीतही धरलेले नसते. हे ' दर्शन ' ही 
माणसाची ' श्रद्धा! आहे, त्याची निर्मिती आहे. 
विश्‍वाचा एक घटक म्हणून ' बद्ध ' असलेला पण 
स्वतःची मूल्ये स्वतंत्रपणे निर्माण करून स्वनिरपेक्ष 
जीवनात स्वतःचे विसर्जन करून स्वतःचे साफल्य 
शोधणारा माणूस हाही एक * गूढ ' आहे. पण ह्या 
गूढाविषयी आइन्स्टाइन बोलत नाहीत. त्यांचा 
विनय आड येतो असे दिसते कारण ते स्वतःच 
अशा माणसाचे एक श्रेष्ठ उदाहरण आहेत. 


वा, ल. पुरोहित 


आइन्स्टाइन यांचा सापेक्षतावाद 


भोतिकीमध्ये प्रचंड क्रांती करणारा आइन्स्टाइन 
यांचा सापेक्षता सिद्धांत, केवळ हाताच्या बोटावर 
मोजता येईल इतक्याच शास्त्रज्ञांना समजला आहे, 
असा समज एकेकाळी पसरलेला होता. अद्यापही 
त्या समजाचे अवशेष काही प्रमाणात शिल्लक 
आहेत. हा गैरसमज दूर करण्याचा प्रस्तुत लेख एक' 
अल्पसा प्रयत्त आहे व तोही गणिती समीकरणे 
अथवा आक्कती यांचा उपयोग टाळून. 

संद्भंव्यूह : मुख्य विषयाकडे वळण्यापुर्वी काही 
मलभत कल्पनांचे स्पष्टीकरण करणे जरूर आहे. 
अशी ' संदर्भव्यूह ' ही एक कल्पना आहे. कोण- 
त्याही वस्तूचे स्थान किवा गती यांचे वर्णेन करण्या- 
साठी आपणाला एखाद्या निठिचत व पुर्वेज्ञात वस्तूची 
किवा बरिदूची मदत घ्यावीच लागते. त्याच पूर्वेज्ञात 
धिदला संदर्भविदू असे म्हणतात. उदा., वाई (- गाव 
कोठे आहे हे सांगताना ' ते पुण्याच्या दक्षिणला 
८६ किमी. अंतरावर आहे ' असे विधान आपण 
करू. यामध्ये पुणे शहराचे स्थान निठचितपणे पूर्वज्ञात 
आहे, असे मानले आहे व त्याच्या संदर्भात वाईचे 
स्थान वणिले आहे, तेव्हा पुणे शहर हे संदर्भस्थान 
( स्थूल मानाने संदर्भविदू ) मानले आहे. 

वाईचे स्थान यापेक्षा जास्त बिनचूकपणे सांगण्या- 
साठी भूगोलविज्ञ वाईचे अक्षांश-रेखांश देईल. 
यामध्ये पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर काढलेल्या अक्षवृत्त 
व रेखावृत्ते या काल्पनिक रेषांच्या जाळघाचा उप- 
योग केलेला आहे. या रेषांच्या जाळ्याचा एक 
संदर्भेव्यूहू तयार होतो. त्याच्या साहाय्याने पृथ्वी 
वरील दुसऱया कोणत्याही स्थळाचा अचूक निदेश 
करता येईल. हा निर्देश करण्यासाठी त्या स्थळाचे' 
जे अक्षांश-रेखांक्न देणारे अंक आपण देऊ, त्यांना 
त्या स्थळाचे निदश्ांक असे म्हणतात. 


देकातींय संदभेव्यूह' : संदभंव्यूह अनेक प्रकारचे 
आहेत, त्यांतील समजण्याला सर्वांत सोपा म्हणजे 
देकार्ते या फ़ेंच शास्त्रज्ञाने सुचविलेला. त्याचाच 
मुख्यत्वे या लेखात वापर केला आहे. माध्यमिक 
शाळांतुन आलेख काढताना याच व्यूहाचा वापर 
केला जातो. आलेखपत्रावर परस्परांना लंब रेषांच्या 
चौकटी काढलेल्या असतात, आडव्या दिशेने “क्ष ! 
चा व उभ्या दिशेने ' य ! चा अक्ष घेतात. विशिष्ट 
बिंदूचे निदेशांक म्हणजे त्याची या दोन अक्षां- 
पासुनची लंब अंतरे ( अनुक्रमे य आणि क्ष ही) 
होत. परंतु आलेखपत्रावर समजा आपण विशिष्ट 
“ब? या बिंदूवर एक टाचणी टोचली. मग या 
टाचणी'च्या डोक्याचे (“ ड ? चे) स्थान निर्देशित 
करण्यासाठी भापणाला “ ब या बिंदूचे (क्ष आणि 
य है) निर्देशांक देऊन त्याशिवाय टाचणीची उंची 
“झही द्यावी लागेल. अश्या तर्‍हेने क्ष, य आणि झ 
हे ३ निर्देशांक देऊन त्रिमितीमधील कोणत्याही 
बिंदूचे स्थान निश्चित करता येईल. 

वरील उदाहरणातील आलेखपत्र टेबलावरून' 
( समजा डावीकडून उजवीकडे ) ओढत नेल्यास 
आलेखपत्रावरील संदभभंव्यूह हा गतिमान संदर्भव्यूह 
होईल. पण तरीही त्या व्यूहातील “ ड * चे निदेक्षांक 
बदलणार नाहीत हे उघड आहे. परंतु आपण संदर्भ- 
व्यूहूच वेगळा घेतला, तर विशिष्ट बिदूचे स्थान तेच 
असले तरी त्यांचे निर्देशांक वेगळे येतील. यावरून 
हे लक्षात येईल, कौ ॒निर्देशांकावरून कोणत्याही 
बिदूची होणारी स्थाननिशचिती ही कोणत्यातरी 
संदर्भव्यूहाळा अनुलक्षूनच साथे असते. 

गती: वस्तूची गती आपणाला कशी प्रतीत होते व 
कशी व्यक्‍त करता येते ? यासाठीसुद्धा संदर्भव्यूहाची 
आवद्यकता आहेच. समजा आपल्या आलेखपत्रा- 


२८ 


वरून एक मृंगी विशिष्ट वेगाने व दिशेने चालली 
आहे. यामुळे काल बदलेल त्यानुसार या मुंगीचे 
स्थानही बदलत जाईल. म्हणजेच तिचे निर्देशांक बद- 
लत जातील. कालानुरूप निर्देशांकात कसा बदल होत 
जातो त्यावरून या मुंगीची गती पुर्णपणे स्पष्ट होईल. 
परंतु या गतीची निशतचितीसुद्धा वापरलेल्या संदर्भ- 
व्यूहाच्या तुलनेतच अथेपूर्ण आहे हे उघड आहे. 
समजा, आपण टेबलाच्या दोन बाजूयाक्ष' व य' 
अक्ष घेतले व मुंगी ज्या वेगाने डावीकडून उजवीकडे 
जात आहे तेवढ्याच वेगाने आलेखपत्र उजवीकडून 
डावीकडे ओढत गेलो. मग टेबल या संदर्भेव्यूहाच्या 
( येथे टेबल म्हणजे टेबलाझी अचलपणे संलग्न अक्षा 
क्ष, य अक्षांनी बनणारा संदभव्यूह असा अथे 
अभिप्रेत आहे, असाच शब्दप्रयोग पुढेही केला आहे. ) 
तुलनेने मुंगीचे स्थान व निर्देशांक बदलणारच नाहीत. 
4 आलेखपत्र ' या संदरभ्भव्यूहात गतिमान असणारी 
मुंगी अश्या तर्‍हेने “ टेबल ' या संदभभव्यूहात स्थिर 
आहे असे दिसते. संदभंव्यूह बदलल्यास वस्तूच्या 
गतीचे वर्णनही कसे बदलते, ते या उदाहरणावरून 
स्पष्ट होईल, 
गतिमार्गांची सापेक्षता ! लागोपाठच्या क्षणांना 
गतिमान वस्तू ज्या ज्या बिंदूवर असेल त्या बिंदूंना 
जोडणाऱ्या रेषेला त्या वस्तूचा गतिमार्ग असे म्हणतात. 
समजा, की धावत्या आगंगाडीच्य़ा एका खिडकीतून 
एका प्रवाश्याने एक जड पदार्थ (समजा दगड) अल्लाद 
खाली सोडला. या प्रवाशाला तो दगड उदग्र रेषेत 
सरळ जमिनीकडे जातो असे दिसेल; परंतु जमिनीवर 
उभ्या असलेल्या निरीक्षकाला तो वक्र मार्गाने जमिनी- 
वर येऊन पडतो असे दिसेल (या वक्र आकाराला 
अत्वस्ताकार असे म्हणतात. बारीक तोंडाच्या नळी- 
तूत बागेत पाणी उडवले जाते तेव्हा पाण्याची धार 
अन्वस्ताकार असते). आता प्रश्‍न असा उभा रहातो, 
की या दगडाचा 'अवकाशा'तील खराखुरा गतिमार्ग 
काय आहे ? सरळ रेषा की अन्वस्त ? वरील 
उदाहरणावरून असे दिसते, की (१ ) आगगाडी या 
संदर्भव्यूहात दगडाचा गतिमार्गे सरळ रेषाकार आहे, 
(२) तर जमीन या संदभंव्यूहात त्याचा गतिमार्ग 
अस्वस्ताकार आहे. (३) यावरून गतिमार्गाचा 
आकार. ही कल्पना विशिष्ट संदर्भव्यूहाच्या सापेक्षच 
अथंपूर्ण आहे. (४ ) खराखुरा किवा निरपेक्ष 


नवभारत 


जुळे, १९७९ 


गतिमार्ग ही कल्पनाच निरथेक आहे! या गोष्टी 
लक्षात येतील. 

समजा, की परस्पराबिरुद्ध दिशेने जाणाऱ्या 'दोन 
आगगाड्या एका स्टेशनवर उभ्या आहेत व त्यांतील 
एकीत निरीक्षक बसलेला आहे. दोन्हीपैकी कोणतीही 
एकच गाडी सुरू झाली, तर निरीक्षकाला प्रत्यक्षात 
कोणती गाडी सुरू झाली आहे व कोणती स्थिर आहे 
याचा निर्णय करता येत नाही. मग आजूबाजूची 
झाडे वगेरे वस्तूंकडे पाहून त्याला प्रत्यक्षात कोणती 
गाडी सुरू झाली आहे व कोणती उभी आहे याचा 
निर्णेय करावा लागतो ( हा अनुभव आपल्याला 
अनेकदा आला असेल ); पण या दोन गाड्यांखेरीज 
त्या परिसरात अन्य काहीच वस्तू नसेल, तर मात्र 
अशी प्रत्यक्ष किवा खरीखुरी गती कोणत्या गाडीला 
आहे, हे सांगणे अशक्य होईल. एका गाडीच्या संदर्भात 
दुसरी गतिमान आहे असेच फक्त म्हणता येईल. 


निरूढीय संद्भव्यूह $ गॅलिलिओ-न्यूटन 
यांच्या पहिल्या गतिविषयक नियमानुसार, '' आघी 
स्थिर असलेली वस्तू स्थिरच रहाते; आधीच 
गतिमान असलेली वस्तू स्थिरमूल्य वेगाने सरळ 
रेषेत मार्गक्रमण करीत रहाते; वस्तुवर बाह्य प्रेरणा 
लागू झाली तरच तिचे वतंन यापेक्षा वेगळे होऊ 
शकते” (उदा., तिचा वेग कमी किवा जास्त होईल 
किवा तिच्या गतीची दिशा बदलेल ). पदार्थांच्या 
या गुणविशेषाला जडत्व किवा निरूढी असे म्हणतात. 
म्हणून या नियमाला अनेकदा निरूढीचा नियम 
असे नाव देतात, ज्या संद्भव्यूहात हा नियम लाग 
पडतो असे दिसते, त्या व्यूहांना गॅलिलियन किवा 
निरूढीय संदभभव्यूह्‌ असे म्हणतात. प्रयोगावरून असे 
दिसून येते, की स्थिर संदर्भव्यूह व एकविध (ज्याची 
दिया वा वेगमूल्य बदलत नाही अल्या ) वेगाने 
जाणारे संदर्भव्यूह निरूढीय असतात, परंतु फिरणारे 
( उदा., जत्रेतील फिरते चक्र-मेरी गो राउंड ) 
सदभज्यूह वापरल्यास (म्हणजे त्यात बसून पाहि- 
ल्यास) भोवतालच्या सवे वस्तु गोलाकार फिरताना 
दिसतील; पण त्यासाठी जरूर ती ( केंद्रगामी ) 
प्रेरणा शोधून सापडत नाही. म्हणजेच येथे निरू- 
ढीचा नियम लागू पडत नाही, अश्शा संदर्भव्यूहाला 


अनिरूढीय संदभंव्यूह असे म्हणतात. ज्याचा वेग 


आइन्स्टाइन ग्रांचा सापेक्षतावाद 


कमीजास्त होत आहे असा, म्हणजेच प्रवेगित व्यूहही 
अनिरूढीय असतो. 

चिरपेक्ष गती £ या विदवात जर आपणाला 
अंसा एखादा संदर्भव्यूहू मिळाला, की जो संपुर्णपणे 
खराखुरा स्थिर आहे, तर त्याच्या सापेक्ष मिळणारी 
एखाद्या वस्तूची गती हीच त्या वस्तूची खरीखुरी 
किंवा निरपेक्ष गती होय, असा विचार ग्रॅलिलिओ- 
न्यूटन यांनी मांडला. 

परंतु असा संपूर्णपणे स्थिर व्यूह मिळणार तरी 
कसा आणि त्याची स्थिरता कशी काय पारखायची? 
व्यवहारात आपण स्थिर संदभंव्यूह म्हणून पृथ्वी- 
चाच उपयोग करतो. “ ही गाडी ताशी ४० किमी. 
वेगाने धावत आहे ' असे आपण जेव्हा म्हणतो 
तेव्हा हा वेग पृथ्वीच्या संदर्भात मोजला. आहे, असे 
अभिप्रेत असते. पृथ्वी तर सूर्याभोवती प्रतिसेकंदाला 
३० किमी. या वेगाने धावत आहे. सूय संद्भव्यूह 
घेऊ म्हणावे, तर तो भाकाशगंगेच्या मध्याभोवती 
प्रतिसेकंदाला ११० किमी. या वेगाने फिरत आहे. 
आकांशगंगासुद्धा इतर दीषिकांच्या संदर्भात प्रचंड 
वेगाने धावत आहे. विश्‍वात सर्वेत्रच गती भरून 
राहिली आहे; मग आपणाला निरपेक्ष संदर्भव्यूह 
कसा मिळणार ? 

याबाबत न्यूटन यांनी अशी कल्पना मांडली, की 
विश्वातील यच्चयावत वस्तू जरी गतिमान असल्या, 
तरी त्य़ा ज्या “अवकाश ' नामक माध्यमात 
हालचाल करीत असतात तो अवकाश निरंतर स्थिर 
असतो. एखाद्या तळयात मासे फिरत असावे 
त्याप्रमाणे या अवंकाशात ग्रहतार्‍यादि सवे वस्तू 
इतस्ततः भटकत असतात. या अवकाझ्याचे अस्तित्व 
स्वयंसिद्ध असे मानले आहे. म्हणून त्याला निरपेक्ष 
अवकाश असे नाव दिले गेले. या निरपेक्ष 
अवकाक्याच्या संदर्भात स्थिर असणारा असा संदर्भ- 
व्यूह घेतल्यास त्याच्या सापेक्ष मोजलेली गती ही 
निरपेक्ष किंवा खरीखुरी गती होईल. अशा तऱहेने 
(कल्पनेत का होईना) खरीखुरी गती ज्ञात होण्याची 


शक्‍यता न्यूटन यांनी व्यक्‍त केलेली आहे. 
काल £ ' कालाचा ओघ अखंड असतो. भविष्य- 


काळाकडून वतंमानकाळातून भूतकाळाकडे असा 
त्याचा प्रवाह एकसारखा वहात असतो * असा न्यूटन 
आदिकांचा समज होता. कालाचे मापन कोणत्यातरी 


२१९. 


कालमापकाच्या सहाय्याने केळे जाते. अशी कल्पना 
करा, कौ तंतोतंत एकसारखी कित्येक' घड्याळे 
एकत्र आणली. जरूरीनुसार काटे फिरवून विशिष्ट 


क्षणी (उदा., बरोबर १२ वाजता) त्यांनी दर्शविलेली 
वेळ एकच आहे असे केले व मग ती घड्याळे वेग- 
वेगळ्या गतीने जाणार्‍या निरीक्षकांकडे दिली. तर 
मग पुढे कोणत्याही क्षणी या सवे घड्याळांनी 
दर्शविलेली वेळ बरोबर एकच असेल का? (ज्याविळी 
एका घड्याळात साडेबारा वाजलेले दिसतील 


त्या वेळी इतर प्रत्येक घड्याळात बरोबर साडेबाराच 
वाजलेले दिसतील का ? येथे निरीक्षकाच्या गतीमुळे 
घड्याळात काही यांत्रिक बिघाड होत नाही, असे 


गृहीत धरले आहे) जास्त व्यापक भाषेत म्हणाषयाचे 
तर कालमापकाने दर्शविलेला काल संदभंव्यूहाच्या 
गतीवर अवलंबून असतो का? 

काल हा संदर्भव्यूहाच्या गतीवर अवलंबून नसतो. 
म्हणजेच काल हा निरपेक्ष आहे, असे आइन्स्टाइन- 
पूर्वे विचारवंतांचे मत होते. 

अवकाश -काल $ गतिमान पदार्थाचे वर्णन कर- 
ण्यासाठी काल (क) व त्या काली त्याचे स्थान 
दिग्दर्शक (क्ष, य आणि झ हे ) तीन निदेश्ांक 
द्यावे लागतात, अशा तर्‍हेने तीन स्थलवाचक व 
एक कालवाचक अश्या चार निदश्ांकांची जरूरी 
असते. तेव्हा स्वयंपूर्ण संदर्भव्यूहू करण्यासाठी एका 
त्रिमितीय देकातंच्या अक्षसंचाला एका कालमाप- 
काचीही जोड दिली पाहिजे. आइन्स्टाइनपूवे कालात 
स्थलवाचक निर्देशांक हे कालवाचक निदेशांका- 
पासून अगदी वेगळ्या प्रकारचे आहेत असे मत होते 
( परंतु ही कल्पना आइन्स्टाइन यांच्या सिद्धांता- 
नुसार चुकीची ठरते ) . 

प्रकाश घ विथुतचुबकीय तरंग $ मॅक्सवेल 
यांच्या समीकरणांवरून हे प्रस्थापित झाले, को 
प्रकाश हा विद्युतचुंबकीय तरंगांचाच आविष्कार 
असून त्यांचा निर्वातातील वेग प्रति सेकंदाला 
(सुमारे ) ३००,००० किमी. इतका प्रचंड आहे. 
पाण्यावरील लाटा किवा ध्वनितरंग यांच्या अभ्यासा- 
वरून असे सिद्ध होते, की तरंगांच्या प्रसारणासाठी 
काही तरी माध्यमाची आवश्यकता आहे. म्हणन 
विद्युतचुंबकीय तरंगांच्या प्रसारणासाठी ईथर नामक 
विशेष गुणधम असणाऱ्या माध्यमाची कल्पना मांड- 
ण्पात आली. हा ईथर म्हणजेच वर उल्लेखिलेला 


3३० 


निरपेक्ष अवकाश होय, असेही मानले जाऊ लागले. 
सवंसामान्य माध्यमांपेक्षा या ईथरांचे गुणधर्म अगदी 
वेगळे असले पाहिजेत असे दिसुन आल्यामुळे या 
ईथराबद्दल शास्त्रज्ञांमध्ये काहीशी साशंकपणाची 
भावना होती. रि त 
इथर-पवन : स्कूटरवरून जेव्हा आपण वेगाने 
जातो, तेव्हा आपणाला जोरदार वारा लागतो. 
वातावरणाच्या सापेक्ष आपल्या गतीमुळेच हा वारा 
अनुभूत होतो. तारे, ग्रह हे सवे ईथराच्या आवरणात 
धावत आसतात. पृथ्वीच्या सुर्याभोवतीच्या गतीमुळे, 
( वरील स्कूटरच्या उदाहरणाप्रमाणेच ) आपणाला 
एक प्रकारचा ईथरचा वारा-ईथर-पवन, भास- 
मान व्हावयास पाहिजे. या ईथर-पवनाचा शोध 
घेण्यासाठी केलेल्या अनेंक प्रयोगांत मायकेलसन 
-मोले प्रयोग निर्णायक ठरला. 
मायकेळसन-मोले प्रयोग $ पृथ्वीच्या सूर्या- 
भोवतीच्या गतीमुळे उत्पन्न होणाऱ्या ईथर-पवना- 
बहल एक अत्यंत सुक्ष्मग्राही प्रयोग प्रथम मायकेल- 
सन यांनी केला व तोच सुधारणा करून पुन्हा मोले 
यांनी करून पाहिला ( स. १८८७ ). या प्रयोगाचे 
तत्त्व पुढीलप्रमाणे सांगता येईल. » 
एखाद्या संथ तलावात पोहोणारा मनुष्य सवे 
दिश्यांनी सारख्याच वेगाने पोहू शकतो. पण नदीत 
पोहताना, नदीच्या प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने पोहो- 
ताना त्याचा वेग कमी होईल, तर प्रवाहाच्या 
दिशेने तो जास्त वेगाने पोहू शकेल. प्रकाशतरंग 
हे एक प्रकारे ईथरात पोहतच आहेत. तेव्हा ईथर- 
पवनाच्या दिशेने प्रकाशवेग नेहमीपेक्षा जास्त व्हावा 
व उलट दिशेने तो कमी व्हावा. प्रकाशवेगातील 
असा अपेक्षित बदल मोजण्यासाठी मोल यांनी 
वर्षातील वेगवेगळ्या दिवशी व वेगवेगळ्या वेळी 
हा प्रयोग पुन्हा पुन्हा करून पाहिला, येथे प्रयो- 
गाच्या तपश्चिलात शिरणे जरूर नाही. परंतु या 
प्रयोगाचा निष्कषे मात्र अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 
त्यानेच सापेक्षता सिद्धांताप्रत येण्याची आइन्स्टाइन 
यांना प्रेरणा मिळाली. हा प्रायोगिक निष्कषे असा 
होता, की तथाकथित ईथर-पवनामुळे प्रकाशवेगात 
काहीही फरक पडत नाही. ? 
फिटय़गेरॉट्ड-आकुंचल ः वरील निष्कर्षाचा 
अर्थ लावण्यासाठी फिट्झुगेरॉल्ड यांनी अशी कल्पना 


नवभारत 


जुले, १९७९ 


सुचविली, की वरील प्रयोगातील उपकरणाचे 
पृथ्वीच्या वेगाच्या दिशेने आकुंचन होत असावे. हे 
आकुंचन अशा प्रमाणात व्हावे, की त्यामुळे प्रकाश- 
वेगात होणारा फरक दिसुत येऊ शकणार नाही. 
यासाठी त्यांनी एक सुत्रही दिले. पुढे लोरेन्ट्झ 
यांनी या आकुंचनाला विद्युतचुंबकीय क्षेत्राच्याव र 
आधारलेली शास्त्रीय बेठक दिली. विशिष्ट बिंदूच्या 
एका निरूढीय संदर्भव्यूहातील निदेशांकावरून त्या 
बिंदूचे अन्य संदर्भव्यूहातील नि्देश्ञांक काढण्यासाठी 
त्यांनी काही सुत्रे सिद्ध केली. “ लोरेंट्स ख्पांतरणे ! 
या नावाने ती ओळखली जातात. परंतु हा एकूण 
प्रकार ' ओढून ताणून प्रयोगाशी जुळते घेण्याचा 
प्रयत्न ' असल्याने समाधानकारक ठरला नाही. 

मर्यादित सापक्षतावाद : प्रस्थापित कल्पनां- 
पासुन अगदी वेगळ्या प्रकारे विचार करण्यासाठी 
असामान्य प्रतिभा व बौद्धिक धैय लागते. ते आइ- 
न्स्टाइन यांच्याजवळ असल्याचा प्रत्यय आपणाला 
त्यांच्या सापेक्षता सिद्धांतावरून येतो. ऐतिहासिक 
दृष्टीने या सिद्धांताचे दोन भाग होतात. १९०५ 
साली त्यांनी प्रकट केलेला मर्यादित सापेक्षतावा? 
हा त्याचा पहिला भाग. तो फक्त निखूढीय संदर्भ - 
व्यूहांनाच लागू पडतो. यामुळे त्याला मर्यादित हे 
विज्षेषण लावण्यात आले. पुढे १९१६ साली त्यांनी 
अनिरूढीय व्यूहांनाही लागू पडणारा ' व्यापक 
सापेक्षता सिद्धांत ' जाहीर केला तो दुसरा भाग होय. 
या दोनही भागांत प्रयोगावरून प्रत्ययाला येणाऱ्या 
सत्याला, विचारवंतांच्या केवळ कल्पनेतून निर्माण 
होणार्‍या तथाकथित * सत्या!पेक्षा त्यांनी अग्रक्रम 
दिला आहे असे म्हणता येईल. 

मायकेल्सन-मोर्ले प्रयोग व तसेच ईथराचे अस्तित्व 
व्यक्त करू पहाणारे इतर प्रयोग अयशस्वी ठरले, 
यावरून त्यांनी असा सिद्धांत मांडला, को अश्ञी ईथर 
किवा निरपेक्ष अवकाश ही चीजच अस्तित्वात नाही. 
म्हणून निरपेक्ष गती ही कल्पनाही अग्राह्यच आहे. 
सवे प्रकारची गती ही ( कोणत्याना कोणत्या ) 
संदर्भव्यूहाच्या सांपेक्षच सत्यता धारण करते. 
कोणत्याही वस्तूची गती विशद करताना आपण 
अनेक वेगवेगळे संदर्भव्यूहू घेऊ शकतो, त्यानसार 
त्या गतीचे वर्णन वेगवेगळे येईल. पण ही सवं वर्णने 
त्या त्या व्यूह्माला अनुलक्षून सारखीच बरोबर आहेत. 


आइन्स्टाइन यांचा सापेक्षतावाद 


त्यांमध्ये उजवे-डावे असा काहीही फरक करता 
येणार नाही. 

उदाहरण घ्या : आगगाडीतून प्रवास करताना 
आगगाडीच्या संदर्भात कडेची झाडे मागे पळतात 
असे दिसते. आगगाडी या संदभंव्यूहाच्या सापेक्ष हे 
वर्णन पूर्णपणे बरोबरच आहे. जमीन या संदभंव्यूहात 
आगगाडी पुढे पळते असे दिसते. त्या संदभभव्यूहात 
ते वर्णनही अगदी यथा्थच आहे. ही दोन्ही वणेने 
सारखीच वरोबर आहेत. सारांश तिसर्गाचे नियम 
व्यक्‍त क'रताना सर्वे निरूढीय संदर्भव्यूहू सारख्याच 
तोलामोलाचे आहेत. 

मर्यादित सापेक्षतावादातील दुसरा सिद्धांत म्हणजे 
प्रकाश उद्गम (जसा दिवा) व निरीक्षक यांचा 
परस्परसापेक्ष वेग काहीही असला तरी, (निर्वातातील) 
प्रकाशवेंगाच्या मूल्यात काहीही बदलू होत नाही. 
खगोल्झ्ञास्त्रातील कित्येक प्रयोगांवरून (उदा., द्वैती 
किंवा जोड तारे एकमेकांभोवती फिरत असतात 
त्यांच्या निरीक्षणावरून) ही गोष्ट सिद्ध झालेली 
आहे. 

या दोन मुद्यांच्या आधारे एका 'निरूढीय 
व्यूहातील निदेशांकावरून दुसऱ्या ( गतिमान ) 
निरूढीय व्यूहातील निर्देशांकाची मूल्ये काढण्यासाठी 
आइन्स्टाइन यांनी रूपांतरण समीकरणे काढली. 
ती तंतोतंत लॉरेंट्झ ख्पांतरणांसारखीच आली. 
त्याचप्रमाणे सापेक्षता सिद्धांतानुसार सापेक्ष वेग 
काढण्याचे समीकरण आइन्स्टाइन यांनी काढले. 
त्यानुसार कोठल्याही संदर्भव्यूहाच्या सापेक्ष प्रकाश- 
वेगाचे मूल्य अचल रहाते आणि यात काहीच विशेष 
नाही. कारण हेच उद्दिष्ट ठेवून ही सर्वे समीकरणे 
काढण्यात आली. 

समजा, आकाह्यात एक 'तारातुटला' व तो 
पृथ्वीकडे प्रतिसेकंदाळा किमी. 
(हा फार झाला नाही !) या वेगाने येत आहे. 
त्याच्यापासून निघणार्‍या प्रकाशाचा (त्या तार्‍याच्या 
सापेक्ष) वेग प्र. से. ३,००,००० किमी. आहे. 
तर पथ्वीवरील निरीक्षकाला त्या प्रकाशाचा वेग 
किती वाटेल ? जुन्या कल्पनांनुसार या दोन 
वेगांच्या बेरजेइतका, म्हणजेच प्र. से, ५००,००० 
किमी. वाटेल; पण सापेक्षता सिद्धांतानुसार तो 
प्र* से. ३००,००० किमी. इतकाच प्रतीत होईल. 


२,००,००० 


२१ 


(पटत नाही ना? पण हे प्रयोगाने सिद्ध होते 
त्याची काय वाट? पुढे आपण या 'पटण्यां न 
पटण्याची ” थोडी जास्त चर्चा करू ). 

काही प्राकथने : मर्यादित सापेक्षता सिद्धांता- 
वरून कित्येक घटना कशा घडतील त्याचे * भविष्य? 
वर्तविता येते, यांना प्राक्कथने असे म्हणतात. 
अपेक्षित प्राक्कथनाचा पडताळा प्रयोगावरून मिळा- 
ल्यास मग मूळचा सिद्धांत खरा आहे हे पटते. 
नवनवीन सिद्धांत तावून सुलाखून घेण्याची ही सर्व- 
मान्य शास्त्रीय पद्धत आहे. या कसोटीला सापेक्षता 
सिद्धांत कितपत उतरतो ते आता पाहूया. 

(१) लांबीतील घट : येथून पुढे आपण “अ 
हा एक स्थिर संदर्भव्यूह असून त्याच्या सापेक्ष ( क्ष- 
अक्षाला समांतर दिशेने) “व? या वेगाने सरळ 
रेषेत जाणारा “आ हा दुसरा गतिमान संदभंव्यूह 
आहे असे मानू. 

“आ व्यूहात “ल ' इतकी लांबी असलेला एक 
गज क्ष-अक्षाला समांतर ठेवला आहे, मग अ-व्यूहा- 
तील निरीक्षकाला त्या गजाची लांबी किती आहे 
असे प्रतीत होईल ? समजाती “ला? आहे असे 
त्याला दिसले. आइन्स्टाइनपुर्व कल्पनेनुसार गजाच्या 
लांबीत काहीही फरक दिसणार नाही, म्हणजेच 
ला. ल. पण सापेक्षता सिद्धांतानुसार, “ला ही 
लांबी ' ल * पेक्षा काहीशी कमी असेल, म्हणजेच 
गजाच्या लांबीत घट झाल्यासारखी वाटेल व 
“आ? चा वेग जितका जास्त तितकी ही घट्ही 
जास्त होईल. ( या बहृल्चे सूत्र असेः 
लाऱ्न्ल र, म :_ी येथे प्र _ प्रकाशवेग 

प्र शवग ) 
उदा., ल:१० मीटर, व -- १४९,००० किमी. /से. 
असेल, तर ला - ९ मी. होईल; व >_ २६० »०००७ 
किमी. | से. असेल तर ला ५ मीटरच होईल. आणि 
व > ३२००,००० किमी, / से. आल्यास गजाची 
लांबी शूत्यच होईल ! पण हे सर्वे ' अ? मधील 
निरीक्षकाला प्रतीत होणार आहे. ' आ! मधील 
दुसरा निरीक्षक मीटरपट्टी घेऊन त्या गजाची 
लांबी मोजू लागला, तर ती बरोबर १० मीटरच 
भरेल. कारण “आ च्या संदर्भांत त्याच्या मीटर 
पट्टीची लांबी ही त्याच प्रमाणात कमी होणार आहे. 


ऱ्रे 


उलट तो गज “अ मध्ये ठेवला, तर आता 'आ? 
मधील निरीक्षकाला त्याची लांबी कमी झालेली 
दिसेल. थोडक्यात म्हणजे “अ निरीक्षकाला ' आ” 
मधील प्रत्येक वस्तु ज्या प्रमाणात आखुड झालेली 
दिसेल. त्याच प्रमाणात “आ” निरीक्षकाला अ 
मधील सर्वे वस्तु आखुड झालेल्या भाढळतील. मात्र 
हे आकसणे फक्त “आ च्या गतीच्या समांतर 
दिशेनेच होणार हे लक्षात घ्यावे. उदा., गजाऐवजी 
५ आ? मध्ये १० मी. व्यासाचा गोल ठेवला, तर या 
आकरसण्यामुळे तो लंबगोलाकार किंवा विवृत्ताकार 
दिसेल. 

(२) कालाचे विस्तरण : सापेक्षतावादानुसार 
गतिमान कालमापके, स्थिर कालमापकाच्या तुल- 
नेने हळू चालतात, या परिणामाला “* कालाचे 
विस्तरण ! असे म्हणतात. येथे कालमापक या संज्ञेत 
कांलावलंबी सर्वच बदलांचा समावेश होतो, उदा., 
झाडांची वाढ, आपली पचन क्रिया, माणसांची 
बाल्य-> तारुण्य-> वाध्येक्य ही वाटचाल, याही 
हळू चालतील. 

* अ? मधील ( स्थिर ) कालमापकात जो काल- 
खंड “क! इतका दाखविला जातो, तो ' आ? मधील 
गतिमान कालमापकाकडून “का ' इतका दाखविला 


जाईल. 
तश 1 वर 

( संबंधित सुत्र असे: काऱ्स्क /१- ऱ्य ) 
आाइन्स्टाइनपुर्व कल्पनेनुसार का > क; काल निरपेक्ष 
आहे. पण सापेक्षता सिद्धांतानुसार असे नसते. 
म्हणजेच कालहो सापेक्षद आहे. उदा.,, “'आ*चा 
वेंग, ' व? "- १४९,००० किमी. / से. असेल 
आणि क॒*_ १ तास असेल तर क -- ५४ मिनिटे 
येईल. व -- २६०,००० किमी, / से. असेल तर 


मग का>- ३० मिनिटेच येईल. जितका “आ” चा 
वेग जास्त तितके ' का'' चे मूल्य कमी येईल. 


विशवकिरणांमध्ये * म्यू मेसॉन ' नामक अल्पजीवी 
मूलकण असतांत. त्यांचा वेग जवळजवळ प्रकाशवेगा- 
इतका असतो. एखाद्या शोषक पदार्थात थोपवून 
( यामुळे त्यांचा वेग कमी होतो ) त्यांचे आयुर्मान 
मोजल्यास ते सुमारे १.५ मायक्रोसेकंदं (१ मा. से.- 
सेकंदाचा एक दहालक्षांश भाग ) भरते. पण ते असे 


नवभारत 


जुलै, १९७९ 


जेव्हा थांबविले जात नाहीत, तेव्हा त्यांचे आयुर्मान 
सुमारे ५० पट जास्त भरते ! कालविस्तरणाचा हा 
एक प्रत्यक्ष पुरावाच आहे. 


सापेक्षतावादानुसार गतिमान संदर्भव्यूहात 
कालाचे मापन वेगळे थेते. तेव्हा प्रत्येक संदर्भ- 
व्यूहाशी संलग्न काल वेगळा मानला पाहिजे, इतकेच 
नव्हे तर स्थल व काल यांमध्ये तसा मूलभूत फरक 
करत येणार नाही. स्थल-काल असा एक संयुक्‍त 
* चतुमितीय ' अवकाश मानावा लागेल, जसा लांबी 
व उंची या राशींमध्ये तसा मूलभूत फरक नाही 
(बांबू आडवा टाकला तर जी त्याची लांबी असते 
तीच बांबू उभा केल्यास उंची होते ). त्याचप्रमाणे 
स्थलवाचक व कालवाचक निदेशांकामध्ये कोणताही 
मूलमूत फरक नाही. 


दोन घटना एकाच वेळी घडल्या, तर त्या एक- 
कालिक आहेत असे म्हणतात. ज्या घटना एका 
संदर्भव्यूहाच्या सापेक्ष एककालिक आहेत, त्या 
दुसर्‍या एखाद्या संदर्भव्यूहाच्या संदर्भात एककालिक 
असतीलच असे नाही, ही गोष्टही सापेक्षतावादा- 


वरून निष्पन्न होते. या तत्त्वाला एककालिकतेची 
सापेक्षता असे म्हणतात. 


वेगाची कमाल मर्यादा : सापेक्षता सिद्धांता- 
तील रूपांतरणांवरून एक महत्त्वाचा निष्कषे निघतो. 
तो म्हणजे या विश्‍वातील कोणतीही वस्तू किंवा 
संदेश प्रकाशवेगापेक्षा जास्त, किवा प्रकाशवेगा- 
इतकाही वेग धारण करू शकणार नाही. वेग प्रकाश- 
वेगापेक्षा जास्त झाला, तर वस्तुची लांबी किंवा 
काल यांची मूल्ये असत्‌ होतात, हे वर आलेल्या 
समीकरणांवरून सहज सिद्ध करता येते. 


न्यूटनच्या दुसऱ्या गति-नियमानुसार पदार्थाला 
स्थिर मूल्याची प्रेरणा लावल्यास त्याचा वेग ठरा- 
विक त्वरेने एकसारखा वाढत जाईल, तो किती 
वाढावा यावर काही अंतिम मर्यादा नाही; परंतु 
वरील विवेचनानुसार हे शक्‍य होणार नाही, हे 
उघड आहे. 

वख्तुमानात वाढ : सापेक्षतावादान्‌सार, पदा- 
र्थाचा घेग वाढत जाईल तसतसे त्याचे वस्तु 
मानही वाढत जाते ( याबद्दलचे सूत्र असे : 


आइन्स्टाइन यांचा खरापेक्षतावाद 


म० पळ 
म ; येथेमम व म ही 


१/ १ कागि वर । प्र र 


पदार्थाची अनुक्रमे स्थिर असताना आणि व या 
वेगाने जात असतानाची वस्तुमान मूल्ये आहेत ) 
वजन कमी करण्यासाठी काही लोक धावण्याचा 
व्यायाम घेतात ते मग चूकच आहे की काय? 
१०० किलो वजनाचा मनुष्य जर ताशी २५ कि. 
मी. वेगाने ( कसे शक्‍य आहे हे त्याला ? ) धावू 
लागला, तर त्याच्या वजनात त्यामुळे होणारी वाढ 
एका ग्रॅमच्या एक लक्ष कोट्यांश भागापेक्षाही कमी 
असेल ! 

व्यावहारिकजल्ञात व सापेक्षता सिद्धांत : 

वस्तूमानातील वाढ, लांबीतील घट किंवा कालाचे 
विस्तरण यांसारखे “ सापेक्षतीय ' आविष्कार 
प्रत्ययाला येण्यासाठी वस्तूच्या किंवा संदर्भ- 
व्यूहाचा 'वेग प्रकाशवेगाच्या समतुल्य असाव- 
यास पाहिजे. सामान्य व्यवहारात अनुभवाला 
येणारे वेग प्रकाशवेगाच्या तुलनेने इतके अल्प अस- 
तात, की त्यांच्या बाबतीत सापेक्षतीय आविष्कार 
अत्यंत सुक्ष्मग्राही उपकरणाच्या साहाय्यानेही प्रत्य- 
याला येत नाहीत. आपण जे व्यावहारिक ज्ञान 
म्हणून म्हणतो ते म्हणजे आपल्य़ा रोजच्या व्यव- 
हारातील अनुभवांचे एक प्रकारचे संकलन असते. 
ज्या गोष्टी रोजच्या व्यवहारात घडताना आपणाला 
दिसून येत नाहीत त्या घडणे अशक्य आहे, असा 
आपण विझवास बाळगतो, सापेक्षतीय आविष्कारांची 
गोष्ट अश्ली आहे, की ते सामान्य परिस्थितीत अनु- 
भवाला येणे अशक्‍य आहे. त्यामुळे काही खास 
परिस्थितीत ते घडणे शक्‍य आहे, हे आपणाला पटत 
नाही आणि यामुळेच सापेक्षता सिद्धांत हा फार 
गंहन विषय आहे अशी समजूत होते. खास परि- 
स्थितीत म्हणजेच प्रकाशवेगाशी समतुल्य सि अस- 
ताना येणारे अनुभव सवेसामान्य मतुष्य धेऊ शकत 
नसल्याने या बाबतीत त्याला शास्त्रज्ञांनी केलेले 
प्रयोगच प्रमाणं मानणे भाग आहे. 

बस्तुमानातील वाढीसाठी प्रयोग : कणांचे 
वेग जेव्हा प्रकाशवेगाशी समतुल्य होतात तेव्हा 
त्यांच्या द्रव्यमानातील वाढ स्पष्टपणे प्रत्ययाला यंऊ 
शकते. काडफमन व वुचरर यांना अशा प्रकारे 

न. भा. ५ 


३३ 


इलेक्ट्रॉंनांच्या वस्तुमानात प्रथम वाढ झालेली आढ- 
ळली. ब्रूक हॅवन नॅशनल लॅबोरेटरी ( अमेरिका ) 
मध्ये कणवेगवर्धकात हायड़रोजनाच्या अणकेंद्रांना 
प्रति सेकंदाला सुमारे २८०००० किमी. व इतका 
प्रचंड वेग दिला असता त्यांचे वस्तुमान सुमारे 
९पट वाढलेले दिसले. आधुनिक कणवेगवंधेकांचे 
काय ठीक चालावे यासाठी त्यांच्या कार्यपद्धतीत या 
सापेक्षतीय वस्तुमानवाढीची दखल घेऊन योग्य ती 
सुधारणा केली जाते. याशिवाय इतर काही प्रयो- 
गांतही वस्तुमानवाढ प्रत्ययाला येते. 


ऊर्जा व वस्तुमान : न्यूटनच्या गतिकीनुसार 
पदार्थावर जेव्हा प्रेरणा कार्य करते तेव्हा त्यामुळे 
पदार्थाचे वस्तुमान न बदलता फक्‍त वेग वाढत 
जातो ब त्यानुसार त्याची ( गतिज ) ऊर्जा वाढत 
जाते. परंतु सापेक्षतावादानुसार वेगवाढीबरोबर 
पदार्थाचे वस्तुमानही वाढत जात असते व अज्शा 
तर्‍हेने काही ऊर्जेचे वस्तुमानाच्या वाढीत रूपांतर 
होते. आइन्स्टाइन यांच्या जगप्रसिद्ध समीकरणा- 
नुसार ( 11 >_ ॥02 ) 

पदार्थाची ऊर्जा र त्याचे वस्तुमान > प्रकाशवेगाचा 
वर्ग म >प्र- परंतु पदार्थ स्थिर असेल तेव्हा त्याचे 
वस्तुमान म० असते व वरील समीकरणानुसार 
त्याच्यात म० > प्र इतको ऊर्जा समाविष्ट झालेली 
असते, यावरून वस्तुमानाचे (अंशतः किंवा पूर्णपणे) 
ऊर्जेत रूपांतर करता येण्याची शक्‍यता दिसून 
येते. अणुबाँब व अणुभट्ट्यांमध्ये वस्तुमानाचे अंशत: 
ऊर्जत रूपांतर होऊन प्रचंड प्रमाणात ऊर्जा उपलब्ध 
होते. एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉझिद्रॉन हे दोन मल- 
कण एकत्र आल्यास ते नष्ट होऊन त्यांचे ऊर्जेत 
(गॅमा किरणात ) रूपांतर होते. याला दरब्याचे 
नष्टीकरण असे म्हणतात. या उलट प्रकार म्हणजे 
गॅमा किरणांच्या ऊर्जेचे द्रव्यात ( इलेक्ट्रॉन - पॉझि- 
ट्रॉन या जोडीत ) ख्पांतर होण्याची घटनाही घड 
शकते. त्य़ाला ऊर्जेचे द्रव्यीकरण असे म्हणतात. 
सापेक्षता सिद्धांताच्या सत्यतेचे हे सबळ पुरावेच 
होत. 

व्यापक सापेक्षता सिद्धांत 

मर्यादित सापेक्षता सिद्धांत फ्त निरूढीय 

संदर्भव्यूहांनाच लागू पडतो; फिरणार्‍या व प्रवेगित 


२४ 


म्हणजेच अनिरूढीय व्यूहांना नाही. सवच प्रकारच्या 
व्यूहांना लागू पडणारा तो व्यापक सिद्धांत होय. 


या सिद्धांताचा पाया * सममूल्यतेचे तत्त्व ' असल्याने 


प्रथम या तत्त्वाची थोडी चर्चा करणे जरूर आहे. 

सममूल्यतेचे तत्त्व $ वस्तुमान हा शब्द भौतिकी- 
मध्ये दोन वेगवेगळ्या संदर्भात वापरला जातो; 
गुरुत्वाकषेणाच्या प्रेरणेच्या संदर्भात जेव्हा वस्तुमान 
हा शब्द वापरला जातो ( उदा. ' गुरुत्वाकर्षणाची 
प्रेरणा पदार्थाच्या वस्तुमानाच्या सम प्रमाणात असते? 
हा नियम घ्या ) तेव्हा त्याला खरोखर गुरुत्वीय 
वस्तुमान असे म्हटले पाहिजे. वस्तूचे * वजन ' सुद्धा 
गुरुत्वीय वस्तुमानावरच अवलंबून असते. 

याशिवाय गतिविषयक समीकरणातही वस्तुमान 
ही राशी वापरली जाते. तेथे ती खरोखर पदार्थाच्या 
निख्ढीचे परिमाण व्यक्‍त करीत असते. तेथे तिला 
निरूढीय वस्तुमान असे म्हटले पाहिजे, रुळावरून 
रिकामी “वाघीण? ढकलून चालू करण्यास कमी त्रास 
पडतो, त्या मानाने तीच वाघीण भरलेली असल्यास 
तिला गतिमान करण्याला जास्त जोर लावावा 
लागेल. म्हणजे तिची निरूढी जास्त किंवा निरूढीय 
वस्तुमान जास्त आहे असे म्हणावे लागेल. 

सक्रत्‌ दर्शनी एकाच पदार्थाची ही दोन प्रकारची 
वस्तुमाने ( त्यांना एकच संज्ञा वापरली गेल्यामुळे ) 
सममूल्यच असावीत असे वाटते; परंतु सुक्ष्म विचार 
केलातर ती दोन्ही सममूल्य का असावीत, याला 
काहीच कारण देता येत नाही. । 

आइन्स्टाइन यांनी असे गृहीत धरले, कौ कोण- 
त्याही पदार्थाचे गुरुत्वीय वस्तुमान व निरूढीय 
वस्तुमान यांची मूल्ये ( सुयोग्य एकके वापरल्यास ) 
समानच असतात. यालाच सममूल्यतेचे तत्त्व असे 
म्हणतात. अत्यंत सुक्ष्मप्राही मापनावरून या तत्त्वाची 
सत्यता सिद्ध झालेली आहे. 

गुरुत्वाकषणाचे क्षेत्र : पृथ्वीच्या पृष्ठभागा- 
जवळ कोणताही पदार्थ मुक्‍तपणे पडू दिला, तर तो 
ठराविक प्रवेगानेच खाली पडतो. हा गुरुत्वीय 
प्रवेग पदार्थाचे द्रव्य (उदा. लोखंड, माती) रूप 
(जसे द्रवरूप, घनरूप ) किवा वस्तुमान यांवर 
बिलकुल अवलंबून नसंतो, हा त्याचा महत्त्वाचा 
विज्षेष आहे. पदार्थ खाली पडतो तो पृथ्वीच्या 
गुरुत्वाकर्षणाने असे सामान्यपणे म्हटले जाते. 


नवभारत 


जुले, १९७९ 


पदार्थाशी प्रत्यक्ष संपक न येता पृथ्वी त्यावर 
आकर्षेण कसे लागू करू शकते याबद्दल वैचारिक 
अडचण होती. तिच्यावर तोडगा म्हणून गुरुत्वाकर्ष- 
णीय क्षेत्राची कल्पना पुढे आली. पृथ्वीच्या समीपच्या 
अवकाशाला (तिच्या केवळ अस्तित्वामुळेच ) काही 
खास गुणधर्म प्राप्त होतात. त्यांमुळे हे आकर्षण 
होते. हा खास गुणधमंयुक्‍त अवकाश म्हणजेच 
गुरुत्वाकर्षणीय क्षेत्र होय असे म्हणता येईल. 


निरूढीय प्रेरणा : प्रवेगित संदर्भव्यूहामध्ये 
प्रत्येक वस्तुवर एक प्रेरणा लागू झालेली दिसते, 
हिलाच निरूढीय प्रेरणा असे म्हणतात. निरूढीय 
प्रेरणेमुळे उत्पन्न होणारा प्रवेग कोणत्याही वस्तु- 
मानाच्या पदार्थावर एका विवक्षित मूल्याचाच 
असतो. गुरुत्वीय प्रवेगाशी त्याचे हे साधम्य॑ येथे 
विशेष महत्त्वाचे आहे. सममूल्यतेच्या तत्त्वाची 
याच्याशी सांगड घातली तर असे लक्षात येईल, की 
विशिष्ट मर्यादित प्रदेशात पदार्थाला मिळणारा 
प्रवेग हा गुरुत्वाकषेणीय क्षेत्रामुळे निर्माण झाला 
की निरूढीय प्रेरणेमुळे, याचा निर्णय आपणाला 
करताच येणांर नाही, व्यापक सापेक्षता सिद्धांतात 
ही एक महत्त्वाची व मूलभूत संकल्पना आहे. 


काही उदाहरणे : मुंबईतील लोकलगाडी जेव्हा 
स्टेशनवरून सुटते तेव्हा तिचा वेग आअतित्वरेने 
वाढत असतो. म्हणजे तीत बसलेल्या प्रवाह्यांच्या 
दृष्टीने ती एक प्रवेगित संदर्भव्यूहू बनते. बसलेल्या 
प्रत्येक प्रवाशाला आपल्याला बैठकीच्या पाठीवर 
मागे रेटले आहे. असे भासते. हाच रेटा म्हणजे 
( प्रत्येकावर कार्ये करणारी ) निरूढीय प्रेरणा होय. 
गाडी एकदा स्थिरमूल्य वेगाने धावू लागली, की' हा 
रेटाही जाणवणे बंद होते हा अनुभव प्रत्येकाला 
आला असेल. गाडीमध्ये ( तिच्या वेगाच्या उलट 
दिशेने ) एक गुरुत्वाकर्षेणीय क्षेत्र अस्तित्वात आले 
तरीही असाच अनुभव येईल. गाडीबाहेरील कुठलीच 
वस्तु दिसत नसेल (व गाडीचा खडखडाटही ऐकू येत 
नसेल), तर येणारा अनुभव गुरुत्वाकषेणीय क्षेत्रामुळे 
की निरूढीय प्रेरणांमुळे याचा निर्णय प्रवाशाला 
करता येणार नाही. 


एखाद्या लिफ्टमध्ये वजनाचा काटा ठेवून मनष्य 
त्यावर उभा राहिला, तर लिफ्ट स्थिर असताना 


आइन्स्टाइन यांचा सापेक्षतावाद 


काटा त्याचे ' वजन ' दाखवितो. प्रवेगित वेगाने 
लिफ्टवर जाऊ लांगला, तर काटा त्याचे वजन वाढले 
आहे असे दाखवितो. जणू काही पृथ्वीचे गुरुत्वाकर्ष- 
णीय क्षेत्र जास्त सामथ्यंशाली झाले आहे ! लिफ्टचा 
प्रवेग शून्य झाला, की वजनातील 'वाढ' ही आपोआप 
नाहीशी होते. 


व्यापक सापेक्षता सिद्धांतानुसार मर्यादित प्रदे- 
शात प्रवेगित गती व गुरुत्वाकषणीय क्षेत्र ही 
सवेस्वी एकसारखीच असतात. विशिष्ट गति- 
विषयक परिणाम प्रवेगित. गतीमुळे झाला ( उदा., 
वस्तू पृथ्वीकडे पडणे, आडव्या दिशेने फेकले असता 
दगड किवा तोफगोळा यासारख्या पदार्थाचा गतिमार्ग 
अन्वस्ताकार असणे इत्यादी ), की गुरुत्वाकषणीय 
क्षेत्रामुळे झाला हे निरीक्षकाला ठरविताच येणार 
नाही. 


एखाद्या स्थिर लिफ्टच्या बाजूला एक छोटे भोक 
पाडून त्यातून प्रकाश शलाका आत सोडली, तर ती 
सरळ रेषेत जाऊन विरुद्ध बाजूवर कवडसा पाडेल, 
आता जर लिफ्ट प्रवेगित गतीने झपाट्याने वर नेऊ 
लागलो तर प्रकाश आत प्रवेश करून विरुद्ध बाजूवर 
आपटण्यास लागणार्‍या कालखंडात निरुद्ध बाजू 
काहीशी वर गेलेली असेल. म्हणून आता पडणारा 
कवडसा पूर्वीच्या विदूवर न पडता काहीसा त्याच्या 
खाली पडेल. म्हणून लिफ्टमधीळ निरीक्षकाच्या 
दृष्टीने ( प्रवेगित संदरभ्भव्यूहात ) प्रकाश किरणाचा 
मार्ग वक्र झालेला दिसेल. परंतु प्रवेगित गती 
व गुरुत्वाकर्षणीय क्षेत्र ही समात पातळीवरच 
असल्यामुळे व्यापक सापेक्षता सिद्धांतानुसार गुरुत्वा- 
कर्षेणीय क्षेत्रातही प्रकाशाचा मार्ग वक्र होत 
असला पाहिजे या निणंयाप्रत आइन्स्टाइन 
आले. 

ठप्मापक सापेक्षतावाद अचूकपणे सांगावयाचा 
झाला, तर बर्‍याच अवघड गणिती समीकरणांचा 
(' प्रदिश किंवा टेन्सार समीकरणांचा ) उपयोग 
करावा लागेल. परंतु तो येथे करणे शक्‍य नसल्याने 
त्या समीकरणांवरून निघणाऱ्या आणखी दोन अन- 
पेक्षित निष्कर्षांचा प्राकूकथनांचा आपणास येथे 
फक्त उल्लेख करण्यावरच समाधान मानावे लाग- 


णार आहे. 


2१ 


(१) प्रवेगित व्यूहातील काळमापक हळू 
चाळू लागतील, म्हणून गुरुत्वाकषेणीय क्षेत्रात ठेव- 
लेले कालमापकसुद्धा हळू चालतील. हे क्षेत्र जितके 
जास्त तीव्र तितका हा परिणाम जास्त होईल. 

(२) न्यूटन यांच्या गुरुत्वाकषेण सिद्धांतानुसार 
ग्रहांच्या सुर्याभोवताली परिभ्रमण करण्याच्या कक्षा 
बरोबर विवृत्ताकार ( लंब वर्तुळाकार ) असल्या 
पाहिजेत. आइन्स्टाइन यांच्या सिद्धांतानुसार 
या कक्षा अवकाशात स्थिर न रहाता हळ्हळू 
फिरत जात असल्या पाहिजेत. या दोन सिद्धांतां- 
पैकी कोणता जास्त बरोबर ते पहाण्याची ही एक' 
उत्तम कसोटीच ठरावी, 

प्रायोगिक पडताळा : गुरुत्वाकर्षणीय क्षेत्रात 
प्रकाशाचा मार्गे वक्र होतो याचा पडताळा प्रथम 
स. १९१९ सालच्या खग्नास सूयग्रहणाच्या वेळी 
घेता आला. अश्या वेळी दूरच्या ताऱ्यांचे प्रकाश 
किरण सुय बिबाजवळून येत असताना अल्प प्रमा- 
णात सुर्येबिबाच्या बाजूला झुकतात असे दिसुन 
आले. ( झुकण्याचा कोन १"७ सेकंद; १ सेकंद > 
३द्दोग्म् अंश ) हा झुकाव सापेक्षता सिद्धांतानुसार 
अपेक्षा होती तेवढाच आला. अश्या ताऱ्यांची निरी- 
क्षणे फक्त खग्रास सुयंग्रहणाच्या वेळीच करणे 
शक्‍य असते. अलीकडे रेडिओतरंग उत्सजित कर- 
णाऱ्या क्‍्वासार नामक आकाशस्थ ज्योतींचा शोध 
लागला आहे. त्याची मापने रेडिओ दुरदशेकाच्या 
साहाय्याने भर दुपारी सुद्धा करता येतात. या 
मापनांचाही निष्क्षे वरीलप्रमाणेच आला. 

(२) गुरुत्वाकषेणाचा कालमापकावर होणारा 
परिणाम इतका सुक्ष्म असतो, की साध्या घड्याळां- 
वरून तो लक्षात येऊ शकत नाही. परंतु अणूंमधील 
इलेक्ट्रॉंनांची भ्रमणे ही एक प्रकारे अत्यंत सुक्ष्म- 
दर्शी कालमापकेच आहेत. त्यांच्यामुळे अणू विशिष्ट 
कंप्रतेच्या ( रंगाच्या ) वर्णपट रेषा उत्सजित कर- 
तात. ही आणवीय कालमापके हळू चालू लागली, 
तर वर्णपटरेषा तांबड्या रंगाच्याकडे सरकल्या- 
सांरख्या दिसतात, याला आइन्स्टाइन 
असे म्हणतात. सुर्याच्या वातावरणातील अणंच्या 
वर्णपटातील ही ताम्रच्युती प्रथम मोजण्याचा प्रयत्न 
करण्यात आला. त्याल्म ताम्नच्युती आढळली पण 
तिचे मापन फार अचूकतेने न करता आल्यामुळे 


श्र्दे 


हा प्रयोग निर्णायक मानला गेला नाही. व्याधाच्या 
जवळील एका तार्‍याजवळ गुरुत्वाकषंणाचे क्षेत्र 
इतके प्रबळ आहे, की त्यामुळे सूर्यापेक्षा सुमारे ३० 
पट जास्त ताम्रच्युती येऊ शकेल. हिचे मापन 
१९२५ मध्ये अँडॅम्स यांनी केळे व ती सापेक्षता- 
वादाच्या प्राक्कथनानुसारच आहे, असे त्यांना आढ- 
ळले. याबद्दलच्या अत्याधुनिक पद्धतीत * मॉसबॉवर 
परिणामा ' चा उपयोग केला जातो. १९६० साली 
रेबका व पाउंड यांनी या परिणामाचा वापर करून 
पृथ्वीच्या गुरुत्वाकषणामुळे होणारी अतिसुक्ष्म तास्र- 
च्युती मोजली. 

(३) बुघाच्या कक्षेचे भ्रमण : बुद्ध ग्रहाचे 
सुर्यापासुनचे अंतर सर्वांत कमी असल्याने त्याच्या 
कक्षेभोवती सूर्याचे गुरुत्वाकषेणाचे क्षेत्र इतर 
ग्रहांच्या मानाने फार तीव्र आहे. शिवाय त्याची 
परिभ्रमण गती सर्वांत जास्त शीघ् असल्याने कक्षेचे 
भ्रमण मोजण्यास तो ग्रह सर्वांत जास्त सोयीचा आहे. 
तरीही त्याच्या कक्षेचे हे भ्रमण १०० वर्षांत ५७४ 
सेकंद ( १ सेकंद > दव अंश ) इतके आहे. इतर 
ग्रहांच्या गुरुत्वाकषेणामुळे यातील सुमारे ५३१ 
सेकंद भ्रमणाची उपपत्ती न्यूटनच्या सिद्धांतानुसार 
देता येते. पण उरलेल्या ४२ सेकंदांचे भ्रमण हे 
ज्योतिषशास्त्रात अनेकवर्ष न सुटलेले एक कोडेच 
होते. परंतु व्यापक सापेक्षता सिद्धांतानुसार इतके 
भ्रमण अपेक्षितच असल्याने त्या सिद्धांताला बळकटी 
आणणारा हा एक महत्त्वाचा आविष्कार ठरला. 


वक्र अवकाश : सापेक्षता सिद्धांतानुसार अव- 
काश हा वक्र असुन जास्त वस्तुमानाच्या पदार्थां- 
जवळ, म्हणजेच गुरुत्वाकषंणीय क्षेत्र जितके जास्त 
सामथ्येवान तितकी अवकाशाची वक्रता तेथे जास्त 
होते. अज्या क्षेत्रात प्रकाशकिरणाचा मार्ग वक्र होतो 
तो या अवकाशाच्या वक्रतेमुळे. 


अवकाशाच्या वक्रतेची ही कल्पना बुद्धीला सहजा- 
सहजी पटत नाही. एक सपाट कागद ध्या, त्याचा 
हरिमितीय विस्तार आहे पण तो सपाट आहे. 
समजा हा कागद एका दंडगोलाभोवती गुंडाळला 
तर तो तिसऱ्या मितीत ( त्याच्या प्रतलाला 
छंबदिदने ) वक्र होईल. त्याचप्रमाणे त्रिमितीय 
अवकाश वक्र व्हावयाचा झाल्यास तो चवथ्या 


नवभारत 


जुले, १९७९ 


मितीत होणार अश्ली चतुर्थ मिती आपल्या पहाण्यात 
नसल्यामुळे हे आपल्या बुद्धीला असंभाव्य वाटते. 


सपाट कागदावर त्रिकोण, चौकोन इत्यादी 
आकृत्या काढल्यास त्यांना युक्लिडच्या भूमितीचें 
नियम लागू पडतात ( जसे त्रिकोणातील क्कोनांची 
बेरीज १८० असते. ) त्याचप्रमाणे ज्या त्रिमितीय 
अवकाशाला युक्लिडचे नियम लागू पडत असतील 
त्याला युक्लिडीय अवकाश किवा सपाट भवकाश' 
असे म्हणतात. 


पृथीच्या पृष्ठभागावर एक मोठा त्रिकोण (समजा 
पाया विषुववृत्तावर व शिरोबिंदू उत्तर ध्व अस- 
छेला) काढल्यास त्याच्या कोनांची वेरीज १८० अंश 
यंणार नाही. हा पृष्ठभाग वक्र आहे म्हणजेच अय- 
क्लिडीय आहे असे म्हणता येईल. हीच कल्पना पुढे 
वाढविल्यास ज्या त्रिमितीय अवकाशात य॒क्लिडचे 
नियम 'लागू पडत नाहीत तो अवकाश वक्र किंवा 
अयुक्लिडीय समजावा अक्षी व्याख्या करता येईल. 
अशा अवकाशाचा सविस्तर ( गणिती ) अभ्यास 
रीमान या जमन गणितज्ञांनी केला आहे. म्हणून वक्र 
अवकाशाला रीमानीय अवकाश असेही म्हणतात. 


न्यूटन आणि आइन्स्टाइन अनेकदा असे 
म्हेटले जाते, की सापेक्षता सिद्धांतामुळे न्यूटनचे 
गतिविषयक नियम किवा गुरुत्वाकषेणाचा नियम हे 
खोटे ठरविले आहेत; परंतु हे म्हणणे पूर्णाशञाने खरे 
नाही. पृथ्वीवर केलेल्या अनेक प्रयोगांत त्या निय. 
मांची सत्यता पटते. न्यूटनच्या नियमांनसार केलेली 
ग्रहृगणिते आइचर्यकारकपणे बरोबर उत्तरे देतात. 
तेव्हा ते नियम खोटे कसे ठरतील ? याबाबतीत 
सत्य परिस्थिती अक्षी सांगता येईल, की विशिष्ट 
मर्यादेपर्यंत न्यूटनचे नियम बरोबरच आहेत. ही 
मर्यादा म्हणजे गुरुत्वाकषेणीय क्षेत्रांची तीव्रता 
व वेगांची मूल्ये ( प्रकाशवेगाच्या तुलनेने ) अत्यल्प 
असली पाहिजेत. सर्वसामान्य परिस्स्थितीत ही 
मर्यादा ओलांडली जात नाही, म्हणून न्यूटनचे नियम 
सुयोग्यच दिसतात. परंतु प्रकाशवेगाशी तुूनीय असे 
वेग विचारात घेतले किवा अतितीत्र ग्रुत्वाकषंण 
क्षेत्रे घेतली, तर मग मात्र न्यूटनचे नियम ल्टके 
पडतात व सापेक्षतीय नियमांची कास धरावी लागते. 
सापेक्षता सिद्धांतावरून येणाऱ्या नियमांचे आसन्नी- 


आइन्स्टाइन यांचा सापेक्षतावाद 


करण ( प्रकाशव्रेगाच्या मानाने वस्तूचा वेग दुलंक्ष- 
णीय' मानणे ) केल्यास त्यावरून आपोभापच 
न्यूटनचे नियम मिळतात. 


विश्वरचनाशास्त्र व सापेक्षता सिद्धांत 

विश्‍वरचनाशास्त्राला सापेक्षता सिद्धांतामुळे 
प्रथमच सैद्धांतिक बैठक लाभली असे म्हटले जाते. 
न्यूटनच्या गुरुत्वाकषणाच्या सिद्धांतानुसार अव- 
काशाच्या अनंत महासागरात विदवव हे एखाद्या बेटा- 
सारखे आहे. म्हणजे त्याला मर्यादा रेषा आहे. 

आइनस्टाइंन यांच्या मतानुसार विदव हे सान्त 
आहे; पण त्याल! मर्यादा रेषा नाही. पृथ्वीचा पृष्ठ- 
भाग असाच सान्त व मर्यादारेषा नसलेलां आहे. 
विदव हे स्थिर आहे असे त्यांचे मत होते. त्यानुसार 
त्यांच्या क्षेत्र 'समीकरणांच्या तिर्वाहात, विश्वाचे 
स्थिरत्व व्यक्‍त करणारे एक पद त्यांनी घातले. 
परंतु पुढे, विश्व प्रसरण पावत आहे हा शोध हृबल 
यांनी लावल्यानंतर ते पद घालणे ही आपली घोड- 
चूक होती असे त्यांनी बोलून दाखविले. अवकाश 
वक्र असल्यांमुळे एका बिंदूपासून निघालेला प्रकाश 
परत तेथेच येऊन पोहोचू शकेल असे त्यांचे मत 
होते. परंतु विशवरचनेबाबत सापेक्षतावादानुसार 
काहीच ठाम निष्कर्ष काढता आलेला नाही. 


काही संदेह : सर्वसामान्यपणे शास्त्रीय विश्‍वात 
सापेक्षता सिद्धांताला मान्यता मिळाली असली तरी 
त्याबद्दल काही संदेह कित्येक शास्त्रज्ञांनी व्यक्‍त 
केलेले आहेत. शास्त्रातील विचारप्रवाह जिवंत अस- 
ल्याचीचं ही खूण आहे. त्यातूनच शास्त्राची प्रगती 
होणार आहे. 

उदाहरणार्थ (१) गुरुत्वाकषेणीय क्षेत्रात 
प्रशाशकिरण वक्र होतात हा सापेक्षतावादात अव- 
काशाच्या वक्रतेचा पुरावा मानला गेला. परंतु किरण 
वक्र होणे हा केवळ किरणांचा खास गुण मानला तर 
काय हरकत आहे ? त्यावरून अवकाशांची वक्रता 
आपोआप कश्ली काय सिद्ध होते? 

(२) अवकाशाची वक्रता चांगल्या कालमाप- 
काच्या साहाय्याने आजमावता येईल अह्यी कल्पना 
व्यापक सापेक्षता सिद्धांतात गृहीत धरली आहे. माख 
यांना हे अंपान्य आहे. त्यांच्या मते काल ही एक 
अमूर्त कल्पना असून इतर वस्तूंच्या संदर्भात आप- 


३७ 


णाला कालाचे आकलन होते. कालावरून वस्तंचे' 
आकलन होणे अशक्य आहे. १ 

(३ ) आइन्स्टाइन यांच्या भूमिकेत एक मुख्य 
विचार असा होता को ' निसर्गाचे नियम अगदी सोपे 
असले पाहिजेत. ' यातूनच सापेक्षता सिद्धांत उद- 
याला आला. परंतु हे नियम सोपे असावेतच हा 
आग्रह निराधार आहे. 


याच आग्रहापोटी आइन्स्टाइन यांनी पुढे आपल्या 
भंतापर्यंत * एकत्रित क्षेत्र सिद्धांत ' प्रस्थापित कर- 
ण्याचा प्रयत्न केला. या सिद्धांतात त्यांनी पुंज सिद्धांत 
गुरुत्वाकषेण व विद्युतचुंबकीय क्षेत्रे या सर्वांचे एकाच 
समीकरणाच्या संचात एकत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न 
केला, पण तो यशस्वी झाला नाही. 

(४ ) मूलकणांच्या बाबतीत पुंजयामिकीचे 
सिद्धांत उत्तमपणे लागू पडतात. परंतु पुंजयामिकी 
ही सापेक्षतावादाशी सुसंवादी नाही. 

(५) रीमानीय भूमिती ही एक प्रकारची गणिती 
*भ्षाषा * आहे. तिच्या शब्दात अवकाशातील गरु- 
त्वाकर्षणादि आविष्कार मांडता आले, याचा अर्थ 
अवकाश वक्र आहेच असा करता येणार नाही. असे 
इतरही खास भूमितिप्रकार आहेत, की त्यांच्या 
आधारेही हे विवरण करता येईल, 


सापेक्षता सिद्धांताला पर्यायी असा एक सिद्धांत 
मांडण्याचा प्रयत्न स. १९७७ मध्ये बार्बोर व बर्टोटी 
यांनी केला आहे. या सिद्धांताचा विशेष म्हणजे 
त्याच्या समीकरणात फक्त प्रयोगाने योजता येण्या- 
सारख्या राशीच येतात. अवकाशाच्या वक्रतेसारख्या 
अमूत कल्पना वापराव्या लागत नाहीत. हा सिद्धांत 
अद्याप अगदी प्राथमिक अवस्थेत आहे. 

सापेक्षता सिद्धांताबद्दल यापेक्षा कितीतरी अधिक 
लिहावयास हवे. परंतु विस्ताराच्या भयास्तव तसे 
करता येत नाही- (याबद्दल वाचकाला निरचितच 
भानंद वाटेल ! ) या सिद्धांताबद्दल वाचकाचे फक्‍त 
कुतूहल जरी जागृत करता आले, तरी हा लेख 
सार्थकी लागला असे वाटेल. कालिदासाने रघुवंशाच्या 
प्रारंभी म्हटल्याप्रमाणे असे म्हणता येईल, को कुठे 
तो आइन्स्टाइन यांचा सापेक्षता सिद्धांत आणि 
कुठे या लेखकाची अल्प कुवत ! छोट्या होडीतून 
महासागर भोलांडून जाण्याचाच हा दुबळा प्रयत्न ! 


8८ 


पुंजसिद्धांत व आइन्स्टाइन 

सापेक्षता सिद्धांताच्या देदीप्यमान यशामुळे 
आईन्स्टाइन यांच्या भौतिकीतील इतर कार्याकडे 
सर्वेसामान्य लोकांचे दुलेक्ष होते, पण त्यांची पुंज- 
सिद्धांतवविषयक कामगिरीही नोबेल पारितोषक 
मिळविण्याच्या तोडीची आहे. 


उष्ण पदार्थापासून निर्वातात सुद्धा सर्वे दिशांनी 
उष्णता (विद्युतचुंबकीय तरंगांच्या स्वरूपात ) 
फेकली जात असते, तिला उष्णता प्रारण असे 
म्हणतात. या प्रारणातील ऊर्जेच्या वितरणाचे 
स्पष्टीकरण करंण्यासाठी मॅक्स फ्लांक या जमन 
शास्त्रज्ञांनी प्रथम स. १९०० मंध्ये पुंज कल्पना 
मांडली. पुंज ( क्वांटम ) म्हणजे पुंजका किंवा 
गठ्ठा. उष्णतेचे प्रारण सलग तरंगांच्या स्वरूपात 
होत नसून ते छोट्या छोट्या अलग ऊर्जा-पुंजांच्या 
स्वरूपात होते, अशी ही कल्पना आहे [०(न्यू) 
कंप्रतेच्या प्रारणाच्या पुंजात 11० एवढी ऊर्जा समा- 
विष्ट झालेली असते. 1 हा एक वैद्विक स्थिरांक 
असून त्याला फ्लांकचा स्थिरांक असे म्हणतात ]. 

आइन्स्टाइन यांनी १९०५ साली प्रकाशविद्युत 
परिणामाचे विवरण करण्यासाठी पुंजसिद्धांताचा 
उपयोग करणारा प्रबंध प्रसिद्ध करीपर्यंत या पुंज- 
कल्पनेकडे कोणीच विशेष लक्ष दिले नाही; पण 
या प्रबंधानंतर मात्र पुंजकल्पनेचा सवंत्र स्वीकार 
झाला व त्यातूनच आधुनिक अणुविज्ञानाचा विकास 
झाला म्हणून या प्रबंधाचे एवढे महत्त्व. 

प्रकाशविद्युत परिणाम : धातूंच्या पृष्ठभागा- 
वर सुयोग्य कंप्रतेचा प्रकाश पाडला असता त्यातून 
इलेक्ट्रांतांचे उत्सर्जन होते. याला प्रकाशविद्युत 
परिणाम असे म्हणतात ( बोलपट बोलके झाले ते 
याच तत्त्वावर ). हा शोध सुमारे १८ वर्षे आधीच 
लागला असला, तरी त्यातील काही वैशिष्ट्यांचा 
खलासा प्रचलित कल्पनांनुसार देता येत नव्हता. 
एक वैशिष्ट्य असे, की आपली प्रकाशाची कंप्रता 
( हिला ह्वारपिंडी कंप्रता ५, असे म्हणतात ) 
विशिष्ट मर्यादेपेक्षा कमी असेल, तर मग तो प्रकाश 
कितीही तीव्न असला तरी इलेक्ट्रॉंनांचे उत्सजेन 
होत नांही. परंतु या मर्यादेपेक्षा कंप्रता थोडी 
अधिक असली, तर मांत्र तो प्रकाश कितीही मंद 


'नवभारत 


जुले, १९७९ 


असला तरी तत्क्षणी इलेक्ट्रॉन उत्सजित होऊ लाग- 
तात. प्रकाश हा तरंगरूपी मानल्यास त्याची ऊर्जा 
संपूर्ण तरंगावर विभागलेली असते. या तरंगाचां 
अगदी अल्प भाग एका वेळी एखाद्या इलेक्ट्रॉनावर 
पडेल, ही जी ऊर्जा तो पुर्णपणे शोषून घेतो असे 
मानले तरी ( तपशीलवार गणित करता असे 
दिसते की ) उत्सजित होण्याइतपत ऊर्जा शोषून 
घेण्यासाठी त्या इलेक्ट्रॉनाला कित्येक दिवस लाग- 
तील ! पण प्रकाश ऊर्जा हवेच्या पुंजात समाविष्ट 
झाली असेल, तर मात्र या पुंजाचे शोषण होऊन 
तत्क्षणी इलेक्ट्रॉन धातू पृष्ठाच्या बाहेर पडू शकेल. 
पुंज सिद्धांतानुसार प्रकाशविद्युत परिणामातील इतर 
वैशिष्ट्यांचेही बरोबर संख्यात्मक विवरण करता 
येत असल्यामुळे पुंजसिद्धांत सुप्रतिष्ठित झाला, 
त्याचाच उपयोग करून पुढे बोर यांनी अणूच्या 
संरचनेची आपली उपपत्ती मांडली. 

विशिष्ट उष्णतेबद्दळ सिद्धांत $ एकक द्रव्य- 
मानाच्या ( १ किग्रॅ. ) वस्तूचे तापमान १"से, ते 
वाढविण्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या उष्णतेला त्या 
वस्तूची विशिष्ट उष्णता असे म्हणतात. अतिनीच 
(सुमारे- २५०” से.) तापमानाला घनपदार्थांची 
विशिष्ट उष्णता कमी होत जाते असे प्रयोगावरून 
आढळून आले होते. १९०७ मध्ये आइन्स्टाइन 
यांनी या गोष्टीचा उलगडा पुंजकल्पनेचा उपयोग 
करून केला, यामुळे पुंजसिद्धांताला अधिकच पुष्टी 
मिळाली. पुढे डवाय या जर्मन शास्त्रज्ञांनी 
आइन्स्टाइन यांच्या मूळ सिद्धांतात काही सुधारणा 
केल्यामुळे हा सिद्धांत आइन्स्टाइन-डबाय विशिष्ट 
उष्णतेचा सिद्धांत या नावाने ओळखला जातो. 

ळेसरचे तत्त्व $ बोर यांनी आपली अणच्या 
संरचनेची संकल्पना मांडल्यानंतर तिच्या अनुरोधाने 
प्लांक यांच्या प्रारण सुत्राची एक नवीच सिद्धता 
आइन्स्टाइन यांनी दिली. हिच्यात उद्दीपनामुळे 
अणूकडून प्रारणाचे उत्सर्जन होऊ शकते, अशी 
अभिनव कल्पना प्रथम मांडण्यात आली. उत्तेजित 
(नेहमीपेक्षा जादा ऊर्जा धारण करणार्‍या) अणवर 
सुयोग्य कंप्रतेचा प्रकाश पाडल्यास त्याच कप्रतेच्या 
प्रकाशाचे त्या अणूकडून उत्सजंन होते, हे र्‍या 
कल्पनेचे सार आहे. याच कल्पनेचा पुढे लेसर या 
साधनात उफ्योग करण्यात आला. 


आइन्स्टाइन यांचा सापेक्षतावाद 


इतर कार्य 


ब्राउनीय गती : द्रव पदार्थात ( फक्त अत्यंत 
सामर्थ्येवान सुक्ष्मद्शकातूनच दिसू शकतील इतके) 
सूक्ष्म कण निलंबित केल्यास सुक्ष्मदर्शकातून पहाता, 
हे कण एकसारखी एक अत्यंत यादृच्छिक ( अनिय- 
मित) स्वरूपाची हालचाल करीत असतात, असे 
ब्राउन या ब्रिटिश शास्त्रज्ञांनी प्रथम पाहिले, हिला 
ब्राउनीय गती असे नाव देण्यात आले; पण तिचा 
काहीच खुलासा कित्येक वर्षांत करता आला नव्हता. 


आइन्स्टाइन यांनी गणिताच्या आधारे असे दाखवून 
दिले, की ही गती त्या कणावर, द्रवाचे रेणू 


२९ 


( त्यांच्या ऊष्मीय गतीमुळे ) आपटल्यामुळे उत्पन्न 
होत असते. 


बोख- आइन्स्टाइन सांख्यिकी $ सत्येंद्रनाथ 
बोस या भारतीय शास्त्रज्ञानी सन १९२५ मध्ये 
सर्वस्वी एकसारख्या असणार्‍या कणांच्या वितरणाला 
नेहमीपेक्षा वेगळेच नियम लागू पडतात, असे दाख- 
वून दिले. यासंबंधीचा प्रबंध आइन्स्टाइन यांच्या 
निदशेंनाला आल्याबरोबर त्यांनी त्याचे महत्त्व 
ओळखले व कित्येक मूलकणांना ( उदा., फोटॉन ) 
हे नियम लागू पडतात, हे दाखविले. हे नियम बोस 
-आइन्स्टाइन सांख्यिकी या नावाने ओळखले जात 
असून पुंजयामिकीत त्यांना खूप महत्त्व आहे. 


: अनुष्टुभ्‌' तर्फे आयोजित कथास्पर्धा व काव्यस्पर्धा 


(] कथा-स्पर्धा : ' रेऊ प्रतिष्ठान ' ने पहिल्या तीन उत्कृष्ट कथांना रु. ५००, रु. ३०० व 
रु, २०० अशी ' रेऊ पारितोषिके ' ठेवली असून या कथा ' अनृष्टुभ्‌ ' च्या दिवाळी अंकात 
( १९७९ ) प्रसिद्ध होतील, स्पर्धकांनी कथा “ अनृष्टुभ्‌ ' कडे पाठवण्याची अंतिम मुदत 


३० ऑगस्ट १९७९ ही आहे. 


[] काव्य-स्पर्धा : सुप्रसिद्ध कवी के. पु. शि. रेगे यांच्या स्मृतिप्रीत्यथ॑ रु. १०१, र. ५१ व 
रु, २५ याप्रमाणे पहिल्या तीन उत्कृष्ट कवितांना * के. पु. शि. रेगे पारितोषिक ! ठेवले 
असून स्पर्धकांनी कविता ' अनृष्टुभ्‌ ' कडे पाठविण्याची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर १९७९ 


ही आहे. 


[1 या दोन्ही स्पर्धांचे नियम, अटी इत्यादी तपशीलवार माहितीसाठी २५ पैक्यांच्या तिकिटासह 
पुडील पत्त्यावर लिहावे :  अनुष्टुभ्‌ ' द्वारा: पुरुषोत्तम पाटोल, बेडसे बिल्डिंग, वाडीभोकर 


नाका, देवपुर, धुळे ( ४२४००२ 3 


तकतीर्थ लक्ष्मणश्यासत्री जोशी 


पवित्र आत्महत्या आणि जेनांची सछेखना 


अलीकडे विशिष्ट राजकीय हेतू साध्यकरून 
घेण्याकरिता निर्वाणीचा उपाय म्हणून काही राज- 
कारणी संत व कार्यकर्ते आमरण अतन्नत्यागाचा 
प्रयत्न करतात. हा आमरण अन्नत्याग म्हणजे एक 
प्रकारची आत्महत्याच होय. भारतातील सतीची चाल 
ही पवित्र आत्महत्या म्हणून मानली जात असे. ती 
पवित्र म्हणण्याचे कारण अश्या आत्महत्येने पतिब्रता 
स्त्री सर्वे पापांपासून मुक्‍त होऊन अनंत पुण्य मिळ- 
विते; आणि स्वर्गात चिरंतन वास करते, अशी श्रद्धा 
अशा आत्महत्येच्या मुळाशी आहे. साधारणपणे हिंदू 
धर्मात आणि बौद्ध धर्मात आत्महत्या हे पातक 
मानले आहे. ईशोपनिषदात (मंत्र ३) म्हटले आहे, 
कौ “ आत्महत्या करणारे जे कोणी जन असतात, ते 
अंधकाराने भरलेल्या असुरांच्या जगात मेल्यानंतर 
पोचतात '. या मंत्राच्या अगोदरच्या मंत्रात म्हटले 
आहे, की कर्मयोग आचरतच माणसाने शंभर वर्षे 
जगण्याची इच्छा म्हणजे जिजीविषा बाळगावी. 
इतरत्रही वेदांत म्हटले आहे, की नैसगिक मरण 
प्राप्त होण्याच्या पुर्वी आत्महत्या करू नये, हा 
आत्महुत्यानिषेधाचा सामान्य नियम होय. हिंदु- 
धमंश्यास्त्राने त्याला काही अपवाद सांगितले आहेत. 
महाप्रस्थानयात्रा किंवा महाप्रस्थानविधी नामंक 
आत्महत्येचा विधी अतिप्राचीनकाली भारतीय वद्ध 
स्त्री-पुरुष आचरीत असत, उदा., रामायणाच्या 
उत्तरकांडात शेवटच्या चार अध्यायांमध्ये महाप्रास्था- 
निकविधी सांगितला आहे. तेथे असे सांगितले आहे, 
की सीतेने भूमिप्रवेश करून देहत्याग केल्यानंतर 
लक्ष्मणाने शरयू तीरावर जाऊन सर्व इंद्रिये व श्‍वास 
यांचा निरोध केला आणि इंद्राने त्याला स्वर्गाला सदेह 
नेले. त्यानंतर रामानेही कालपुरुषाशी चर्चा झाल्यावर 
झरयू तीरावर जाऊन व शरयू नदीत प्रवेश करून 


देहत्याग केला आणि तो भगवान विष्णूच्या अशरीर 
तेजाशी एकरूप झाला. रामावरोबरच भरत, शत्रुघ्न 
व सुग्रीव यांनीही देहत्याग केला. या विधीस तेथे 
* महाप्रास्थानिक विधी ' असे म्हटले आहे. महा- 
भारतात म्हटले आहे, की द्रोपदीसहू पाच पांडवांनी 
महाप्रस्थानयात्रा म्हणजे हिमालयाच्या बर्फमय 
प्रदेशात विश्रांती न घेता प्रवास केला; प्रथम 
द्रोपदीचा देहू पंडला; नंतर चार पांडवांचे देह पडले 
आणि अखेर धर्मराज युधिष्ठिर आपल्या कुत्र्यासह 
स्वर्गाला पोहोचला. ही कथा महाभारताच्या अखे- 
रच्या स्वर्गारोहूण पर्वात आली भाहे. 

आदिपुराण, वसिष्ठ, व्यास, जमदग्नी, वृद्धगाग्य, 
विवस्वान्‌ आणि अन्य स्मृतींमध्ये अश्या पवित्र 
आत्महत्येचे अनेक प्रकार सांगितले आहेत. 
कोणत्याही वर्णाच्या स्त्री पुरुषांना विशिष्ट प्रसंगी 
आत्महत्येचा अधिकार प्राप्त होतो. आत्महत्येचे 
पातक विशिष्ट प्रसंगी आत्महत्या केल्यास लागत 
नाहो; उलट सर्वे पापांचा नाश होऊन स्वर्गप्राप्ती 
होते, जे व्याधी किवा महारोग कसल्याही उपायाने 
नष्ट होऊ शकत नाहीत ; किवा अशक्‍तपणा- 
मुळे वा वृद्धावस्थेमुळे कार्यक्षमता पूर्ण नाहीशी होते; 
किंवा महापातक घडते ; अंथवा धर्माचरण अशक्य 
होते; किवा पुर्ण विरक्‍ती येते; अश्या स्थितीत 
आत्महत्या करावी, आत्महत्येचे अनेक वैकल्पिक 
उपाय तेथे सांगितले आहेत. घनघोर युद्धातील कत्त- 
लीत प्रवेश, किंवा आमरण उपवास ( अनशन ), 
किवा अगाध जलाशयात वा अग्नीत प्रवेश किवा 
पर्वेताच्या उंच कड्यावरून स्वतःचा देह लोटून देणे, 
किवा प्रयाग येथील अक्षयवटाच्या फांदीवरून त्रिवेणी 
संगमात देहत्याग, किवा वाराणसी येथील गंगेच्या 
पात्रात देह विसर्जन करणे इ.. आत्महत्येचे उपाय 


पवित्र आत्महत्या आणि जैनांची सछलेखना 


प्रशस्त होत. गंगेच्या काठी वृद्धतीर्थ, अग्नितीथ इ. 
ती्थेस्थाने आहेत, तेथेही ईश्‍वरितन करीत देहत्याग 
करणे हे स्वर्गाचे किंवा मोक्षाचे साधन म्हणून 
सांगितले आहे. गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी इत्यादि- 
कांपैकी कोणालाही अश्या प्रकारचा आत्महत्येचा 
मार्गे धमंशास्त्रांमध्ये उक्त आहे. ( याज्ञवल्क्यस्मृति, 
प्रायश्चित्ताध्याय, अपराकंटीका, आनंदाश्रम प्रत, 
पृष्ठ ८७७-८० ) ( जाबालोपनिषद्‌ ५२ ). 

आमरण भअन्नत्यागास 'प्रायोपवेशन' अशीही संज्ञा 
आहे. पांडव वनवासात असता, कौरवांचा गंधर्वा- 
कडून पराभव झाला; पांडवांनी कौरवांची गंधर्वाच्या 
बंधनातून मुक्तता केली. तेव्हा दुर्योधनाला अपमा- 
नाचे भयंकर दुःख झाले. दुर्योधनास जगणे असह्य 
वाटले. म्हणून त्याने प्रायोपवेशनाचा संकल्प केला. 
परंतु कर्णाने त्याचे सांत्वन करून त्यास प्रायोपवे- 
शनापासून परावृत्त केले. अशी कथा महाभारतातील 
वनपर्वात ( २५० ) आली आहे. 

बौद्ध धर्मामध्ये शरीरक्‍्लेशकारक तप हे निषिद्ध 
मानले आहे. बुद्धधर्मास मध्यम मार्गे म्हणतात. 
कारण वैदिक याजिकांची भोगपरायणता आणि 
जैनांचे शरीरक्लेशरूप तप हे दोन्ही मार्ग वगळून 
शरीरधारणा्थ आलिप्तपणे विषयसेवत करीत 
तृष्णात्यागाचा मध्यम मार्ग भगवान बुद्धाने उपदे- 
शिला. कोणत्याही कारणास्तव आत्मह्त्या करून 
दुःखमय संसार टाळता येत नाही, असे बौद्ध मत 
आहे. भवतृष्णा म्हणजे जगण्याची वासना आणि 
विभवतृष्णा म्हणजे जीवनाभावाचो वासना या 
दोन्हीही दोषकारक मानल्या आहेत. जीवन आणि 
मरण या दोन्ही बाबतीत अनासक्ती होच योग्य 
मानली आहे. ' पातिमोक्‍्ख ' प्रकरणातील बुद्धोप- 
देशात 'साधनमार्गातील साधकाचा महापराजय 
कशा-कश्ञाने होतो याची जी कारणे सांगितली 
आहेत, त्यात कोणासही जीवनातील पापमयतेचे 
भय दाखवून आत्महत्येस प्रवृत्त करण वा 
मृत्यूचे माहात्म्य सांगून आत्महत्येस प्रवृत्त करण 
हीही कारणे समाविष्ट केली आहेत. परंतु हिंदू 
धर्मात ज्याप्रमाणे आत्महत्येच्या निषेधाचे अपवाद 
सांगितले आहेत, तसेच बृद्धधर्मातही आढळतात. 
* सिहा ' नामक थेरी भिक्षुकिणीला जीवन पापमय 
वाटू लागले म्हणून तिने गळघाभोवती पाश आवळून 

न. भा._६ 


४२१ 
अहुंत पद प्राप्त होण्याकरिता प्रयत्न केला व ती 
यझ्षस्वी झाली, असे थेरी गाथेत (७७ ) म्हटले 
आहे. सप्पदास ह्या भिक्षूला समाधियोग साधता येत 
नव्हता. त्याने आपला गळा वस्तर्‍याने कापुन घेण्याचा 
प्रयत्न केला व त्याला एकदम साक्षात्कार झाला. 
( थेरगाथा ४०८ ). * वक्कली ? नामक उपासकाला 
न बरा होणारा रोग क्षाला, भगवान बुद्धाने त्याच्या- 
पुढे प्रकट होऊन त्याला सांगितले, की तुला मृत्यू 
पापरहित स्थितीत होईल, वक्‍्कलीने धर्मावर श्रद्धा 
प्रकट करून तलवारीने स्वतःला भोसकून घेतले. 
(संयुत्त ३. १२३). गोधिक या भिक्षूने अहुंत पदाला 
पोहोचण्याच्या अगोदर समाधियोगाचा अभ्यास केला; 
परंतु व्याधीने जर्जर झाल्यामुळे समाधियोगं साधेना. 
म्हणून त्याने शरीरघाताथे तलवार उपसली. 
तेव्हा पापशक्ती असलेला * मार * भगवान बृद्धाकडे 
धावून गेला आणि म्हणाला, की अहत पदाला प्राप्त 
होण्याच्या अगोदरच गोधिक देहत्यागास उद्युक्त झाला 
भाहे; त्याला परावृत्त कर. तेव्हा भगवान बुद्धाने 
माराला उत्तर दिले, की अश्ली माणसे जेव्हा देहनाशा्थं 
तलवार उपसतात, तेव्हा त्यांना देहाची आसक्ती 
नसते. साक्षात्कार होऊन त्यांना निर्वाणप्राप्तीच होते. 
( कथावत्तु १.२) . परंतु एकंदरीत असे काही अप- 
वाद सोडल्यास बुद्धधर्मे आत्महत्येच्या विरुद्धच आहे. 
सल्लेखना $ जन धर्म हा आत्यंतिक अहिसा 
धर्मावर आधारलेला धर्मे आहे; परंतु विशिष्ट अप- 
वादभूत परिस्थितीत अन्नाचा आणि पाण्याचा 
आमरण त्याग करून मरण पतकरणे हे अत्यंत 
पुण्यकारक व्रत म्हणून जेन धर्माने आचरण्यांस 
सांगितले आहे. जेन धर्मातील शरीरक्लेशकारक 
तपरचर्येचाच हा आत्यंतिक प्रकार आहे. वस्तुतः 
दुसऱ्या जीवाची हिसा हे जसे पाप आहे, तंसेच 
स्वतःची हिंसा ही पाप मानणे आत्यंतिक अहिसा- 
तत्त्वाप्रमाणे युक्‍त ठरते. परंतु या आत्यंतिक 
तपाचे अत्यंत सविस्तर विधान निरनिराळया 
जैन धमंग्रंथांमध्ये सांगितले आहे. स्वामी समंत- 
भरद्राचार्यांच्या * रत्तकरंडक श्रावकाचार्य ' ग्रंथात 
आणि अन्य अनेक ग्रंथांमध्ये या आत्महत्येस 
* सल्लेखना ' अशी संज्ञा दिली आहे. सल्लेखना हा 
शब्द जैनांच्या आचारधर्मातील पारिभाषिक शब्द 
आहे. सत्‌ आणि लेखना अह्या दोन शब्दांनी मिळून 


४२ 


हा शब्द होतो. सत्‌ म्हणजे सम्यक्‌, साधू, योग्य किंवा 
उचित आणि लेखना म्हणजे घासून काढणे किंवा 
कृश करणे. काय (शरीर) घासुन कृश करून मरण 
पत्करणे आणि त्याबरोबरच कषाय म्हणजे काम- 
क्रोधादी विकार कुश करून संपविणे यास सल्लेखना 
म्हणतात. स्वामी समंतभद्राचार्यांचा श्‍लोक असा- 


उपसर्गे दुभिक्षे जरसि रुजायांच निष्प्रतीकारे । 
धर्माय तनुविमोचनमाहुः सल्लेखनामार्याः ।॥। (१२२) 


“ उपसर्ग, दुर्भिक्ष, वृद्धत्व वा रोग यांच्यावर 
जेव्हा उपाय सापडत नाही, तेव्हा धर्मार्थ देहत्याग 
करणे सल्लेखना होय, असे आचार्य सांगतात- ? 
स्पष्टीकरण :- दैवी, मतृष्यक्षत वा नैसर्गिक अश्या 
विविध प्रकारच्या आपत्ती म्हणजे उपसगं होप्र. अशा 
आपत्तींत धर्माचरण अशक्य होते; कुटुंबपोषण करणे 
कठीण जाते. दुभिक्ष म्हणजे दुष्काळ पडला असता- 
नाही तसेच होते. शरीर जजंर झाल्यानंतरही 
पराधीनता येऊन धर्माचरण कठीण जाते, आणि 
रुजा म्हणजे रोग उद्‌भवल्यावर तो औषधांनी 
शमत नसल्यासही धर्माचरण अशक्य होते. अशा 
चार प्रका'रांपैकी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये धर्माच्या 
उद्देशाने देहत्याग करणे म्हणजे सल्लेखना होय, असे 
आचाये सांगतात. या सल्लेखना व्रतात मन शांत व 
निविषय करून क्रमाक्रमाने आहार कमी करत जावा; 
केवळ दूध वा ताक यांचे सेवन कराते; पुढे तेही 
कमी करीत कांजी आणि गरम पाणी घ्यावे; त्या- 
नंतर त्यांचादेखील त्याग करून पंचनमस्कार मंत्र 
मौन धारण करून जपत रहावे आणि प्राणत्याग 
करावा. या सल्लेखनेचे * भगवती आराधना! या 
जैन ग्रंथात अनेक प्रकार सांगितले आहेत. यास 
समाधिमरण किंवा मरणोत्साह म्हणतात. गृहस्थ 


नवभारत 


जुले, १९७९ 


(श्रावक) आणि संन्यास घेतलेले मुनी या दोघांनाही 
हे मरणोत्साह्‌ ब्रत आचरण्यास सांगितले आहे. 

जेनवृद्धमुनींचा हा मरणोत्सव अजूनही या २० व्या 
शतकात मधून मधून साजरा होत असलेला वृत्तपत्रां- 
तून वाचावयास मिळतो. 

अंतकाळ जवळ आला आहे हे लक्षात घेऊन 
ज्ञानदेवांसारखे योगी स्वेच्छेने देहत्याग करतात; 
ती मात्र आत्महत्या नव्हे. कालिदासाने रघुवंशाच्या 
प्रथमसर्गात म्हटल्याप्रमाणे रघुकुलातील राजर्षी व 
ज्ञानदेवांप्रमाणे काही सिद्ध योगी योगबलाने 
अंतकाली देहत्याग करतात. यासंबंधी काही 
योगविषयक उपनिषदांमध्ये ही देहत्यागाची विशिष्ट 
पद्धती सांगितली आहे. तिचाच सविस्तर अनुवाद 
भगवद्गीतेच्या आठव्या अध्यायात केला आहे, तो 
असा : सर्वे द्वारांचा म्हणजे इंद्रियांचा संयम करून 
मन हृदयात बंद करून म्हणजे मन संकल्पविकल्पां- 
पासून मुक्‍त करून, मस्तकात म्हणजे भ्रूमध्यात 
स्वतःच्या प्राणाला कोंडून समाधी लावावी आणि 
भ्रणवात्मक एकाक्षर मंत्राचा उच्चार ईशवरस्मरण 
पुर्वेक करीत देह सोडावा. 

ही देहत्यागाची योगरीती ज्ञानदेवांनी अधिक 
स्पष्ट करून सांगितली आहे; ती अज्ली : चित्त स्थिर 
करून, पद्मासन घालून योगी उत्तराभिमुख वसतो, 
क्रमाक्रमाने केलेल्या योगाभ्यासाचे सुख-समाधान 
अत-करणात साठवून एकाग्र मनाने, स्वरूप प्राप्तीच्या 
प्रेमाने ब्रह्मल्पात एकरूप होण्याकरिता सुपुम्ना- 
नाडीच्या मार्गाने अस्निस्थानावासुन निघून ब्रह्म रं धा- 
कडं जातो; तेव्हा प्राणाचा लय आकाशात होतो. 
स्थिर मन व भक्‍्तिभावना यांच्या योगाने भ्रूलतेत 
संचार करीत जसा घंटेचा नाद घंरेत विरतो, तसा 
प्राण विरून जातो, देहू ठेवतो, परब्रह्म होतो. 


बी, बी. कणवी ( मूळ कन्नड लेखक ) अनु० पेडित आवळीकर 


८ अर्थशास्त्रज्ञ ) बसवण्णा : 


कोंणत्याही देशाच्या इतिहासातील पाने उलट- 
ताना त्या देशात झालेल्या धामिक, नेतिक, सामा- 
जिक, राजकीय आणि आथिक या क्षेत्रांतील एक- 
कालिक क्रांतीचे दशन घडणे विरळच असते. परंतु 
बाराव्या शतकात बसव कल्याणमध्ये या पाचही 
क्षेत्रांत झालेली एककालिक क्रांती ही असाधारण 
होती, अद्वितीय होती असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती 
वाटू नये. तिळा आपण * समग्र क्रांती ' ( ०६७] 
76४०1प101 ,) म्हणू शकू. असे म्हटल्यास लोक- 
नायक जयप्रकाश नारायणांच्या “ समग्रक्रांती 
या संकल्पनेचा उगम त्या क्रांतीत पाहू शकू. याहून 
अधिक कुतूहलाची गोष्ट म्हणजे या समग्र क्रांतीच्या 
केंद्रस्थानी असणारी महान व्यक्‍ती बसवण्णा ही 
होती. म्हणूनच त्यांना ' महात्मा बसवेश्वर * असे 
म्हटले जाते. त्याचप्रमाणे सामाजिक, नैतिक, 
आणि आथिक सुधारणा करणाऱया गांधीजींनाही 
! महात्मा ' म्हटले गेले. 

बसवण्णांनी सांगितलेले बाराव्या शतकातील 
आथिक विचार हे विसाव्या शतकालासुद्धा लागू 
पडणारे आहेत. ते कालातीत आणि सीमातीत 
आधिक विचार ठरले आहेत. बसवेश्‍वरांच्या आथिक 
विचारांची उंची आणि खोली गाठणे हे बुद्धिमान 
अर्थश्ास्त्रज्ञांनादेखील शक्‍य झालेलें नाही. त्याचे 
मख्य कारण म्हणजे, त्यांच्या मुळाशी असणारा 
राजकीय, सामाजिक, धामिक आणि नैतिक मूल्यांचा 
पाया. अर्थशास्त्राचा पितामह मानला गेलेला अट- 
राव्या शतकातील अँडम स्मिथ असो, अथवा कम्यु- 
निझमची तुतारी फुंकणारा एकोणिसाव्या शतका- 


तीर कालं मार्क्स असो, त्यांना असल्या मूल्यांचे 
पाठबळ नव्हते. 


बिज्जलाचे मंत्री असताना बसवण्णांनी उदात्त 
राजकीय मूल्यांचा आधार घेऊन, राज्याच्या खजि- 
न्यातील द्रव्य जनतेच्या कल्याणासाठी उपयोगी 
पडले पाहिजे, आणि श्रीमंतांकडे असलेला जादा 
पैसा “ सावेजनिक संपत्ती ' असे मानून, भावी 
पिढ्यांचा उत्कर्ष ध्यानी ठेवून राज्यकारभार केला 
तो 'महामंत्री' म्हणून. क्षुद्र राजकारणी न होता, 
मुत्सद्दी या नात्याने ते कायंप्रवृत्त झाले. अश्या महा- 
त्म्याचे आथिक विचार हिमालयाच्या उंचीचे असून- 
देखील ते पुरेसे प्रकाशात आले नाहीत. तरीही ते 
पानाआड दडलेल्या फुलाप्रमाणे आपला सुगंध 
दरवळत आले आहेत. 


आधुनिक सरकारे 'सुखी राज्या'च्या (0०11810 
(81.6) निर्मितीमध्ये गुंतलेळी आहेत, असे सांग- 
ण्यात येते. अश्या ' सुखी राज्यां'ची कल्पना, 
बसवण्णांनी सर्वांचे सुख एकाच वेळी इच्छून, ते 
साधण्याची रीत सांगून, दाखवून देऊन, कल्याण- 
मध्ये प्रयोगरूपाने साधल्याचे दृष्टीस आणले व 
कौर्ती संपादन केली. त्यांच्या या साम्राज्यात कुणीच 
गरीब न राहता सगळे संपन्न असल्याचे आपल्याला 


दिसेल. शोषणरहित अश्या, प्रत्येकाला “ कायक ? 
करून जगता येईल अश्या आदर्श सुखी राज्याचे 
दर्शन बसवण्णांनी आम्हाला घडविले, 

: सुखी राज्य ” म्हणजे काय हे तत्त्वज्ञ बॅथॅमच्या 
शब्दात सांगायचे तर असे :  पुष्कळांचे पुष्कळ सुख ', 
ही व्याख्या आथिक व्याख्या असुनही, तिच्याहून 
अधिक अर्थपूर्ण स्वरूपात बसवण्णांनी आपल्यापुढे 
ठेवलेली आहे. त्याच्या ' सुखी राज्यां 'च्या कल्पनेत 
आथिक समाधान हे मानसिक समाधानावर आधार- 


४8४ 


लेले असावे, हा मुख्य अंश असल्याने * सुखी राज्या' 
च्या. कल्पनेळाच एक' नवे क्षितिज लाभले आहे. 
आथिक दष्ट्या प्रगत अश्या अमेरिका व इतर 
राष्ट्रांत मानसिक समाधान नसल्यामुळे त्यांचे सुद्धा 
* सुखी राज्य ' बनू शकले नाही. आधिकदृष्ट्या 
मागासलेल्या भारत देशात जोवर मातसिक समा- 
धान होते, तोवर तेथे * सुखी राज्य? होते. आजच्या' 
आमच्या भारत देशात आम्हाला मानसिक समाधा- 
नही नाही, आणि आथिक समाधानही नाही, असे 
होऊन एक न सुटणारे कोडे पुढे उभे आहे. आधिक 
समाधानाहून मानसिक समाधान हेच मुख्य. ते 
मिळवायचे असेल, तर शोषणरहित आणि सरळ 
जीवन जगणे आवश्यक आहे, असे. बसवण्णांनी 
प्रतिपादिले. कुणाचीही फसवणूक न करता, कर्जवाम 
न काढता सरळ जीवन जगले पाहिजे अश्ली त्यांची 
धारणा होती. 
बसवण्णांच्या आथिक विचारांत अतिप्रबळ 
आणि विःश्‍वव्यापी असा विचार म्हणजे '* कायकवे 
केलास. ' प्रत्येकाने स्वतः श्रम करून पोट भरले 
पाहिजे, परावलंबी होता कामा नये, असे सांगताना 
त्यांनी केवळ “ कायका 'ची प्रतिष्ठा (1018119 


०1 180पा! ) न वाढविता त्याला 'दैवी साधना? 


(197१9 01 ]1800प' ) हे नवे रूप दिले. 
अँंडम स्मिथच्या पुढचे एक पाऊल त्यांनी टाकले. 
एखाद्या समाजाची आथिक प्रगती धर्म आणि नीती 
यांच्यावरच आधारलेली असते, हे तत्त्व बसवण्णांच्या 
प्रगतिपर विचारांत दिसून येते. 

कमाल उत्पादन वाढले पाहिजे आणि उत्पा- 
दनाचे जनतेत समान वितरण झाले पाहिजे, हे 
कोणत्याही देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेतील महत्त्वाचे 
अंग होय; परंतु हे साधणे बहुतेक देशांना अवघड 
झाले आहे. कारण त्यांच्या पुढे ' लक्ष्य ' असले, तरी 
ते साधण्यासाठी आवश्यक ते “ सुत्र ! नाही. परंतु 
बसवण्णांनी “ कायकवे केलास ” हे सुत्र सांगून 
एकाच वेळी उत्पादन आणि वितरण यांच्या सम- 
स्यांचा परिहार करण्याचे सामथ्ये प्रकट केले. हे 
“सूत्र ' प्रत्येकाने आचरणात आणल्यास व्यक्ती 
आणि देश एकमेकांना पूरक ठरून आधिक स्वातंत्र्य 
आणि, मुक्‍ती सुळभतेने साध्य करू शकतात. पण 
हे सूत्र आचरणात आणणे मात्र कठीण. तरीही 


नवभारत 


जुले, १९७९ 


बसवण्णांनी हे सुत्र प्रत्यक्षात आणून दाखवले. 
अल्ल्मप्रभू बारा वर्षे देश्ांतराला गेले असताना 
कल्याणमध्ये बसवण्णांनी ही क्रांती केल्याचे दृश्य 
परत आल्यावर अल्लमप्रभूंना दिसले आणि स्वतः 
त्यांनी त्याची प्रशंसा केली. 

* कायकवे केलास हे तत्त्व दारिद्रय निर्मूलना- 
वरील रामबाण उपाय ठरला, या तत्त्वाचे अक्षरशः 
आणि मनःपुवेक आचरण केल्यास शोषणनिवारण, 
दारिद्रथनिर्मूलन, आथिक स्वावलंबन, आथिक 
प्रगती, आथिक समानता, समान वितरण इत्यादी 
आधिक उदिष्टे आपोआपच सरळ आणि स्वाभा- 
विक रीतींनी साध्य होतात. 

गरीब-श्रीमंत, उच्च-नीच, स्त्री-पुरुष, भिन्न- 
भिन्न व्यवसायी यांच्यांत कसलाही भेदभाव न कर- 
णारे, € सवे समान ' असे मानणारे बसवण्णा 
* समतावादी ? होते. भिन्नभिन्न व्यवसायांच्या समा- 
नतेवद्दल बोलताना बसवण्णा आपल्या एका £ वच- 
ना'त सांगतात : “* सगळेजण आपआपल्या कसबाला 
योग्य असे व्यवसाय करतात. लोहार, परीट, 
विणकर, ब्राह्मण म्हणवणारे सगळेच 'योनिज? होत. 
असे असताना श्रेष्ठकनिष्ठभाव कश्यासाठी ? 

बसवण्णा हे संपत्ति-संग्रहाच्या विरुद्ध होते. 
सोनेनाणे-वस्त्रे लपवून ठेवणे ( पण्हाव्गाष्ट ) 
आणि त्यांचा संग्रह करणे (॥०८०॥॥)॥]181101) ) 
हा महाद्रोह होय, असे त्यांना वाटे, * हे मी करीन, 
तर हे कूडल्संगम देवा, तुझी शपथ ! ” असे 
त्यांनी आपल्या वचनात म्हटले आहे. स्वत:साठी 
संग्रह करू नये; दुसऱयासाठी-शिवशरणांना हे सवे 
देण्यासाठी- करावा, हे त्यांचे सांगणे. चोर-खजिना 
आणि संग्रह हे, अभाव आणि हाहाकार यांना 
कारणीभूत होतात यासाठी बसवण्णांचे हे प्रति- 
पादन होते. आजचा काळाबाजार, ' स्मग्‌लिंग ” 
इत्यादी आथिक अनिष्टांवर त्यामुळे भरपूर प्रकाश 
पडतो. अनीती आणि पाप यांनी मिळवलेला “अर्थ 
व्यथं होय; कारण त्याचा * सत्यात्री ' उपयोग होत 
नाही. द्रव्य जमिनीत पुरून ठेवण्याला त्यांनी विरोध 
केला; कारण “द्रव्य? हे चलनात असले पाहिजे 
अशी त्यांची धारणा होती. धनाचा सदुपयोग झाला 
पाहिजे ही त्यांची इच्छा होती. त्याचप्रमाणे त्यांनी 
“ व्याज * घेण्याच्या शोषक प्रथेचे खंडन केले, 


 अर्थशास्त्रश् ' बसवण्णा 


राज्याच्या खजिन्यातील पैसा आणि श्रीमंतांकडील 
जादा धन ही राजांची अगर धनिकांची खासगी 
संपत्ती न बनता ती 'सावेजनिक संपत्ती' ( २00116 
गए४ ) असे मानून खजिन्यातील पैसा समाज- 
सेवेसाठी बसवण्णा खर्च करीत. तसेच श्रीमंतांनीसुद्धा 
परिशुद्ध अंतःकरणाने दीनदलितांना 'दासोह' म्हणून 
संपत्ती वाटावी असे त्यांचे सांगणे होते. 

बसवण्णांच्या आथिक विचारांतील आणखी एक 
भाग म्हणजे विनिमयाची कल्पना (00100 0०. 
6001010). प्रत्येक पै योग्य कारणासाठी व योग्य 
तर्‍हेनें खर्चे करावी; आपण किती खर्च करतो 
यापेक्षा कसा व कश्यासाठी खर्चे करतो हे महत्त्वाचे. 
याचा अर्थ “ कंजुषी ' नव्हे. बसवण्णांची विनिमय- 
कल्पना ही ' उत्तर वेव्हार ' या स्वरूपाची आहे. 

बसवण्णा हे अद्वितीय समाजवादी होऊन गेले. 
गरिबांचे दैन्य, श्रीमंतांचा अहंभाव हे ' कायकवे 
कैलास या. तत्त्वाच्या अनुष्ठानाने नाहीसे झाले 
पाहिजेत, गरिबांना भीक मागावी लागू नये आणि 
श्रीमंतांनी जास्तीचे ते सर्वे शुद्ध अंतःकरणाने 
* दासोह ' पद्धतीने वाटून टाकावे हे बसवण्णांचे 
म्हणणें “ना भिक्षा, ना दान? (९० ७०४४७४, 
४0 ल11४ ) या उदात्त तत्त्वाचे द्योतक आहे. 
यामळे गरीब काम करून श्रीमंत होतो; तर श्रीमंत 
संपत्ती देऊन गुणवंत * होतो. आणि दैवी मार्गा- 
वरील पुढची पाउले टाकू लागतो. बसवण्णांचा 
हा समाजवाद व्यक्तीवर ' बाहेरून लादलेला 
नाही; तर तो ' आतून * सहजगत्या वर आलेल्या 


अंत:प्रेरणेच्य़ा स्वरूपाचा, 


४५ 


भ्रातृभाव हे वसवण्णांच्या भाथिक विचाराला 
आलेले रसाळ फळ आहे. इतर प्राण्यांच्यापेक्षा 
मानव हा श्रेष्ठ आहे. कावळे आणि कोंबडे एखादा 
खाद्यपदार्थ दृष्टीस पडला तर इतर कावळ्यांना 
आणि कोंबड्यांना बोलावतात. माणसांनी. * हेच 
करायला नको काय? खरे तर आपल्याला जे 
मिळाले, त्यात इतरांना सहभागी करून घेणे हा 
विचार खऱ्याखुऱ्या समाजवादाचा द्योतक' आहे. 

आजचा सरकारी समाजवाद श्रीमंतांकडील जादा 
संपत्ती हिरावून धेऊन गरिबांना वाटू इच्छितो. 
त्यामुळे श्रीमंत अधिक संपत्ती मिळविण्याला तयार 
नसतात. गरीब आयते मिळते म्हणून काम करण्याचे 
टाळतात. त्यामुळे देशाची संपत्ती वाढत नाही. 
गरिबी हटत नाही. परंतु बसवण्णांचा समाजवाद 
गरीब आणि श्रीमंत यांच्यात * वर्गविग्रह ' होऊ 
न देता व्यक्ती आणि देश यांना एकाच वेळी 
धनसंपन्न आणि गुणसंपन्न बनवितो. बसवण्णा हे 
श्रे आथिक “ योजक ' ( 1870101 ) होते. 
त्यांच्या विचारांतील सुसंगती आणि त्यांना असणारे 
भक्कम अधिष्ठान , यांच्यामुळे त्यांच्या आथिक 
योजना “ कागदावर ? न राहता प्रत्यक्षात उतरल्या, 

“ सुखी राज्या'च्या कल्पनेचे निरूपक, समग्र- 
क्रांतीचे शिल्पकार, खऱ्याखुऱ्या समाजवादाचे 
निर्माते, प्रतिभावंत योजक आणि अनेक क्षेत्रात 
उंची गाठणारे बसवेश्‍वर त्यांच्या आथिक विचारां- 
मुळे महान * अर्थशास्त्रज्ञ ' ठरतात. त्यांच्या समग्र 
व्यक्तिमत्त्वाचे दर्शन घडले म्हणजे तर ते आदश 
असे “ विश्‍वमानव' होते, हाच ठसा मनावर उमटतो. 


परकाथित झाला 


४ 6१ ९ १ 
प्रा, रा. ग, जाधव यांचा दलित साहित्यावरील मीमांसाग्रंथ 


“निळी 


पृष्ठे डेमी- १५६ 


पहाट 


मूल्य ९ रुपये 


प्रातिस्थळ :--- प्राक्षपाठशाळा मंडळ, बाई ( जि० सातारा) 


वि, मि. कोलते 


“ उखाहरण * - एक अभ्यास ( पुरवणी ) 


र 


“नवभारत' मासिकाच्या मे, १९७९ च्या अंकात 
माझा “ उखाहरण '- एक अभ्यास, हा लेख प्रसिद्ध 
झाला आहे. त्याच्या ६ व्या विभागात 'उखाह्रणा? 
तील काही शब्दांच्या अर्थांची चर्चा केलेली आहे. 
त्यातच “ पानवळे या शब्दाच्या अर्थाची चर्चा 
मला करायची होती; पण त्यावेळी आवश्‍यक तो 
अन्य संदर्भ हाताशी नसल्यामुळे ती करता आली 
नाही. * पानवळे ' हा शब्द व त्याचा अर्थ अभ्यास- 
कांच्या लक्षात येणे अवश्य असल्यामुळे ती चर्चा 
आता करीत आहे, याचसाठी ही लहानशी पुरवणी. 

' उखाहरणा 'त “पानवळे ' हा शब्द पुढील 
ओवीत आलेला आहे: 

: तामसी वीद्या उपदेशीली । 

हे नेउनि अणोर्धावरी घाली । 

अधे पानवळे न भरतां। 

तयासि पडेल मदन-मुळी ॥' ( ४६४) 

याच ओवीतील “ पानवळे' या शब्दाचा अर्थ 

संपादकांनी शब्दकोशात “केरकचरा ' असा 
देऊन तो प्रश्‍नचिन्हांकित केला आहे. म्हणजे या 
अर्थाविषयी त्यांना शंका आहे. तथापि, त्यांनी 
: केरकचरा ' हा अर्थ तरी कोणत्या आधाराने 
दिला? तो ओवीत लागू पडतो काय ? ओवी 
नीट वाचली व विश्षेषतः या शब्दामागील ' अर्ध 
शब्द लक्षात घेतला म्हणजे “ पानवळे ' हे वेळेचे 
परिमाण असावे असे सहजच दिसते. हाच शब्द या 
काव्यात आणखी एके ठिकाणी आला आहे. तो 
असा : 

* विद्या नारदें होति दीधली । 

ते अणोर्धावरि घातली । 

अर्ध पानवळे न भरतां । 

तयाचां हृदई संचरली ॥' ( ५०९ ) 


या दोन्ही ओव्यांचा प्रसंग व संदर्भ एकंच आहे. 
इतकेच नाही, तर ज्या तामसी विद्येच्या अनुषंगांने 
४६४ व्या भोवीत * पानवळे ' शब्द वापरला आहे, 
तिच्याच अनुषंगाने तो प्रस्तुत ५०९ व्या ओवीतही 
वापरला आहे. दोन्ही ठिकाणी ' अर्ध पानवळे ! 
असेच शब्द आहेत. या ५०९ व्या ओवीत तरी 
* केरकचरा? हा अर्थ लागू पडतो काय ? मुळीच 
नाही. दोन्ही ठिकाणी तो लागू पडत नाही. काळाचे 
किवा वेळेचे ते एक परिमाण असले पाहिजे, हे दोन्ही 
ठिकाणी स्पष्ट दिसते. हे परिमाण कोणते ? 


महानुभावांच्या श्रीचक्रधरोक्त * सुत्रपाठ' या 
ग्रंथाच्या ' आचार ' प्रकरणातील ' धर्मा धरु दीजे ! 
या १९७ व्या सूत्रावर * आचारस्थळ ' या ग्रंथात 
पुढील पक्ष आलेला आहे. 

ह भेटिकाळीं बारा पानीवळी परिक्षा उतरला: 
रजस्तम न दिसती ॥ ! 

श्रीवर्धनस्थ विशवनाथबास यांनी लिहिलेल्या 
४ भाचारबंद ' ग्रंथात “धर्मा धरू दीजे' या सुत्रावरील 


भाष्यात वरील पक्षाचे स्पष्टीकरण पुढीलप्रमाणे 
आलेले आहे.- 


_ “ भेटिकाळीं बारा पानीवळी म्हणिजे दोनि 
क्षेण परिक्षा उतरला ... ? इत्यादी. 


या स्पष्टीकरणावरून असे दिसून येते, की बारा 
पानिवळी म्हणजे दोन क्षण, अर्थात, सहा पानिवळी 
म्हणजे एक क्षण. या हिक्षेबाने एक पानिवळे म्हणजे 
एका कवणाचा सहावा भाग. या स्पष्टीकरणाच्या 
आरंभी ' पानिवळेया पासौनि .. . परिक्षा पाहावीली' 
असे वाक्‍य आहे. त्यावरून “ पानिवळे ! हे एक- 
वचनी €ूप असून * पानिवळी ' हे अनेकवचनी रूप 
होय, असे दिसून येते. 


ट-५७०- 


अनुक्रमणिका 


खो, कमलाबाई टिळक 


इस्किटसची सहा शोकनाट्ये : प्रस्तावना ( पूर्वाध ) 


[ ग्रीक नाटककार इस्करिलसलिखित * प्रॉमिथिअस बाउंड ', “ द सप्लायंट्स ', “ सेव्हन अगेन्स्ट 
थीब्ज ' आणि * द ओरेक्टिअन ट्रिलॉजी ? अज्ञा सहा शोकनाट्यांचा मराठी अनुवाद महाराष्ट्र राज्य 
साहित्य-संस्कृति मंडळातर्फे प्रसिद्ध होत आहे. त्याला सो. कमलाबाई टिळकांनी लिहिलेल्या प्रस्तावनेचा 
काही भाग ( ग्रीक नाट्याच्या उगमासंबंधीचे विवेचन असलेला भाग “* नवभारत 'च्या मार्च १९७८ 
अंकात यापर्वीच प्रसिद्ध झालेला असल्याने तो वगळून ) येथे मंडळाच्या अनुमतीने दोन लेखांकात प्रसिद्ध 
करोत आहोत. पहिला लेखांक - पुर्वां्धे- या अंकात दिला असून दुसरा लेखांक - उत्तरार्ध - ऑगस्ट, 


७९ च्या अंकात प्रसिद्ध होईल. - का. सं. ]. 


थोर ग्रीक नाटककारांच्या नामावळीत शोक- 
नाट्यकार म्हणून इस्किलसचे नाव प्रथम घेतले 
पाहिजे. सध्या ज्या स्वरूपात ग्रीक शोकात्मिका 
उपल्ब्ध आहेत, तो शोकात्मिकांचा आकृतिबंध 
प्रथम इस्किलसनेच मूर्त केला. ी 

इ. स. पु. ५२५ मध्ये इस्किलस, अथेन्सच्या जवळ 
एल्यूसिस या गावी जन्मला. त्याचे घराणे खानदानी 
होते. त्याच्या युवावस्थेत ग्रीकांना पशियनांशी ज्या 
अनेक लढाया लढाव्य़ा लागल्य़ा, त्यांत इस्किलसने 
उत्तम मर्दुमकी गाजवली. आपल्या वाड्मयीन 
कामगिरीपेक्षा या लढाऊ कामगिरीचा त्याला जास्त 
अभिमान वाटत असे. आपल्या कबरीवर खोदण्या- 
साठी त्याने स्वतःचा जो समाधिलेख ( एपिराफ ) 
लिहिला त्यात त्याने : इस्क्रिलस मॅरॅथॉनच्या लढा- 
ईत लढला व पशियनांना याद राहील असे शौये 
त्याने दाखविले ' असे स्वतःचे वर्णन केले आहे. 
सॅलेॅमीच्या प्रसिद्ध लढाईतही तो लढला होता र 
त्यातील विजयाचे वर्णन त्याने आपल्या 'पशियनस्‌ 


या नाटकात केलें आहे. 


अथेन्सच्या सुव्णयुगात इस्किलस जन्मला; त्याचे 


व्यक्तिमत्त्व या य॒गाप्रमाणेच उदात्त, थोर असे होते. 
1! स्किलसच्या कुमारदशंत 


अशी दंतकथा आहे, की ३ 
डायोनायसिस हा काव्यनाट्याचा अधिष्ठाता देव 


त्याच्या स्वप्नात आला व त्याने त्याला शोकनाट्ये 
लिहिण्याचा आदेश दिला. जागृत झाल्याबरोबर 
त्याने आपल्या पहिल्यावहिल्या पद्यपंक्ती लिहिल्या. 
पंचविसाव्या वर्षापासून तो सतत लिहू लागला, 
वाषिक नाटबस्पर्धेत त्याला पारितोषिके मिळू 
लागली. “ पशियनस्‌ ' हे त्याचे पहिले उपलब्ध 
नाटक. त्या नाटकाला बक्षीस मिळाले होते. इ. स, 
पू. ४६८ त तरुण सोफोक्लीजने स्पर्धेत त्याचा 
पराभव केला; पण लगेच इ. स. पू. ४६७ त त्याने 
* थीब्सवर सातांची चढाई हे नाटक सादर 
करून प्रथम पारितोषिक मिळविले. इ. स. पू. 
४५८ मध्ये त्याने आपली प्रसिद्ध नाटयत्रिपुटी 
* ऑरेस्टिआ ' लिहिली. ती त्याच्य़ा मृत्यूनंतर दोन 
वर्षांती रंगमंचावर आली. राजकारणक्षेत्रातल्या 
काही मतभेदामुळे त्यानें अथेन्स सोडले होते. पुढे 
इ. स. पु. ४५६ मध्ये तो सिसिळीत मरण पावला. 
असे म्हणतात की, गरुडाच्या तोंडून सुटलेले कासव 


त्याच्या मस्तकावर पडून तो मरण पावला, 


अभिजात लेखक म्हणून इस्किलसला मृत्यूनंतर 
खूप प्रसिद्धी मिळाली. त्याची नाटके सादर करणा- 
याना खास सवलती दिल्या जात. हयात असताना 
तेरा वेळा त्याने प्रथम पारितोषिक मिळविले होते. 


४८ 


मृत्यूनंतरही त्याच्या नाटकांना स्पर्धेत अनेक वेळा 
बक्षिसे मिळालो. 

इस्किलसने एकंदर सत्तर नाटके लिहिली, त्यातली 
सात उपलब्ध आहेत. त्यापैकी सहा या संग्रहात 
समाविष्ट आहेत. 

इस्किलसची कला त्याच्या पूर्वीच्या नाटककारां- 
पेक्षा पुष्कळच प्रगत आहे. ग्रीक शोकनाट्याचा तो 
प्रणेता होता, असे म्हणण्यास हरकत नाही, भव्य 
कल्पनाशक्ती, प्रगाढ तत्त्वचितन, नाटयगुणाने व 
भाषा वैभवाने नटलेले संवाद, काव्यमय वृंदगीते व 
या सर्वाना उठाव देणारी रंगमंचावरील दृद्ये, 
यायोगे त्याची नाटके अत्यंत प्रभावशाली ठरत, 
इस्किलंसच्या पूर्वीच्या नाटकांत गायकवृंद एक 
पात्र असे. इस्किलसने दुसरे पात्र रंगमंचावर आणूत 
कथनाला नाट्याचे स्वरूप दिले. पात्रांतील संवादां- 
मुळे कथानकाला गती मिळू लागली, तसेच पात्रांच्या 
व्यक्तिमत्त्वातील नानाविध पैू संवादात दृश्यमान 
होऊ लागले. दूत, अग्रदूत, निरोप्या वगैरे पात्रांमुळे 
मुख्य पात्रांना पारवेभूमी लाभून त्यांची व्यक्तिमत्त्वे 
उठावदार होऊ लागली, नंतरच्या नाटकांत तर, 
सोफोक्लीजच्या प्रथेला अनुसरून त्याने तिसरे पात्रही 
आपल्या नाटकात घालायला सुरवात केली व त्यामुळे 
नाटकातल्या संवादांत नाट्यगुणाचा अधिकाधिक 
उत्कर्ष होऊ लागला. 

शोकताट्याच्या अंतरंगाप्रमाणे, बाह्य ख्पातही 
त्याने पुष्कळ नव्या गोष्टी आणल्या व जुन्या गोष्टींत 
सुधारणा केली. पात्रे आपल्या तोंडावर घालीत त्या 
मुखवट्यात ( मास्कूस ) त्याने सुधारणा केली; 
रंगमंचाम!गे पाश्‍वंभूमीचा पडदा आणला. नटवर्गाला 
तो उत्तम अभिव्यक्तीचे धडे देई. गायकवंदाला 
यथोचित हावभावांनी व नृत्यातील पदन्यासांनी 
प्रत्येक प्रसंगाचे मर्म सुचित कसे करावे, ते शिकवी. 
आपल्या भाषेला तो जी नांना दृश्यांची व नादांची 
जोड देई ती केवळ अलंकरण म्हणून नव्हे, तर 
भाषांतर्गत कल्पना स्पष्ट करण्यासाठी योजलेली 
परिणामकारक साधने म्हणून. पात्रांना तो राजशाही 
भपकेदार वेष देई. योद्धघांना खणखणाट करणारी, 
डोळे दिपवणारी चिलखते व ढाली देई.  अँगमेम्‌- 
नॉन ' मध्ये त्याच्या पायांखाली पसरण्यासाठी 
आणलेला बहुमोल गालिचा, ' शरणार्थी ' मध्ये 


नवभारत 


जुले, १९७९ 


डॅनॉसकन्यांचे चित्रविचित्र इजिप्सियन पोषाख, 
* युमेनाइड्ज 'मध्ये क्रोधदेवता काळी वस्त्रे टाकून 
देऊन, शेवटी जांभळी नेसुन दयादेवता बनतात ते 
वेषांतर- ही सारी नाट्यगुणाला उठाव देत. 
* थौव्‌सवर सातांची चढाई 'मध्ये वेढा घालणार्‍या 
शत्रुसन्याच्या तटबंदीवर धडका, घोड्यांच्या टाचांचा 
खणखणाट हे नाद प्रेक्षकांची उत्कंठा व पर्यूत्सुकता 
वाढवतात (वाचकांनी मात्र आपल्या कल्पनाशकक्‍्तीते 
या सर्वांचे रसग्रहण केले पाहिजे.).. रंगमंचावरील 
पात्रांच्या हालचालीही विविध रसांचा परिपोष 
करीत, ' बद्ध प्रॉमिथिअस ' मधला भआयोचा व्यथा- 
पीडित, पिसाट नाच, * शरणार्थी ' मधल्य़ा शत्रूच्य़ा 
अग्रदूताच्या आगमनानंतर डंनॉसकन्यांच्या रंगमंचा- 
वरील घाबरट कावऱ्याबावऱ्या हालचाली, ' थीव्‌स- 
वर सातांची चढाई 'मध्ये व्याकुळतेने संरक्षणासाठी 
देवांना साद घालणाऱ्या नारीवृंदाचे रंगमंचावर 
आगमन, प्रेक्षकांवर एकदम छाप पडते. कधीकधी 
तर पात्रांच्या मीनाने इस्किलस एकदम नाट्यपूर्ण 
परिणाम साधून जातो. उदाहरणार्थ : ' ऑगमेम्‌- 
नॉन * मध्ये श्रेष्ठीवृंद व बलायटेमनेस्ट्रा कॅसॅन्ड्राशी 
परोपरीने बोलत असताना, ती पूर्णपणे स्तब्ध 
रहाते. तसेच * बद्ध प्रॉमिथिअस'मध्ये जवळजवळ 
नव्वद ओळी संवाद होईपर्यंत प्रॉमिथिअस पुणं मौन 
पाळतो. तसेच सागरकन्यावृंद सारे जग प्रॉमिथीअस- 
साठी कसा आक्रोश करीत आहे, हे वर्णन करीत 
असतानाही प्रॉमिथिअस अगदी स्तव्ध राहतो. 

याप्रमाणे इस्किलसने नुसत्या “नृत्य वाद्यतंगीत- 
कथन-प्रधान ' नाटकाला आपल्या कथानकरचना- 
कौशल्याने, परिणामकारक व्यक्‍्तिदर्शनाने नाट्यां- 
तर्गत जीवनविषयक तत्त्वज्ञानाने, भाषासोंदर्याने 
तसेच परिणामकारक प्रसंगांनी आणि दृश्यांनी 
आपणास सध्या परिचित असलेल्या थोर ग्रीक 
शोकात्मिकांचे स्वरूप दिले. 
- या कलागुणांचा थोडासा विस्ताराने विचार 
करू. 

भॅरिस्टॉटलने आपल्या * काव्यशास्त्राःत इस्कि- 
लसबद्दळ म्हटले आहे, “ इस्किलस छोट्याशा लोक- 
कथांतून भव्य शोकनाट्य निर्माण करतो. मळच्या 
सामान्य कथनाला वैभवपुर्ण लेणी चढवतो. 7 इस्कि- 
लस आपली कथानके प्राचीन ग्रीक काव्यातून, तसेच 


इस्किळसची सहा शोकनाटये : प्रस्तावना 


होमरमधून व लोककथांतून घेई. ग्रीसमधल्या नगर- 
राज्यकुलांच्या प्राचीन इतिहासातूनही तो कथानके 
घेई, तर कधी कधी समकालीन ग्रीक इतिहासातल्या 
कथानकावर तो शोकनाट्य उभारी. (उ. पशि- 
अन्‌स), इस्किलसला एका दीघे कथानकावर नाटय- 
त्रिपुटी लिहायला फार आवडे. ते त्याचे खास क्षेत्र 
होते. त्याने अशा दहा त्रिपुट्या लिहिल्या होत्या, असे 
म्हणंतात; पण सध्या एकच संपुण त्रिपुटी- ' रे- 
स्टिंआ '- तेवढी उपलब्ध आहे. बाकोच्य़ांतले एखाद- 
दुसरेच नाटक उपलब्ध असुन बाकीची नष्ट झालेली 
आहेत. नाटकांच्या त्रिपुटीचा असा फायदा होई, कौ 
इस्किलसला आपल्या शोकनाट्याच्या तत्त्वज्ञानाला 
अनुसरून, पहिल्या नाटकात घडलेल्या पायकृत्याचा 
पाठपुरावा दुसर्‍या नाटकात करून तिसऱ्यात शेवटी 
अंतिम परिणती व पुनःप्रस्थापित न्याय दाखवता 
येत असे. उदाहरणाथ, ' ऑरेस्टिआ' या आऑरे- 
स्टीजच्या चरित्रावर लिहिलेल्या त्रिपुटीत, पहिल्या 
* अँगमेम्तॉन ! या नाटकात क्लायटेम्‌नेस्ट्राकडून 
पतिवधाचे पापकृत्य घडते; ' कोईफोरी ' - * अध्ये- 
धारिका ' या दुसऱया नाटकात ऑरेस्टीज मातृवध 
करून पितृवधाचा सुड उगवतो; तिसर्‍या नाटकात 
य॒मेनाइडीज्‌ ऑरेस्टीजला त्याने आप्त-रक्‍त सांड- 
ह्याच्या अपराधाबद्दल दंड देण्यास उद्युकक्‍्तही होतात; 
वण शेवटी न्यायनिवाडा होऊन ऑरेस्टीज निर्दोषी 
ठरतो. 

अँरिस्टॉटलळच्या दंडकाप्रमाणे इस्किलसच्या 
कथानकात भाग्यचेक्राची उलथापालथ असते. मात्र 
कथानकात फारशी गुंतागुंत नसते व सोफोक्लीज 
जसा अनेक घटितांतुन पायऱ्यापायऱयांनी उत्कंठा 
वाढवीत नाटयगुणाचा परिपोष करीत जातो, तसे 
इस्किलसच्या नाटकांत फारसे अनुभवास येत नाही. 
त्याचा भर घटितांपेक्षा कल्पनाविलास, काव्यरसाची 
ल॑यलट व भव्यदिव्य प्रतिमांनी समृद्ध असे विस्मित 
करून टाकणारे भाषावैभव, यांवर जास्त असे. 

इस्किलसच्या झोकनाट्याचे नायक वीरपुरुष 
रॅस्टॉटलच्या दंडकाप्रमाणे त्यांच्यात अस- 


असंत; ऑर बटन ी 
णाऱ्या एका त्रुटीमुळे भाग्यचक्र फिरून त्यांचा 


नाश होई. ऑरिस्टॉटलप्रमाणे त्याचेही मत “ राजे 

राजशाही असावेत, पुरुष पौरुषयुक्‍त असावेत, 

स्त्रियांत स्त्रीत्वाचे सहजगुण असावेत, गुलाम हिण- 
न. भा. ७ 


४९. 


कस ठप्रक्तिमत्वाचे असावेत ” असेच होते व 
त्याप्रमाणे तो पात्रे रंगवी. “ अॅगमेम्नॉन ? मध्ये 
क्लायटेमूनेस्ट्रात स्त्रीत्वाचे गुण नसुन, पुरुषाचे राकट 
गुण होते हीच त्रुटी दाखवून इस्किलसने तिचा 
* अघ्यंघारिका * मध्ये नाश घडवून आणला. इस्कि- 
लसच्या नाटकात नुसते मानवांचे व्यक्तिदर्शन 
न घडता, देवांचेही घडते. कारण रंगमंचावर 
देवही माणसांबरोबर कथानकात सहभागी होतात. 
माणसामाणसांच्या परस्परसंबंधांपेक्षा मानवांच्या 
देवांशी असणाऱ्या संबंधांत इस्किलसला जास्त रस 
होता. 

इस्किलसच्या नाटकात अंतर्भूत असलेले तत्त्व- 
चिंतन विचाराहे आहे. इस्किलसची शोकात्मिंका 
ही प्राथमिक शोकात्मिका ( ओल्ड ट्रॅजिडी ) म्हणून 
ओळखली जाते. ही अभिजातसाहित्यकालपुवव 
( प्री-क्लासिकल ) व म्हणून आदिम व धर्म- 
तत्त्वांवर जास्त अधिष्ठित आहे. सोफोक्लीजची 
शोकात्मिका ही मध्यकालीन ज्लोकात्मिका ( मिडूल 
ट्रॅजिडी ) समजतात, व ती अभिजात साहित्य- 
स्वरूपाची ( क्लासिकल ) व गृहीत-कलातत्त्वांवर 
अधिष्ठित असते. युरायपिडीजची शझोकात्मिका 
हो नंतरच्या कालातील, आधुनिक मतप्रणालीवर 
-तत्त्वचतन व कला या दोन्ही क्षेत्रांतील-अधिष्ठित 
आहे. 

इस्किलसचे जीवनविषयक तत्त्वज्ञान त्याच्या 
“बद्ध प्रॉमिथिअस” व “ऑरेस्टिञ” यातील वृंद- 
गौतांत ठिकठिकाणी प्रगट झाले आहे. जीवनात शोक 
का अवतरतो ? माणसाचा नाश का होतो ? यांचे 
उत्तर इस्किलस पुढीलप्रमाणे देतो: 

जगाच्या, सृष्टिजीवनाच्या तसेंच मानवजींवि- 
ताच्या रहाटीत काही सर्वसंमत आचार-विचारपद्धती 
असतात. त्यांचा भंग जो मांनव करील, त्यांच्यावर 
परमेश्‍वरी कोपाची कुऱ्हाड कोसळते. कुठल्याही 
गोष्टीचा सत्तालोभ, अहंकार, आत्मविश्वांस असा 
अतिरेक झाला, की देव मध्ये पडून समतोल प्रस्थापित 
करतात. ज्या लोककथांतून व तत्कालीन इतिहासा- 
तून इस्किळस कथानक्रे निवडतो, त्यांत हा गृहीत 
-जीवतपद्धतीचा भंग, अतिरेक अंतर्भूत अंसतो व 
“ पापाला दंड ” या तत्त्वावर इस्किलस आपली 
शोकात्मिका उभारतो. इ. स. पू. पाचव्या शतकात 


ष्ठ 


साऱ्या ग्रीक इतिहासकारांची व तत्त्वज्ञांची जीवना- 
कडे पहाण्याची हीच भूमिका होती, हेरोडोटस व 
य्यूसिडायडीज या इतिहासकारांनी अहंकार व' 
अतिलोभ यामुळे राजवंशीयांचा अघ:पात झाल्याचे 
दाखवले आहे. हेरॅक्लिटस हा ग्रीक तत्त्ववेत्ता म्हणत 
असे, की ” सूर्याने सुद्धा आपल्या मर्यादेचा अतिक्रम 
केला, तर देवता त्याला समज देतील. 7” 
इस्किलसमध्ये अतिरेकाला व तळूव पापाला 
दंड करण्याचे काम प्रत्यक्ष देवच करतात. अपॉलो 
ऑरेस्टिजला, क्लायटेमूनेस्ट्राने सदाचार, रास्त 
आचार, न्याय या तत्त्वांचा भंग केला या पापाबद्दल 
तिचा वध करण्यास आदेश देतो. सोफोक्लीजमध्ये 
हे न्यायदानाचे, जीवनक्रमाची बिघडलेली सुव्यवस्था 
पुन: प्रस्थापित करण्याचे कार्य मानवांकडून होते. 
शोकनाटयत्रिपुटीत इस्किलस ढळलेला समतोल 
शेवटी कसा साधला जातो, हे दाखवू शकत असे. 
* ऑरेस्टीआ ? मध्ये पहिल्या नाटकात (अँगमेम्नॉन ) 
क्लायटेमनेस्ट्राकडून पापकृत्य होते. दुसऱया नाटकात 
( कोईफोरी-अध्येधारिका ) ऑरेस्टीज क्लायटेम्‌- 
नेस्ट्राला पापाबद्दल दंड देतो. पण हे काट्याने काटा 
काढल्यासारखे झाले. मूळ पापाइतकाच त्याचा दंड 
ग्हेणीय वाटतो. पण “ युमेनाइड्‌ज ' या तिसऱ्या 
नाटकातल्या क्रोधदेवता भॉरेस्टीजवर त्याच्या गहं- 
णीय कृत्याबद्दल सुड उगवायला उद्युक्त झालेल्य़ा 
असताना अधीना त्यांची समजूत घालते. ऑरेस्टीज 
फक्‍त देवांच्या न्यायप्रस्थापनेचे साधन होता, म्हणून 
त्याला दोषी ठरवता येत नाही; तो दंड्य नाही. 
क्रोधदेवतांची समजूत पटते, त्या दयादेवता होऊन 
अथेन्सच्या वरदायिनी बनतात; ऑरेस्टीजला त्याचा 
हरपलेला राज्याचा हक्क मिळतो व जीवनरहाटी 
सुरळितपणे सुरू होते. 

“ बद्ध प्रॉमिथिअस ”' व “ शरणार्थी ” ही नाट- 
केही शोकनाट्यत्रिपुटीपैकीच असावी. पहिल्या त्रिपु- 
टीत प्रथम प्रॉमिथिअसने अग्नी चोरला हा भाग 
असावा ; दुसऱ्यात झ्यूसने त्याला केलेली शिक्षा हा 
कथाभाग आहे व तो “ बद्ध प्रॉमिथिअसमध्ये ” उप- 
लब्ध आहे. तिसर्‍यात झ्यूसने समेट केला असावा. 
“ शरणार्थी हे त्रिपुटीतले पहिले नाटक असावे. 
यात डॅनॉसकन्यांवर झालेला अन्याय हा कथा-भाग 
आहे. दुसऱ्या नाटकात लोककथेप्रमाणे इजिप्शिअन 


नबभारत 


जुले, १९७९ 


तरुणांशी डॅनॉसकन्यांचा विवाह व एकूणपन्नास तरु- 
णांचा पत्नीकडून खून हा भाग असावा ; म्हणजे 
ऑरेस्टीआप्रमाणे पुन्हा हिंसाचाराला हिसाचाराने 
उत्तर मिळाले, मग तिसर्‍या नाटकात, ऑरेस्टीआमध्ये 
ज्याप्रमाणे जुलूम व त्याला प्रतिकार करणाऱ्या शक्‍ती 
यांचा मिलाफ झालेला दाखवला आहे, त्याप्रमाणे या 
त्रिपुटीत ही हायपरम्नेस्ट्रा ही पतीचा खून करीत 
नाही म्हणून तिच्यावर करार मोडून विश्‍वासघात 
केल्याचा दोषारोप येतो, पण शेवटी भॅफ़ॉंडायटी, 
भ्रीतिदेवता, प्रीतीला सर्वे क्षम्य आहे म्हणून समेट 
घडवून आणते. 

इस्किल्सच्या तत्त्वचितनाचा दुसरा भाग म्हणजे 
त्याचे देवांच्या मानवांशी होणाऱ्या वर्तणुकीचे 
विवेचन. इस्किलसच्या मतें * सिहासना धिष्ठित देव 
दयाशील आहेत ; पण त्यांच्या दयेत एकप्रकारची 
कठोरता आहे. ” देव मानवांना यातना भोगायला 
का लावतात ? इस्किलस म्हणतो, '* देवांची इच्छा 
असते, की मानवाने यातनांतुन शहाणपणा शिकावा. ” 
खुद्द झ्यूस हा देवाधिदेवही यातनांतून ( सफरिंग ) 
शहाणपणा शिकला असे मानले जाते. अर्थात मान- 
वाचा हा कमभोग अटळ आहे- मग तो 


त्यातुन 
शहाणपण शिको वा न शिको. 
ग्रीक हास्यरसात्मिकाकार अरिस्टोंफेनीज 


(इ. स, पू. ४५०ते इ. स. पू. ३८५ ) याने * बेडूक ' 
(फ्रॉग्ज) या नावाने एक' परिहासपूर्ण नाटक इ. स, 
प. ४०५ त लिहिले आहे. त्यात त्याने चित्रित 
केलेला इस्किलस व युरायपिडीज यांच्यामधला 
श्रेष्ठत्वाबद्दलचा वाद मोठा मनोरंजक व उद्बोधक 
वाटतो. हेडीज्‌मध्ये ( अधोलोक ) प्रत्येक कलाक्षेत्रात 
सर्वश्रेष्ठ असलेल्या मृतात्म्याला जेवणाच्या मेजावर, 
अधोलोकांचा स्वामी, प्लुटो याच्या उजव्या हाताला, 
मानाचे स्थान दिले जाई. इस्किलसच्या मृतात्म्याला 
तो ग्रीक शोकनाट्यकारांत सर्वश्रेष्ठ म्हणून मानाची 
जागा मिळाली होती; पण इ. स. पू. ऱ्ह ६ मध्ये 
युरायपिडीजच्या मृतात्म्याने त्या मानाच्या जागेवर 
आपला हक्‍क सांगितला. मग प्लुटोने दोघांच्या 
ग्रंथांची तुलना करून कोण श्रेष्ठ आहे, हे ठरविण्या- 
साठी डिओनायससला पंच नेमले. इस्किलस म्हणाला, 
“ माझी नाटके माझ्या मृत्यूनंतरही, भोकात 
अमर झाली आहेत. युरायपिडीजची नाठके, त्याच्या- 


ग्य 


नणम रव 
4.0. 


इस्किलसची सहा शोकनाट्ये ! प्रस्तावना 


बरोबर मृत होऊन भधोळोकात आली आहेत. 
म्हणून तुलनेसाठी माझे ग्रंथ मला पंचांपुढे ठेवण्या- 
साठी येथे उपलब्ध नाहीत. ” मग डिओनायससने 
युरायपिडीजला इस्किलसंचे दोष दाखविण्यास सांगि- 
तले. इस्किलसने वाद सुरू होण्यापूर्वी डीमीटर देवाची 
प्राथंना केली. युरायपिडीजचा इस्किल्सवरचा आरोप 
म्हणजे इस्किलची पात्रे फार मुग्ध रहातात. काहीच 
नीट, स्पष्टपणे बोलत नाहीत, त्यामुळें बिचाऱ्या 
प्रक्षकांता रंगमंचावर काय चाललंय ते कळतच नाही; 
आणि जे काही थोडे पात्रे बोलतात, तेही समजण्यास 
अवघड, क्लिष्ट असे असते; एखाद्या बैलाच्या 
मुसंडीसारखे ते अंगावर येऊन आदळते; आणि काय 
तो चिलखतांचा खणखणाट आणि भडक पोशाख. 
युरायपिडीज म्हणतो, “ इस्किलस, तुझी कला 
अवजड, बोजड, गलेलठ्ठ, मी ती तासून सडपातळ, 
नाजूक केली. सोपे शब्द वापरून, पुष्कळ संवाद 
घाळून कथावस्तू चांगली स्पष्ट करतो मी, माझ्या 
नाटकात, माझी पात्रे पुषकळ, आणि ती बोलतातही 
पुष्कळ. ? इस्किलस उत्तरतो, '““ एवढ्या भयंकर 
बडबडीबद्दल तुला फाक्लीच दिले पाहिजे. तुझे 


शिपाई, खलाशी, आपापली कामे सोडून वाद घालीत 
बसतात. तुझ्य़ा नाटकांनी लोकांची क्रियाशील 
होण्याची इच्छाच मेली,” “* मग इस्किलस एक 
महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आणतो, ” थोर नाटककार 
कुणाला म्हणावे ? जे लोकांना शहाणे व सत्मवृत्त 
बनवतो तो; पण तृ रंगवतोस व्यभिचारी स्त्रिया 
व धर्मेलंड पुरुष. मी मोठे मोठे वीर निर्माण केले, 
माझे “ थीब्सवर सातांची चढाई" बघ ना! 
इास्त्रास्त्रसज्ज वीर, त्यांची वीरश्रीयुक्‍त भाषणे 
पाहून, ऐकून प्रेक्षकांना पण वीरश्री चढते. मग 
माझे प्रेक्षक देशाच्या संरक्षणासाठी पशियनांशी 
लढायला सज्ज होतात. तू म्हणतोस, की तुझी हलक्या 
कळातली, व्यभिचारी पात्रे वास्तवदर्शी आहेत 
म्हणून , पण सत्यसृष्टीतली अ सली, तरी अशी ओंगळ 
चित्रे कवीच्या पवित्र लेखणीतून उतरू नयत, आपण 
कवी म्हणजे लोकांचे शिक्षक. माझ्या भाषेला 
बैलाची मसंडी म्हणतोस; पण, भव्यदिव्य गोष्टींची 
वणेने करायला शब्द तसेच तोलामोलाचे पाहिजेत. 


वेषभूषाही तशीच डोळ्यात भरण्याजोगी पाहिजे,” 


ष्र 


आरोप-प्रत्यारोप संपेनात. डिओनायससची मती 
कुंठीत झाली. तो म्हणाला, “ मला निर्णय घेता येत 
नाही. दोघे माजे मित्र आहेत. एक परिणतप्रज्ञ, एक 
मन रमविणारा - कोण श्रेष्ठ हे मला सांगता येत 
नाही. पण मला एक कवी अथेन्सला परचक्रापासुन 
वाचवण्यासाठी पाठवायचा आहे. येथे अनेक कवी 
आहेत. पण त्यात स्फूतिदायक सवंश्रेष्ठ इस्किलसच 
आहे; त्याला मी भूलोकी पाठवितो. ” इस्किलसला 
निरोप देताना तो त्याच्या थोर व्यक्तिमत्त्वाची, 
बुद्धिवेभवाची, उदात्त तत्त्वज्ञानाची स्तुती करतो. 

अँरिस्टोफेनीजने जी इस्किलसची . स्वतःची 
कैफियत दिली आहे, त्यावरून त्याच्या कलाविशोषांचे 
सम्यक्‌ दर्शन आपणास होते, असे म्हणावयास हरकत 
नाही. 

“ झरणार्थी ” ( द सप्लायंट्स) हे इस्किलसचे 
अगदी पहिले नाटक असावे. ते सादर झाले इ. स. 
पू. ४६३ त; पण त्याच्या तंत्रावरून ते ग्रीक शोक- 
नाट्याच्या अगदी प्रथमावस्थेतल्या घाटणीसारखे 
वाटते. ते लिहिल्यानंतर दहापंधरा वर्षांनी इस्किलसने 
ते रंगमंचावर सादर केले असावे असा समीक्षकांचा 
तर्क आहे. 

“ शरणार्थी ” चे कथानक इस्किलसने एका 
प्राचीन लोककथेवरून घेतले आहे. कथानकाची 
पाश्वेभूमी नाटकाच्या आरंभीच “' शरणार्थ्याचा 
वृंद ” आपल्या कथनात सांगतो. 


आयो ही पाचसहा पिढ्यांपूर्वीची आर्‌गॉसची 
राजकन्या. ती हीरा, या आर्‌गॉसनगरीच्या संरक्षक 
देवतेच्या मंदिरातील पुजारीण होती; पण झ्यस 
देवाने आयोबद्दल प्रणयभावना प्रकट केल्यावर 
हीरा या देवांच्या राज्ञीने तिचे गाईत रूपांतर केले 
व तिच्यावर पहारा करण्याकरिता आगेस हा सहस्र- 
नेत्रांचा पहारेकरी ठेवला. झ्यूस देव वृषभाचे रूप 
घेऊन आयोनजीक जात आहे, हे कळताच हौराने 
एक गांधिलमाशी आयोच्या मागे लावली. तिच्या 
दंशाने त्रस्त होऊन, आयो, नाना देश्यातुन पळत 
पळत शेवटी इजिप्तदेशात आली. तेथे झ्यूस देवाच्या 
स्पर्शाने तिला गर्भेसंभव होऊन पुत्र झाला; त्याचे 
नाव एपँफस ( प्रेमस्पर्श ). हा शरणार्थ्यांचा पूवज. 
शरणार्थी पन्नास कुमारींचा पिता डॅनॉस; त्याचा 
भाऊ इजिष्टस याला पन्नास पुत्र. त्या पुत्रांनी या 


ण्र 


पन्नास कुमारींशी विवाह करण्याची इच्छा दर्शविली. 
कन्यांना ते पसंत न पडून त्यांनी पित्याच्या 
साह्याने ईजिप्तहून पलायन केले व आश्रयासाठी 
त्या. आर्‌गॉसला आल्या. 

इथून नाटकाची सुरवात होते. शरणार्थी, आर॒गॉ- 
सचा राजा पेलॅसगस याला आश्रप्र व संरक्षण 
देण्यास विनंती करतात. आपली सर्वे कथा सांगून 
आपण आयोच्या वंशज, म्हणजे मूळ आर॒गॉसच्याच 
व म्हणून आर्‌गॉसमध्ये आश्रय घेण्याचा आपल्याला 
हक्‍क आहे, असा त्यांचा दावा आहे. एकंदर प्रकरण 
गुंतागुंतीचे असल्यामुळे पेलॅसगस नागरिकांची संमती 
मागतो व नागरिक ती देतात. डेनॉस-कन्यावृंद 
आनंदित होतात; पण एवढ्यात इजिप्शियनांचा 
अग्रदूत सैनिक घेऊन येतो व डॅनॉसकन्यांना जबर- 
दस्तीने आपल्या जहाजांकडे नेऊ लागतो; पण 
पेलॅस्‌गस त्याला प्रतिबंध करतो. युद्धाची धमकी 
देऊन अग्रदूत निघून जातो. 

ऑरेस्टिआप्रमाणे डॅनॉसकन्यांच्या कथानकावर 
इस्किलसने नाटयत्रिपुटी लिहिली असावी, असा 
समीक्षकांचा अंदाज आहे. पण दुसरी दोन नाटके 
उपलब्ध नाहीत. पण काही वर्षांपूर्वी तिसऱ्या नाट- 
कातील एक छोटा भाग सापडला, त्यावरून व मूळ 
लोककथेतील सुत्रावरून दुसऱ्या व तिसर्‍या नाटकात 
काय असावे, याचा अंदाज बांधता येतो. 

दुसऱ्या नाटकाचे नाव “ इजिप्सिअन्‌स्‌ ' असे 
असावे. त्यात इजिप्शियनांनी आर्‌गॉसला वेढा 
घातला व आर्‌गॉसचा पराभव झाला, असे दाखवि- 
लेले असावे. मग डॅनॉसने लग्नांना संमती दिली, 
पण एक कारस्थान रचले. त्या कारस्थानाप्रमाणे 
मुलींनी विवाहाच्या पहिल्या रात्री आपल्या 
पतीचा खून करावा, असे ठरले होते. जबरदस्तीला 
हिंसाचार हे उत्तर होते. तिसरे नाटक “ डॅनॉसकन्या 
हायपरम्नेस्ट्रा . यात ४९ प्रेते रंगमंचावर दिसतात. 
पण' हायपरम्नेस्ट्रा आपला पती लिन्सिअस 
याला प्रेमापोटी ठार मारीत नाही. डॅनॉस 
तिला विदववासघातकी ठरवतो. पुन्हा आर्‌गॉसच्या 
लोकसभेवर निर्णयाचे काम येते; पण मग प्रीतिदेवता 
अँफ़रॉडायटी मध्ये पडते, ती हायपरम्नेस्ट्राचे समथन 
करून, नगरीचे “ अतिथीवधां “च्या पापापासून 
शुद्धीकरण करते. तिसर्‍या. नाटकातील इस्किलसने 


नवेभारत 


जुले, १९७९ 


लिहिलेले अँफ़ॉडायटीचे भाषण उपलब्ध झाले आहे. 
ती म्हणते, स्वर्ग आणि पृथ्वी यांना संगमाची इच्छा 
झाली. स्वर्गीय पावसाने पृथ्वीला गर्भधारणा झाली. 
तेव्हा प्रीती हे जीवनातील एक आवद्यक तत्त्व आहे. 
प्रीती हे सवे जीवनशकक्‍तीचे मूळ आहे. 

हायपरम्नेस्ट्राने पतीला मारण्याचे नाकारल्यावर 
पुढे काय घडले, याचा लोककथेत समावेश नाही. 
तेव्हा इस्किलसने आपली कल्पनाशक्ती वापरून 
कथानकाच्या शेवटात महत्त्वाचे तत््वचतन गोवले. 
झ्यूसदेव कठोर, तसा दयाशीलही आहे. त्याच्या 
ठिकाणी न्यायनिष्ठुरता व सामंजस्य यांचा मधुर 
संगम आहे, असे त्याने पुन्हा एकदा सिद्ध करून 
दाखवले; कारण अँफ़रॉडायटी, तसेच सर्वे देव हे 
झ्यूसचेच मनोगत बोलून दाखवीत असतात. 

याप्रमाणे इस्किल्सने एका साध्या, ओबडधोवड, 
आदिम कथानकातून आपल्या रचनाकौशल्याने एक 
प्रभावी नाट्य निर्माण केले. त्याच्या दिव्य दृष्टीला 
या लोककथेत एक शाइवत, विश्वात्मक स्वरूपाचे 
तत्त्व ्गाभित असलेले दिसले. कथानकाचा विषय 
शरणार्थ्यांना आश्रयदान, - हा जुन्या ग्रीक नाटकात 
पुष्कळ प्रचलित असलेला विषय आहे. तसाच तो 
आधुनिक संदर्भात एक आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचा 
विषय झाला आहे. अगतिक, अनिकेत, निर्वासित ही 
एक सावेकालीन समस्या आहे. हे निर्वासित धड 
आपल्या मूळ देशातलेही राहिलेले नसतात व आश्रच- 
यदात्या देशाशीही समरस झालेले नसतात. डॅनॉस. 
कन्या धड इजिप्तच्याही नाहीत व धड आर्‌गॉसच्याही 
नाहीत. त्यांचा न्याय निवाडा कुठल्य़ा कायद्याप्रमाणे 
करायचा ? इजिप्तच्या की आर्‌गॉसच्या ? इस्किल- 
सचा निरणेय असा, की “* प्रीती, सामंजस्य हे सव 
कायद्यांच्या पलिकडे आहे.” 

साध्या लोककथेला भव्य, दिव्य शोकनाट्याच्या 
उच्च पातळीवर चढविण्यासाठी इस्किलसने आपली 
प्रतिभा, कल्पकता व नाट्यकलेतले कौदल्य कसे 
वापरले आहे, हे बघण्पाजोगे आहे. प्रथम त्याने 
डॅनॉसकन्यांचा गायिकावृंद निर्माण करून आपल्या 
दुबळ्या, भित्र्या नायिकांना भव्य, मनोज्ञ व्यक्तिमत्त्व 
प्राप्त करून दिले. त्यांच्या अंगात ग्रोक, सुसंस्कृत 
रक्‍त वहात आहे, विरोधाने त्यांची व्यक्तिरेखा 
जास्त उठावदार करण्यासाठी इजिप्टसचे पुत्र रानटी, 


इस्किलसची सहा शोकनाटये : प्रस्तावना 


आक्रमक, हिंखवृत्तीचे असे वणिले आहेत व 
त्यांचा अग्रदूत आपल्या अरेरावीने व युद्धाच्या 
धमक्यांनी आपल्या मालकांचे आपण योग्य प्रतिनिधी 
आहोत, असे रंगमंचावर सिद्ध करून दाखवतो. 
पेलॅस्गस हा वीर-नायक' धीरोदात्त, विवेकी आहे. 
त्याच्यात फाजील अहंमन्यता किंवा भलता आत्म- 
विश्वास नाही. तो लोकसभेच्या संमतीशिवाय निर्णय 
घेण्यास तयार होत नाही, 

मूळ कथेत नसलेले असे एक स्पष्ट व सुसंगत 
नीतिमूल्य कथेत गोवून इस्किलसने तिला शोकना- 
ट्याचे स्वरूप दिले आहे. मूळ कथेत मुलींना विवाह 
निषिद्ध, व्यभिचारी शरीरसंबंधाचे, म्हणून नको 
होते; पण ग्रीकांना चुलत भावंडांचे विवाह निषिद्ध 
नव्हते. तेव्हा इस्किलसने मुलगे, मुलींना त्यांच्या 
मनाविरुद्ध जबरदस्तीने त्यांच्याशी विवाह करू 
पहात होते, असे दाखवले. जबरदस्तीपेक्षा विवेक, 
सामंजस्य व परस्परांवरील प्रीती या भावना सुसंस्कृत 
व सुखी जीवनाला कशा आधारभूत आहेत, हे त्याला 
संपूर्ण त्रिपुटीत दाखवावयाचे होते. या तत्त्वाचा 
पायऱ्यापायऱ्यानी नाट्यपूर्ण विकास करीत शदोवटी 
त्याची यथार्थता त्याला पटवावयाची होती. प्रथम 
या विवेकी तत्त्वांचा हिसाचारापुढे पराजयही होतो; 
मंग हिंसाचाराला हिसाचारानेच उत्तरही द्यावे 
लागते; पण शेवटी सुसंस्कृत भावनांचा जय होतो; 
उपलब्ध नसलेल्या दोन नाटकात इस्किलसने या 
दोन पायर्‍या दाखवल्या असाव्यात. 

या नाटकात व्यक्‍तिगत स्वभावदशनाला वाव 
नाही. कारण जुन्या नृत्यवाद्यसंगीतमय ग्रीक नाटकात 
वृंद हेच व्यक्तीपेक्षा प्रामुख्याने रंगमंचावर वावरतात. 
या नाटकांत तीन गायकवृंद आहेत; एक डॅनॉसकन्या 
व त्यांचा पुढारी डॅनॉस यांचा, दुसरा पेलेंस्गस व 
त्याच्या अनयायांचा व तिसरा इजिप्शियन सैनिक 
व त्यांचा ्ु पुढारी अग्रदूत यांचा, प्राचीन ग्रीक 
नाटकात वंदांचे सदस्य एकेकटे, किंवा समूहाने बोलत 
किवा त्यांचा पुढारी त्यांचे मनोगत व्यक्‍त करी. 
येथेही डॅनॉस, पेलॅस्गस व अग्रदूत आपापल्या 
वृंदसदस्यांचे मुखत्यार म्हणून बोलतात. पुरातन ग्रीक 
नाटकांप्रमाणे या नाटकातही वृंद पक्नासांचा आहे. 
तिन्ही वृंदनायक मोठे दृढनिक्चयी, करारी आहेत; 
पण वृंदगायन वस्तुनिष्ठ वाटते, आत्मनिष्ठ वाटत 


8८4 


नाही. कन्यावृंदगीते मात्र अत्यंत सुंदर, कल्पनारम्य, 
भाषावैभवाने परिपुणे अशी आहेत. एखाद्या ग्रीक 
पुतळयाप्रमाणे, किंवा ग्रीक शिल्पाप्रमाणे ती 
आपल्याला एकदम पुरातन व ग्रीक वातावरणात 
घेऊन जातात. संवाद मात्र कृत्रिम वाटतात. पात्रे 
एकमेकांशी बोलत नसुन प्रेक्षकांना उद्देशून 
बोलताहेत, असे वाटते. हे नाटक इस्किलसने अगदी 
प्रारंभी लिहिले होते. पुढे “ ऑरेस्टिआ ' मध्ये 
वृंदगीते व संवाद यांचा उत्तम मिलाफ इस्किलसने 
केला आहे. 

उपलब्ध ग्रीक नाटकांमध्ये हे नाटक सर्वांत प्राचीन 
आहे, असे मानतात. त्यामुळे ते काहीसे बोजड, 
अवघडलेले असे वाटते, पण त्यात एक प्रकारची 
हृद्य सुगमताही आहे. त्याच्या सध्याच्या स्वरूपात 
त्यातली मूळ वादन, संगीत, नृत्ये व दृद्ये लुप्त 
झाली आहेत, फक्त शब्द उरले आहेत; पण ह्या 
शब्दांतही ल्यवद्धता जाणवावी. इस्किलसने * बेडूक? 
मध्ये म्हटलेच आहे, की “ माझ्या सुरावटी कला- 
देवतांच्या प्रांगणातून मी आणल्या आहेत. ” 

' थीब्सवर सातांची चढाई ' हे एक शोकनाटचय 
इस्किलसने इ. स. पू. ४६७ त नाटबस्पर्धेत सादर 
केले व त्याला पहिले पारितोषिक मिळाले, याला 
नुसतेच * सात ' असेही म्हणतात. मध्यकालाच्या 
शोकांतिकांत सोफोक्लीजचे “ राजा ईडिपस ' जसे 
सवेश्रेष्ठ मानले जात असे, तसे ग्रीक शोकांतिकांच्या 
प्रथम कालखंडात ' सात * हे सर्वश्रेष्ठ मानले जाते. 
तत्कालीन ग्रीकांत ते अत्यंत लोकप्रिय होते. लोक 
संभाषणात त्यातली अवतरणे वापरीत. ऑरिस्टो- 
फेनीजच्या * बेडूक ' मध्ये युरायपिडीजच्या कृतींशी 
आपल्या कृतींची तुलना डिओनायसस करू लागला, 
तेव्हा इस्किलसने हे नाटक पुढे केले. ते नंतरच्या 
समीक्षकांच्या मते इस्किसलची सवंश्रेष्ठ कृती मानली 
जात नसे. पण ह्या नाटकाने ग्रीकांत वीरवृत्ती संचारे, 
व 'लोकांना मार्गदशन करणारा नाटककार तोच खरा 
श्रेष्ठ ' असा इस्किलसचा दावा होता. या नाटकात 
लढाऊ जोम आहे व मजबूत तटबंदी बांधलेल्या 
नंगरीचे रक्षण कसे यशस्वी रीतीनें करावे, याबदृलचे 
लष्करी डावपेच आहेत. तत्कालीन अथी निअनांपुढे 
नगरीचे संरक्षण आक्रमक हझात्रूपासुन कसे करावे, 
ही समस्या उभी होती. इ. स. पू. ४९० झध्ये 


षे 


मॅरॅथॉन येथे व इ. स. पू. ४८० मध्ये सॅलेमी येथे 
ग्रीकांनी पशियनांचा पराभव केला होता. पण 
सॅलेंमीच्या लढाईत नगरीची जाळपोळ झाली होती. 
तेव्हा अथेन्सलळा भक्‍कम तटबंदी करणे जरूरी आहे, 
असा इशारा तत्कालीन पुढारी व मुत्सद्दी किती 
दिवसांपासून देत होते; कारण वाढत्या समृद्धीमुळे 
अथेन्सला पुष्कळ शत्रू निर्माण झाले होते व त्यांचे 
वारंवार हल्ळे होण्याची नगरीला भीती होती. 
त्यामुळे थीबूस नगरीवरचा हल्ला, तटबंदीच्या सात 
दारांशी सात वीरांनी लढून कसा परतवला, याचे 
वर्णेन तत्कालीन प्रेक्षकांना फार उपयुक्त व सुचक 
वाटले असेल. अँक्रॉंपॉलीसची भक्‍कम तटबंदी या 
नाटकानंतर एक दोन वर्षांतच बांधण्यास सुरवात 
झाली. 

नाटकाचे कथानक पुढीलप्रमाणे आहे: नाटकाच्या 
आरंभी नाटकाचा नायक इटिओक्लठीज आपल्या 
भाषणात कथानकाची पार्वंभूमी स्पष्ट करतो. 
थीब्‌सचा राजा ईडिपस याच्या मृत्यूनंतर त्याचे 
दोन पुत्र, पॉलीनायसिस व इटिओक्लीज यांच्यामध्ये 
वारसा हक्कासाठी भांडणे सुरू होतात. उभयतांत 
वाटणीवह्द्ध काही करार झाला असावा; पण तो 
मोडून इटिओक्लीजने थीबूसचा ताबा घेतलेला आहे, 
पॉलीनायसिस ग्रीसमधल्या सहा नगरराज्यप्रमुखांच्या 
सहाय्याने थीब्सवर स्वारी करून नगरीला वेढा 
घालतो. तीच ही सातांची चढाई, इटिओक्लीज 
सहा दारांवर सहा वीर हल्ला परतवण्यासठी 
पाठवितो, व सातव्या दारावरच्या पाँलीनायसिसशी 
लढायला स्वतः जातो. थीब्‌सच्या नागरिक स्त्रियांचा 
गायिकावृंद प्रथम तर हल्ल्यामुळे अगदी घाबरून 
आरडाओरड करतो. पण नंतर शांत होऊन इटिओ- 
क्लीजला भावाशी लढून आप्त-रक्‍त न सांडण्याचा 
उपदेश करतो. पण इटिओक्लीजला अटळ नियती 
माहीत असते; ईडिपसने मरताना दोन्ही मुलांना 
शाप दिलेला असतो. युद्धाचा हेवट नगरीच्या 
विजयात पण दोन्ही पुत्रांच्या मरणात होतो. अँटीगनी 
व इस्मिनी भावांसाठी शोके करतात. निरोप्या, 
अँटीगनीला, पॉलीनायसिसचे अंत्यसंस्कार करण्यावर 
बंदी घातल्याचे सांगतो. पण अँटीगनी बंदीला न 
जुमानता आपण अंत्यसंस्कार करणार म्हणून जाहीर 
करते. भर्धा वृंद इटिओक्लीजच्या शवाबरोबर 


नवभारत 


जुले, १९७९ 


त्याचे यथायोग्य अंत्यसंस्कार करण्यासाठी जातात, 
व बाकीच्या अर्ध्या पॉलीनायसिसच्य़ा शवाबरोबर, 
अँटीगनीला अंत्यसंस्कारात मदत करण्यासाठी 
जातात. 

समीक्षकांच्या मते दोन्ही पुत्रांची शवे रंगमंचावर 
आणल्यानंतर मूळ नाटक' संपत असे, पण नंतर कुणी 
नाटककाराने अंटीगनीबद्दहचा भाग, सोफोक्लीजच्या 
£' अँटीगनी ” या नाटकाची लोकप्रियता पाहून 
लिहिला असावा. इंग्लिश वाचकांना हा भाग 
आवडतो; कारण तो त्या नाटककाराने कुशलपणे 
लिहिलेला असुन, मूळच्या केवळ वर्णनात्मक नाट- 
काला या भागामुळे रंग चढतो. संघर्षाच्या चाहुलीने 
नाट्यगुणाचा उत्कष होतो, असे त्यांचे मत आहे. 
रूळ नाटकात घटिते फार थोडी आहेत खरीच. 
बहुतेक भाग इटिओक्लीजची भाषणे व दुताची 
वणेने यानेच भरलेला आहे. 

हे नाटकही, ' शरणार्थी ! प्रमाणे शोकनाट्य< 
त्रिपुटीचा एक भाग असावा, असे वाटते. ' ऑरे- 
स्टिभा ? या त्रिपुटीप्रमाणे या त्रिपुटीतही थीब्‌सच्या 
राजघराण्यावरचा शाप व त्या घराण्याचा शोकान्त 
इस्किलसला चित्रित करावयाचा होता; पण बाकीची 
दोन नाटके, सोफोक्लीजच्या याच विषयावरील 
नाट्यत्रिपुटीच्या अफाट यशामुळे मागे पडन, नंतर 
नष्ट झाली असावीत, असे वाटते. १ 

थीबृसच्या राजघराण्याला मिळालेल्या शापाची 
पाइवभूमी पुढीलप्रमाणे होती : अँपॉलोने, लेडइअसला 
ईडिपसच्या पित्याला, पुर्वसूचना दिली होती, की 
तयाचा वध पुत्राकडून होईल; तेव्हा त्याने आपला 
वेश वाढवू नये. ही सुचना न भानता लेइअसने 


ईडिपसला जन्म दिला; पण मृत्यूच्या भीतीने त्याला 
डोंगरावर त्याचा नाश व्ह 


पण तो कॉरिथच्या राऊ 


इस्किळटसची सहा छोकनाटये : प्रस्तावना 


सात भांडणे केली, या रागाने ईडिपसने दोघांना 
शाप दिला. “ सागरातून एक अपरिचित येईल 
“अंग्नीपासुन उत्पन्न झालेला, - तो तुम्हा दोघांच्या 
वारसाहक्‍्काची यथायोग्य वाटणी करील. ” 

या गूढ शापवाणीचा आशय असा होता, की 
तलवारी त्या दोघांचा मृत्यू घडवून आणतील- 
मृत्यू हाच त्यांचा यथायोग्य समसमान वारसा. 
ग्रीक पांटसमधून लोह आयात करीत. ग्रीक भाषेत 
या शब्दाचा अर्थ ' सागर ' असाही होतो. अग्नीत 
लोह तापवून बनवलेल्या पोलादी तरवारीपासून 
मुलांना मृत्यू यायचा होता. या नाटकात ती शाप- 
वाणी खरी ठरलेली दिसते. घराण्यावरचा व पुत्रां- 
वरचा शाप याप्रमाणे पाठपुरावा करीत शेवटी 
घराण्याचा संपूर्ण विनाश घडवून आणतो. ' आरे- 
स्टिआ'च्या शेवटी ऑऑरेस्टीज दोषमुक्‍तं होतो व 
शापाला विराम मिळतो. या त्रिपुटीतही पहिल्या 
नाटकात इडिपस निष्कलंक झालेला दाखवला 
असेल, पण पुढील पिढीच्या . कृतघ्त, अविवेकी व 
पाखंडी वर्तनामुळे शाप चालूच रहातो व घरा- 
ण्याचा पुर्ण विनाश करतो. नगरी मात्र बचावते. 

नाटकात घटिते जशी थोडी ; तशी पात्रेही 
अगदी अल्पसंख्य आहेत. सर्वांत मुख्य पात्र इटि- 
ओक्लीज, हा शोकनाट्याचा थोर वीरतायक शोभ- 
ण्यासारखा आहे. तो सच्चा योद्धा आहे. शूर पण 
संयमी. तो नगरीशी एकनिष्ठ आहे. तिच्या संरक्षणा- 
साठी प्राणपणाने लढणारा आहे. जबरदस्त शत्रूंचे 
वर्णन दुताकडून ऐकून त्याची हिमत खचत नाही. 
उलट विचारपुर्वक तो तटबंदीच्या सहा ह्वारांवर 
धडक मारणाऱ्या जवरदस्त वीरांना त्यांच्या तोडीचे 
आपले वीर पाठवतो. तो स्वतः निर्भय असुत, नाग- 
रिकांचे धैर्य खचू नये म्हणून झटत असतो. नागरि- 
कांच्या गायिकावंदाला त्यांच्या भयग्रस्त आरडा- 
ओरड्याबद्दल तो रागावतो. “ यामुळे सैनिकांचे धैय 
खचणार नाही का? त्यांनी स्फूतिदायक गीते गात, 
धीराने राहिले पाहिजे.” पण या धीरोदात्त, 
कर्तृत्ववान, आदर्श लोकनायकामध्ये काही च्रुटी 
आहेत व म्हणून शेवटी त्याचा विनाश होतो. 

इटिओक्ळीजला पित्याने दिलेला झाप माहीत 
होता, त्याबद्दल त्याला एक दुःस्वप्नही पडले होते 
तेव्हा त्याने पॉलीतायसिसशी सातव्प़ा दारावर झज 


ष्पु 


घेणे टाळावयास हवे होते. एक प्रकारे तो अगतिक 
होता. त्याचे खात्रीचे सहा खंदे वीर आधीच त्यानें 
नेमून टाकले होते. अर्थात त्याला दारांवरच्या नेम- 
णुकांची उलटापालट करता आली असती; पण तसे 
तो करीत नाही. युद्धाचे डावपेच श्षांत वृत्तीने प्रथम 
तो योजतो, शत्रूंचे सामथ्ये तो ओळखून असतो व 
देवांचे साहाय्य याचीत असतो. पण नंतर त्याचा तोल 
जातो, भान सुटते व उतावळेपणाने, ह॒टवादीपमाणे, 
फाजील आत्मविश्वासाने तो आपण स्वतः सातव्या 
दारावर जाण्यास सिद्ध होतो. नारीवृंद आप्तरक्‍त 
सांडण्याचा धोका न पत्करण्याबद्दल त्याला परोपरीने 
विनवतो ; पण तो पडला राजा ईडिपसचा पुत्र ! 

ईडिपसने जसा आपल्या जन्मरहस्याचा उलगडा पत्नी 
नको, नको म्हणत असता, हटवादीपणाने केला व 
आपल्यावर सर्वनाश ओढवून घेतला, त्याप्रमाणे 
इटिभोक्लीजनेही आपल्या मनस्वी वृत्तीने चुकीचा, 
सर्वनाशाकडे घेऊन जाणारा निर्णय घेतला. 

या निणंयामागची त्यांची भूमिका देववाचयाची, 
कंतृत्ववान पुरुषाला न शोभेशी होती. पण ग्रीक 
शोकनाट्य “* नियती अटळ आहे? या भूमिकेशी नेह- 
मीच निगडित असते. सातव्या दाराशी भावाशी गाठ 
पडणार, हे समजताच तो उद्‌्गारतो. 

“ ईडिपसच्य़ा शापाने शेवटी गाठलेच तर! ? 
नियतीचे हे आव्हान यावेळी त स्वीकारले, तर 
कदाचित्‌ पुढे याहूनही कठीण प्रसंग नियती आपणा- 
वर आणील, आशी त्याची मनोमन खात्री आहे. 
मग हे आव्हात स्वीकारूत भ्याडपणाचा संभाव्य 
आळ तरी टाळावा, असा त्याने विचार केला असावा, 

अँटीगनी व॑इस्मिनी या भावांबद्दळ विलाप 
करून आपले बंधुप्रेम प्रगट करतात. अँटीगनीचा 
दृढ-निश्‍चयी स्वभाव, निर्भयवृत्ती व धाभिक श्रद्धा 
यांची चुणूकही नाटकाच्या अलषेरीस परिणाम करून 
जाते. 

थीब्‌सवर चढाई करणाऱ्या सातांचे व्यक्तिमत्त्व 
दूताच्या वर्णनावरून समजते. त्यांचा प्रत्यक्ष प्रवेश 
रंगमंचावर होत नाही. त्यापैकी पहिले पाच बढाई- 
खोर व गर्वोन्मत्त आहेत व म्हणून इटिओक्लीजला 
वाटते, की देव त्यांना साहाय्य करणार नाहीत, 
सहावा अँम्फिअॅरस हा मात्र शूर, पण लीन वृत्तेचा 
आहे. त्याला हे यादवी युद्ध पस्त नाही; पण श्राला 


ष्ट 


उचित असा मृत्यू स्वीकारण्यासाठी तो रणभूमीवर 
आला आहे. या सश्रद्ध योड्याची धास्ती इटिओ- 
क्‍्लीजला वाटते; पण तो त्याच्याशी लढण्यासाठीही 
लायक योद्धयाची योजना करतो. पॉलीनायसिस 
याच्या नावाच्या उत्तरार्धातच मुळी “ कलह ” अंत- 
भूत झालेला. तो न्यायीपणाचा आव आणून राज्याचा 
वारसा मिळविण्याची आश्या बाळगून होता; पण 
इटिओक्लीज त्याच्या देशद्रोहाचा, मातृभूमीवर हल्ला 
करण्याच्या पापाचा योग्य दंड देण्यास सिद्ध झाला 
आहे. 

गायिकावृंद थीब्‌समधल्या नागरिक स्त्रियांचा 
आहे. त्या शत्रूच्या हल्ल्याने घावरल्या आहेत, सैरा- 
वैरा धावत आहेत. झ्यूसची पुन्हा पुन्हा आळवणी 
करीत आहेत. इटिओक्लीज या घाबरट वागणुकी- 
बद्दल त्यांना पुन्हा पुन्हा छेडतो; पण रणध्‌माळीच्या 
गोंगाटाने त्या जास्त जास्तच घाबऱ्याघुबर्‍या होतात. 
पण इटिओक्लीजचा भावाशी लढण्याचा बेत ऐकल्या- 
बरोबर मात्र त्या आपली भीती विसरून त्याला त्या 
पापक्ृत्यापासून परावृत्त करण्यासाठी नानापरीने 
त्याची आळवणी करतात. घराण्यावरचा शाप त्यांना 
माहीत आहे, पण अजूनही शहाणपणाने, संयमाने 
वागल्यास देवांचा कोव शमेल, अशी त्यांना आशा 
वाटते. पण इटिओक्लीजने आप्तरक्‍त सांडले, तर 
मात्र शापमुक्‍तीची आद्या कायमची नष्ट होऊन, 
नव्प़ा पापाचे प्रायदिचत्त म्हणून देवांना नगरीवर 
आणखी अरिष्ठे आणण्याची संधी मिळेल अशी 
त्यांना भीती वाटते. पहिल्यांदा त्यांचा तोल गेला 
होता व इटिओक्लीज त्यांना दटावीत होता. आता 
त्याचा तोऴ जात आहे व त्या शांतपणे * बाबापुता ' 
करून त्याला समजावू पहात आहेत. पण इटिओ- 
क्लीज त्यांचे ऐकत नाही. तो गेल्यानंतर दत दोघा 
भावांच्या मृत्यूची बातमी आणतो. नारीवृंद दोघी 
बहिणींबरोबर शोकगीते म्हणतात. अँटीगनी राजाज्ञे- 
विरुद्ध पॉलीनायसिसचा अंत्यसंस्कार करण्याचा 
निश्‍चय करते, तेव्हा अर्धा वृंद तिच्याबरोबर जातो 
व॑उरलेला अर्धा इस्मिनीबरोबर इटिओक्लीजचा 
अंत्यसंस्कार करण्यासाठी जातो. 

यां नाटकात इस्किलसने आपल्या इतर नाटकां- 
सारख्या मानवजातीच्या जटिल समस्या हाताळ- 
हेल्या नाहीत. खरे म्हणजे न्याय विरुद्ध धर्मनिष्ठा ही 


नवभारत 


जुले, १९७९ 


समस्या या कथांवस्तृत गित आहे. इटिओक्लीजने 
वारसावाटणीवद्दल पॉलीनायसिसशी केलेला करार 
मोडून, अन्यायाने राज्याचा ताबा घेतला आहे, तर 
पॉलीनायंसिसने आपल्या नगरीविरुद्ध आक्रमण 
करून पावित्र्यमंग व धर्मलंडपणा केला आहे. पण 
इस्किलस या दृंद्दावर भर देत नाही. इटिओक्ली- 
जच्या मनातील संघर्षावर तो जास्त भर देतो. 
भावाशी झुंज घेऊन आप्तरक्‍क्त सांडावे, की शापाला 
भिऊन दुसऱ्या हारावर जावे हा त्याच्या अंतरंगा- 
तील झगडा व नारी-वृंदाच्या समजावणीला धिक्का- 
रून आततायीपणाने त्याने घेतलेला निर्णय हाच 
विषय इस्किलस प्रामुख्याने पुढे मांडतो. पण नियतीशी 
स्वतंत्र प्रज्ञेची टक्कर या विषयापेक्षाही, युद्धाचे 
वर्णन करून ग्रीकांच्या वीर वृत्तीला तत्कालीन 
संदर्भात, आवाहन करण्याकडेच त्याने जास्त लक्ष 
पुरवलेले दिसते. 

नाटकात घटिते थोडी व स्वभावरेखन त्रोटक 
आहे, हे आपण पाहिले; पण या नाटकातील आपूर्व 
भाषाविलासाने इस्किलसने हे नाटक प्रभावी केले 
आहे. इस्किलसने, योद्धथांची वर्णने, त्यांची शस्त्रे, 
आविर्भाव वर्गैरे तपश्लील देऊन, युद्धाचे उठावदार 
चित्र आपल्या डोळ्यांपुढे जणू प्रत्यक्ष उभे केले 
आहे. त्याच्या भाषेत विलक्षण जोर आहे व आंपल्या 
भाषाप्रभुत्वाने तो निरनिराळ्या रसांचा उत्कर्ष 
साधतो. वृंदगीतांतून तो युद्धकथांत अंतर्भूत असलेला 
करुण व रोद्र रस मूतिमंत उमा करतो. तत्कालीन 
प्रेक्षकांच्या अंतःकरणाला भिडणारा असा विषय 
निवडून, इस्किलसने आपल्या कल्पनाविलासाने, 
भाषासोंदर्याने व काठ्प्ररसाने त्याचा अत्यंत वास्तव- 
पूर्ण असा परिपोष केला आहे. स्वतःची नगरी म्हणजे 
ग्रीकांच्या लेखी पवित्र, वंदनीय, जीवताचा जणू 
भागच असे एक चैतन्यमय अस्तित्व होते. तिला वेढा 
पंडणे, तिची विटंबना होणे ही कल्पना ग्रीकांना असह्य 
वाटे, शत्रूचा नगरीत प्रवेश होऊन तिच्यातील वेदी 
भ्रष्ट होणे, घराघरांतील पवित्र वस्तु रस्त्यावर 
येणे, नागरिक-नारी गुलाम होणे हे त्यांना 
जगातील महा-अरिष्ट वाटे. याच्या उलट शत्रचे 
नगर सर करणे हा वीर-नायकाचा मोठा पुरुषार्थ 
ठरे, ' सॅकसं ऑफ सिटीज ' -तगरी पादाक्रांत कर- 
णारा-ही वीराची मोठी मानाची पंदवी मानली 


इस्किलसची सहा शोकनाटये : प्रस्तावना 


जाई. इस्किलसच्या प्रेक्षकांनी वेढयाचे अनुभव घेतले 
होते. त्यामुळे इस्किलसची वणंने त्यांना जास्तच 
प्रत्ययकारी वाटली असतील. नगरीला शत्रूचा वेढा 
पडला आहे, नागरिक स्त्रिया आक्रदत बालेकिल्ल्यात 
आश्रयासाठी धावत आहेत, पाइवंभूमीतुन वीरांच्या 
रणगर्जेना, घोड्यांच्या टापांचा व ढालींचा खणख- 
णाट, तटबंदीच्या दारांवर बसणाऱ्या दगडांच्या व 
भाल्यांच्या धडका, रथचक्रांची किरकिर सारखी 


प: 
॥ । 
1 प्राज्ञ प्रकारान 


१ 
|.) 


| 
| 
! 


न. भा. ८ 


९.2६ छि ७०2२७७०५०० गि 


शिवाजी विद्यापीठाचा पाचशे रुपयांचा पुरस्कार लाभलेला ग्रंथ 
१ प्राचीन मराठी साहित्यावरील संशोधनपर विविध लेखांचा संग्रह 


संशोधव साधका 
लेखक : 
डॉ. बसंत स. जोशी 
मूल्य रुपये बारा फक्त : ( पृष्ठे १९४ ) 


“मराठी वाढ्ययाच्या इतिहासामध्ये या * संशोधन साधने ' ने लक्षात भरण्यासारखी 


निखालसपणे भर टाकली आहे. ही गोष्ट मराठी वा्ययेतिहासज्ञांच्या 
लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही.' 


_ तर्कतीर्थ ढक्ष्मणश्यात्री जोशी ( प्रास्ताविक ) 
प्राज्ञषाठशाळामंडळ, वाई ( जि. सातारा ) 


८८०६२७८ ५८--« २०. ;५.८<६९.>< ६२-५३ 


ष्छ 


कानावर पडत आहे व वृंदगीतांतून व भाषणांतून हे 
सारे घणाघाती शेलीने वर्णन केले जात असताना, 
टेलेस्टिस हा कुशल नर्तक आपल्या हांवभावांनी व 
पदन्यासांनी ते सारे साकार करीत आहे. मराठी 
वाचकांनी आपल्या कल्पनाशक्‍्तीने ग्रीक रंगमंच, 
त्यातील वाद्यवृंद व नृत्यासह आपल्या अंतंशचक्षूंसमोर 
भसा उभा केला, तर त्यांनाही नाटकांचे स्वॉरस्य 
अनुभवता येईल, ( अपूर्ण ) 


! 
र 
। 


| 
( 


द 
<< 
व्र 
> 
>) 


ग्रंथ-परींक्षण 


: न्हिएयनामचा संघर्षे ' : विजय कुवळेकर; 


पृ. २५ ९६; किमत १० रुपये. 


र“ 


आशिया खंडाच्या राजकारणात चीन व भारत 
यांच्या खालोखाल आज व्हिएटनामने राजकोय 
प्रतिष्ठा व महत्त्व प्राप्त करून घेतले आहे. वास्तविक 
लोकसंख्या व भूविस्तार या दोन्ही दृष्टिकोनांतून 
पाहता व्हिएटनाम हे छोटेच राष्ट्र आहे; परंतु प्रखर 
राष्ट्रवाद, क्रांतिकारक साम्यवादी चळवळ आणि 
फ्रेंच व अमेरिकन साम्माज्यवादाविरुद्ध निर्धाराने 
दिलेली यशस्वी झुंज यांमुळे व्हिएटनामचा इतिहास 
रोमह्षेक, प्रेरणादायक आणि अभ्यसनीय झाला 
आहे. नजिकच्या काळात व्हिएटनाम कोणत्या 
प्रकारची राजकीय भूमिका स्वीकारतो, त्यावर 
झाग्नेय आशियातील व पर्यायाने जगातील शांततेचे 
भवितव्य अवलंबून आहे. चीन, रशिया व 
व्हिएटनाम यांच्या परस्पर राजनैतिक संबंधांचे 
भारताच्या परराष्ट्रीय धोरणावर दूरगामी परिणाम 
होणार हे अटळ आहे आणि अखेरीस कोणत्याही 
देशाचे परराष्ट्रीय धोरण त्या देशाच्या अंतर्गत 
धोरणाशी निगडित असते हे लक्षात घेतले, तर 
कांपुचियावरील व्हिएटनामचे आक्रमण व व्हिएट- 
नामवरील चीनचे भाक्रमण या दोन्ही घटना 
भारतीय राजकारणाशी कशा संबंधित आहेत ते 
लक्षात येईल. जनता पक्षातील गटबाजीचे 
राजकारण, काँग्रेस पक्षाचे झालेले विघटन, घटक 
राज्यांतील अस्थिरता आणि परहिचिम बंगालमध्ये 
माक्‍संवादी वर्चस्वाखाली असलेळे डाव्या आघा- 
डीचे सरकार या सर्वांचा एकत्रित विचार केला, 
तर कोणताही चिंतनशील लेखक अंतर्मुख होऊन 
भविष्यकालाचा वेध घेण्याचा प्रयत्त करील. 


श्री. विजय कुवळेकर यांनी लिहिलेल्या ' व्हिएट- 
नामचा संघर्ष या पुस्तकातून वरील प्रकारची 


अनुक्रमणिका 


श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे; १९७९; 


अपेक्षा पूणे होत नाही. व्हिएटनामने स्वातंत्र्यासाठी 
दिलेला लढा आणि एप्रिल १९७६ नंतर स्वीकार- 
लेळी आक्रमक भूमिका यांचा इतिहास आणि 
त्यातील राजकोय प्रवाह सर्वसामान्य वाचकाला 
माहीत व्हावेत या हेतूने लेखकाने हा “ व्हिएटना- 
मचा संघर्ष) लिहिला आहे ( प्रस्तावना ). हा 
इतिहास लिहिताना युद्धातील तपश्ीलापेक्षा राजकीय 
प्रवाहांवर भर दिल्याचा लेखकाचा दावा आहे. 
वस्तुस्थितीमध्ये मात्र व्हिएटनाममधील साम्यवादी 
चळवळ व त्याचे राजकोय विश्‍लेषण करण्याचा 
लेखकाने यत्किचितही प्रयत्त केल्याचे दिसून 
येत नाहो. चीन व व्हिएटनाममधील संघष हा 
दोन साम्यवादी विचारसरणींमधील लढा आहे. 
(पृ. ९६ ), अश्शांसारखी काही विधाने, लेखकाने 
या संघर्षाचा सखोल विचार केलेला दिसत नाही, 
असे दर्शवितात. वास्तविक चीन व व्हिएटनाममधील 
संघर्षामध्ये साम्यवादी विचारसरणीसंबंधी कोणताही 


तात्विक विचार गुंतलेला नाही. या दोन्ही राष्ट्रांचे 
आपल्य़ा राष्ट्रीय हितसंबंधांना पोषक असे वचेस्व- 
वादी व आक्रमक धोरण आज भारतातील मार्क्स- 
वादी कम्युनिष्टांमध्येही खळबळ उडवून देण्यास 


कारणीभूत ठरले आहे. अखेरीस राष्ट्रवाद व साम्य- 
वाद या दोन विचारप्रणालींच्या परस्परसंबंधांविष- 
यीचा हा प्रश्‍न आहे. लेखकाने याचा ओझरता उल्ले- 
खही केलेला नाही. भारताशी आपली मंत्री पक्की 
करण्यासाठी अटलबिहारींचा चीनचा दोरा चाल 
असतानाच व्हिएटनामने चिथावणी देऊन चीनला 
युद्ध करण्यास प्रवृत्त केळे असावे, असा एक' तके 


लेखकाने व्यक्‍त केला आहे ( पृ. ९२ ). रशियाकडे 


झुकलेला भारत चीनशी सलोखा साध पहात असताना 


उदक, 


32. 


"करखगघरचिछजसञ” 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ 


ग्रंथ परीक्षण 


तो उधळून लावण्याचा डाव चिनी नेते रचतील, असे 
लेखकाला वाटत नाही. लेखकाने हे तक कोणत्या 
आधारावर केले आहेत ते कळणे अवघड आहे. कोण- 
त्याही सबळ पुराव्याशिवाय चीनला इतके झुकते 
माप लेखकानें का द्यावे, तेही कळत नाही. चीनच्या 
आंतरराष्ट्रीय नीतीशी थोडाफार परिचय असलेल्या 
माणंसाला अटलबिहारींच्या दोऱ्यामध्येच चीतने 
व्हिएटनामवर आक्रमण करावे याबद्दल तिळमात्र 
भारचये वाटणार नाही. चाऊ-एन-लाय भारताच्या 
दौऱ्यावर असतानाच चीनने भारतावरील आपले 
आक्रमण चालू ठेवले होते, हे निदान भारतीय जन- 
तेला तंरी चांगले माहीत आहे. 

श्री. कुवळेकर यांचे अशा स्वरूपाचे हे पहिळेच 
पुस्तक आहे. पुस्तकाची एकंदर वैचारिक बैठक व 
मांडणी कंच्ची असली, तरी या पुस्तकाचे काही गुण 
आवर्जून नमूद केले पाहिजेत, जगातील प्रमुख राज- 
कौय संघर्षांचा परिचय सामान्य मराठी वाचकाला व 
विद्यार्थ्यांना करून देण्यासाठी लहान ल्हान पुस्तकांची 
आज तितान्त गरज आहे. व्हिएटनामच्या बाबतीत 
लेखकाने ही गरज उत्तम रीतीने भागविली आहे. 
एखाद्या राष्ट्राचा सुमारे एकवीसशे वर्षांचा इतिहास 
मर्यादित पृष्ठसंख्येमध्ये कथन करणे, हे सहजशक्य 
कार्य नव्हे. लेखकाने हा इतिहास ओघवत्या भाषेत 
लिहिला असुन तो वाचनीय झाला आहे. पंधराव्या 
शतकापर्यंतचा चिनी वर्चेस्वाचा कालखड, १७ व्या 
व १८ व्या शतकांतील फ्रेंच साम्राज्यवादाचे प्रभुत्व, 
१९ व्या शतकाच्या अखेरीस सुरू झालेली राष्ट्रवादी 
चळवळ, चाळू शतकातील हो चि मिन्हच्या 
नेतृत्वाखालील साम्यवादी चळवळ, दुसर्‍या महा- 
यद्भाच्या काळात जपानचे वर्चस्व व माघार, १९४५ 
नंतर फ्रेंचांनी साम्राज्य टिकवून धरण्याचा पुनः 
केलेला प्रयत्न, १९५४ मध्ये जिनेव्हा करारानुसार 
उदयास आलेली उत्तर व दक्षिण व्हिएटनाम राष्ट्र, 
दक्षिण व्हिएटनाममधील नगो दिन्ह दिएमंची प्र्व्ट 
राजवट, अमेरिकन सैनिक व व्हिएतकाँग यामध्ये 
पंचवीस वर्षे चाललेली निकराची झुंज, जानेवारी 
१९७३ मधील युद्धबंदी व अमेरिकन सैनिकांची 
माघार आणि अखेरीस २ जूल॑ १९७६ रोजी 
व्हिएटनाम समाजवादी प्रजासत्ताकांची झालेली 
स्थापना या सर्वे घटनांचा कालपट लेखकाने उत्तम 


५९ 


रीतीने उलगडून दाखविलेला आहे. पुस्तकाचे आणखी 
एक वैशिष्ट्य असे, की जानेवारी १९७९ मध्ये 
व्हिएटनामने कंबोडियातील पॉल पॉटची राजवट 
उल्थून पाडली, त्यानंतर चीनने १७ फेब्रुवारी 
१९७९ ला व्हिएटनामवर आक्रमण केले व अखेरीस 
१६ मार्च १९७९ ला चीनने सैन्य मागे घेतल्याची 
घोषणा केली, या सर्वे अलीकडच्या घटनांचाही' 
समावेश लेखकाने पुस्तकात केल्यामुळे ते अद्ययावत 
झाले असुन त्याची उपयुक्तता वाढली आहे. 

लेखकाने निवेदन केलेल्या या इतिहासामध्ये एक 
लहानशी उणीव मात्र जाणवते. फरेंचानी केलेल्या 
इंडोचीनच्या निर्मितीमुळे व भौगोलिक समीपतेमुळे 
लाभोस व कंबोडियामधील ऐतिहासिक घटनांचा 
व्हिएटनामच्या इतिहासाशी घनिष्ठ संबंध आहे. 
प्रस्तुत पुस्तकामध्ये त्यासंबंधी कोठे फारशी माहितीं 
नाही. . त्यामुळे व्हिएटनामचा राजकीय इतिहास 
पुर्णपणे समजून घेता येत नाही. कांपुचिया, लाओस, 
आणि व्हिएटनाम यांचे पुर्वी एकच राष्ट्र होते असेही 
लेखकाने एक विधान केले आहे ( पू. ९५ ) ऐतिहा- 
सिक दृष्टीने हे विधान चुकीचे आहे. एक तर 
राष्ट्रवादाची कल्पना आंधुनिक आहे व दुसरे म्हणजे 
या तीन्ही प्रदेशांना फ्रेंचांनीच प्रथमतः पूर्णपणे एकत्र 
आणले, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. 

पुस्तकामध्ये कालसुची नमूद केली असती व या 
विषयांवरील संदभंग्रंथांची नावे नमूद केली असती, 
तर त्यांचा जिज्ञासू वाचकाला उपयोग क्षाला असता. 
सवेसामान्य वाचकासाठी लिहिलेल्या या छोट्या 
पुस्तकाची किंमत मात्र फार वाटते. 

- प्र, म, बांदिवडेकर 


“ अरुंद वळणावर ' ( कथासंग्रह) डॉ. इयाम- 
कांत कुलकर्णी; कुलकर्णी क्लिनिक प्रकाशन क्र. ४ 
पुणे, १९७९. पृष्ठे १६४; किमत १५ रपये. 


... मानवी अनुभवांची अशी कितीतरी समृद्ध 
आणि वैविध्यपूर?्णे दालने असतात, की त्यांच्या 
बाहेरच्या दुनियेत वावरणाऱ्यांना त्यांची क्वचितच 
प्रचीती येते; आणि जेव्हा ती येते, तेव्हा एखाद्या 
विलक्षण अनोख्या प्रदेशात भ्रमंती ,केल्याचा प्रत्यय 
त्यांना येतो. असे असले, तरी हे अनुभवही शुद्ध 


> 


मानवीच असतात. माणसांनी घडविलेले, माणसांनी 
घेतलेले, ही.माणसे मात्र त्या वैशिष्ट्यपूणे दाल” 
नांच्या. आतली, : डॉक्टर आणि त्यांचे जग हे. असेच 
एक दालंन. : डॉक्टर * ह्या शब्दाच्या उच्चाराबरो- 
बर ' आपल्या डोळ्यांसमोरून जी चित्रे सरकत 
जातात त्यांत. दवाखाने, क्लिनिक्स, औषधांच्या 
रंगीबेरंगी बाटल्या, शरीरातल्या अनेक हालचाली 
नेमक्या टिपणारा स्टेथास्कोप, प्रिस्क्रिप्शन्सचे फड- 
फडते कागद, भव्य रुग्णालये, तिथले वॉर्डस्‌, ज्या 
देहाच्या माध्यमातून माणूस आयुष्यभर व्यक्‍त होत 
सहतो, त्या:  देहालाच जडलेल्या अनेक व्याधींचे 
भयग्रस्त करणारे दर्शन, अनंत आकाशाकडे आ्ोने 
पाहत स्ट्रेचरवरून अँब्यूलन्समध्ये शिरणारी माणसे 
आणि काळ्याकुट्ट हसंमधून नेले जाणारे माणसाचे 
निर्माल्य. ह्या चित्रांनी घडविलेल्या जगात रुग्ण येतो 
आणि जातो; पण डॉक्टर मात्र ह्या दुनियेतल्या 
घडामोडींचा, हसुआसूंचा सदाचाच साक्षी असतो; 
तिथले. कोनेकोपरे आणि काळवंडलेल्या जागाही 
त्याने नीट पाहिलेल्या असतात. ज्या इतरांना बहुधा 
अज्ञातच. असतात. माणसांची सुखदुःखे हा साहि- 
त्याचा सनातन विषय आहे. मग माणसांना अगतिक 
करणाऱ्या व्याधी आणि मानवतेच्या सुखासमाधाना- 
साठी त्यांच्याशी मुकाबला करणारे डॉक्टसं ह्यांच्या 
हृंद्वातुन अश्या सुखदुःखांचे उलगडत जाणारे पदर 
किती आगळे-वेगळे आणि केवढे संकुल असू शकतील 
हे. दाखविण्याचा, डॉ. श्यामकांत कुलकर्णी ह्यांनी 
आपल्या कथांतून केलेला प्रयत्न निश्‍चितच उल्लेखनीय 
म्हणावा लागेल. “ अरुंद वळणावर ह्या त्यांच्या 
नव्या कथासंग्रहातील बारा कथांपैकी बहुतेक डॉक्टरी 
जीवनातील कडूगोड अनुभवांशी निगडित झालेल्या 
आहेत. 

डॉक्टरांच्या ह्या कथांमध्ये रेसिगच्या वृत्तपत्रां- 
तून नेहमीच हेडलाइनमध्ये असणारा तरुण जॉकी 
जॅक, कमरेच्य़ा मणक्यांचे अपघाताने फ्रॅक्चर झाल्या- 
मुळे एखाद्या म्हाताऱ्यासारखा रुंग्णशय्येत जखड- 
लेला दिसतो; ( “ एक' सकाळी' फूट कोवळी ” ); 
युरेमियाच्या' रुग्णांना जिवंत  ठेवण्यांसाठी पेरे- 
टोनियरू डायलिसिसचे - उदराभिसरणाचे - प्रयोग 
करणारे डॉ. देशमुख पहावयास मिळतात. ( * अरुंद 
वळणावर ? ); डॉक्ठरीच्या मानवतावादी व्यव- 


नवभारत 


जुले, १९७९ 


सायात असुनही आपल्या तरुण, उमेदशील सह- 
कार्‍्यांना मानसिक दृष्ट्या पंगू करणारा डॉ. पॉल 
सोवाजिओ भेटतो (!ड्रॅक्‍यूला') तसेच आपल्या चार 
मजली हॉस्पिटलच्या उद्घाटन समारंभातः मरगुल' 
झाल्यामुळे स्वतःच्या मुलीच्या आजारांबाबत' 
निष्काळजी राहणारा डॉ. चित्तरंजनही दिसतो. 
डॉक्टरांना भेटणाऱ्या लोकविलक्षण रुग्णांमुळेही 
डॉक्टरांच्या अनुभवांचे क्षितिज विस्तारत जाते. 
अशा रुग्णांमध्ये कॅन्सरसारख्या विकाराने आठदहा 
वर्षे खितपत' पडलेल्या सो. बर्व्यांचा समावेश करावा 
लागेल. सो. बर्व्यांची कथा.“ प्राजक्ताची फुले? ह्या 
नावाने पुढे येते. प्राजक्ताची फुले म्हणजे बर्वेबाई- 
च्याच आयुष्याचे प्रतीक: ह्या फुलांना शाप असतो 
लवकर कोमेजून जाण्याचा; पण आपल्या क्षणकाल 
जीवनातही हो फुले दुसऱ्यांचे जीवन प्रसन्न ठेवण्याचा 
प्रयत्न करीत असतात. ब्वेंबाईंचे आयुष्य असेच 
अकाली कांळवंडलेले आहे. कॅन्सरच्या. इतर रुग्णांच्या 
मानाने त्या जास्त जगलेल्या आहेत; पण जगण्या- 
तला बहर संपलेलाच आहे. तरीही निळ्याः आका- 
शाचा चिरंतन टी. व्ही. त्या पाहात राहतात; 
बोक्याच्या तावडीतुत चिमणीची पिले वाचवण्या- 
साठी शरीराला लागलेल्या कळा सोशीत. त्या. उभ्या 
राहतात. कथेच्या अखेरीस डॉक्टरांना घडणारे त्यांचे 
दर्शनही अत्यंत अस्वस्थ करणारं आहे. ओझ्यानं 
थकलेल्या एका बैलाला पाणी पाजण्यासाठी सौ. बर्वे 
काठी टेकीत पुढे होतात. ह्या कथेची प्रतीकात्मकता 
वेगवेगळ्या पातळ्यांवर वाचकाला उत्कट स्पशे 
करीत जाते. 

रुग्णांच्या जगात प्रत्यक्ष काही डॉक्टरच रुग्णाइत, 
विकृत मने घेऊन वावरत असतात; परंतु अखेरीस 
डॉक्टर हाही एक मनुष्यच आहे. माणसांत आढळ- 
णाऱ्या काही अपप्रवृत्तींना तीही अपवाद असत 
नाही. त्यातुनच पॉल सोवाजीओसारखे डॉक्टर 
अंन्य कतृंत्ववान्‌ डॉक्टरांना आपल्या प्रंभावा- 
खालील कळसुत्री बाहुल्या बनविण्याची तंत्रे पक्की 
करीत असतात. डॉक्टर देशमुखांनी केलेल्या 
उदराभिसरणाच्या यदास्वी प्रयोगामुळे एका 
चिमुकल्या जीवाच्या गालावर उमटणाऱ्या सोनेरी 
हास्याची किमत रुग्णाल्यातल्या नोकरशाही 
वृत्तीच्या ' बॉस ' ना नाही. आपल्या खात्याबाहेरील 


ग्रंथ परीक्षण 


माणसाने हे यश मिळविले; त्याने ' ढवळाढवळ 
केली ह्याचीच त्यांता चीड आहे; परंतु अपंग, निराश 
जॅकच्या जीवनात दिलासा. निर्माणं करण्यासाठी 
त्यांच्यावर ममतेचा वर्षाव करणांरी सिस्टर मार्गा. 
रेटही आपल्याला ह्या कथांत आढळतें. 
- ह्या संग्रहातील अन्य काही कथांना रुग्णालयाची 
पाइवंभूमी असली, काहींचे नायक डॉक्टर असले, 
तरी त्या तद्या “ डॉक्टरी कथा ' नाहीत. ' लक्ष्य * 
मध्ये डॉक्टरांना भेटणारे लाड वकोल आणि त्यांचा 
मुलगां ह्यांच्या संबंधांतून नियतीचा एक खेळ दाख- 
विलेला आहे. वडिलांच्या मृत्यूची वाट पाहणार्‍या 
त्यांच्या मुलाची बायकोच कॅन्सरचे भक्ष्य होते ! 
: प्रतीक्षा ' ह्या कथेत, रॅबिसचा पेझंट चावल्यामुळे 
डॉ. विश्वनाथवर कोसळलेल्या संकटाचे वर्णंत 
असले, तरी मृख्यतः ती एका प्रेमी युगुलाची 
कथा आहे. ' त्याला. सांगायला हवे ' ही एका 
फसलेल्या प्रेमाची कथा. “ जलधारा? ह्या कथेत 
विजया ही नसं असली, आणि तिच्याशी प्रतारणा 
करणारी व्यक्‍ती डॉक्टर असली, तरी प्रतारणेचा हा 
प्रकार अन्य व्यवसायातल्यां व्यक्तीही करू शकतात. 
' किशोरी ! आणि “शिपला' ह्या उल्लेखनीय कथांना 
डॉक्टरी व्यवसायाची पारवेभूमी नाही; पण कोणत्या 
- ना - कोणत्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे लहान 
मुलांच्या मनात कल्लोळून येणाऱ्या दुःखाचा त्यातून 
परिणामकारक प्रत्यय मिळतो. 

डॉ. कुलकर्णी ह्यांच्या कथांतून वैद्यकश्यास्त्रातली 
परिभाषा अनेकदा, अपरिहायेपणे आलेली आहे. 
तथापि तिच्यामुळे ह्या कथांचा साधासुधा घाट 
आणि - मताची पकड घेणारी त्यांची सहूदय 
निवेदनदीली ह्यांना बिलकूल बाध येत नाही. 

जीवनाच्या विविध क्षेत्रांतील व्यक्‍तींनी सर्जन- 
कील साहित्य निर्माण केले, तर साहित्यात एकारून 
राहिलेल्या अनेक प्रवृत्ती नाहीशा होऊन म 
होते, असाच अनुभव आहे. अह्या लेखनात डॉक्‍्ट 
ठेखनाचा अवश्य अंतर्भाव 


करावा लागेल. 
- अ. र. कुलकर्णी 


हश 


* अशी आमुची वाई? ! प्रा. ग. ह. खरे; 
व. म. बोराटे; प्रकाशक- गोपाळ बळवंत मोकाशी, 
वाईकर स्नेहसंमेलन, पुणे; १९७९ पृ. १८--१८४-- 
चित्रपत्रे १२, किमत १० रुपये. 


वाईकर स्नेहसंमेलन, पुणे या संस्थेने आणि प्रा. 
ग, ह. खरे व श्री. वसंतराव बोराटे यांनी लिहिलेले 
हे पुस्तक मुख्यतः वाई व तिच्या परिसरातील 
एंतिहासिक स्थळे यांची माहिती देण्याच्या उद्देशाने 
लिहिले आहे. यापूर्वी वाईसंबंधी माहिती देणारी 
दोन. पुस्तके प्रकाशित झाली : श्रीक्षेत्र वाईवणंन 
(१९११) व कृष्णाकाठचे वैभव (१९६३). परंतु 
उपर्युक्त दोन्ही पुस्तकांत वाईच्या इतिहासाबद्दल 
विज्षेषतः पंचक्रोशीतील स्थळांबद्दल फारच त्रोटक 
माहिती आली आहे. त्या दृष्टीने * अशी आमुची 
वाई ' हे पुस्तक मोठे असून ( पृ. २०२ ) छांया- 
चित्रांनी- अधिक सुशोभित केले आहे. शिवाय 
हे पुस्तक काहीतरी नवीन सांगून जाते, यात संशय 
नाही. यात लेखक हृयीने वाईसंबंधी. ऐतिहासिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक, आथिक इ. सर्वांगीण आढावा 
घेण्यांचा उद्देश निवेदनात व्यक्‍त केला आहे. 

प्रस्तुत पुस्तकाला अनुक्रमणिका नाही; पण 
प्रस्तावनेनंतर सामान्य वर्णन (१ ते २४ पृष्ठे), 
इतिहास ( २९ ते ७४ पृष्ठे), घामिक (७९ ते 
८४ पृष्ठे ), वाईची सामाजिक परिवतेने ( ८५ ते 
१२६ पृष्ठे ), राजकीय चळवळीचे पवे ( १२७ ते 
१४१) आणि वाईची व्यक्‍्तिभूषणे ( १४२ ते १७५ 
पृष्ठे व परिक्रिष्टे (१७६ ते १८४) अशी सात 
विषयवार प्रकरणे पाडली आहेत. ग्रंथाला शेवटी 
सुचीही दिलेली नाही. मात्र वाईतील मंदिरे, घाट, 
व॑ प्रेक्षणीय स्थळे यांची एकूण १२ चित्रपत्रे आहेत. 
त्यामुळे एकूण पुस्तकाला एक आगळे व वैशिष्टय- 
पूर्णे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. 

निवेदनानंतर तकंतीर्थ लक्ष्मणक्षास्त्री जोशी यांची 
अत्यंत विद्वत्तापुणे प्रस्तावना ' वाई ' या. नावाच्या 
व्युत्पत्तीपासून राजकीय तसेच धाभिक क्षेत्रातील 
स्थित्यंतराचा, वाईच्या प्रगत  जीवनबदलाचा 
दर्शन घडविणारा इतिहास आहे. “ सामान्यवर्णेत 
या प्रकरणात प्रा. ग. ह. खरे यांनी सांप्रतची वाई 
व जंनी वाई केल्ली वसली, याची माहिती 
देऊन वाईची भौगोलिक स्थिती वर्णन केली आहे. 
: इतिहास? या प्रकरणात वाई शब्दाच्या व्युत्पत्ती- 


धर 


पासुन अइमयुगातील वाई, सातवाहनकालीन व 
त्यानंतरची विविध ऐतिहासिक कालखंडातील 
वाईचे वर्णन आले आहे. या प्रकरणात प्रा. खऱर्‍यांनी 
पेशवेकाळातील विशेषतः उत्तर पेशवाईतील समग्र 
इतिहास सांगितला असून वाईतील जुनी घराणी उदा. 
शेखमिरे, उंब्रजकर देशपांडे, पिसाळ देशमुख, इ. 
मराठे काळातील कतेबगार घराण्यांची माहिती 
नोंदविली आहे. ' धाभिक ! था प्रकरणात वाईतील 
विविध उत्सवांचा आढावा घेतला आहे, तसेच त्या 
उत्सवांच्या मागची प्रेरणा आणि धाभिक भावना 
विशद केली आहे. 'वाईची सामाजिक परिवतंने' हे 
आणखी एक वाईच्या सामाजिक स्थित्यंतराचे दर्शन 
घडविणारे महत्त्वाचे प्रकरण आहे. धाभिक' वृत्तीची 
सनातनी वाई आणि आधूनिक राजकोय विचारांची 
नवीन वाई यांतील सामाजिक परिवर्तन यात 
दृग्गोचर होते. याशिवाय वाईच्या काही खास 
वैशिष्ट्यांची : उदा. बाणाची लढाई, वाईतून त्या 
काळात (१९ व्या शतकात ) निघणारी वृत्तपत्रे, 
कौतंनपरंपरा व विविध जातिजमाती, संस्था यांची 


माहिती मिळते. ' * राजकीय चळवळींचे पर्वे? या 
प्रकरणात स्वातंत्र्यासाठी वाईकरांनी केलेल्या 
भगीरथ प्रयत्तांचे दर्शन घडते. त्यात १९४२ चा 
छोडोभारत लढा, सत्याग्रह, . राष्ट्रसेवादल, पत्री- 
सरकार (प्रतिसरकार) यांची माहिती आली असून 
कोणकोणत्या व्यक्‍तींनी या लढ्यात भाग घेतला आणि 
देशकार्यास वाहून घेतले, यांची तसेच स्वातंत्र्योत्तर 


काळातील संयुक्‍त महाराष्ट्र, गोवा मुक्तिसंग्राम 
इत्यादीत सहभागी झालेल्यांची कथा अढळते. 


वाईची व्यक्‍तिभूषणे व परिशिष्टे या दोन प्रक- 
रणांत वाईतील जून्या नव्या प्रसिद्ध व्यक्तींची 
व्यक्‍तिचित्रे आहेत. त्यांत पुर्वी ज्यांनी भरीव व 
विधायक काये केले, त्यांच्या स्पृतीस उजाळा दिला 
आहे आणि वाईच्या विसाव्या शतकातील महत्त्वाच्या 
घटनांची एकत्रित जंत्री दिली आहे. 

पुस्तकाच्या सुरुवातीचा ऐतिहासिक भाग प्रा. ग. 
ह. खरे यांनी लिहिला असून आधुनिक भाग-म्हणजे 
प्रकरण ६ त ७ ही दोन्ही श्री, वसंतराव बोराटे यांनी 
लिहिली आहेत, असे निवेदनातील यासंबंधीच्या 
उल्लेखावरून दिसते. वाईची ऐतिहासिक माहिती 
आतापर्यंत एवढी तपशीलवार व सविस्तर कुठेच 
आली नव्हती, त्यामुळे या ग्रंथाने ही एक मोठी 


नवभारत 


जुले, १९७९ 


उणीव भरून काढली आहे, यात संदेह नाही शिवाय 
इंपिरिअल ग्रॅझिटियर व महाराष्ट्र राज्याचे सातारा 
जिल्हा गॅझिटियर यांनीही दखल न घेतलेली अनेक 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थळे व घराणी वाईच्या 
इतिहासात प्रथमच डोकावतात. त्यामुळे या इति- 
हासाला पुन्हा एकदा उजाळा मिळाला आहे. 
वाईमध्ये पालपेशवरासारखी होनयान बौद्धांची काही 
स्थळे होती आणि इ. स. पु. पासून वाईचा इतिहास 
उपलब्ध होतो, याची कल्पना सामान्य वाचकास 
या पुस्तकामुळे मिळते. पेशवे काळातील असंख्य 
संदर्भ व तिच्याशी .जवळिक असणारी' वाई -ही 
माहिती निश्चितपणे उपयुक्त आहे. ऐतिहासिक 
माहितीच्या दृष्टीने या पुस्तकाने मराठी इतिहासात 
मोलाची भर घातली आहे. 

तथापि एकूण ग्रंथाचा विचार केला असता व 
लेखकद्दयांनी केलेले निवेदन लक्षात घेता, यात 
वाईची सर्वांगीण माहिती आलेली नाही. काही मह- 
तत्वाच्या संस्थाचे उदा, प्रतीक थिएटसं इ. व काही 
महत्त्वाच्या व्यक्तींची उदा. सवंश्री रामानंद 
सरस्वती, ब्रह्मानंद, प्रज्ञानंद सरस्वती, वि. बा. 
आंबेकर, ना. र. देशपांडे, डॉ. हळबे, द. ग, कोपरकर 
इ. अजीबात माहिती नाही. शिवाय लष्करात आज 
वाईतील कितीतरी व्यक्‍ती उच्च पदांवर विराजमान 
झालेल्प्रा आहेत. त्यांचे केवळ नामोल्लेखसुद्धा यात 
आढळत नाहीत. पुस्तकात दिलेली छायचित्रे स्पष्ट 
व सुरेख असली, तरी त्यात कुठेही वाईत अवदिष्ट 
असणाऱ्या भित्तिचित्रांचे चित्र आढळत नाही. 
खरे म्हणजे वाईत आज सुमारे १०-१२ वाड्यांत 
नाही म्हटले तरी ५०० च्या आसपास भित्तिचित्रे 
असतील. त्यांची शैली, रंगरंगोटी व त्यांतील वर्ष्य 
विषय यांवर एक स्वंतत्र प्रकरण हवे होते. पण या 
पुस्तकात अनुषंगाने केवळ नामोल्लेख आले आहेत. 
तीच स्थिती देवळांच्या शिखरावर असणार्‍या 
चुत्यातील मूतीची ( चुनेंगच्ची कामाची ) आहे. 
था चुनेगच्ची कामाबद्दल कुठेच एखादा परिच्छेदही 
आढळत नाही. तसेच सनांच्या काही चका व 
अनुक्रमणिका व सुची थांचा अभाव प्रकर्षाने 
जाणवतो. पुढील आवृत्तीत ह्या उणिवा दुरुस्त 
होतील, अशी अशा आहे. 


- खु. र. देशपांडे 


सार-संकळन 


देदा 


दाउदी बोहरा ह्या मुसलमान समाजातील एका 
जमातीचे धमंगुरू त्या जमातीवर अनियंत्रित सत्ता 
गाजवीत असतात, धमंगुरूंची जमातीतील व्यक्‍ती- 
वरील ही सत्ता इतकी सवंकष आहे की भारतीय 
राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाच्या ज्या मूलभूत 
हक्कांना मान्यता दिली आहे ते ह्या सत्तेमुळे. ह्या 
जमातीतील व्यक्तीकडून हिरावून घेतले जातात 
आणि जमातीतील जे कार्यकर्ते ह्या परिस्थितीत 
सुधारणा घडवून आणण्याचे प्रयत्न करतात त्यांचा 
ह्या धमंगुरूकडून, त्यांचे प्रमुख सैयदिनासाहेब 
ह्यांच्या प्रेरणेने, विविध मार्गानी छळ करण्यात 
येतो अद्या तक्रारी गेल्या कित्येक वर्षांत वारंवार 
ऐकू येत होत्या. जमातीतील काही सुधारक काये- 
कर्त्यांनी अश्या तक्रारी * सिटिझन्स फॉर डेमॉ- 
क्सी! - ' लोकशाही निष्ठ नागरिक - ह्या संघ- 
टनेकडे केल्याने ह्या बाबतीत वस्तुनिष्ठ चौकशी 
करून अहवाल सादर करण्यासाठी संघटनेने एका 
आयोगाची नेमणूक केली. 'लोकशाहीनिष्ठ नागरिक' 
ही संघटना श्री. जयप्रकाश नारायण ह्यांच्या प्रेरणेने 
स्थापन झाली असून श्री. व्ही. एम्‌. तारकुंडे, के. 
सी. टी. दह, इ. निर्भयता आणि चोख चारित्र्य 
ह्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या व्यक्‍ती तिच्या अध्वर्यूत 
मोडतात. भारतीय जीवनाच्या सामाजिक, आधिक 
आणि सांस्क्रृतिक क्षेत्रात लोकशाही मूल्यांचे जतन 
आणि संवर्धन करणे हा ह्या संघटनेचा उद्देश आहे. 
दाउदी बोहरा धमंगुरू आणि त्यांचे प्रमुख सैयदिना- 
साहेब ह्यांच्याविषयीच्या तक्रारींची चोकशी करण्या- 
साठी संघटनेने नेमलेल्या आयोगाचे अध्यक्ष एन्‌. पी' 
नाथवानी हे होते आणि व्ही. एम्‌. तारकुंडे, एस्‌. 
आलम खुंडमिरी, मोइन शाकिर व सी. टी. दर है 
त्याचे सदस्य होते; सी. टी. दरु हे सचिव होते. 


अनुक्रमणिका 


: नाथवानी आयोग ' ह्या नावाने ओळखण्यात 
येणाऱ्या ह्या आयोगाने आपला अहवाल नुकताच 
प्रसिद्ध केला आहे. 

हा भहवाल मनोरंजक व बोधप्रद आहे. ह्या 
अहवालाचा सारांश येथे देण्याचा उद्देश नाही. 
वाचकांनी तो मुळातच वाचावा आणि त्याच्या- 
पांसुन योग्य तो बोध ध्यावा अशी कळकळीची 
शिफारस आहे. पण इतिहास, धर्म, इ. गंभीर 
विषयांची विशेष रुची असलेल्या “ नवभारता?च्या 
वाचकांचे ह्या अहवालापासुन लाभणाऱ्या काही 
विददेष माहितीकडे लक्ष वेधणे योग्य ठरेल. 

दाउदी बोहरा पंथाच्या धामिक श्रद्धेचा आशय 
थोडक्यात असा आहे: हा पंथ शिया आहे आणि 
म्हणून इस्लामचे प्रेषित ह. महंमद यांच्यानंतर 
त्यांचे जामात ह. अली हेच पहिले खलिफा होत, 
त्यांच्या पूर्वीच्या उमर इ. ज्या व्यक्तींना सुन्नी 
पंथीय खलिफा मानतात ते खरेखुरे खलिफा नव्हते 
असे अर्थात्‌ हा पंथ मानतो. प्रत्येक खलिफा 
( इमाम ) आपल्यानंतर कोण इमाम असेल हे 
घोषित करतो आणि घोषणेमुळे तो इमाम ठरतो, 
इमाम अशी त्याची नेमणूक होते. इमामांची पैगंबर 
साहेबांनी सुरू करून दिलेली ही परंपरा अजून चालू 
आहे. परंतु २१ वे इमाम हें गुप्त स्थळी निवासाला 
गेले आणि त्यांच्यानंतरचे सर्व इमाम गुप्त आहेत. 
म्हणजे आज देखील त्यांच्यापूर्वीच्या इमामांनी 
इमाम म्हणून घोषित केल्यामुळे इमाम असलेले एक 
इमाम आहेत परंतु ते कोण आहेत, कुठे आहेत हे 
त्यांच्याशिवाय आणि परमेइवर इ. सर्वज्ञ व्यक्‍तीं- 
शिवाय कुणाला माहीत नाही. परंतु, २१ वे इमाम 
गुप्त झाल्यामुळे २० व्या इमामांनी धर्मसंरक्षणा- 
साठी एक ' दाइ? - धर्मसंरक्षक व धमंसंवर्धक- 
नेमला. इमाम योग्य काळी प्रकट होईपर्यंत जमा- 


स्य” 


'करखगधूर घव, 
पफनभमळिरळव: 


९४ 


तीला ह्या * दाइ'शी स्वामीनिष्ठेची शपथ घ्यावी 
लागते. प्रत्येक दाइ आपल्यानंतर कोण दाइ असेल 
हे घोषित करून त्याची नेमणूक करतो. इमाम 
प्रकट होताक्षणी दाइचे अधिकार रह होतात. 


दाइचे हे अधिकार काय आहेत ? १९१७ साली 
मुंबईच्या उच्च न्यायालयापुढे चाललेल्या एका 
खटल्यात त्या वेळच्या सैयदिनासाहेबांनी- ऊफे 
मुल्लाजींनी- दाइ म्हणून स्वतःकडे असलेल्या 
अधिकारांविषयी पुढील दावा केला होता आणि 
त्यांच्यातफे आलेल्या अनेक साक्षीदारांनी शपथ- 
पूर्वेक दिलेल्या जबानीत ह्या दाव्याचे समर्थन केले 
होते : “ मुल्लाजी हे जमातीचे मालक भाणि स्वामी 
होत. म्हणजे जमातीतील व्यक्तींची मने आणि 
मालमत्ता ह्यांची मालकी मुल्लाजीकडे आहे, दाइ 
हा “ दाइ- उल्‌-मुतालक * - केवल, पूर्णपणे अबा- 
धित असा दाइ- असतो आणि तो इमामाचा 
प्रतिनिधी असल्यामुळे तो ईइवराचा प्रतिनिधी 
असतो आणि ईश्वराचे संदेश तो जमातीकडे संक्रात 
करतो. तेव्हा ज्याप्रमाणे इमाम पूर्णपणे शुद्ध व 
स्खलनातोत असतो त्याप्रमाणे दाइही असतो. उदा. 
आपल्या कोणत्याही अनुयायाची मालमत्ता हस्तगत 
करण्याचा धामिक अधिकार दाइला आहे. ” 


परंतु राज्यातील कोणत्याही दोन व्यक्तींमधील 
अधिकार राज्याच्या कायद्याप्रमाणे चालावे लागतात. 
कुणाही अनुयायांची मालमत्ता हस्तगत करण्याचा 
जो धाभिक अधिकार मुल्लाजीसाहेवांना आहे 
त्याची कायदेशीररीत्या अंमलबजावणी करता येईल 
कां? कायदेशीर व्यवहाराच्या दृष्टीने पाहिले तर 
असे आढळते की ४९ वे दाइ बुऱहाणुहदिनसाहेब ह्यांना 
ज्या अनेकांचे कजे होते त्यांच्यात अब्दुल तैयब हें 
दाउदी बोहरा धमंगुरू होते आणि ह्या धमंगुरूंनी 
१८९१ साली दाइवर कर्जवसुलीसाठी खटला केला, 
कोर्टातफे डिक्री मिळवली आणि विशेष म्हणजे 
कराराप्रमाणे क्जेफेडीचे हप्ते मिळत नाहीत असे 
पाहून दाइला तुरुंगात घालण्यासाठी कायदेशीर 
कोरवाई केली. ह्या परिस्थितीतही दाइ ह्यांनी ह्या 
धमंगुरूच्या मालमत्तेचे आपण मालक आहोत असा 
दाबा कोर्टात केला नाही किंवा त्याला जातिबहि- 
ष्कृतेही केले नाही. 


नवभारत 


जुले, १९७९ 


ह्यावरून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. एकतर १९१७ 
साली चाललेल्या खटल्यात मुल्लाजीसाहेबांच्या अधि- 
कारांसंबंधी त्यांच्यातफें जो दावा करण्यात आला 
होता, त्यांना दाउदी बोहरा धरमपीठाच्या परंपरेत 
स्थान किंवा मान्यता नाही. असा दावा पुर्वी स्पष्ट- 
पणे करण्यात आला नव्हता. तो १९१७ साली प्रथम 
स्पष्टपणे करण्यात आला. ( खटल्याच्या प्रारंभीच्या 
कामकाजात तर “ मुल्लाजी हे ईश्‍वर असल्यासार- 
खेच आहेत, व्यवहाराच्या दृष्टीने पाहता त्यांना 
ईदवर मानणे योग्य ठरते आणि म्हणून हा खटला 
धर्मलंडपणाचा ( साँक्रिलेज ) प्रकार आहे.” असाही 
दावा करण्यात आला होता. हा दावा तर का 
मच्या मूल्सिद्धांतांना विघातक आहे. पण पुढे हा 
दावा मागे घेण्यात आला पण मुल्लाजीसाहेबांना 
जरी पवित्र प्रेषित महंमद ह्यांचा दर्जा नसला तरी 
त्यांचे अधिकार मुल्लाजीसाहेबांना असतात हां दावा 
मात्र कायम ठेवण्यात आला. ) दुसरी गोष्ट अशी 
की जरी ह्या अधिकारांना परंपरेची मान्यता आहे 
असे मानले तरी ह्या अधिकारांचे स्वरूप, क्षेत्र केवळ 
धामिक आहे, ऐहिक व्यवहारात त्यांना काही स्थान 
नाही असे स्पष्ट झाले, ज्यांच्यापुढे हा खटला 
चालला त्या न्या. मू. माटेन यांनी आपल्या निका- 
लात हा मुद्दा स्पष्ट केला. 

आपल्या अनुयायांवर आपले काही' अधिकार 
आहेत असा जो दावा मुल्लाजींनी मांडला होता 
त्याच्या समर्थनासाठी त्यांनी राणीच्या जाहोर- 
नाम्याने घोषित केलेल्या धाभिक स्वातंत्र्याचा 
आधार घेतला होता. ह्यावर न्या. मू. मार्टेन ह्यांनी 
आपल्या निकालात जे विचार मांडले ते असे की : 
“ मूलतत्त्वांकडे वळलो तर असे म्हणता येईल .की 
ब्रिटिश सरकार, सामान्यपणे, आपल्या प्रजाजनांना 
व्यक्तीचे स्वातंत्र्य, सदसदुविवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य, 
भाषण स्वातंत्र्य, मालमत्तेचे स्वातंत्र्य आणि अखेरची 
पणे इतकीच महत्वाची गोष्ट म्हणंजे कायद्याच्या 
दृष्टीने सर्व माणसांची समानता ह्या गोष्टी उपलब्ध 
करून देते. पण एका नागरिकाला दिलेले स्वातंत्र्ये 
दुसऱ्या नागरिकाचे अनहित करण्यासाठी वापरता 
कामा नये... (स्वातंत्र्यावर) अक्षी बंधने अंसतात 
आणि ती सर्वे नागरिकांना सारख्याच तर्‍हेने लाग 
पडतात ह्या वस्तुस्थितीमुळे प्रामाणिक नागरिकाची 


सार-संकळन 


बदनामी होत नाही. उदा. कॅटरबरीचे आर्चविशप हे 
फौजदारी गुन्हां ठरेल असा अपराध करतील अशी 
कल्पनाही. करवतं नाही पण तरीही त्यांनाही फोज- 
दारी. कायदा-लागूच आहे; आणि ह्यामुळे त्यांची 
बदनामी. होत नाही. त्याचप्रमाणे संद्धान्तिक दृष्ट्या 
ह्या देशाचा फोजदारी व दिवाणी कायदा मुल्लाजी- 
साहेबांनाही. लागू आहे; अर्थात्‌ ते एखादा गुन्हा 
करतील अशी कल्पनाही करता येत नाही. ” 
- म्हणजे थोडक्यात मुल्लाजीसाहेबांचे धामिक 
अधिकार काहीही असले तरी त्यांचा कुणाही इतर 
व्यक्तीशी मग ती त्यांची धार्मिक अनुयायी असो, 
नसो, होणारा सव व्यवहार ह्या देशाच्या कायद्यांना 
अनुसरूनच झाला पाहिजे. हे सर्वे कायदे त्यांच्यावर 
बंधनकारक आहेत. अर्थात्‌ भारताच्या राज्यघटने- 
विषयी आणि तिने सरवं नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत 
हकक्‍कांविषयी हे अधिकच खरे आहे. 

दाइ म्हणून सैयदिनासाहेबांचे असलेले धार्मिक 
अधिकार आणि ज्यावर कायद्याची बंधनें पडतात 
असे त्यांचे ऐहिक व्यवहार ह्यांच्यात भेद करणे 
सैयदिनासाहेबांच्याही हिताचे आहे. कारण १५ 
ऑगस्ट १९६८ रोजी,. ( म्हणजे त्या वर्षीच्या 
स्वातंत्र्यदिनी ) जेव्हा सध्याच्या संयदिनासाहेबांना 
टांझानियांच्या परकीय चलनांविषयीच्या कायद्याचा 
भंग केल्यामुळे त्या देशातुन हद्दपार करण्यात आले 
तेव्हा एक गुन्हेगार हा शिक्का जरी त्यांच्यावर 
बसला तरी इमामाइतकाच पूर्णतया शुद्ध आणि 
स्खलनातीत पुरुष हे जे त्यांचे धामिक स्वरूप आहे 
त्याला यत्किचितूही बाधा भली नाही. 

ह्या संबंधात टांझानियाच्या सरकारन जे निवेदन 
प्रसिद्ध केले आहे त्याच्यात त्याने असे म्हटले 
आहे की, “ तथापि, धार्मिक स्वातंत्र्यामध्य हया 
देशाच्या परकीय चलन नियंत्रण कायद्याची उपेक्षा 
करण्याचे किवा त्याला वळसा अजनी व 
अंतर्भूत नाही. तंच, (शी ष्णापाूत ग पेढ- 

टं नप ॥॥0॥॥॥॥.॥६ 
णूक करण्याच्या उदैशाने पमीच्या त 
करून स्वतः श्रीमंत होण्याचे स्वातंत्र्य कुणाही 
व्यक्‍तीला किंवा व्यक्तींच्या गटाला उपलब्ध होत 
नाही. 

“ हा..गरीब देश आहे आणि धा 
म्हणून जे पैशाची मागणी करतात आ 

न. भा. ९ 


मिक कततंव्य 
णि नंतर 


दण 


टांझानियाच्या नागरिकांच्या आध्यांत्मिक, किंवा 
भौतिक कल्याणाशी यत्किचित्‌ही संबंध नसलेल्या 
उद्दिष्टांसाठी ह्या पैशाचा जे वापर करतात, त्यांच्या- 
कडून श्रद्धाळू लोकांच्या होणाऱ्या वंचनेला आळा 
घालण्यासाठी सवे नागरिकांच्या वतीने कृती करणे 
हे सरकारचे कर्तव्य आहे. ... १ 

टांझानियाच्या सरकारने आपल्य। नागरिकांविष- 
यीच्या कतंव्यासंबंधी जी दक्षता दाखविली आहे 
तिच्यापासूुत भारत सरकारला धडा घेता येईल. 
सैयदिनासाहेब दाउदी बोहरा पंथी भारतीय नाग- 
रिकांपासून पुढील कर वसुल करतात. ह्यांतील 
कित्येक कर सक्तीने वसुल करण्यात येतात आणि 
इतर कर ज्या पद्धतीने वसूल करण्यात येतात 
तिच्याकडे पाहता त्यांचे स्वरूप पूर्णपणे ऐच्छिक 
आहे असे म्हणता येणार नाही. हे कर असे: 

१) जकात, २) सिला फित्र, ३) नझर मुकाम, 

४) हाकुम नफ्स, ५) खुम्स. पुढील प्रसंगी नझराणा 
वसुल करण्यात येतो : विवाह, नामकरण, जावळ 
काढणे, मिसाक ( शपथविधी ), जनाज्ाची प्राथना, 
हाज बदल, दावत, मुफहेश, वइज, झ्याफत, कदम, 
प्रथमभेट, मज्लिस आणि सफारा, किताब लाभणे. 
ह्या शब्दांचा अथ समजून घेण्याचे वाचकांना कारण 
नाही. संयदिनासाहेबांकडे पैसे सुपुद॑ करण्याची ती 
वेगवेगळी निमित्ते आहेत. सैयदिनासाहेबे आज 
कोट्यवधी रुपयांच्या संपत्तीचे नियंत्रण क'रतात; 
तिचे ते मालक असल्यासारखे आहेत. भारतीय 
नागरिकांकडून गोळा करण्यात आलेली ही संपत्ती 
आहे. तिचा विनियोग योग्य रीतीने होत आहे 
अशी खबरदारी घेणे हे सरकारचे प्राथमिक कतेव्य 
आहे. ते सरकार पार पाडोत आहे असे दिसत नाही. 

दाउदी बोहरापंथीयाला दाह यांच्याशी जी 
निष्ठेची शपंथ घ्यावी लागते तिच्यात पुढील 
गोष्टींचा अंतर्भाव आहे : 

6 जर त्या, त्या वेळेच्या इमामाने किवा त्याच्या 
दाह शभूशी पुंड करण्याचा श्ादेश तुला दिला तर 
तू युद्ध करावेस; स्वतःचे जीवन आणि मालमत्ता 
पणाला लावून तू साहाय्य करावेस. ..आणि त्या 
वेळेचा इमाम किवा त्याचा दाइ तुला जी काही 
आज्ञा करतील ती तु पाळावीस. ..सववे गोष्टीत इमा- 
माच्या दाइची आज्ञा तु मान्य करावीस..., ...दाइ 


क्य 


ज्याच्या विरोधी असेल त्याचा तू शत्रू व्हावेस. . . 
दाइला योग्य वाटेल त्या कुणावरही तो प्रसन्न होईल 
-किवा त्याला आपल्या क्रोधाचा बळी करील. 
ज्याच्यात दाइला आनंद आहे त्याच्यात तुलाही 
आनंद असला पाहिजे. ..ही शपथ घेणार्‍या एखाद्या 
व्यक्‍तीने जर ती मोडली तर त्याची सवे मालमत्ता... 
बेकायदेशीर ठरते. त्याची सर्वे मालमत्ता लुटता 
प्रेईल. ..भाणि हा करार मोडणाऱ्याची जर पत्नी 
असेल तर ती पत्नी त्याला निषिद्ध ठरते...आणि हा 
रार मोडणारा मृत्यूनंतर ईशवरासमोर काफीर 
गाणि पतित म्हणून उभा राहील. त्याचा उद्धार 
उरणे ईश्वराच्या सामर्थ्यापलीकडे असते. 


व्यक्‍ती आणि व्यक्‍ती, व्यक्‍ती आणि तिची माल- 
मत्ता, व्यक्ती आणि प्रत्यक्ष ईश्वर ह्यांच्यामधील 
सर्व नात्यांचे नियंत्रण करणारा हा करार म्हणजे 


नवभारत 


जुळे, १९७९ 


गुलामगिरीची सनद आहे असे नाथवानी आयोगाने 
म्हटले आहे. अस्पृश्यतेप्रमाणेच ही सर्व व्यवस्था 
भारतीय लोकशाहीला लांछन आहे. ती सुखरूपपणे 
का चालू ठेवण्यात येते ? निवडणुकांचे गणित 
त्याच्यामागे आहे का ? दाइ नियंत्रित करीत अस- 
लेल्या संपत्तीचा आणि मतांचा हिशोब ह्याच्यामागे 
असेल का ? सर्वे राजकीय पक्ष भाणि दाइ ह्यांच्या- 
मध्येही करार झाल्यासारखा दिसतो. ' दाइ ज्याच्या- 
वर प्रसन्न होईल त्याच्यावर सरकारही प्रसन्न राहील 
आणि दाइ ज्याला आपल्या क्रोधाचा बळी करील 
त्याला सरकारही आपल्या क्रोधाचा बळी करील. 
एकेकाळी येमेनचे सुलतान म्हणून दाइ सावंभोम 
सत्ता गाजवीत होते. आज काही उपवार सोडले तर 
भारतीय सावंभोम प्रजासत्ताकातही दाइ तेच करीत 
आहेत असे दिसते. 


१९४७-१९५४ पर्यंत झालेल्या मराठी पुस्तकांत प्रथम क्रमांकाचे साहित्य अकादमी 
(नबी दिल्ली) चे रु. पाच हजार पारितोषिक प्राप्त झालेले 


क्षेदिक संस्कृतीचा विकास 


प्र, ६१००] 


( सुधारून वाढविलेली नवीन आवृत्ती ) 


[ किंमत ३० रु. 


ठेखक- तकेतीथ लक्ष्मणशास्त्री जोशी. 


प्रकाशक : प्राज्ञपाठहाळामंडळ, वाह ( जि खातारा ) 


याम या 


हे मासिक षां. गो. आपटे यांनी दी प्राज्ञ प्रे, ३१५ गंगापुरी, वाई येथे छापून मे. पू. रेगे 
"यांनी प्रांज्ञपांठशाळा मंडळे, वाई यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले. 


नवभारत 51,0७1), 5175. ॥९0. 19 


४८% 4९0७ ३८७ २८७ २८७4 छु 
फ्राकहफाड्याळामंडळ यंथकाळा 


मराठी 


१८0५ %८% २८% २९५७२९७ २९% २९0५२७२ 


*२” 


वैदिक संस्कृतीचा विकास : तकंतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोली . . . .-.. . .२०,०० 

(२ ) अद्वेतसिद्धीचे मराठी भाषांतर (पूर्वा) याती कर 
ब्र. स्वामी केवलानंदसरस्वती न गवाळ्ळा . 

इतिहासाचे तत्त्वज्ञान : प्रा. सदाशिव आठवले ....... 3४ कजर... ट०र0 

क्नोचेचे सौंदर्यशास्त्र : एक भाष्य : डॉ. रा. भा. पाटणकर ...... १०.०० 

सिंधु संस्कृती, क्र॒ग्वेद व हिंदु संस्कृती : प्र, रा, देशमुख ..,.... १०.०० 

पुरोहितवर्गवर्चस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास : 
डॉ. सुमंत मुरंजन 


४८0$२८%>४९' 


|) 

ळय, 
»“:० 

>> 


कोरम कदी नर ८.०० 

(७ ) गीता-प्रवेश : डॉ. गो. वि. देवस्थळी क त ५.०० 

(८ ) लोकशाहीचे धोके : पन्नालाल गोणी 0000000. तीळ 

(९) भारतीव स्त्रीधर्माचा आदश : सो. कमल पाध्या ४४५६७७६ ७ ता ४.०० 

(१०) हिंदी साहित्यविचार : प्रा. प्यारेलाल गोहेलळे ............ ३.०० 
(११) महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपययोजता : .......... 

चा, अ, दाभोलकर 73 त बदी 2. २.०० 

(१२) श्री,यशवंतराव चव्हाण - अभिनंदनग्रंथ . . .. सगळ मही ७५ रेण.०० 

संशोधन साधना : डॉ. वसंत स. जोशी .. "१७% १3०३४  रिणेठ 

ज्ञानदेव चिंतन ( संपादित ) : डॉ. वसंत स. जोशी ७६७०१८. रला 


(१५) आनंदाचा डोह : प्रा. रा. ग्र. जाधव क का वव ती ८.०० 
(१६) भावार्थ रामायण ( श्री एकनाथ महाराज कृत ) वालकांड : .... . १२.०० 
क तनाव ०७७. 


रा. ग. जाधव... ९.०० 
इतिहास. .. ......... .. २०.०० 


७ १ इ. ७-% ०.७ ७ हो के हाके ७ १ 4 ०9०-७ 


प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई ( जि. सातारा ) 
ग्रंथ विक्रेत्यांना २० टक्के कमिशन. 


८५८२-9८ 9०२९ ५८ ५८2 ५८२५६२ ५८२८ ५८२८ ५८२ ५८२८ ५८२८५८२ 


- विर% 9८९५७२९ ५९>७- ५८>८५८२१-५८२- ५८>७-५८२९-५८२७- ५८२- ५८२८ ५८३-५८२-५८२- ५८२७८ ५९२१- ५८२ 


2. 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 


संगणकीकृत 


